मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


ब 
टण र: शँूनड 
५. 2, ७3.१ 


१; चि 


सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमालेच्या विशवस्त-मंडळाचें मासिक 


. वर्षे तिसरे 


अंक चोथा 


लही... ह)... 
; _ जानेवारी 


संचालक : श्री, शंकरराव देव 


सपादक-मडळ 
आचार्य शं. द्‌. जावडेकर-आचार्य स. ज. भागवत - श्री. हरि कृष्ण मोहनी - प्रा. वि. म. बेडेकर 


1 


का, सपादक 


ह वलकशशशशशशशशाबााबबयबबबगयासयजम लब लवर 


मंदिराची प्रतिष्ठापना 


खुप्सिद्ध संख्याशास्रज्ञ 
प्रा, प्रशान्तचंद्र महालनवीस 


_ भारतीय शास्त्रीय परिषदेची तीन तप 


घुबडाचें पिलुं 

सत्याग्रह म्हणजे निःशस्त्र प्रतिकार नव्हे 
भारतांतील शाख्राय संशोधनाची संघटना 
रखसायनशास्त्रांतील परिभाषा 

आमची राज्यघटना आणि आमचें राजकारण 
“ आतां आपणांस मार्गददीन कोण करील? ” 


आपल्या राज्यघटनेवरील कांहीं आक्षेप 
विरोधविकास नव्हे, द्वंद्वात्मक स्वयंगाति 
डॉ. पां. वा. सुखात्मे | 
स्वतंत्र भारतांतील शास्त्रीय शिक्षण 
सारसंकलून 


स्व, आ. जगर्दाशचंद्र बसु १-७ 
अनु. श्री. ना. ग, जोशी 


; ८--११ 


प्रा. वि डिकर 
डा, मो. वा. चिपळूणकर १२-१८ 
प्रा, वि. म. कुलकर्णी चर 
श्रा, शेकरराव देव २०-२६ 
प्रा, शे. पु. आघारकर २७-३२ 

“ डॉ. श्री. द. लिमये ३३-३६ 
आ. शं. द. जावंडकर ३७-४३ 


रवीन्द्रनाथ ठाकूर 
अनु. प्रा, देवदत्त दाभोलकर ड्ड 


श्री, बापुसाहेब गुप्ते ४५-५० 
भ्री, दि. के. बेडेकर. ५१-५६, ५८. 
डॉ. मो. वा, चिपळूणकर ५७-५८ 
श्री, के. जी, सेयिंदेन -५९-६२ 


६३-७२. 


बार्षिक रु. ९ 


हें मासिक र. ग. जोशी यांनीं सुलभ मुद्रणालय, 
सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाळेच्या विश्वस्त-मंडळाकारेतां तेथेच प्रासेद्ध केळ 


| सहामाही रु. ५ 


अंकास रु, १ 
२९१ शनिवार, पुणे २, येथ छापून 


टक कुक , 


४८५८२५८८७५ ५९८-०/.५०८5०42 4५ 


7 वटी 


१५,2१8 
८८७९८५ 


१४६०७०५४५५ 


(न्या ी 
०4149०5206 


» 

डि >. 
(920000000.,110000,॥0/.27.)4 
22१९७० ५८ 402 78: 22% 


पका: 


, ___ * नवभारत, जानेवारी १९५० 


लेखक-परिचय 


[या अंकांतील खालील लेखकांशिवाय बार्कीच्या लेखकांचे लेख “ नवभारतां "त या वर्षी यापूर्वी... 


आले असून त्या त्या वेळी त्यांचा परिचय दिला आहे.--का. सं. ] 


प्रा. वि. म. दांडेकर--पुणें येथील ' गोखळे अथशास्र-संशोधनसंस्थे 'मध्यें संख्याशात्रज्ञ आणि झाषि- डड 


अर्थ-शास्त्रविभागाचे प्रमुख, पुणं [र्वद्यापाठांत संख्याशास्त्रविभागाचे प्रेमुख, 


डॉ. मो. वा. चिपळूणकर, एम्‌. एस्‌सी.( बनारस ), डी, एससी. ( मुंबई )-- “ मूस ? मेर्डलिस्ट 


“स्फटिक? , धरणीकंप? इत्यादी पुस्तकांचे लेखक. 'सृष्टिज्ञान' मासिकाचे कार्यकारी संपादक, 


प्रा. वि. म. ट कर्णी--बेळगांव येथील लिंगराज कॉलेजमर्ध्ये मराठीच प्राच्यापक, *“ पद्दांटवारा 
५ साहित्य-दशशन * इत्यादि पुस्तकांचे कते 


आ.. शे. पु. आघारकर. एम्‌. ए., पीएच्‌.. डी. ( बर्लिन )--कलकत्ता विद्यापीठांतील वनस्पाते- 


शास्त्राच्या ' घोष ? प्राध्यायकपदावरून तीन वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झाले, इर्ली पुणें येये 


$ महाराष्ट्र असोसिएशन फॉर दि कल्टिवेशन ऑफ सायन्स ' या पुर्णे विद्यापीठमान्य 
पदव्युत्तर संशोधन-संस्थेचे प्रमुख. आखिलभारतीय शास्त्रीय परिषदेचे १९२४ ते १९२५ 


पर्यंत माननीय सर-चिटणीस व त्या परिषदेच्या कार्यकारेणचिं. १९४६ पर्यंत सदस्य, या 


संघटनाविषयक सेवेबद्दल बंगालच्या ' रॉयळ एशिऑअँटिक सोसायटी ?कडून त्यांना ' सायन्स . 


काँग्रेस पदक ! मिळाले, ' नॅशनल इन्स्टिट्यट ऑफ सायन्सेस,. इंडिया ! या संस्थेचे 


१९३५-१९४५ पर्यंत माननीय चिटणीस, ' इंपीरिअलळ ( इल्लीं इंडिअन ) कोन्सिल . 
ऑफ आग्रिकल्चरळ रीसचे !च्या अनेक समित्यांवरील १९३० पासून सदस्य, अनेक 


विज्ञानविषयक विशेषश्समितीचे पदाधिकारी, 


डॉ. श्री. द्‌. लिमये--सर्सायनशास्त्राचे पीएच. डी.; रानडे इन्स्ट्टयूटचे भूतपूर्व संचालक; ' रसायन 
शास्त्र आणि जावन ? ह यांची पुस्तिका प्रकाशनाच्या वाटेवर आहे ह 


श्री. भा. म. ऊफ बापूसाहेब गुत्ते, एम्‌, ए., एकूएळू. बी., ( पुणे )--घटनासमितीचे आणि.. मुं 


विधिमंडळाचे सद्स्य. 


श्री. दि. के. बेडेकर ( पुणं )--' ठोग्हिएट राष्ट्र व होक!, ' संयुक्त महाराष्ट्र ! इत्यादी पुस्तकांचे. कर्ते . 


नदा > 


स्व. आचाय जगदीशचंद्र बखु,-.अनुवादक १ श्री. ना. ग. जोती 


५-२>- 


मंदिराची प्रतिष्ठापना 


बावीस वर्षांपूर्वी जी संस्मरणीय घटना घडली 
त्यावेळीं देवतेच्या करुणेचा विशेष अनुभव मला 
आला होता. त्या समयी ( सुमार १८९५ सारली) मला 
ज्याचा विचार आला तें एवढ्या. काळानंतर देव- 
चरणीं अर्पण करण्याची वेळ प्राप्त झाली, आज 
ज्याची प्रतिष्ठापना द्ोत आहे ते मंदिर आहे, 
प्रयोगशाळा नव्हे. ज॑ सत्य इंद्रियानें ग्रहण करतां 
येते तें परीक्षा करून निश्चित करतां येते. परंतु 
इंद्रियांहून अतीत अर्शी जीं एकदोन महासत्ये 
आहेत तीं प्राप्त करण्यासाठीं केवळ श्रडेः्चांचे जरूर 
पडत. 

घैज्यानिक सत्य केवळ परीक्षेच्या द्वारें निश्चित 
ठरतें. त्यासाठीं मोठ्या साधनेचची जरूर असतेच; 
कारण जॅ कल्पनेत असते ते इंद्रियगोचर करार्वे 
लागतें. जो प्रकाश डोळ्याला अदृर्य असता तो 
चचक्षुम्राह्म करावा लागतो, शरीरानिर्मित इंद्रिय जेव्हां 
पराजित होर्ते तेव्हां घातुनिमित अतींद्रियानचें साहाय्य 
घ्यावें लागतें. जे जग थोड्या काळापूर्वी. अशब्द 
आणि अंधकारमय असतें त्याच्या गंभीर आवाजाऱ्ची 
आणि प्रकाशपुंजाची आपणाला पाहतां पाहतां संवय 
होते. 

हें सवे केवळ इंद्रियगम्य नसले तर्री मानवार्ने 


निर्मठेल्या कात्रिप इंद्रियांच्या द्वारे त्याची प्राप्ति 


वरून घेतां येते. पण इतर अनेक घटना अशा 
आहेत कीं त्या इंद्रियांना कळत नाहीत्त, या घटना 


केवळ श्रढठेच्या बळावरच प्राप्त करून घ्याव्या 
लागतात. श्रद्धेच्या सत्यतेच्चीहि परीक्षा असते. ही 
परीक्षा कांही एकदोन घटनांनी होत नाहीं; व्यान्चा 
खरी पर्राक्षा करण्यासाठीं जावनव्यापी साधनेनची 
आवद्यकता असते. अक्या सत्याची प्रतिष्ठापना 
करण्यासाठीच मंदिरानची रचना होत आहे. 
तर मग ज्यासाठी या मंदिराचची प्रातेष्ठापना 
महासत्य कोणतें १ ते सत्य असे 
जेव्हां मानव आपले जीवन 
आराधना कोणत्याहि उद्देशासाठी समपैण 
तेव्हां तो उद्देश कर्धीहि विफल होत 
त्यावेळी जं असंभाव्य असतें तेहा संभाव्य 


>. “ 


झाला तें 
आहे $ 
आणि 
करतो 


नार्ही. 


होते, आज माझा हेतु कोणा सामान्य जनतेकडून 


वाहवा ऐकण्याचा नाहीं. ज्यांनीं कमेसागरांत उडी 
घेतली आहे, जे प्रतिकूल तरंगांच्या अपघाताने 
अध॑मेले 
स्वीकारावयास तत्पर झाले आहेत, त्याच्यासाठीच 
मला आज कांही सांगावयाचे आहे. 


परीक्षा 


ज्या परीक्षेचा गोष्ट मीं तुम्हाला सांगणार 
आहे, ती उत्तीणे व्हावयास मळा दोन रजाविने 
पहावी लागली. ज्याप्रमार्ण कोणा लते'ची परीक्षा 
केल्यामुळे सबंध उद्‌भिद-जीवनांतील अस्सल संत्र्य 
प्रकाशित होतें, त्याप्रमार्णेचे मानवर्जावनांतील 


१. प्रस्तुत लेख हा “ बसु विज्ञानमंदिरा 'च्या वेळीं ( सन १९१७ ) आचऱ्चाये जगर्दाशचंद्रांनी केलेले 


भाषण आहे. मूळ बंगालीचा गुजराती अनुवाद श्री, जयेतालाल आचार्य यांनीं “ प्रस्थान !! मासिकाच्या 


आषाढाच्या अंकांत केला आहे, त्याचा हा मराठा अनुवाद आहे. --अनु ० 


नव. १ 


छट 


“चसह" रळ 


॥ 


होऊन अदृष्टाकडून होणारा परांभव . 


1 


९ /००/१०७-६०५५०॥-०५/००// 032000१070. ५.९१ 
२५-७२ ५००००५६ ८५५. ८2/%.00212:1020//00 1 ५६०८ ४५10060146: 
9000%-4.040071.:र्‍00:002/:4222608200200010..स2///:01/5.3क्‍्रर्यकदयत 5 


32 »2/% 


४2१५५४८ 


५५८८२ 
“३८०८०८४४६4 


नवभारत 


श्रेडेच्या समग्र सत्याची 
प्रस्थापना 
जीवनांत ज्या सत्यान्ची परीक्षा झाली त्याबद्दल जर 
एकदोन शाद्ड मी. उच्चारले तर आपण ते -सहन 


करावत. 


माझे स्वगवासी वडील श्री. भगवानूचंद्र बसु यांच्या 
उदाहरणाने माझी पर्रीक्षा सुरू झाली. ही गोष्ट 
अध्या शातकापूर्वीची आहे. माझे शिक्षण व ्दाक्षा 
त्यांच्याजवळच झाली. त्यांनीं मला दाखाविलें की, 
इतरांवर प्रभुत्व गाजाविण्यापेक्षां आपल्या जीवना 
वरच शासन मिळविर्ण अनेक पर्टॉर्ने भ्रयस्कर आहे. 
लोकहिताच्या अनेक कामांत त्यांनी आपर्ले जावन 
संमपण केलें होतें, शिक्षण, उद्योग आणि व्यापार 
यांच्या उद्घारासाठी त्यांनी पुष्कळ प्रयत्न केले व 

त्यासाठी आपले सवेस्व वेंचर्ळे होर्ते. पण त्यांचे 
सर्वे प्रयत्न निष्फळ ठरले. सुखसंपत्तीचा गालीचा 
सोडून दारिद्यार्च' लांछन त्यांना भोगावे लागलें 
सर्व म्हणूं लागळे कीं, त्यांचें जीवन फुकट गेलें ! 
ह्या घटनवरून मला हें शिकतां आले की, सफलता 


फलामुळे श्रद्धेच्या 


- किती क्षुद्र असते आणि एखादी निष्फलता किती 


बृहद्‌ असूं शकते ! माझ्या पर्राक्षेचा प्रथम अध्याय 


- असा' लिहिला गेला. . 


>> 


'स्थान. कोठें आहे ? 


त्यानंतर बत्तीस वर्षे गेलीं. शिक्षणाचें काथ मी 
स्वीकारळे. विज्ञानाच्या इतिहास शिकवीत असतां 
मला पुष्कळ देशांतल्या वैज्ञानेकांच्या गोष्टी सांगाव्या 
लागत. पण मौ पाहूं लागलो कीं, यांत भारताचे 
शिक्षकाचे काम म्हणजे 
इतरांनी जें कांही सांगितलें होतें ते सव शिकवाक्यार्चे; 
भारतांताळ लोक केवळ भावनार्शाळ व स्वतदर्शी 
आहेत; संशोधनाचं त्यांचे काम असूं शकणारच 
नाही, अशा गोष्टी मी ऐकत आलों होतो. 
आणखी असे ऐकर्ले होतें कीं, आपल्या देशांत 
विंलायंतेसारख्या प्रयोगशाळा. नाहींत, तेव्हां 


- सूक्ष्मयंत्रे यां देशांत कर्घीहितयार करतां येणार नाहींत. 


: मनांत आलें कीं ज्या व्यक्‍तीर्ने पोरुष गमावले 


असेल-तीचच .असल्या गोष्टी बोलत असेल ! अवसाद 
(निरुत्साहूपणा ) नाहींसा करावाः लागेल, . दुर्बलता 
टाकून. द्यावी लागेळ, माझी कमभूमि भारतवर्ष 


* आहे, माझ्यासाठी सरळ माग उत्पन्न झाळेळी नाही, 


होते. $दणून माझ्या स्वतःच्या . 


र 


है 


व 


आज तेवीस वषीपूर्वी असा विचार करून एंका 
युवकाने आपले समग्र मन, समम्र प्रांण्‌ आणि 
साधना ह अदृष्ट भवितव्याच्या हाती समपेण केर्ली. 
त्याच्यापाशी नव्हत पेशाने बळ कीं नव्हता 
कोणी मागदशक ! अनेक वर्षे तो प्रातिकूल- 
परिस्थितीशी एकटा झुंजला, आज व्याचें ते 
समपण सार्थ झालें आहे, 


जय-पराजय 
तेवीस वषोपूर्वी या आजच्या 


आचाय हर्ट यांनी विद्युत्तरंगांविषयी र्जे. 


प्रचंड काय आराभैलें होतें त्याचा पुष्कळ विंस्तार . 
व पारिणाते येर्थे शक्‍य झाली होती. परंतु या. 


देशांतील एका प्रसिद्ध सर्मेत जेव्हां मी माझ्या 
नवसंशेधनाऱचा वृत्तांत सांगीतला तेव्हां कोणाहि 
समासदार्ने माझ्या. कार्याविषयी कोणत्याहि 
प्रकासत्ता ऊहापोह्द केला नाहीं! मला समजून 
आरजे की, भारतवासीयांच्या विज्ञानाबाबतच्या 
कार्याबद्दल ते सवे साशंक होते. त्यानंतर माझा 
दुसरा शोध वर्तमानकाळांतील सवभ्रेष्ठ पदाथ 
वेत्त्यांपुढे मांडला. बावीस वर्षापूर्वी त्यांचे उत्तर 
मला आले, त्यांत कळविलें होत कीं, माझा 
शोघ रायल सोसायटीतर्फे प्रगट होईल आणि मीं 
शोधून काढलेली तत्त्वें भावी वेज्ञानिक उन्नतीला 
सहायक ठरलीं असल्यामुळें पालमेंटाकडून मिळणारी 
शिष्यद्वात्ते मी माझ्या संशोधनकायीसाठीं वापरावी 
त्या दिवशीं भारतवषासाठीं बंद असलेळ॑ दार 
आपोआप उघडले! आतां कोणी तें अडवू 


शकणार नाहीं, त्या दिवशी जो वाहू चेतळा.तो 


कर्घीहि विझणार नांददी ! 


या आडरोनें मी वषोनुवर्षे कंटाळल्याविना- मनाने 
व कारीरानें कार्यक्षेत्रांमध्यें . पुढेपुढे गेलो. पण 


मानवाऱची खरी परीक्षा कांही एका दिवसांतच होत 
नसते. सबंघ आयुष्यभर त्याला आक्रा ब॒ निराशा 
यांमधून परीक्षित बनार्वे लागतें. जेव्हां माझी 
वैज्ञानिक प्रातेष्ठापना आज्यातीत उच्च स्थानीं झाली 
होती,. त्यावेळींहि सबेघ जावंनभर. . केलेंकरावलेळे 
सवे फुकट जायची वेळ आढी होती! | 


1 हि 


दिवशी ज्या 
.आकिन कायाला सुरुवात केली हातो. तिचे फळ 
परमेश्वरकुपेनें तान माहेन्यांत दिसले. जमे्नीत 


क्ल 


र. * 


4 


ज्ुज्4 


मंदिराची प्रतिष्ठापना 


त्यावेळीं बिनतारी संदेश ग्रहण करणारे ' यंत्र 
तयार करून त्या'ची पररक्षा मी करीत होतो. तों 
मला आढळले की एकाएकी यंत्राचे कार्य कोणा 
अज्ञात कारणामुळें बंद पडंलें आहे. मनुष्याच्या 
लेखनरीतीवरून ज्याप्रमाणें त्याच्या शारीरिक दुर्बलते- 
बद्दल किंवा क्लांतीबद्दल कल्पना करतां येते, त्याप्रमाणें 
यंत्राच्या उत्तरलिपीवरून तर्शी चिन्हे मला पाहतां 
आलीं, याहून आश्चयाचची गोष्ट ही घडली कीं विश्रांति 
घेतल्यावर यंत्राचा थकवा गेला आणि फिरून 
यंत्राकडटून उत्तर ( 7168907898 )मिळू लागलें! उत्तेजक 
ओप्रधाच्या प्रयोगाने त्याची उत्तर देण्याची शाक्त 
वाढळी आगि विषाच्या प्रयोगांम ती अगदीं 
नाहीशी झाली. प्राताक्रियेची शाक्ते जीवनाचे एक 
मुख्य लक्षण मानलें जाई; ती जडवस्तूंताहि दिसून 
आली !| ही अत्यंत आश्चयेकारक हाकेकत मी रॉयल 
सोसायटीपुरढे परीक्षाद्वारे सप्रमाण सिद्ध केली. 
परतु दुर्देवाने हॅ प्रचलित सिद्धांताच्या विरुद्ध 
मानलें. गेल्यामुळे जावशास्तांतीळ एकदोन अग्रणी 
यामुळे असंतुष्ट झाले. शिवांय मी होतों पदाथ- 
विज्ञानवेत्ता; . तेव्हां आपली हद्द ओलांडून र्जाव- 
शास्रज्ञांच्या नव्या जातींत. प्रवेश करण्याचा तो 
अनघिकारी प्रयत्न रीतीविरुद्ध मानला गेला ! 
त्यानंतर एकदोन विचित्र प्रसंग घडले, जे माझ्या> 
विरुद्ध होते त्यांपैकी एकजंणानें माझा शोध 
मागाहून आपला शोध म्हणून प्रसिद्ध केला ! या- 
विपर्थी आधिक सांगर्णे अनुचित होय. प!रेणामा, 
पुष्कळ वर्पेपर्यंत माझें सगळें कार्य नष्ट झालें, इतकी 
वर्षे एक दिवसहि ढग पांगून सूर्याचा प्रकाश 
पडळेळा मी पाहिला नाहीं, ह्या सवे आठवणी 


- क्‍्ठेशकारक आहित; पण त्या सांगण्यांतील एकमात्र 


हेतु हा आहे की, जर कोणी वृहृतूकायीस आपले 


. जीवन समर्पण करण्यास तयार झाला तर त्याने 


फलळाफलाच्या बाबतात नेरपंक्ष राहण्याच्या 'घडा 


घ्यावा, आपल्यामध्ये असामं घय असले तर त्याच्या : 


[ग श्रदेच्या नेत्राने त्याला एक दिवस असें पाहा- 


वयास [मिळेल कीं, वारंवार पराजित झाला 'तरी 


जो तोंड फिरवीत. नाहीं. तोच एकदां विजयी 


5हावयाचचा आहे. 


पृथ्वीप्येटन 


भाग्याऱचें व कायाचे चक्र निरंतर फिरतं आहे 
त्याचे नेयम आहेत उत्थान, पतन आणणि फिरून 
पुनरुत्थान. बारा बारा वर्षे जे वाइट दिवस माझ्यावर 
आघात कर्रात असतांहि माझा पराभव. . करूं शकले 

त, ते दुभांग्यांचे दिवस एकदां कोठच्या कोर्ठे 
निघून गेळे, माझ्या नव्या संशोधना'चा वैज्ञानिक 
लोकांत प्रचार करण्यासाठीं हिंदुस्थानसरकारने 
इ. स. १८९४ मध्यें मला परथ्वीपयेटन करण्यास 
पांठविलें. या निमित्ताने लंडन, ऑक्संफड, केंब्रिज, 
पॅरीस, व्हिएन्ञा, हार्वंडे, न्यूयॉर्क, वोशिंग्टन, 
फिलाडेल्फिया, शिकागो, कॅलिफोर्निया, टोकियो 
वगेरे ठिकाणी माझ्या शोधांची परीक्षा घेनली गेली. 
या सर्वे ठिकाणीं माझ्यासाठी कांही कोणी विज़- 
याची माळ हातांत घेऊन वाट पहात नव्हतें | उंलट 
माझे प्रबल प्रतिस्पर्धी माझी 'चूक दाखविण्यासाठी 
आप्रलें दल तयार करून हजर होऊं लागले. त्यावेळी 
मी अगर्दी एकटा होतो. मात्र अद्यांमध्ये भारताची 
भाग्यलक्ष्मी माझी साहाय्यकर्त्री होती. या विषम 
संप्रामांत भारताचा जय झाला आणि जे मला 
विरोध करणारे होते ते मागाहून माझे परम मित्र 
बनले. 


वारनात 


उद्‌मिद-( वनस्पाते )शास्राची आतांची अमयौद - 


उन्नाते म्हणजे लाइप्‌झिण्चे जमन अंघ्यापक फेफर 


यांच्या अरधेशताब्दींच्या असाधारण प्रयत्नांचे फळ 


होय. माझे कांही शोध फेफरच्या कांही सिद्धांतांना 
वेरोधी आहेत. मला वाटलें की, यामुळें त्यांना 
माझ्याविषयी असंतोष उतन्न झाला असेल! म्हणून, 


र्मा लाइपाशैण्ला गेलों नाहीं. पण व्हिएन्ना विश्वविद्या- _ 


ल्याचे आमत्रण स्वीकारले, तेथ केफरनीं आपल्या 
एका सहकारी अध्यापकाला मला निमंत्रण देण्यासाठी 
पाठावेले, त्यांनीं संदेश पाठविल। होता कीं, “ आपली' 
प्रस्थापेत झालेलीं नर्वी तर्त्वे आयुष्याच्या शेवटच्या 
घटकेला माझ्यापर्यंत येऊन पोहोचली आहेत. !' त्यांना 

*ख हें वाटत होतें की, या सत्रे त्वांची पारेणति 
आपणांला जिवतपणीं पाहतां येणार नाही, ज्यांच्या- 
कडून वेरभावा*ची दका मला होती,-.त्यानीं. तर . 


। 
1 


नवभारत 


मला मित्रभावार्ने स्वीकारले ! स्वतःचा पराभव 
होतांनाहि सत्याचा जय पाहून आनंदानें उचंबळून 
येणे हीच चिरंतन बारनीति आहे. हजारों वषोपूरवी 
कुरुक्षत्रांत अशा बीरघर्माचाच प्रचार चाळू होता. 
जेव्हां आमिबाणांनी भीष्मदेव विद्ध झाले, तेव्हां 
आनंदाच्या आवेगांत उद्गारले ! “ मार्श शिक्षणाचे 
दान साथ झालें. हा बाण शिखंडीचा नव्हे; तो माझा 
प्रिय शिष्य अजुन याचाच. !! 


पृथ्वर्चि पर्यटन व माझ्या जीवनाचे परीक्षण 
यांच्यायोगे मळा एवढ समजून आक आहे कीं, 


नवीन तत्त्व शोधण्याला सबघ आयुष्यमर त्त व 


साघना 'चालू रद्दारणे जरूरीचे आहे, जगांत त्या सत्या'चा 
प्रचार करणें तर त्याहूनि कठीण आहि. यामुळें 
माझा पूर्वीचा संकल्प अधिकच दढ झाला. दीर्घ. 
काळठीन संम्रामानंतर विज्ञानाच्या क्षेत्रांत भारत- 
वर्षाने जे स्थान मिंळावैलें आहे तें चिरस्थायी होवो! 
जे मविष्यकाळी या मार्गीन जातील त्यांना मागी 
सोकळा होवो ! 


विक्षानाच्या प्रचारांतील भारताचे स्थान 


विज्ञान आहे सावैभौमिक, तर मग त्याच्या 
महान्‌ क्षेत्रांत अस कांही स्थान आहेका, की जे 
भारतीय सेवकांबा'चून अपुरे राहील ? असें स्थान 
आहेच आहे. | 


हली विज्ञानाचा प्रसार खूप विस्तृत झाला 


क _ आहे. पश्चिमेकडील देशांत कायाच्या सुलमतेसाठी 


विज्ञानाचे भाग पाडण्यांत आले आहित . आणि 
अशा भिन्न-भिन्न विश्ञानश्याखांमर्ध्ये अभेद्य भिंत 
उभी करण्यांत आली आहे, हृदय जगत्‌ आति 
विचित्र आणि बहुरूपी आहे. एवढ्या भिन्नतेमर्थ्येहि 
एंक प्रकारचे साम्य आहे तें कांही केल्या समजत 
"नांही, एका बाजूर्ने निरंतर चंचळ असा प्राणी 
आणि दुसऱ्या बाजूने चिरमौन अविचलित उद्‌मिद 
अक्या या दोहोंमर्थ्ये कांहीं साइृश्य दिसत नाही. 
.- शिवाय उद्‌भिदांत एकाच कारणाच्या योगें मिन्न 
भिंज्ञ प्रत्युत्तरे मिळतात. परंतु एवढी विषमता 
-असतांहि भारतीय विचारसरणीने जड उद्‌भिद 
आणणि जाव यांमध्ये एक सेतु बांधला आहे. असें 
करण्यासाठी भारतीय ठाघकार्ने केव्हां केव्हां 
हि 


कल्पनेच्या मुक्‍त राज्यांत विचाराला प्रेरणा दिली 
आहे, तर केव्हां केव्हां त्या विचाराला शासनाच्या, 
नियमांच्या स्वाधीन केला आहे. प्राप्तिभेच्या . 
आदिद्याच्या सामथ्यार्ने जडवंत बनलेल्या बोटांत 
नव्या प्राणाचा संचार झाला आहे आणि जेर्थ 
मानवी इंद्रिये थिर्टी पडलेली दिसली तेथे कृत्रिम 
अतींद्रियाची निर्मिति झाली आहे. यामुळें व 
असीम धघैयांच्या योगें अव्यक्त जगताचें सीमाहीन 
रहस्य पराक्षेच्या प्रणालिकेत तावून सुलाखून 
प्रस्थापित करण्याचा त्या साघकार्ने प्रयत्न केला. 


र्जे नजरेला कळत नाहीं तें त्यानें दृ्टिगोचर 


केळे आहे, कृत्रिम डोळ्यांच्या साहाय्यानें परीक्षा 


घेऊन मानवाच्या दृष्टीला अनाकलनीय असें नवें 
रहस्य त्यानें शोधले आहे. त्याचे दोन्ही डोळे 
एकाच वेळीं उघडे असत नाहीत; पण एका- 
मागून एक उघडा किंवा मिटलेला असतो. घातुच्या 
पत्र्यामर्घ्ये लपून असलेली स्मृतीची अद्ृद्य छाप 
त्यार्ने प्रकट केळी आहे. अदृश्य प्रकाद्याच्या साह्यार्ने' 
काळ्या पाषाणांतील निर्माणकाशल्य प्रकट 


केलें आहे. अणूंतील कारागिरी चक्राकार फिर- 


णाऱ्या विजेच्या लहरींच्या द्वारें प्रकट केळी आहे. 
बृक्षजीवनांत मानवजीवनाची प्रातक्षति असते हे. 
दाखवून मूक जविनाचे स्फुरण मानवाच्या अनु- 
भवांत अंतभूत केळे आहे; वृक्षाची अदृश्य वाढ 
मोजली आहे आणि भिन्न भिन्न आहारव्यवहारांनी 
होणाऱ्या दृद्धीच्या प्रमाणांतील पारेवर्तन एका 


क्षणांत तपासळें आहे. मनुष्याच्या स्प्शाने 'बृक्ष 
सको'च पावतात, हें सप्रमाण सिद्ध केळें आहे. जें ' 


उत्तेजक द्रव्य मनुष्याला उत्तेजित कररत, 
जर मादक द्रव्य त्याला 
करून टाकते आणे जे विष त्याला मारते, 


त्यांची उद्‌ मिदांवराहे तीच प्रातताक्रिया होते, याये 


प्रमाणभूत समथन करतां आलें आहे. विषाने 
गळून गेलेल्या मुमूर्षु उदाभेदांना भेन्न विधाच्या 
उपचाराने. पुनजीवेत करण्यांत आले आहे. 
उद्‌भिदाच्या पेशीर्ताळ स्पंदन लिपिबद्द करूनं त्यांत 
हृदयांताळि स्पंदनाची पडछाया दांखाधेण्यांत आली 
आहे. वृक्षाच्या शरीरांतील स्नायुपवाहाचा' शोध 
करून त्याचा वेग निश्चित केलेला आहे. ज्या 


*अवसन्न . 


मोळ 


1. 


मंदिराची प्रतिष्ठापना 


कारणांमुळे माणसाच्या स्नायूच्या उत्तजनेंत. वाढ 
किंवा-घट होते त्याच कारणांनी उद्‌भिदाच्या 
स्नायूंतील आवेग उत्तेजित वरिंवा प्रशाभित हातो, 
अशाबद्दलची प्रमार्णीह साध्य झालीं आहेत. 


वर सांगितलेल्या गोष्टी कांही कल्पनेतून निघालेल्या 
नाहींत. गेल्या तेवीस वर्षांत माझ्या प्रयोगशाळेत जीं 
तत्वें परीक्षा घेऊन प्रमाणभूत ठरविण्यांत आलीं 
आहेत त्यांचाच हा आतिशय संशक्षित्त व अपूर्ण 
इतिहास वर सांगितला आहे. ज्या शोधांचा उल्लेख 
वर केला, त्यांत अनेक दिश्ांतून पदार्थविज्ञान, 
उद्‌भिद-(बनस्पाति )विश्यान, प्रागिशास्र' आणि 
मानसशात्ष सुद्धां हीं सव एका केन्द्रामध्येच येऊन 
|मिळतात, जर विघात्यानें भारतीय साधकांसाठी 
विश्ञानांतील कोणतें एखादे विशेष तीथ निश्चित केळे 
असेल तर तें ह्या ' चतुर्वैणी !-संगमार्चे महातीथेच 
असू शकेल, 


आझ्या आणि श्रद्धा 


: हे सर्व विज्ञानाच्या अनेक शाखांतील शोध 
आहित. कोणी असेंहि मानू शकेल की त्याच्या 
विकासार्ने अनेक व्यावहारिक विद्यांची उन्नति तर्सेच 
जगताचे कल्याण साधेल. ज्या आशेने व श्रड्देने 
प्रारेत होऊन मीं या मदिराऱची प्रस्थापना केली ती 
काय केवळ एकट्याच्या जीवनाबराबर समाप्त होऊन 
जाईल ! एखाद्या लहानद्या विषयासाठी प्रयोगशाळा 
स्थापावयाची झाली तरी त्यालाहि अपारोमित द्रव्याची 
जरूरी असते! मग असला हा आति विस्तृत व 
बहुमुखी ज्ञानाचा विस्तार 
देशांत . असंभवनीय आहे असे अनेक सुश लोक 


- म्हेणतीळ, पण मी मात्र अश्या विषयामर्ध्ये केवळ 
: श्रद्धेच्या बळावर उडी घेतली आहे; शक्‍य होणार 
- मारही: अर्स मानून परत फिस्लो नाहीं आणि 
-."फिरणारहि नाहीं. मी जे कांही माझे म्हटलें आहे 
- त्या सवोर्चे मी यासाठीं बाळेदान करीन, रिकाम्या 
- हातार्न आलो होतों तो रिकाम्या हातानें निघून 


जाईन: . मध्यंतरी कांही थोडें घडलें तर ते ईंधवराचा 
प्रसांद मानीन. दुसरे एक सदृर्हस्थांहे यासाठी 
आपर्ले सवस द्यावयास तयार आहेत. त्यांचें 


. साहचर्य माझ्या दुःखाच्या व पराजयाच्या काळांतहि 


अढळ राहिले आहे, विघात्याच्या करुणेचा अमुतं- . 
वर्षाव वारेवार झाला आहे. जेव्हां . माझ्या वैज्ञानिक 


कार्याबद्दल बरेचजण संदेहश्लीलळ होते. तेब्हाहि 
एकदोघाजणांच्या श्रक्षेचें बळ मला मिळालें होते. 
आज ते मृत्यूच्या पैल्तीराला ग्रेळे आहेत. 

मनांत शका होती की केवळ ' भविष्याच्या 
घटनेवर या. मंदिराच्या स्थायी खंरूपाचा आघार 
राहूं शकेल ! परंतु थोड्या काळानंतर समजळें की 
ज्या आशेने मीं कार्य आरंमळें होतें त्याचें आहांनं 
भारताच्या दूरच्या कोनाकोपंर्‍्यांताहे पोचले आहे. हॅ 
सवे पाहून मला वाटतें कीं जो महान्‌ संकल्प 'मी 
केळा होता त्याची पारेणति अगदीं अशक्य नाही, 
कदाचित्‌ मी जिवंत असतांनाच. या मंदिराचे सुर्ने 


आंगण देशोदेशीहून येणाऱ्या यात्रिकांनी पूणे भरून 


गेठेळं असेल, 
संशोधन आणि प्रचार 


विज्ञानाच्या अध्ययनाच्या दोन दा: आहेत. 
एक नव्या तत्त्वाचे संशोधन कीं जो या मेदिराचा 
उद्देश आहे; दुसरी दिशा म्हणजे जगांत त्या 
तत्त्वांचा प्रचार. यासाठीच हॅ विशाल न्याख्यानग्ह 
बांधण्यांत आर्ले आहे. विज्ञानाविषयक व्याख्यान 


ब त्याचे प्रयोगद्शन यासाठी असे ग्रह कदाचित्‌ 


आपल्या 


ष्‌ 


इतर कोठे मिळणार नाहीं. येथे दाडिहजार 
श्रोत्यांचा समावेश होण्यासारखा आहे, 
खल झालेल्या कोणत्याहि तत्त्वाची. पुनरावृत्ति येथ 


होणार नाही. विज्ञानविषयांत या मंदिरांत जे क्ञोचध 


छागळे असतील त्यांतील सवे नवी सर्त्ये प्रयोगासह 


सुवोत प्रथम दाखविण्यांत येतील, सर्व जातींना 
स्व त्ली-पुरुषांना मंदिराची :दारे खुर्ली असतील. 


मंदिरातर्फे प्रासेद् होणाऱ्या पात्रिकेतून नवी नवी 


प्रकाशीत वेशानिक तत्वे जगांतीळ पंडितांपुढे : 


ठेवण्यांत येता आणि कदाचेत्‌ त्या. द्वारें 
व्यावहारिक विश्ञानाचीहि उन्नाति साधेल, 


वर्षोपू्वी भारतांत ज्ञानाचा सावैनिक रूपांत 


प्रचार होत होता. नालंदा व तंक्षशिला येथ देशो> _ . 
देशीहून येणारे विद्यार्थी. आदरपूवैक* सन्मॉनिळे _ £ 


फार 


माझा दुठरा हेतु असाहि आहे कीं, या ,मेदिरां- 
तील शिक्षण परदेर्शायांना खुळे असावें. शेंकंडों 


मधी "८ ७०० .१०...--5 ७22. 


पा 


क शशिशशशाशशाशााबबशशशाशाावायावबाबवजाजवखबसजनसबझव क ८-अक कही ह. ह भ्र प्या एज 
॥७०-4५.६८५०-८४८४८--- ५८-44 


: क्षाणिक मूर्च्छेमवून परत जाग्त होते ! 


क 


नवभारत 


जात. जेव्हां जेव्हा आपल्यांत देण्यानच्वी शाक्ते उत्पन्न 
झाली, तेव्हां तेव्हां आपण महान्‌ रूपानें दान दिलें 


_ आहे, केव्हांहि क्षुद्र रूपांत संतोष मानला नाहीं. 


सवे जविनाच्या स्पश्षोस आपले रजविन प्राणमय 
बनर्ले आहे. ज॑ कांही सत्य, जे कांही सुंदर असेल 
ते॑आपर्ले आराध्य होय, शिल्पकारांनी आपल्या 
कारागिर्रने हें भंदिर मंडित केळ आहे, चित्रकारांनी 
येथील चित्रवीथिकांतून माझ्या ह्ृद्यांताल़ अब्यक्‍त 
आकांक्षा व्यक्‍त केली आहे. | 
:__ मी जी उद्‌भिद जीवनाची गो सांगितली, तो 
आपल्या र्जावना'चा'च प्रातेच्वानि आहे कीं त्या जीवना- 
बर आघात होऊन तें मृतप्राय बनतें आणि आपल्या 
या 
आघाताच्या दोन दिशा आहेत, आणि आपण त्या 
दोहोंच्या संयोगस्थळीं येऊन उभ आहोत. एका 
दिशेला जीवना'चा व दुसऱ्या . दिशेला मृत्यूचा मागे 
पसरला आहे. जीवाचे स्पंदन ही आघाताचीच 
क्रिया ' आहे, या आघातांतून आपण फिरून उठूं 
शकता. प्रत्येक क्षणाला आपण आघाताच्या द्वारें 
मृतप्राय होतो. आणि फिरून एकदां संजीवन मिळ- 
विर्तो, आघाताच्या बलानॅंच जीवनाची शाक वाढत. 
क्षणोक्षणी आपण मरत असतों, त्यामुळेंच जिवंत 
राहू शकर्ला आहोत. 

परंतु एक दिवस असा येईल कीं जेव्हां आघा- 
ताचे प्रमाण भयंकर असेल, त्यावेळी जो ढळेल तो 
पुन्हा उठणार नाही, त्याला कोणी उठवू शकणार 


नाहीं, स्वजनांचा सव आक्रोश व्यथ होईल, सतींची . 
आयुष्यभर केलेली त्र्ते व साधना निष्फळ होतील. , 


'ज्या मृत्यूच्या स्पशोन आपली सवे उत्कंठा, आपलें 


. नचांचल्य शांत होऊन जाते त्याचें राज्य कोण्या 
, देशी. असेल. ! त्याचे रस्य कोण उघर्डे करील £ 


'अश्ञानाच्या अधकाराने आपण झांकले गेलो आहोंत. 
_ ,'डोळ्यावरचे आवरण दूर सरकल्याबरोबर या क्षुद्र 


. विश्वाच्या मार्गे लपलेल्या एका अर्चितनीय अशा 


'नब्या 
_ खातो! 


विश्वाच्या अनंत व्यार्पतामुळे आपण हाय 


कोणाला माहीत होतें कीं या आर्तनादद्दीन 


. उद्‌भिदजगांत, या मुक्या. असीम जीव-संचारांत 


अनुभूर्ताच्या. शक्‍तीचा ' विकास होऊं शकतो | 


त्यानंतर क्ाणाला ठाऊक, कोठून, कोणत्या स्नायु- 
सूत्रांच्या स्फुरणांतून तिचीच छायारूप अशी 
स्नेदहमयता उद्‌भवते ! यांपैकीं कोणते अजर असेल, 
कोणते अमर असेल ? जेव्हां या सगळ्या क्रीडापरायंण 
बाहुल्यांचा खळ पुरा होईल, जेव्हां त्यांच्या देहांचे. 
अवशेष पंनचचमहाभूतांत मिसळून जातील, तेव्हां ती. 
सवे अशरीरिणी छाया काय आकाझांत मिळून 
जाईल की अधिकतर रूपांत परिस्फुटित होईल ! 


तर मग कोणत्या राज्यावर मृत्यूचा आधिकार 
आहे ! मृत्यूच जर मानवाचा एकमात्र दोवट असेल. 
तर्‌ या. धनघान्यानें बहरलेल्या थ्वीरचे तो कास 
करील ! परंतु मृत्यु सवजयी नाहीं, त्याचें आधिपत्य 


केवळ जड समष्टीवरच असतें. मानवाच्या चिंतनां- 


तून प्रगट झालेला देवी आमने मृत्यूच्या आघातार्नेहि 
विझवला जाणार नाहीं. अमरतेरचें बीज वित्तांत नसून 
चिंतनांत. आहे. राज्याच्या केवळ विजयामुळे 
महासाम्रार्ज्ये स्थापर्ली गेली. नाहींत. त्यांची प्रस्थापना 
चिंतन आणि दिव्य ज्ञान यांच्या प्रचारावर झालेली 
आहे, बार्वासर्शे वषोपू्वी भरतखडांत महासाम्राज्या- 
ची जी स्थापना अशोकार्ने केली होती ती केवळ 
शारीरेक बळ किंवा पार्थिव रेंश्वर्य यांच्या योगें 
झाली नव्हती. या महासाम्राज्यांत जो कांहीं संचय 
झाला होता तो, देण्यासाठी, दुःख टाळण्यासाठी वं 
जीवांच्या कल्याणासाठी होता, जगाच्या मुक्तीसाठी 
सर्व देतां, देतां असा एक समय येऊन ठेपला की, 
जेव्हां सागरांनी राक्षिलेल्या घरणीचा आधिपाते 
जो अशोक त्याच्याजवळ फक्त अधी आंबळा शिल्लक 


राहिला ! त्यावेळीं हातांत तो आंवळा घेउन त्यानें. 
म्हटले: ' आतां हॅच माझें स्बस्व आहे. हेंच जणू. 


माझ्या चरम दानरूपार्ने स्वीकारले जाणार !.?: 


शो 


अथ्ये 


विज्ञानमंदिराच्या देहांत. हे. आंबन्याचे. चिन्ह” न 
कोरलेळें तुम्हांला पाहतां येईल, निष्कलंक द्घोचि.. . 
मुर्नाच्या अस्थानी निमिलेळ वज्रसिन्ह पताकारूपार्ने न 
पराथे जीवन अर्पण _ 
करतात त्यांच्या अस्थींतूनच वज्र निर्माण होते. . 
दानवांचा नाश होतो 


सर्वोच प्रस्थापेत झालें आहे. जे 


त्यांच्या ज्वलंत तेजाने जगांत 
आणे देवांची प्रस्थापना होते 


क“ चै 
र र 


-्द 


मैदिराची प्रतिष्ठापना 
उपकरणे भक्ताच्या बाहुबळांत, अंतरीच्या शक्‍तींत 


आज हा आंवळा आमर्चे अध्ये आहे. 
पूर्वीच्या काळचा माहिमा महत्तर होत होत पुनर्जन्म 
घेईलूच घेईल, या आशेने आज आम्ही कांही वेळ 
उभे राहिलो आहोंत. उद्यांपासून परत कर्माच्या 
प्रवाहात आमची रजावननौका वाहत सोडूं. आज 


आणि हृदयीच्या भक्‍तींत आहे, , 

आणि त्यानंतर साघकार्ने कणत्या आशी- 
बांदाची आकांक्षा ठेवावी £ जेव्हां प्रदीसत॑ जीवन 
समर्पण केलें तरीहि त्याच्या. साघनेची समा 
झालेळा नसेल, जेव्हां पराजित व मुमुषु होऊन 


तो मृत्यूची वाट पाहात असेल, तेव्हां ती आरांध्य- 


केवळ आरापध्येदवीच्या पूजेचे अध्ये घेऊन आलों देवी त्याळा आपल्या मांडीवर घेईल, अश्या 


आहोंत. त्या देवार्चे खरें स्थान बाहेर कोठेंहि पराजयांच्या द्वारॉहे त्याला खरा पुरस्कार 
नाहीं, ते हृदयमदिरांत आहे. तिच्या पूजेची खरी प्रास होईल. ी 


स्वावळुंबनानेच भारत वैभवशाली होईळ 


भारताचा भविष्यकाळ मोठा वैभवशाली आहे अर्से आजकाल सर्वच लोक बोलूं लागले आहेत. 
पण वस्तुस्थाते अशी आहे की आम्ही जरी राजर्काय स्वातंत्र्य मिळविळें असले, तरी अनेक' मूलगामी 
महत्त्वाच्या गोष्टींच्या बाबतीत आम्ही अद्यापि दुसऱ्यांच्या ओजळीनेच पाणी पीत आहेंत...... सुमारें 


शोभर वर्षांच्या पाश्चात्य शिक्षणपद्धतीमुळें आपला हा भारंतवर्षे आध्यात्मिक, बौद्विक व सांस्कातैक दृष्टया ._.. 


इतर राष्ट्रांचा गुळाम बनलेला आहे. आम्ही स्वातंत्र्य मिळविळें असलें, तरी या तीन क्षेत्रांतील स्वातंत्र्य 


म्हांस अद्यापि मिळवावयार्चे आहे, आणि या तीन क्षेत्रांतील स्वराज्य जर आपण मिळवूं शकली; तर. 


आपलें आ्यिक स्वराज्य आपोआपच आपल्या पद्रांत पडेल..... « «शभर वषोपूर्वी अमोरेका ज्या स्थितीत 


होती त्याच स्थितींत आज आपण आहोत. अमेरिकेनेंद्रि पहिल्यापहिल्यानें आपल्या तरुणांना शिक्षणांसार्ठी . * -.. 


परदेशांत पाठावेलें. परंतु त्यामुळें अमेरिकेचा उत्कषे घडून आला नाहीं. घनसंपन्न झाळेल्या अमेरिकेच्या 
नागरिकांनी अत्यंत उदार देणग्या देऊन जेव्हां मोठमोठ्या पांठाळा, . विद्यालये वं प्रयोगशाळा आपल्याचं 


देशांतील प्रातिभावान्‌ व्यक्तींच्या साह्याने प्रस्थापित केल्या, तेव्हांपासूनच अमेरिकेचे बुद्दिविमव बहरास येऊं. 
लांगरले,. आणे आज शिक्षण व विज्ञान यांच्या बाबर्तीत अमेरिकेची बरोबरी करणारा एकाहिं देश जगांत. 
उरळा नाही. अमेरिकेने आपल्याच पैश्यावर व आपल्याच. बुद्धिमान लोकांच्या साह्यार्न मोठमोठया: .. 
“ - सांस्कातिेक व वैज्ञानिक संस्था. प्रस्थापित केल्या व त्यांतून इजारो संशोधक व प्रांतेभा्याली तरुण बाहेर: ., 


पंडंळे,- अमेरिकेचे आजचे वैभव हें या तरुणांच्या कर्तृत्वाचे फळ होय. 


--संर चंद्रशेखर वें. रमण, 
जयपूर-विश्वावद्याल्याच्या पदवीदान-समारमभप्रसंग्रींच्या भाषणांतून 


ह. कड का. जार छट... नोव्हूबर १९४९ 
30 _ र 


५ २५ १ 
०१७८०३७७१४ ००:५०» -.” ७ कक: ' '37- क्िविककया 2 की - ० 
3 ६८८णिने-७॥/०-/ १.८1. १.५८: ५५. ७0 क, ०7. 2७०0 दश. ७० "८७० र 


| 


-॥:77/-5 


प्रा, वि. म. दांडेकर 


सुप्रसिद्ध संख्याशास्त्रज्ञ प्रा. प्रशान्तचंद्र महाठनवीस . 


भारतीय शाक्षपरिषंदेच्या यंदाच्या सदातसान्या 
पुर्ण येथील आधेवेशनाचे अध्यक्ष प्राध्यापक 


॥ .. प्रशान्तचंद्र महालनवीसं (बंगाली उच्चार : महाला- 


नोबिसं; इंग्रजी : ?, ९. ७181810008) हे एक 


: आंतरराष्ट्रीय की्तींचे संख्याशास्त्रश (31५७७) 


असंल तरी संख्याज्ञात्रज्ञांच्या बाहेर त्यांची माहिती 
फारच थोड्या लोकांना आहे. महाराष्ट्रांत तर बहुघा 


_._ यांचें नांवहि पुष्कळांच्या पास्वयाचे नाहीं. फारच. 


थोंड्या शास्त्रीय क्षेत्रांत हिंदुस्थान आंतरराष्ट्रीय 
तुलनेंत उभा राहूं शकतो. संख्याशास्र . हें अशा 
प्रकारचे एक झास्ऱ आहे, या अभिमानास्पद 
गोष्टार्चि श्रेय एका व्यक्तीस द्यावयार्चे झाल्यास तें 
सर्वस्वी. महालनवीस यांस द्यावयास हर्वे. शास्त्रीय 
क्षत्रंतीळ महालनवीस यांच्या जवितकायार्चे हें 
थोडक्यांत सार आहे 


प्रशांतचंद्र महाळनवीस यांचा जन्म कलकत्ता 
येर्थे सन १८९३ सालीं झाला. ते बत्राह्मममाजा*चे 


: - अनुयांयी . अंसूंन त्यांचे मेंट्रिकपर्यंतच॑ शिक्षण 
:_ - कलकत्ता येथेच ब्राह्मसमाजाच्या हायस्कूलमध्ये झालें. 


नतर कलकत्त्याच्या प्रेसिडेन्सी कालेजांतून सन १९१२ 


ह ' खार्ली ते बी. एसूर्सी, होऊन उच्च शिक्षणाकरिता 


क्रॅब्रिज येथे गेले. १९१४ सारी त्यांनीं केंब्रिज 
विश्वार्थद्यालया'ची गाणिताचची पदवी-पर्राक्षा (1.08) 
भदिंळी; पुढील वर्षी . त्याच विद्यालयाच्या निसर्ग 
सत्राच्या (कषण डिख्यगा०७, २8711 9 परीक्षत 


>. ते-प्रथमभेणीत उत्तींण झालें. त्यानंतर दोन वर्ष 


केंब्रिजच्या «, किंग्ज कोलिजमध्ये 
सीनेअर रींसचे' त्कॉळर म्हणून नेमणूक झाली 


त्यानंतर १९१७ सालीं हिंदुस्थानांत परत आल्या- 


नंतर ते हिंदुस्थानसरकारच्या कशिक्षणखात्यांत 
(1. 5. 8. ) शिरले. आणि कलकत्ता विद्यापीठ व 


प्रेसीडेसी कॉलेज यांमध्यें पदाथाविज्ञाना-(२0१९ं०)च . 


प्राध्यापक म्हणून काम करूं लागले, १९१८ साला 
त्यांनी कॅब्रिजची एम्‌. ए. ही पदवी घेतली. तेव्हां 
पासून आजपर्यंत ते प्रेसिडसी कालिजांत पदोथ-. 
विज्ञानाचे प्राध्यापक म्हणूनच आहित. " 
संख्याशास्त्र 


सन १९०० पासून १९२० पर्यंत म्हणजे 


प्राध्यापक मह्ालनर्वासां्चे बालपण आणि विद्याम्यास 
पूर्ण होईपर्यंत इंग्लंडमध्यें संख्याशास्त्र (390४108) ' 
या नत्रींन शास्त्राचा उद्‌थ दोत होता. मेंडिलच्या - 


आनुवेशिकतेसब्रधीच्या संश्राचनाये पुनःसंशोघन 


झाल्यानंतर प्राणिशयास्र ( 3००८” ), वंशात : 
अनुवेशशास्त  ( जगाभ०8) . 


( प2श०8 ), 
इत्यादी शास्त्रांच्या संशोघनाऱ्ची एक लाट इंग्लंडमध्ये 
आली. याच शात्ञांच्या अनुषगाने आणि ह्या 
शास्त्रांना सहायभूत म्हणून संख्याशास््राम्घ्येहि 
संशोधन . सुरू झाले. लंडन विश्वावैद्यालयाचे एक 


प्राध्यापक - ( आतां ख्विस्तंवासी.) काले, पिअसन 


यांना इंग्लंडमध्यें या क्यात्राचा. प्रणेता .म्हणतां येईल 
त्यांनी.सन १९००. मर्घ्ये छाळगटॉ०७ नांवाचें 
त्रैमासिक सुरूं करून संख्याशाछाल्या संशोधनास 


विलक्षण चालना दिली, थोब्याच अवर्षीत. अनेक 


शास्रज्ञ आणि विद्यार्थी या विषयांत संशोघनंकार्य 
करूं लागले, सन १९१५ च्या. सुमारास लंडन-विद्या- 


क 


सुमासिद्ध संख्याशास्त्रज्ञ प्रा. प्रशान्द .द्र महालनवीस 


शिरिरीर्न पडले. १९२० चे सुमारास कार्ल पिअर्सन 
$॥॥॥ फिशर यांच्या तात्विक भूमिकेत फरक 
पह्रून संख्याशात्लाच्या संशोधनांत एक नवीनच 
शजिधतपणा येऊं लागला, याचच सुमारास 
प्रा, काल॑ पिअसन यांचे कांही लिखाण 
श्नाःधवनांत आल्यामुळे प्रा, महालनर्वास यांना संख्या- 
शा्नासंबंधी जिज्ञासा उत्तन्न झाली. आणि त्यांनीं 
एकाकी या विषयाच्या अभ्यासास सुरुवात केली. 
धोड्याच अवर्धीत त्यांची डॉ. आमन्‌-त्यावेळचे 
हिंदुस्थानच्या प्रागिशास्त्रीय पहाणीचे संचालक 
(1)1'00(07, 0010209] 8॥1'ए०ए ) यांच्याशी गांठ 
पडली. त्यांच्या प्रेरणेने प्रा, महालनवीस यांनी सन 
१९२२ मध्यें संख्याशास्त्राच्या दाष्टिकोनांतून 
हिंदुस्थांनातील वंश, जाती इत्यादीसंबं्धी लेखनास 
सुरुवात केली, त्याच सुमारास त्यांची त्योवेळचे 
वेघधशाळांनचे प्रमुख संचालक (1)1००ठा-जभाशाचा 
०: 005श'ए8(०१०७ ) सर गिळूबट वॉकर यांच्याशी 
गांठ पडली, सर वॉकर यांना हवामानशास्त्रांत 
संख्याशात्राचा उपयोग व्हावा अशी फार इच्छा 
असे .आणि त्या दृ्टाने त्यांनीं स्वतःहि बरेच महत्त्व- 
पूण संशोधन केळे. त्यांच्याशीं निकटचा सहवास 
येऊन प्रा, महाळनवीस यांनीं १९२३ मध्यें 
हवामानश्यास्रांतील संख्याशासत्राच्या उपयोगासंब्धी 
लेखनास सुरुवात केली. हळू हळू निरामैराळ्या 


क्षेत्रांतील अभ्यासू आणि संशोधक महालनर्वास . 
यांचा संख्याशास्त्रीय सल्ला घेऊ लागले, १९२२ मध्ये 


उत्तर बंगाल्यांत महापूर होऊन अतोनात नुकसान 
झालें होतें. त्यांतंबंधी एक अत्यंत पारिश्रमपूण, आति 
महत्वाचे. अर्स संशाधन करून प्रा. महालनवीस 
यांनी १८७३ ते १९२२ मधील .उत्तर-बंगालां- 
तीळ पर्जन्य. आणि महापूर या नांबार्ने एक 
-साविस्तर अहवाल प्रांतिक सरकारास सादर केला. 


भारतीय संख्याशास्त्र-संश्षेधन संस्था 


याप्रमाण प्रा, महालनवास यांची संख्याशात्त्रां- 


तोल हालचाल . आणि अभ्यास त्यांच्या स्वतःच्या 
खाजगी. खं्चारनेंचं आणि प्रेसिडसी कॉलेजच्या पदार्थ- 
वशान.. ]वंभागांतचं. हळू हळू विस्तृत होत होता. 
सन.-१९३१- मध्यें भारतीय. कांषैसंशोधंन-परिषदे. 


(170०१0 आतां पता (७१ ला खा वैट्ा- 
टपा[पा'3) 88588") ने त्यांना एक लहानश्या देणगी 
देला. त्यांतून त्यांनीं संख्याशास्त्रीय सा देणारी 
अशी 38108] 1.800180'ए म्ह्णून | 
संस्था, सुरू केली. थोल्याच्च दिवसांत ताळा 
"डिडा8128) 1088 ही संस्था स्थापन होऊन 
१९३३ मध्यें संख्याशात्रीय संशोधनास वाहिलेले 
अर्स ' संख्या ' नांवाचें इग्रजी त्रैमासिक सुरू झाले. 
प्रथम*च म्हटल्याप्रमार्णे संख्याशास्त्राच्या क्षेत्रांत इतर 
राष्ट्रांच्या तुलनेनें उभा रहाण्यास हिंदुस्थान आजजो 
कांह प्रमाणांत समथ आहे, त्याचें सर्वे भ्रेय या 
घटनांना आहे ४ 


* सख्याशासत्राच्या अभ्यासास आणि संशोधनास _ 
एकसूत्रता बळण मिळावें या हेतूर्न १९३५ मध्ये 
अभ्यासक्रम आंखून त्यांनीं या शात्तांत शिक्षणाची 
सोय केली आणि १९६३६ मध्यें या विषयांत '“£ 
प्रमाणपत्रे देण्याकरितां दोन पर्राक्षा सुरू केल्या. 
याबाबतच्या प्रा, महालनवीस यांच्या कल्पना मात्र 
व्हाव्या तका सफल झाल्या नाहींत, असे म्हटलें 
पाहिजे, १९४१ सालीं कलकत्ता-विद्यपीठारने 
सृख्याद्यास्रात एम्‌. , ए. किंबा एस्‌. एस्सी 
पदवा दुण्याच ठरवून दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम - 
आखून सख्याशात्राकरतां स्वतंत्र विभाग सुरू. 
केला, याबाबत प्रा, महालनर्वास उदासीन होते. - 
परतु त्यांचा ।वेशेष इच्छा नसतांहि तेच यो 
वद्यापाठाच्या संख्याशास्त्रविभागाचे प्रमुख झाले, . 
इक हळ. हडुस्थानांतील इतर विद्यापीठांत 
संख्याशाल्लाचे अभ्यातक्रम सुरू झाले, या सर्वाचा 
पारेणाम म्हणून गपतांद्या 8818008] 1010017: 
च्या प्रमाणपत्रेपरीक्षा मार्गे पडल्या. त्यामुळें. . 
सह्ायाजकच या ॥वेषयाच्या अभ्यासक्रमांत आवशयक: 
तो एकसूत्रीपणा राहू हाकला नाहीं. परंतु याहि 
पारास्थतात प्रा. महालनर्वास यांनी प्रमाणपर्रक्षा 
बंद न पट्ठू देतां चाळू ठेवल्या, आणि त्यांचा .. 
दज कमी होऊं दिला. नाहीं. सर्वच. विद्यपीठांतून - 
एमू. ए, पदवी घेतलेले. संख्याशात्रश्ञ मराभर ् 
बाहूर पडू लागले म्हणजे ग॥तरांढा  डाडपळाळ] . त 
ग] 816 च्या .. प्रमाणपरीक्षेस पुत्तः:: एकदार 


410905005030022205222% 


४ £ 


क्त! 
३ 


१ 
“214 न्न ४.६० डी * १४7 
श्र हि ह %% डं र ् %& "./> 


2 1 71:73 
2६7995-289%:::/ १८. “2454 


९८-.* 


! उच्चे स्थांन प्रात. होऊन या विषयांत एकसूत्रीपणा 
| | येऊं लागेल असा भरंवसा आहे. * 


| 

| हिंदुस्थानांतील विद्यार्थी आणि संद्योधक 
। कार्यकत्यांना संख्याशाल्लांतील परदेशीय तज्ज्ञांच्या 
| ज्ञानाचा लाभ आणि त्यांचा सहवास लाभावा 
म्हणून प्रा, महालनवीस यांनी परंद्शीय तज्ज्ञांना 
२ आमंत्रण करून त्यांची व्याख्याने हिंदुस्थानांत 
त करण्याचा प्रघात सुरू केला. याप्रमार्णे प्रथम 
११९६३८ मध्ये. इंग्लंडमधील या विषयाचे प्रमुख नेते 
| प्राध्यापक रोनाल्ड फिशर यांना त्यांनीं आमंत्रण 
दिलें. त्याच निमित्ताने प्रा. फिशर यांच्या अध्यक्षते- 
।खालीं पाहिली भारतीय संख्याशयास्रीय परिषदहि 
भरविली, त्यानंतर सालासाल ही पारिषदू खतंत्र 
रीतीने भरत अत्रे, थोड्या वषोपूर्वी भारतीय 
शास्रीय पारिषदेमध्येच संख्याशास्रास स्वतंत्र स्थान 
मिळालें. यंदा तर भारतीय. शास्त्रीय परिषदेचे 
अध्यक्षपद प्रा, महाळनवीस यांना मिळून एकप्रकारे 
)संख्याशात्रासच एक नवीन प्रांमाण्य मिळालें आहे. 
३१, ढ 

आंतरराष्ट्रीय कीतींचे संशोधक 

1. संख्याशास्रांत प्रा. मंहालनवीस यांचे स्वतःचे 
| संशोधन मुख्यतः दोन प्रकारचें आहे. पाहिल्या 
प्रकारांत येणार ॥विषय उदाहरणाने सांगर्णे सोपें 
हरिईल, समजा, पुण्यांत असलेल्या अनेक विद्या- 
ल्यांचे त्यांतून माटूकला बसणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या 
विकोकॉरबेडेन बरेवाईट असे गट पाडावयाचे आहित; 
जसे पाहिल्या प्रतीर्ची, दुसर्‍या प्रतीची विद्यालये, » . 
तात माट्रिकला बसणाऱ्या विद्याथ्योंचा निकाल 
पहातांना एखादाच विषय, किंबा सवे विषय यांत 
मिळून मिळालेळे एकूण गुण एवढेंच लक्षांत 
घेतले, तर विद्याल्यांची ' प्रतवारी लावणें 
समुलम आहे. परंतु 
सातहि .विंधयांत मिळालेल्या गुणांचा निरनिराळा 
विचार करून असे क्रम किंवा प्रतवारी लावर्णे हॅ 
बरेंच अवघड आहे. अश्या तर्‍हेचे प्रश्न हाताळ- 
प्याचें' एक , संख्याशास्त्रीय तत्र प्रा. महाळनवीस 
यांनी पुढें मोडले. महाळनवीस यांच्या मूळ कल्पनां- 
वेर बरेंच संशोंधन आणि गाणित करून त्यांचेच 
विद्याथी आणि सहकारी यांनी तें तंत्र आतां 


माट्रेकला असलेल्या . 


५० 


नेवैभोरतं 


जवळ जवळ पूर्णावस्थेस आणलं आहि. महालनवीस 


यांच्या कायार्चि दुसरें क्षेत्र म्हणजे कोणत्याही 
आर्थिक वा सामाजिक प्रश्नासंबंधी आंकडेवारी 
मिळवावया'ची झाल्यास शक्‍य . तितक्या थोड्या 
खऱ्चात अधिकांत आधिक उपयुक्त माहितीं कशी 
मिळवावी यासंबेर्धार्चे सख्याशास्त्राय तंत्र हें होय. 
फाळणीपूव बंगाल्यांत जुट हें, एक फार महत्वाचे 
पीक होते. आणि दरवर्षी त्याची लागवड किती 
क्षेत्रावर झाळी आहे, यासंबंधीचे अंदाज प्राप्तक 
सरकारास मिळणे आवश्यक होते. बंगाल्यांत 
कायमघारापद्धतीमुळे ग्ांबोगांवी तलाठी  किंब्रा 
कुलकणी नाहीत. त्यामुळें कोणन्या पिकांखाली 
किती क्षेत्र आहे, यासंबेधींचे आंकडे प्रांतिक. 
सरकारास मिळर्णे दूरापास्त होते. | 

शितावरून भाताची परीक्षा या न्यायाने, साऱ्या. 
प्रांतमर नमुन्यादाखल कांही शेते निवडून तेवढ्या- 


'चीर्‍च पहाणी करून साऱ्या प्रांतांत जुटखाली एकूण... 


किती क्षेत्र असेल याचे अंदाज बांधण्याचे तंत्र प्रा. 
भहालनवीस यांनीं बसावें, नमुन्यादाखल निवडाव-. 
याची शेतें किती निवडावी, कशीं निवडावी इत्यादी 
संबर्धी प्रश्नांवर त्यांनीं संख्याशास्त्रीय महत्त्वाचे संशो- 
घन केलें. या संशोधनाचा अतोनात गौरव होऊन 
इंग्लंडमधील रायल ए..सोसायर्टार्ने सन १९४९ मध्ये 


केला. 


१९४५ मध्यें रायल ए. सोसायटीची फेलीशिंपं 
मिळाल्यापासून प्रा. महालनेवीस यांना आंतराष्ट्रीय 


स्थान मिळालें, १९४६ पासून ते राष्ट्रसंघाच्या 


'निरानेराळ्या संख्याशात्रीय संभांवर सभासद वा 


अध्यक्ष म्हणून काम करीत आहेत. गेल्या दोन 
वषीत या निमित्ताने त्यांनी एर्थ्वांच्या पाठीवरील 
बहुघा साऱ्या देशांत संचार केला आहे. ऑस्ट्रिया, 


बेलजियम, बल्गारेया, कानडा, सिलोन, झेकोस्लोव्हा- 
किया, डेन्मार्क, ईजित, फ्रान्स, जमनी, ग्रीस. 
हंगेरी, इटली, मेक्सिको, नार्वे, हॉलंड, पॅडेस्टोईनं; 
रुमोनेया, स्वीडन, स्वित्तळंड, तुकेस्थान, इंग्लंड... 
अमेरिका, युगोस्लाव्ह्या, ब्रह्मदेश . इत्यादि संप . 
राष्ट्रांना राष्ट्रसंघातफे रुख्याशात्रीय सल्लागार म्हणून 


त्यांनी मेटी दिल्या आहेत. याशिवाय अमेरिकेंतील बहु- 


त्यांची 'फेलो' म्हणून निवड करून त्यांचा बहुमान. 


कि > अ न्य 
ी ह मही हन 
४ 

४ 
र 


सुमसिद्ध सेख्याकुाखज्ञ प्रा, पर्षान्तचंद्र महाळनवीस 


तेक सर्वे महत्त्वाची विद्यारपाठिंयांमधून तशीच इतरत्रहि 
अनेक विद्यार्पीठांतून त्यांनी याविषयीं व्याख्यारनेहि 
दिलीं आहेत, याप्रमाणें गेलीं दोनर्तांन वर्षे ते 
अखंड जागातेक दोरा करीत असून आंतरराष्ट्रीय 
कौर्ति मिळवीत आहेत. र 


- ' शास््रज्ञाचा रूक्षपणा नाही 


प्रथम पदार्थविज्ञान आणि नंतर संख्याशात्र 
यांतच बहुधा त्यांचा काळ गेलेला असला तरी 
शात्रश्ञाचा रूक्षपणा प्रा. महालनवीसांमध्ये नाही.त्यांचे 
खाजगी ग्रंथालय हे बहुधा वाढाय आणणि: 
तत्त्वज्ञान यांवर्राल ग्रंथांनी भरळेळ आहे. ब्राह्मतमाजाऱये 
'कोर्यकारी सभासदत्व आणि के. खींद्रनाथ ठाकूर 
यांचा निकट सहवास यांमुळें त्यांचें खाजगी जीवन 
विशेष सार्घे व सुंदर झालें आहे. सन १९२१ ते 
१९३१ पर्यंत ते रवींद्रनाथांच्या ।विश्वभारता 'च 
कार्यवाह होते. त्यामुळें खींद्रनाथांचा फारच निकट 
सहबास त्यांना दीधे काल लाभला, त्याचा त्यांच्या 
जीवनमूल्यांवर चिरतन. परिणाम झाला आहे. 
नुकताच ऑक्टोबरमध्ये मी कलकत्त्यास गेलां 


खांडेकरांची पहिली कादंबरी 


श्रॉ, वि. स. खांडेकर यांचा ' वसंत च्या दिवाळीच्या अंकांत “ माझी पहिली कादंबरी. यो! 
शौ्षेकाखार्ळीं लख आला असून त्यांत “ हृदयाच्या हांके चा जन्म कसा झाला याचें त्यांनी आपल्या ...£- 
| £ मी कादंबरीकार कसा झार्लो हॅ अजून मला एक मोर्ठे . 
कोडें आहे...आपण लेखक व्हादेर्चे म्हणजे नाटककारच व्हायचे असें लहानपणापासून वाहूं ' लागल्याचे 


नेहमीच्या. मनोवेधक शेलीर्ने वणन केलें आहे. 


सांगून अजूनही नाटकार्चे त्यांना किती जबरदस्त 


कारंणमामांसा, केळी आहे. “ कादंबरी कितीही चांगली असली तरी . मनुष्य ती एकांतां 
. जीवाच्या त्या जगांत कल्पना व भावना यांच्या जोर्डानें त्याची विशवारशाक्तेही जागत असते. 
. आणि चिंत्रमंदिरांत प्रेक्षकावर चिकित्सक बुद्ीपेक्षां ५तरळ भावनेचा पगडा अधिक बसतो. 


असतांना त्यांनीं .भारतीय शास्रीयपारेषदेच्या . पुर्ण . ... 


अधिवेशनार्‍ची सिद्धता क्षी काय होत ओहेः . 
यासंबधी चौकशी केळी आणि येथील स्थानिक. 


कार्यवाद्दांना निरोप म्हणून सांगैतला की कोणत्याही 
प्रसंगी राष्ट्रगीत व्हावयार्चे ते॑ अत्यंत गंभीर रीतीने 


व्हावयास हवें, राष्ट्रगीत सुरूं होण्यापूवी कांही काळः 


वाद्यवादनाचचे सूर 'रऐेकू येतात ते येऊं नयेत, 


तर ठोक्याबरोबर एकदम राष्ट्र्गांत . सुरू व्हावें . 


इत्यादि. 


खौ, राणी महालनवीस या साशीक्षित, बहुधुत ' . 


आणि मधुरभाषी असून प्रा. महालनर्वांस योंचा 


सबंत्र सतत पाठपुरावा करतात. परमेश्वरी कृपेने. 
दोघांनाहि उत्तम शारीरप्रकृ्तांची देणगी.. असून. 


शंयामित राहार्णानें दोघांनींहि ती. कायम जतन 


करून ठेविली आहे. या संसारपुखांत. सामान्य दृर्टाने. 


न्यून इतकेंच कीं त्यांना अपत्यसुख नाहीं. परंतु 
दोघांनींहि काथीचा आणि कार्यक्रपाचा एवढा. 


व्याप करून ठेवला आहे कीं, सामान्य दृष्टीला 
दिसणाऱ्या या न्यूनाची जाणीव दोघांनाहि. होत : 


असावी असे वाटत नाही. 


« 


आकषेण आहे हें सांगतांना यां आकषेणाची त्यांनी 


तो ठे नकळे फे ध्‌ 


तिथल्या गर्दीतला एक घटक होतो... . राजकारणाप्रमार्णे दृश्य काव्यांतही समाजमना-(1श455 1॥७८६७॥४५) 


चेच प्रस्थ आधिक असतें ??. पुढें पाहिल्या कादंबरीच्या 


निर्मितीला आंतल्या उमाळ्यापेक्षां बाह्य परिस्थतीचे 


शेवटी पत्नीच्या कुड्यांचें 
कादंबरीचे कथानक व पार्त्रे 


झुळतांना कशा प्रेतूतिवेदना झाल्या याचें वणन करून शेवटी ते लिहितात : “ दोन गोष्टींमुळे ती पाहिली 
कादंबर्रा मळा. आवडते. पहिली, तिंच्यामुळें माझ्यासारखा दरिद्री शिक्षक बायकोची कुड्यांची होस भागवू 
शकला, दुसरी, मीं ती माझ्या वडिलांना अर्पण केळी आहे. !? 


११ 


अनुक्रमणिका 


त वाचतो, एकां. . 
नाटकंगृहांत. 


क 


* कशी. आधिक कारणीभूत झाली, . श्री. खानोलकर यांच्या भिडेखातर भारत-गोरव-ग्रंथमाळेकरितां 
कादंबरी लिहांयंळा आपण कसा होकार दिला, पुढें कार्दंबरीलेखन कसें साघेना, 
ध्येय ठेवून कादंबरी लेखनाच्या पूर्वतयारीला कृशी सुरुवात केली, 


2. 


ह ळा 
** २-० "५0-22." 2/१. 


४५४-५ > “> 


“७६-८०. ५%£.::24 न 
2०17%०--५०॥/.”-.९. ६ ०८-.८...* ०... 


५०:८० 2/500.29.202. 


> 


१२ 
पर:.] 
* ऱ् 

*“ड 
-ड्ड 
कर 


१ कडन ६901 


डॉ. मो. घा. चिपळूणकर 


यंदाचे वर्षी' भारतीय शास्त्रीय पारिषदेःचे २७ वें 
अधिवेशन पुणें येर्थे भराधण्याचा योग, प्रथमच 
येत असल्यामुळें पुर्णकरांना व एकंदर महाराष्ट्रांतील 
सुशिक्षितांना सुद्धां त्याबद्दलचे कुतूहल वाटणे 
अगर्दी स्वाभाविक होय. तेव्हां यानिमित्तानें ह्या 
परिषदे'चा स्थापन झाल्यापासूनचा एकंदरं ३६-३७ 
वर्षांचा इतिहास मराठी वाचकांसाठी मुद्दाम 
येथ देण्याचें योजले आहे. 


परिषदेचे उद्देश व घटना 


ब्रिटिश. लोकांनी हिंदुस्थानांत ज्या अनेक 
उत्तम गोष्टी प्रयम आपल्या स्वतःच्या फायद्या- 
साठी .म्हणून सुरू केल्या व अखेर त्या भारतीयांच्या 


हातीं आल्या त्यांपैकीच भा. शा, पारेषद्‌ ही एक. 


होय असें म्हणावयास हरकत नाहीं; कारण ही 


पारष्रदू मुख्यतः प्रो.. मॅकूमहोन (ल्खनो ) 
व प्रो, सायमान्सेन. (मद्रास) ह्या 
दोघां परकीय रसायनशास्रज्ञांच्या खर्पर्टानेंच 


ह. स. १९१३ साली कलकत्त्यास स्थापिली गेली. 
शिवाय पाहेलीं 
कार्यात परकीयांचाचच हात अधिक होता असें 
दिसून येते. सुरुवातीचे तिचें कामकाज कलकत्याच्या 
* एशेअटिक सोसायटी आफू बेंगाल * ह्या संस्थे- 
माफत 'चालत असे व पुढें मात्र “ इंडियन 
सायन्स काँग्रेस असोसिएशन ”  ( भारतीय 
शाल्लीय पाशेषरदू ) या नांवाचा एक स्वतंत्र 


---:>-- 


$ ह्या लेखाकॉरतां लागणारी माहिती गोळा करतांना आणि हा लेख लिहितांना श्री. ए, व्यं. मरांठे 


१०८-१२. वर्षे तरी तिच्या. 


भारतीय शास्त्रीय परिषदेची तीन तपें 


संस्था स्थापिळी गेली. इ. स. १९३८ पर्यंत 
एाशीअटिक सोसायटीतर्फे हिचे सव प्रकाशनं 
होत अर्से, पण १९३९ पासून ते हिच्या नांवाने 
स्वतंत्रपणें होऊं लागलें. ी 

परिषद्‌ स्थापन करणारांच्या कल्पनेनुसार 
त्यावेळी तिचे ध्येय पुढीलप्रमाणे ठरावण्यांत 
आले 4 “ शास्त्रीय संशोधनाला जोराची चालना 
देऊन आणि व्यवास्थत वळण लावून देशांताल 
निरनिराळ्या शास्त्रीय संस्था व व्यक्ती यांचें 
सहकार्य घडवून आणणें, शास्त्रांच्या शुद्ध व प्रयुक्त 
विभागांच्या  उद्देशांकडे लक्ष वेधर्णे 
व॒शास्राय संशोधनाच्या आड . येणारे 
कोणतेहि सावंजानेक प्रकारचे अडथळे ' काढून 
टाकणें. १. आजन्च नव्हे तर बऱ्याच वर्षांपासून 
या परिषदेचे कार्य वरील उद्देशानुसार चाललें 
आहे असें म्हणतां येत नाहीं. तिच्या घटर्नेतहि 


बरा'च फेरफार घडून आल्यामुळें म्हणा, किंवा तिचा 


एकंदर व्याप वाढल्यामुळे अगर इतर कोणत्याहि 
कारणामुळें म्हणा, वरील ध्येय आज पूर्णतया 
अनुसरले जात नाहीं. आजचें तिचे . एकमेव कार्य 
म्हणजे दरवर्षी फक्त एकदा सर्व हदी शास्त्रशांचे 
संमेलन भरवून त्याचा इत्थंभूत वृत्तांत प्रसिद्ध 
करणें एवढेच झालें आहे. | 
भा. शा, परिषदेची मूळची घटना आजपर्यंत 


अनेकदां थोडी थोडी बद्लण्यांत आली आह.. 
तिची आजची घटना येथे थोडक्यांत दिली आहेः 


बी, एसुती. यांचें जे बहुमोल साहाय्य झालें आहे, त्याचा आनंदानें कृतशतापूरवक निर्देश करतो.--_हेखक 


| १२ 
निळ याया १! ह 


अनुक्रमणिका 


ण. 


>>> 


)ः 


भारतीय शास्रीय परिषदेची तीन तपे 


याहिपुढे बदलत्या कालानुसार तिच्यांत किर्तातरी 
महत्त्वाचे बदल होण्याची आवदयकता आहे हें 
दिसून येईलच; व तसे कांहीचि प्रयत्न सुद्धां चाळू 
आहेत हँ प्रथमच सांगेतलेळं बरे. दरवर्षी १५ 
जुलळेच्या आंत बारा रुपये वार्षिक व्षणी देणारा 
कोणताही इसम परिषदे'चा साधारण सद्स्य होतो. 
घ्याचप्रमार्णे कांही ठराविक रकम एकदम दिल्यास 
परिषदेचे देणगीदार, आर्जाव आणि प्रोत्साहूक 
सदस्य होतां येते, कांही व्यक्तांना त्यांच्या विशष 
स्पृहणीय शास्त्रीय कामगीरीकरतां कायमचे 
माननीय सद्स्य निवडून पारेषरदू त्यांचा गौरव करते. 
अशा . सदस्यांची कोणत्याही वर्षी एकंदर संख्या 
पंघरापेक्षां आधिक होतां कामा नये ब एका 


वर्षी एकाहून आधिक माननीय सदस्य निवडतां 


येत नाहीत असा नियम आहे. या सर्वे सदस्यांचा 
मिळून पारेष्रदेची साधारण सभा दर वषी 
अधिवेशनाच्या वेळीं भरते व त्यामधूनऱच अनेक 


' मंडळे अथवा सामित्या निवडल्या जातात. परिषदेचं 


सर्वे मुख्य कामकाज पाहणारी कार्यकारिणी असते, 
परिषदेःचे व अधिवेशनाचे अध्यक्ष, दोन चिटणीस 
( पैकी एक कलकत्याचा राहेवासी ), एक खजिनदार 


आणणि दहा निवडून आलेले साधारण सद्स्य असे 


मिळून १५ जणांचे हें काथकारी मंडळ बनते, 
आधिवेशनापुरता दर ठिकाणच्या दोन स्थानिक 
'चिटाणेसांचा समावेश केला जातो. याहून एका 
मोठ्या भंडळाचची-क्रोन्सिळची-निवड त्याच वेळीं 


0). __ 6११५ 


: करण्यांत येते, त्यामध्यें कार्यकारिणीचे सर्वे सद्स्य 


असून शिवाय पूर्वांचे सव मुख्य अध्यक्ष, चिटणीस, 


:खाजिनदार,त्या वषाच्या अधिवेशनाचे सवे विभागीय 


अध्यक्ष व खास निवडून आलेले सात साधारण 
सद्स्य असतात. कोन्तिलकडे कांही तात्पुरत्या 
तांत्रिक गोष्टी करण्याचें व कार्यकारिणीला वेळोवेळी 
सल्ला. देण्याच एवर्ढेंच काम अस्ते, नेहमीच्या 
पैशाच्या व्यवहारासाठी म्हणून, पारिषदेच्न दोन 
चिटणीस ' एक खजिनदार व कार्यकारिणीने 
नेमलेला एक साधारण सदस्य ( कलकत्त्यांचा 
राहेवासी ) असे मिळून चार जणांचे एक स्वतंत्र 
निघि-मंडळ असते. शिवाय केवळ आधिवेशनाच्या 
कामासाठी म्हणून प्रेत्येक विभागाची एकएक 


क 


स्वतंत्र सामेति निवडली जाते. तातील सदस्यांची 


संख्या अमयोद व सतत फुगत जाणारी असते ! 
त्यांच्याकडे सापावरिळेळें काम मात्र अगदीन्व गोण 
असतें. 


वरील प्रकारच्या सदस्यांखर्रज अधिवेशनाचे 


संपूणे सभासद, सहकारी सभासद आणि विद्यार्थी 
सभासद असे आणखी तान प्रकारचे सभासद 
असतात. त्यांना मत नसून परिषदेच्या कोणत्याही 
अधिकारपदावर निवडून येतां येत नाही. त्यांना 
फक्त त्या वषांच्या अधिवेशनांतच भाग घेतां 
येतो. संपूर्ण सभासदांना सगळें व इतरांना फक्त 
निबंधांचे सारांश असलेलें त्या वर्षाचे प्रकाशन 
फुकट मिळतें. | 


परेषदेची वाढ 


गेल्या ३६ वषीत विभाग, निबंध, चर्चा व 
सद|प व्याख्याने या सवीची सुंख्या सतत वाढत 


गेला आहे. पाहेल्या वर्षी ( १९१४ ), सभासदांची 


संख्या १०६ होती. ती २४ व्या वर्षी (१९३७), 
८१० पयंत गेली. रॉप्यमहोत्सवाच्या ( १९३८)  : 


वर्षी तर ती २१०० पर्यंत गेली. त्यानंतर ती 


एकंदर्रीत सरासरी १००० ते १५०० राहिली ' 


आहे. शिवाय आजपर्यंत ३६-३७ वषीत तिर्ची 
आधिवेशर्ने एकदांहि खंड न पडतां दर वर्षी भरत 
आली आहेत. 


तिच्या मूळ संस्थापकांचचा प्रयत्नही होता-तरी 
तिला खरें भारतीय स्वरूप बऱ्याच अलीकडे आलेले 
दिसते. 


हिंदुस्थानांतील जवळ जवळ एकही अंशी 
शास्त्रीय संस्था राहिलेली नाही की जिच्यांतील 


व्यक्तींनी भा. शा. पारिषदेच्या कायीत कधी भाग 


- घेतलेला नाहीं | त्या कारणानें अथौतच शास्रीय 


म्हणून गणलेला प्रत्येक विषय येथे हाताळला गेल्याची 
खूण सांपडते. चर्चा व॒ सदीप व्याख्यानांचे 


विषयांतही अश्लीच संपूर्ण विविधता आढळून येते. 


भा. शा. परिषदेची मुख्य व कायम उत्पन्नाची बाबं 
(4. “१. अदे 1. 
म्हणजे तिचे वगेणीदार हृ्चि होय, आणखी 


"दुसरी म्हणजे वेळोवेळी सरकार, विद्यार्पाठे, . 
ह. १३ । अ. 


-रढडटण/तथदधन ” 
-पफनभमरळन् य 
ल ने ळव 


अनुक्रमणिका 


9६७ ९२-०८१५५॥ ०५४४७५४६७५ 


27023 ह 
700/7%-2४ 


[> 


सुरुवातीपासूनच तिळा अखिळे _ 
भारतीय स्वरूपाचे जरी नांव दिळें असळू-व तसा 


ने 


2२ 


४022002793 2070000704: 102720. 


1) 
>. 
४४४४८-) 


नवभारत 


कारखानदार इत्यादींकडून विवाक्षेत कायोकरतां 
मिळालेल्या लहानमाठ्या देणग्या ही होय. तथापि 
तिला अजुन स्वतःची एखादी स्वतंत्र इमारत कांडी 
उभारतां आलेली नाहां. 


लेखांच्या शेवटी दिलेल्या  .कोष्टकांत, मुख्य 
व विभागीय अध्यक्ष, चचचा आणि सदीप व्याख्यार्से 
यांचे वक्ते या सवाची बंगाली, मद्रासी, महाराष्ट्रीय, 
युशोपेअन्‌ व इतर अक्षा पांच्च गटांत विभागणी 
'करून दाखविली आहि. त्यावरून स्थूलमानाने पुढील 
उद्‌बरोधक अनुमानें काढावयास मुळींच हरकत 
नाहीं. परिषदेच्या कायीत सुरुवातीची कांही वर्षे 
तरी ब्रिटिश शास्त्रज्ञांचे वचेस्व होते,ज पुढें बंगाली, 
मद्रासी असे निरनिराळ्या प्रांतांतील लोक त्यांत 
अधिक्राधिक शिरत गेले. इ, स. १९३५पर्यंत 
देखील परकीय शास्त्रज्ञांचे महत्तव फार होते. 
त्याचप्रमाणें आजपर्यंत येर्थे बंगाली लोकोरचेंच 


आधिक्य सवे बाबतीत दिपून 
येत, महाराष्ट्रीय शाल्ञज्ञांनी आपली बाजू 
फारशी सावरलेडळी दिसत नाहीं, परिषदेच्या 


विभागाच्या संख्येतील बदल आणि त्यामुळे अधून* 
मधून झालेली. परस्परसबंद्ध विषयांची सरामिसळ 
यामुळे अथपासून इतिपर्यंत एकसूत्रीपणा राखून 
आजवर. पारिषदेपुढे आलेल्या निबधांची विषया- 
नुसार वर्गवारी नॉट करतां आली नाहीं, तंथापि 
बहुतेक आअधिंवेशनांतीलळ असा अंनुभव आद्वे कीं 
हिंदुस्थानांत रसायनविषयक निबंध सर्वांत अधिक 
शिठ्ट्ळे जातात, तरीपण हिंदी पदार्थविश्ान- 
शछ्श आणणि हिंदी गणिती यांनीच जगांतालि 
शाक्ताय्र ज्ञानांत महत्वांची मर टाकिली. आहे 
अर्से दिसून येते. उदाहरणार्थ, नोबेल पारितोषिक 
सर सी.*दी.रामन्‌ या पदार्थविज्ञांनशात्ञज्ञास मिळालें 
शपून आतापयत इंग्लंडच्या रायळ सोसायटीच्या 
सदह्यत्यार्‍या बहुमानहि इतरांपेक्षा अधिक पदार्थ- 
यिशानशासछशाच्च मिळविला आहे. 


भारतीय शास््राय परिषदेचा रौप्यमहोत्सव 


४. स. १९३८ ९१ जानेवारा दे, ३ पासून 
दि, ९ प्रयत भा. शा. प.चा रोप्यमहोत्सव 
फलक येथ माठ्या थाटाने साजरा करण्यांत आला, 


त्यावेळी सव हिंदुस्थानातून अनेक शाख्शञ व 
शास्त्राय विषयांसंबंधा आस्था बाळगणारे असंख्य 
लोक आलि होते. या प्रसंगानिमित्त जी सर्वात 
महत्वाची व अंतिमफलदायी गोष्ट करण्यांत आली 
होता ती म्हणजे अदमार्से पाउणर्शे ब्रिटिश ब इतर 
परकीय ख्यातनाम शास्रज्ञांना या रोप्यमहोत्सवान 
खास निमंत्रण देग्यांत आलें होते; 
अंधिंवशनाच 


आक्टे. १९३७ ला) लोडे रूद्रफ्ड आकोस्मकपर्ण 
कालवश झाले, तेव्हां त्यांच्या जागी इंग्लंडचे दुसरे 


तितकेच जगप्रसिद्ध शाक्तज्ञ सर जेम्स जीन्स यांची: 
ताबडतोंब निवड करण्यांत आली, भा. शा. प.च्या . 
निमंत्रणाचा स्वीकार करून जे ब्रिटिश व परकीय 


शाक्ञ्त येथ आले होते, त्यांनी नंतर सबंघ हिंदुस्थान- 
भर दौरा काढून मैराभैराळ्या शहरा अनेक 


संस्थांना भेटी [दिल्या व अनेक. ठिकार्णी उत्कृष्ट 


भाषण, चर्चा, व संभाषर्णेही केळी. त्यावेळी हिंदु- 
स्थानांतील अनेक विद्यापीठांनी व संस्थांनी त्यांना 


'आपल्यांत बोलावून सन्मान्य पदव्या देऊन किंवा 
अन्य तऱ्हेने त्यांचा सत्कार व गुणगोरव केला... 
अश्या तर्हेने त्या वर्षी, येश्रील हातकरूच काय. पण. _. 
अंनक लहानमोठ्या शास्रज्ञांनाही त्यांच्या भेटीचा, .: 
फायदा झाला हें निविवाद हाय, आणि या अनुंभेबाः :- 

मुळेंच अलीकडे युद्धानन्तर दर अविवेदानाळी 


मोठमोठ्या परदेशीय शास्त्रज्ञांना हजर रदाण्याची 
निमंत्रर्णे देण्याची प्रथा पडत चालली आहे. येथे 
लक्षांत ठेवण्यासारवी एक महत्त्वांची गोष्ट ही कीं 


या निमंत्रित परदेशी पाहुण्यांच्या प्रवासखर्चासाठी ... 


म्हणून त्या वर्षी हिंदुस्थानसरकारकडून २०, ०० ०रु., 
बंगालसरकारकडून रु. 


वैद्यापठांकडून प्रत्येकी ९००० रु, व इतर 


संस्था [नि व्यक्ती यांकडून, मिळून एकन्द्र अदमासे 
'४९ हजार रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या हत्या; वं त्या- 


पैकां बहुतेक सवे ( ४६ हजारांच्या वर ). त्यासाठांत्र: 
खचच करण्यांत आला, याशिवाय. ब्रिटिश. अतो 


ड़ 


व शिवायं. .. 
मुख्य अध्यक्षपद जगप्रासेद्ध ब्रिटिश-- 
शास्त्रज्ञ लाड रूदरफाड यांना देण्यांत आले होत. 
दुदैवाने अधिवेशनाच्या किंचित्‌ अगोदर (१९. 


१०,०००, कलकत्ता- 
विद्यापीठाकडून रु. ५२,५००, मुंबई व उस्मानेर्या, . 


५ »२७ 
शी 


२८७. > 
शद:.-&९; 


>, 


०”. न "या. 
क 


4६ 


शिक्का भारतीय शास्त्रीय परिषदेची तीन तप 


एशनर्नेही त्यांच्यासाठी बरीच रक्कम खर्च केली 
हाती. 

रोप्यमहोत्सवाच्या निमित्ताने आणखी एक 
चांगली गोष्ट झाली, ती. म्हणजे हिंदुस्थानांतील 
एंकंद्र शात्रीयप्रगातीनिद्शक असे तान मोठे ब 
माहितीपूर्ण संकलनात्मक ग्रंथ ( एक वेळेवर व दोन 
मागाहून ) प्रासेद्ध करण्यांत आले. ते असे 
(1) 871 0प्राया 01 पटत-5लंश०25 
०. उणघवा& ( एकंदर आठ लेख) (2) 102 
700817९858 ० $ब्रंश्रा७९ 1 तता तेपण 
८७ 088 फ़थाए--ए० ४९815 ( एकंदर 
सतरा लेख) आगि (3)) ॥॥७ पाडा 
पाट आता 5लंश०8 00021'285 .880- 
९॥४(०11. 


कांहो अध्यक्षीय भाषणे 


आजपर्यंत झालेल्या ३६ मुख्य भाषणांपैकी 
४ ५ सख्रेरीज करून बाकी सर्वे भाषणे त्या त्या 
शास्त्रीय विषयांवर झालीं, विभागीय अध्यक्षांनी 


* तर सवच तशी होती, म्हणून त्या सर्वाचा परामी 


न घेतां-ब तसा तो एका लेखांत घेणें अशक्य 
होय-फक्त या चार-पांचांचाच गोषवारा येथ 
देण्याच ठराविळें आहे. आपल्या देशाच्या, किंबहुना 
आखिल जगाच्या, चार निरनिराळ्या अवस्थांची 
तीं उत्कृष्ट निदर्दीक होत असें म्हणावयास. हरकत 
नाही. . । 

. बंगाळचे विद्वान्‌ पुढारी व सुप्रासिद्ध शिक्षणप्रेमी 
सर अद्युतोष मुखोपाध्याय ( मुकर्जी ) हे इ. स. 


., ४१९१४ च्या पाहिल्या अधिवेशनाचे मुख्य अध्यक्ष 


होते. त्यांच्या भांघणाऱचचा विषय * भारतीय शास्त्रीय 
परिषदेच्या स्थापनेचा. हातेहास, उद्देश आणि स्वरूप ? 
असा होता. हिंदुस्थानांतील प्रथमच्च एकत्र 
जमलेल्या विद्दान्‌ शास्रज्ञांचे स्वागत करून ते म्हणाले: 
“ गेल्या दोन वर्षीपासून प्रो. मॅकमहोन व प्रो. 
सायमान्सेन्‌ यांच्या मनांतून इंग्लंडमधील । ब्रिटिश 
असोशिएशन फोर दि काल्टिहशन्‌ ओफ सायन्स ? 
या संस्थेवारखी येथॅ्हा एक संस्था चालवावी व 
तिर्चे ध्येयदी तेंच असार्वे असें होते. म्हणून 
यासंब्रेबी अनेकांकडून प्रोत्साहन व अनुमाते:मिळाल्या- 


१५ 


नंतर भा. शा. प.च्या उपक्रमाचा प्रस्तावं आखिल. 
करण्याची साधे . 


हिंदुस्थानांतील विद्वानांपुढे 
मिळावी म्हणून हे आधिवेशन, “ एशिअटिक 
सोसायटी ऑफ बेंगाल ! या संस्थेच्या १ ३्भ्व्या 
वार्षिक समारंभाच्या वेळीं व त्याबरोबरच होणाऱ्या, 
त्या संस्थंतूनच निघालेल्या '* इंडिअन्‌ म्याझिअम्‌ !- 
च्या शतसांबत्सारेक उत्सवाचे प्रसंगी मुद्दामे घेण्यांत 
आलें आहे. हिंदुस्थानांत कितीतरी झाक्ञीय संस्था, 


सरकारी शास्रीय खाती. आणि विद्यापीठाच्या .. 


प्रयोगशाला आहेत. र्‍या सर्वातील मोठमोठ्या 


अधिकाऱ्यांनी ब विद्वानांनी वेळोवेळीं एकत्र जमून -. 


सहकार्याने येथील संशोधनाची वाढ करावी, 


त्याला तर्से वातावरणही निर्माण झालें आहे. !? .. :- 


असें सांगून या सवे गोष्टी नीट योजनापूर्वक घडवून 
आणण्यासाठी तेथें जमलेल्या विद्वानांना त्यांनी 


आग्रहाची विनेति केली वे अशा तऱ्हेने भा. शा.! _.. 


परिषदेची स्थापना झाली, 


इ.स, १९२१ 
बंगालचे एक सुप्रासेद्ध उद्योगपति 


जागातिक युद्धामुळे हिंदुस्थानसरकार ब येथील 
कारखानदार यांना शाक्ले ब शात्ञज्ञ यांची किंमत 
पूर्णपणें कळून आली आहे. निरनिराळ्या धेद्यांना . 


अन्नोत्पादनासाठी व एकंदर जगाच्या . प्रगतीसाठी. 
शात्र्ञांना त्यांचं संशोधन 'ाळावेण्यास उत्कृष्ट 

प्रकारच्या सोयी करून देणें आतां अत्यंत अगत्याचे... 
झालें आहे. खरा शास्रज्ञ केवळ र, 
संशोधन कर्राती असतो. त्याला घनलाभाऱवी 
किंबा इतर ऐहिक गोष्टींची फारशी पवी नसते आणि. 
उलट त्याच्या कार्याचा सवीत अधिक उपयोग. तर 


कामगारांच्या सुखसोयी व रहाणीचं मान वाढावे: 
ष्यासार्ठी, त्यांना भरपूर विश्रांति .मिळवून देण्यासाठी . र. 
$  एकेंद्र जगाच्या कल्याणासाठींच खरोखरी - - : 


होत असतो. शास्त्राचे नेहमी झुद्द आणि उपयुक्त 
असे दोन भाग पाडण्यांत येतात ब पहिल्यास 'गौण 
ळेखून त्याकडे दुलेक्ष करतात. पण. हा भेद 
आपल्या दष्टिकोनांचा आहे. मूलतः तो तसा नसून 


सालचे आठवे आर्थवेशन 
सर राजेंद्रनाथ . 
मुकर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली कलकत्त्यासच भरले. 
होतें. ते. म्हणाले $ “ इ. स. १९१४-१८ च्या..:. 


श्ानलालसेनॅच, 


लागणारा कच्चा माल मिळण्यासाठी, देशांतील . 


१८०» 
टो 
3 


जे 


द ४ 
कळत 


नंवभारते 


शाछ्यय संशोधन हँ आविभाज्य आहे. यासाठी भा. 
शा. परिषदेने ' आणि हिंदुस्थानांतील सर्व 
शास्त्रज्ञांनी आपलें संशोघन-वाळाय सर्व लोकांस 
जवळजवळ फुकट वांटावें व आपल्या शोधांची 
जास्तींत जास्त प्रासेद्ि करावी म्हणजे त्यांच्याकडून 
या कार्याला खार्त्रानें वाटेळ तेवढें द्रब्यसाहाय्य 
होईल. शास्त्रज्ञ व उद्योगपती यांनी हातांत हात 
घाळून आपल्या प्रयत्नांनी या देशाची व एकंदर 
मानवांची 'उन्नाते घडवुन आणावी असें मी एक 
उद्योगपाते या नात्यानें आपणांस आग्रहाने सांगतों.१? 


इ.स. १९४१ साली बनारस येथ भरलेल्या आधे- 
वेशनाचें अध्यक्षस्थान अलीकडे नुकतेच निवतळेळे सर 
आदेंशिर दलाल यांना देण्यांत आळे होते. इंडिअन 
सिव्हिळ सव्हिसमधून निवृत्त झाल्यावर जमशेटपूरच्या 
सुप्रासेद्ध टाटांच्या कारखान्याचे ते डायरेक्टर झाले 
होते. त्यांची या दोन रुंपूरणपणें भिन्न अशा पदांवरील 
कामगिर्शा फार वाखाणली जाते व म्हणून त्यांच्या 
भाषणाला त्यावेळी दुहेरी महत्तव प्राप्त झाळें होते. 
त्यांच्या भाषणाचे दोन मुख्य भाग आहेत. 
पाहेल्यांत “' झाक्ल आणि उद्योगधेद !” हा विषय 
त्यांनी व्यावह्यारिक दृष्ट्या कारच उत्कृष्टपर्णे व 


. उच्च पातळीवरून चवचिला आहे. व दुसऱ्यांत 


जमदोटपूरच्या कारखान्यांचा त्यापूर्वीच्या दशकांतील. 
सशोघनामुळें झालेल्या प्रग्तांचा एकंदर आढावा 


* घेतला आहे.. दुसऱ्या जागातेक युद्धामुळे ओढवलेल्या 


भे या करून त्यांनीं ,, सांगितले : 
' अशा प्रसर्गी देशांचे औद्यागिक आणि आधिक 
जीवन सुराक्षेत राखावयाचे असेल तर आपल्याला 
शास्त्रीय संशोधनाशिंवाय दुसरा त्राता . नाहीं; 
कारण बहुतेक सवे आधुनिक उद्योगधंदे 
व 6 व्यवसाय शास्त्रीयज्ञानामुळेंच 
।नमांग झाळे आहेत व शास्रीय संशोधनावरच 
तै जगतात. कोणतेंहि आधूनिक राष्ट्र संपूर्ण 
ओद्योगीकरणाशिवाय जगगार नाही. ही गाष्ट गेल्या 
दोन्ही जागातिक युद्धांमुळें सवीना इतकी निःतंदिग्ध- 
पर्णे पटली आहे कीं आज पुढारलेल्या सर्व 
राष्ट्रांत शास्त्रीय संशोधनावर भर देऊनच ओद्यो- 
गीकरणाळा शक्‍य तेवढी जोराची चालना द्लि 
जात आहे. भारतीय शास्त्रीय परिषदेच्या रोप्य- 


महोत्सवाचे मुख्य अध्यक्ष लॉड रुदरफड यांनीं 
आपल्या भाषणांत म्हटलें आहे की, ग्रेट ब्रिटनमध्ये 
संशोधनासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा बोजा सरकार 
स्वतः 'उच्चलत असर्ले तरी त्याच्या योजनांच्या . . ! 
आंखणीच्ची सवे जबाबदारी  बिनसरकार्राी व 
ख्यातनाम शात्तज्ञ आणि उद्योगपती यांच्या 
सामेतावरच असते. हिंदुस्थानांत अशी एखादी 
संस्था उभारावयाची असल्यास विद्यापीठे ब 
तत्सम संस्था यांतील शाक्ञज्ञ आणि उरदद्योंगतज्शञ 
यांना त्यामध्यें योग्य प्रातिनिधित्व मिळावें. जे प्रश्न 
हार्ती घ्यावयाचे असतील त्यांतील तज्ज्ञांच्याच हाती 
योजनांची आंखणी सवेत्वी दिली पाहिजे ब हेच 
अत्यंत महत्त्वाचे होय. ब्रिटिश व्यवस्थेत सरकारी 
वातावरण मुळींच नसते. पण त्यासाठीं खार्चिला . 
जाणारा द्रव्यनिधि ठरविण्याची मात्र जबाबदार्री 
सरकारवरच असते. '? यानंतर मोठमोठ्या हिंदी . . 
शास्त्रज्ञांनी बरीच ओरड केल्याधुरळे हिंदुस्थानांत . . . 
तशी एक संस्था ताबडतोब स्थापण्यांत आली. 


स्ट 
की इक  » 
<<" पा र. शि 


इ. स. १९४७ साली दिल्ली येथें. भरलेल्या 
अधिवेशनाचं अध्यक्षस्थान आपल्या देशाच्या अभूत-' ही 
पूर्व स्थित्यंतराच्या वेळचे तात्पुरत्या हिंद सरकारचे 
उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मंडित केलें 
होतें. त्यांनीं आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच असे 
स्पष्ट बजावून सांशेतळे की, यापुढें केवळ अखिल >: 
मानवजातीच्या उन्नतांठाठीं व जागातेक शांतते. :. 
साठीच खतंत्र भारतांतील शास्त्रज्ञ जग्रांतील सर्व ४: 
शास्त्रशञांशीं सहकार्य करण्यास तयार होतील. ते पुढे ।“ 
म्हणाळे $ > “* एकंदर मानवाच्या प्रगतीसाठी की 
व त्याच्या सुखसोयी वाढविण्यासाठींच मुख्यतः. -..:.* 
शास्त्रीय संशोधनाला शक्‍य ती मदत नि... वाब 
देण्याचें जरा आमचें घ्येय व प्रयत्न असले...तरीः.. 
हिंदी शास्त्रज्ञांनी केवळ सरकारवर्च विसंबून: यंहूं 
नये; कारण सरकारी गाडा फार हळू चालतं असतो. 
हिंदुस्थानांत शास्त्रीय प्रगाते नुकताच कोठें वीढीस 
लागली आहे. आजवर हिंदी कल्पकतेचा नुसता 
एष्ठभाग तेवढा खरवडला गेला आहे. असें म्ह्ट्ले 
तरी चालेळ; आणि तेवढ्यानेच आखिल जगाच्या 
शानांत अमूल्य भर पडली आहे. यापुढे 


र 


- आमच्या 'प्रयत्नार्ने शेकडा. पांच टक्के. जरी हिंदा 
१६ 


५७५ 
डू ७१ ५ 
>. 


भारतीय शास्त्रीय परिषदेची तीन तप 


शास्त्रशांना आम्हांला उत्तम वाव देतां आला तरी 
आमची खात्री आहे कीं आम्ही थोडक्या अवर्धी 
तःच अव्वल दर्जाच्या शास्त्रज्ञांची एक सेनाची सेनार्‍च 
उभी करूं शकू. हहंदी शास्त्रज्ञांनी कोणाच्याही आहारी 
जाऊन कोणत्याही प्रकारची हानि होदेल असा 
आपल्या ज्ञानाचा दुरुपयोग करूं देऊं नये. अन्न, वस्त्र, 
निवारा, शिक्षण, आरोग्य इत्यादि अनेक मूलभूत 
आणि जीवनावद्यक गोष्टींची आजच्या जगाला फार 
वाण आहे. हिंदी शात्तरज्ञांनीं ४० कोटी जीवांच्या 
हष्टिकोनांतून पहावयास शिकळें पाहिजे. अश्या 
विशाल दृष्टिकोणांतून बघून व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य 
करूनच हिंदुस्थानांतील व आखिल जगांताळ शांतता 


व समृद्धि यांसाठी झटले पाहिजे, ज्याप्रमार्ण बदुक!च्या 


दारूच्या शोधामुळ युरोपांतील मध्ययुगाचचा अस्त 
झाला, त्या काळची सामाजिक व आर्थिक घडी 
संपूण बदळळी गेळी व आधुनिक शास्त्रीय युगाला 
प्रारम झाला, तद्वतच नुकतीच उपलन्ब झालेला 
अणुशक्तीहि यापुढील नव्या युगाच्या, त्यांताल 
नूतन सामाजिक व आर्थिक उभारणीच्या, 
आगमनाची ग्वाही देत आहे! व ही नवी घडी नीट 
ब्रसल्याविना शास्त्रीय प्रगाते होणें अशक्‍य होय असें 
माझें ठाम मत आहे. 


वरीळ चार सारांशांवरून. शास्त्रें व शास्त्रज्ञ 
यांकडे बघण्याचा पुढार्‍्यांचा दृष्टिकोन गेल्या 
चचाळीस वषात कसकसा बदलत गेला आहि ते 
सहज दिसुंन येते. जो शास्त्रज्ञ निरुपयोगी व 
निरुपद्रवी वाटत होता. ता. प्रथम उपयोगी व 
निरुपद्रवी झाला; पुढें तो अत्यंत उपयोगी व थोडा 
उपद्रवी झाळा;आणि अखेर तो महान्‌ उपयोगी .पण 
त्याचबरोबर महात्रू उपद्रवीहि होतो की काय अशी 
भीति वाहूं लागली आहे! * 


कांही. आनुषंगिक विचार 


भा. शा. पारिषदेंचे वरील सविस्तर निवेदन हें 
पुंकळ अंशांनी हिंदुस्थानांतील या काळांतील 
शास्त्रीय प्रगतनचि एक उत्कृष्ट निदशक असले तरी 
तें तेवढ्यापुरतेच्च होय हँ लक्षांत ठेवलें पाहिजे, 
कारण, त्यांत येर्थांल सवे शास्त्राय प्रगतीचा कांही 
अंतभाव झालेला नाही, भा, शा, पारिषदेशिवाय 


नब, ३ 


१७ 


हिंदुस्थानांत अनेक महत्त्वाच्या पारेषदा, संस्था 
व सरकारी खाती ( कित्येक तर फार पूर्वी स्थापन 
झालेलीं ) आहेत, 


भा. शा. प.र्‍्चा एकंदर शास्त्रीय जगतांत कोणता 
दजा आहि हें ठरवितांना दोनतीन मुद्दे झटकन्‌ 
डोळ्यासमोर उभे राहतात. पाहिला असा कीं, बहुतेक 


* सवे अध्यक्षीय भाषणांचा दजो खरोख्र्रीच उच्न्च 


प्रतीचा असतो; व ती भाषणे बहुधा निरनिराळ्या 
शास्त्रीय शाखांतील वेळोवेळी झालेल्या प्रगतीचा 
आढावा घेणारी असल्यामुळे कांही वर्षे नक्की 
उपयोगी ठरतात, मात्र त्यांत स्वतः अध्यक्षांच्या 
अगर्दी नवीन व महत्त्वाच्या कामगिर्रांचा जर कांही 
भाग ओघानेच आला असेल तर तो प्रब्रंधरूपानें 
कोणत्या तरी सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संशे[घनाच्या :नियत- 
कालिकांत आणण्याची तो स्वतः खबरदारी घेतो. 
यावरून ही अध्यक्षीय भाषर्णे कायम स्वरूपाची 
नव्हत, हें ते स्वतःच कबूल करतात असें सिद्ध होतें! 
यानंतर प्रत्यक आधिवेशनाच्या वेळीं वाचल्या (1) 
जाणाऱ्या निबंधांसंबंधीं बोलावयाचे तर असें म्हणतां 
येईल कीं एक तर त्यांची संख्या ( प्रत्येक विभागां- 
तील ) फार फुगत चालल्यामुळे व अनेक अवांतर 
कार्यक्रमामुळे ते सवे वाचून होत 
नाहींत, शिवाय आधिक न्याहाळून पाहिल्यास 


अर्से दिसून येईल कीं कित्येक तर अपुऱ्या, तुटक्‍या-. 
फुटक्या सामग्रीवर तयार केलेले असून, भारतीय 


शास्त्रीय परिषदेपुढ॑ आलेल्या त्यांच्या सारांशांच्या * 
पलीकडे त्यांची मजल जातच नाहीं | या गोष्टीला 
आळा घालण्याचा प्रयत्न केलेला नाही अर्स म्हणवत 
नाही. पण आहे ही पारोस्थाते अशी आहे. या 
गोष्टी उघड बोलल्या जात असून दर वर्षी पारिषदेच्यां 


वार्षिक अहवालांत अधिवेशनाच्या वेळी वाचलेल्या”... 
. क स पि 
(! ) सवे निबंधांचे सारांश म्हणून हें भारूड छापर्ले 


जातें. या प्रासेद्धींला शास्त्रीय जगतांत खरोखरी फारक्ली 
किंमत नाहीं; एवर्ढेच नव्ह तर केवळ या कारणा- 
साठीच भारतीय शास्त्रज्ञांना व त्यांच्या कामांगेरीळा 
शास्त्रीय जगांत गाण स्थान दिलें जातें 


गे दिलेल्या परिषदेच्या घटनेवरून परिषदेची 


सुख्य समिति म्हणजे कायेकारणी.;हेसर- हे. उघड 
झाले असेलच. कार्यकारेणांच्या बहुतेक संव ( एक 


38 ड्य”.,. 1, ६ 
१ *रर्ःउ%ऊएर्यओ” 
(५८:29 ४::::-:::3 का 
र. नु5 


मि 3772242: 
.0(४५8/.12&:$/6 


व प तर 
५८.2 ७७००%4.413-2745059/33 


नवभारत 


मुख्य खेरीज करून ) सभा कलकच्यासच भरतात. 
त्यामुळें अर्थातच बाहेरच्या सदस्यांना दखेळीं 
जाऊन त्यांत भाग घेतां येत नाहीं. साहजिकच 
कलकत्त्याच्या स्थानिक ( बंगाली ) लोकांचें त्यांत 
आधिक्य आहे. एवढेंच नव्हे तर घटनेंतालि कांही 
नियमांमुळे व निवडणुकीच्या विचित्र पद्दतीमुळे ते 
तर्से त्यांना कायम ठेवता येते, हें उघड दिसत 
असूनहि इतर प्रांतीयांची एकजूट न झाल्यामुळे 
तीच परिस्थिति आजवर कायम आहे, या अखिल- 
भारतीय म्हणाविणाऱ्या परिषदेला हा गोष्ट केव्हांहि 
विसहृदा होय, अशा तऱ्हेची ओरड आलिकडे 
बरीन्च ऐकूं येते, पारिषदेची वाढ अवास्तव व 
आवांकक्‍्याबाहेर झालेली आहे, अश्या आक्षेपाच्या 
आडून कित्येकजणांनीं यापुढे परिषद्‌ विभागून 
तिच्या चारपांच शाखा उभाराव्या अश्लीहि जोरा*ची 
मागणी सुरू केली आहे. 

आणखी एक गोष्ट लक्षांत येते, ती अशी कीं 
कांही व्यक्ती एकदां विभागीय अध्यक्ष निवडून आल्या 
कीं कृतकृत्य होऊन पुढे त्यांचे निबंध परिषदेकडे 
येईनासे, किंवा अगर्दी कमी होतात; किंवा फार तर 
त्यांच्या विद्यार्थ्याच्या. नांवाने येतात. याचा अर्थ 
असाहि करतां यईल कीं त्यानंतर त्यांना भा. शा. 
परिषदेची पातळी कमी दजीची वाटूं लागते. 


आजवरच्या अनेक अधिवेशनांच्या वेळच्या 
प्रत्यक्ष अनुभवावरून व अवलोकनांवरून अर्से स्पष्ट 
म्हणतां येतं कीं बंगाली (विशेषतः) आणि मद्रासी 
शास्त्रज्ञांचे तंशोधन-काय जरस त्यांच्या प्रांतांत झालें 
आहे तर्सेच प्रांताबाहर जाऊन तेथील संस्थांच्या 
सोयीचा फायदा घेऊनहि केलेलें आहे, पण महा” 
राष्ट्रीय शास्रज्ञांनी शास्त्रीय जगाला दिलेल्या वांव्या- 
पेकी फार मोठा हिस्सा महाराष्ट्राबाहेर पडलेल्यांच्या 
कतंबगार्रामुळेंच व त्यांना तेथें मिळालेल्या सोयी- 


मुळेच उचलतां आलेला आहे! यार्‍चा असा उघड 


अथ होतो कीं महाराष्ट्रीयांच्या कतेबगार्रीला महा- 
राष्ट्रात वाव नाहीं व परस्थांरनी त्यांची पाठ 
थोपटल्याखेरीज त्यांना येथे कोणी विचार्रात 
नाही, खे 


मार्गे म्हटल्याप्रमाणे हो पारिषदू सुरू करतांना 
प्रो, मॅकमहान व प्रो. -सायमीनूसन यांच्या डोळ्या- 
समोर इंग्लंडमर्घाल “' ब्रिटिश असोशिएशन फॉर 
दि. कल्टिव्हेशन ऑफ सायन्स १? ही सुप्रासेद्ध व 
पुरातन संस्था आदश म्हणून होती. आज ३७ 


वर्षोनंतर हिच्ची बरीच प्रगाते झाळी असली 'तरी . 
मूळ आदक्योर्शी या भारतीय प्रातिकतीची कितपंत 


तुलना. करतां. येईल बरें ! 


_ भारतीय शाखीय परिषद 
कांहीं प्रांतवार आंकडे ( १ ९१४-१९५० ) 


ग्रुख्य अध्यक्ष 
विभागीय अध्यक्ष 
'चर्षेत भाग घेणारे 


सदीप व्याख्याने देणार 


किता मद्रासी महाराष्ट्रीय 


युरेपिपिअन्‌ 
ख्रिश्चन इ. 


६ रतन“ 
“चसह४ळप्त 


इतर || एकद्र प 


जी: जि 
त >” डू च ५३% डू 
प... 7८-८६ ८४”८४१८.६. 


| दिवसच माझा वाइट जाइल. . . 
“मधुर धुक्यामधि धूर मिसळतो. .. रामप्रहर हा | रामप्रह्र हा !. . . 
-निघते गाडी मुंबईकडे5 उत्साहाची. वाजत शीट » 
॥ ऱ्य डी 
"ण्परतु, त्या, त्या नयनांमधला 
जणू कुणा कन्यका निघाली, घाइघाइनें कालेजाला- र्र 
र तील का भाव निरागस करूग कोवळा 
र देहू ! : खडकी ? मनांत घोळत । कुणासारखा तरी वाटला 
। सायकलींवर. डबे निघाले शे 
नरम गरम आंतल्या हवेनें ! गय पकवरकन 
आठव आला 
"णमी बसलेलों नव्या पुलावर-- | 0 , 
मन माझें त्या इर्वेत न्हात णण*ूण, जजारत मम बाळाच्या त्या नयनांचा* 
| उत्साहाने गाणें गात-- “फर्केर्ण, अबल, मृदु त्या नयनांचा 
“णांतिठुक्यामध्यें घंडपड, खुसखुस * कडेवरा ध्या,च्या ! म्हणणाऱ्या त्या नयनांचा. . , 
ऐकूं ये पाठच्या बाजुला ठरलो. . . 
वळुन पाहतां कमानीमर्धे-धडपडणारे तडफडणारें उठलो, वाटत क 
युवबडारचें पिलं दिसळे मजला पिलास घ्यावें कुखाळावें 
ढ '/४ पवर. र 
"अतां संपला त्याचा “' दिवस !? , कुर्शीत न्यावे र 
डोळे त्याचे अतां जायचे! पुन्हां आणखी मान वळविली--- 
निराधार निर्वासित पोर---- -णपण तें गेलें होते तेथुन 
टकाटकां मजकडे पाहते बहुधा ऐेर्से म्हणत मनार्शी, 
भिडावित डोंळ्यालागीं डोळा ५ अपशकुन्याचें, या पाप्याचें, या... जंतूचे 
प्ररणीथीचा नयर्नी भाव नकोच दर्शन, नकोच दन ! * 
- «प्रा, वि. म. कुलकणी 
१९ 
नता र्ग 


घुबडाचें पिलं 


( पद्मावतेनी-मुक्तछंद ) 


““"आणि पुण्याच्या नव्या पुलावर 
फिरावयाला पाहेल्या प्रहरी 


जातां, बसर्लो आनंदार्ने त्या दगडांच्या कठड्यावर्ती 


नदींत कोणी कारेतो स्नान 
कुणी टाकुनी बसला जाळे 
पकडायाला मासे थोडे / 


"कपोत जैसा शिबीपुर्ढे त्या--> 
घाबरलेले डोळे त्याऱचे ! ! 
"ण झेंटकन्‌ मी पण 
मान वळविळी 
अपशकुनी हॅ नकोच दर्शन. . . 


2520232283 
2'. 37-22”? अ 


टी 


टर टिन 
“ '॥.10::2001:-. 
40070134८2. 


ञ 
र] 
र. 
प वशी 

4, .. ४; 


त कजय डा मडड आ मान्य डक यल यात 


.आपल्या - देशांतील गेल्या 


श्री दोकरराव देव 


सत्याग्रह म्हणजे 


५ नवभारता!!च्या ऑक्टोबर १९४९च्या अंकांत 
आचार्य दीकरराव जावडेकर यांचा 'राष्ट्रीय लोकशाही 
आणि सत्याम्रह-क्रांति ' हा लेख प्रासेद्ध झाला 
आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाळें असून या 
देशांत  लोकमतानुवर्ती . राज्यपद्धाते म्हणजेच 
लोकशाही प्रस्थापित ' झाली आहि. तेव्हां यापुढ 
सत्याग्रहाची जरूरी काय, असा प्रश्न सध्यां 
विचारला जात आहे. श्री, शंकररावांनी आपल्या 
या लेखांत सामाजिक क्रांतीच्या संदर्भात हा प्रश्न 
व त्याचे उत्तर याचे विवेचन केळे आहे, सत्याम्रह- 
क्रांतीची आवश्‍यकता एकदां मान्य केली कीं 
२०-२५ वषाचा 
राजकीय इतिहास लक्षांत घेतां या क्रांतीच्या 
क्षेत्रांत समाजवादी व गां्घावादी यांची भूमिका व 
कार्य यांची चचा अपरिह्ायेच आहे, 

सत्य हें अनंत .असल्यामुळे सत्याग्रह हे एक 
अखंड क्रांतिशास्त्र आहे हें श्री. शकररावांचे विधान 
कोंणांळाद्ि अमान्य. होण्यासारखे नाहीं. म्हणून 
आपल्या देशांत राष्ट्रीय सरकार स्थापन होऊन 
लोकशाही राज्य चाळूं झालें. आहे; तेव्हां सत्या 
अहाची भाषा बोलणे किंवा सत्याग्रही . क्रांतीची 
आवश्‍्यकतां पुरस्क्रारिणें हॅ. त्त्वतःच चुर्कार्चे आहे 
असे जे मानतात त्यांना सत्याम्रहार्चे खरें स्वरूपच 
समजर्ले नाही अर्से म्हणणें मौंग आहे.' 

लोकशाही राज्यांत सुद्धां नागरिकस्वातंतर्य व हक 
यांचे रक्षण करण्यासार्ठी वैयक्तिक वा सामुदायिक 
कायदेभंग . अगर सत्याग्रह करण्याची आवश्‍यकता 
उत्पन्न होणे सभवर्नायच नाहीं अर्स म्हणणे म्हणजे 


सत्ताधारी सदा दाहाणपणानेव वागतील अर्से 


मानण्यासारखंच आहे. उलट, सत्तेने राज्यकत्योर्ची 


निःदास्त्र प्रतिकार नव्हे | र्‍ 


डोकी फिरतात असानच आजपर्यंतचा सावोन्रक 
अनुभव आहे. शिवाय व्यक्तानें आपल्या भनोदेवतेल्क 
कायमचे बहुमताच्या हवाली. केलें पाहिजे असा 
दंडक घालणें म्हणजे स्वयोविकासारचे अखेरचे एकभव 
साधन तिच्या हातून काहून घेण्यासारखेंच आहि. | 


भारत कोणता मागग स्वीकारणार !. . 
परंतु श्री, शंकररावांनी आपल्या लेखांत या. 


विषयाचें जें विवेचन केळ॑आहे ते मुख्यतः सामा- ' 


जिक क्रांतीच्या दृष्टीन॑ केळे आहे आणि ते योग्यंन्चं 


आहे. कारण झालेल्या राज्यक्रांतार्चि सामाजिक | 


क्रांतीत कर्से व केव्हां रूपांतर करावयाचे हाच आज. ... 


देशापुढे मुख्य प्रश्न आहे. ज्या कोल्यारने -ब 
यशस्वी रीतीर्ने आम्ही हा प्रश्न सोडवू, त्यांवर 
भारताचे भवितव्य अवलंबून आहे. । 


इंग्लंड, फ्रान्स, अमोरेका या देशांतील आजची 


लोकशाही भांडवलशाहीप्रचान लोकशाही आहे, ही. _ . . शि 


गोष्ट आज सर्वमान्य झालेली आहे. अमेरिका अंशा 
प्रकारच्या निर्भेळ लोकशाहन्ची आजाहि क्टर 


पुरस्कवी आहे. पण इंग्लंड, फ्रान्स-विशेषतः इंग्लंड: 
या भांडवलदारलोकशाहीर्चे पार्लमेंटरी पद्धतीर्ने. .. 
समाजवादी लोकशाहीत रूपांतर करण्याचा 'ऐक- -: 
अभिनव प्रयोग करीत आहे. या मांगींचा अवलब . > 
केल्यामुळे इंग्लंडची या मागौवरील प्रगाते फारच 


मंद आहे; इतकेंच नव्हे तर इंग्लंडला या. प्रयोगांत 


अखेर संपूर्ण यक्ष येईल किंवा नाहीं हेहि आम्रदंपूर्वक र्‌ 


सांगर्णे धोक्याचे आहे, क की, 
भारत कोणता मार्ग स्वीकारणार £ . अमेरिका, 


आमचा मार्गदर्शक होऊं शकत नाही हे सांगप्यांची;.. 
मला वाटतें, जरूरी नाही. कारण बाकीच्या गोष्टी 


९ > ऱ् 


च 


क शशशाााआआव्बख्ञिट ताचा 


2 चन 


“आहीत तेव्हां 


सत्याग्रह म्हणजे नि!शस्र प्रतिकार नव्हे 


बाजूला ' ठेवल्या व॒ केवळ आमच्या ख्वातेब्य- 
लढ्याच्या मार्गील ध्येयवाद व त्याची साधनें लक्षांत 
घेतळीं तरी“ सुद्धां आम्ही अमेरिकेच्या पावलावर 
पाउल ठेवुन चालणें अशक्य आहे हें कुणीहि मान्य 
करील, म 

इंग्लंडच्या व आमच्या संबंधांत आज क्रात्तकारक 
वद झाला असला तरी इंग्लंडनं आपल्या राजकीय, 
आर्थिक, सामाजिक संस्था व संस्काते मार्ग ठेवल्या 
आहेत. त्यांचा भारतीय जावनावर खोल व दूर- 
गामी परिणाम झालेटा आहे व पुढेंहि किती काल 
तो होत राहल हें आज निश्रयाने सांगणे कर्ठाण 
आहे. शांतिमय क्रांतीचा हा एक अपरिहार्य 
परिणाम आहे. तेव्हां इंग्लंडचा सामाजिक लोकशाही 
निर्माण करण्याचा मार्ग अनुंसरप्याकड आमच्या 
मनाचा कल होणे संभवनीय आहे,नव्हें स्वाभाविकही 
आहे. पण श्री. शेकरराव म्हणतात त्याप्रमाणे 
इंग्लंडची गाते कार मंद आहे; शिवाय इंग्लंड 
साम्राज्यशाही राष्ट्र होतें व त्यानें आपल्या या 


प्रवासाचे जेव्हां प्रस्थान ठेवलें तेव्हांचा काळ व मुहूत 


निराळा हाता. आम्हांला पाहिला गोष्ट वांछनीय 
नाहीं व दुरुरीची आतां शक्‍यता दिसत नाही. 


राशेयाचें उदाहरणाहे आम्हांला निरुपयांगी आहे, 
कारण घनसत्तेचा उच्छेद करून भांडवलदा र- 
लोकशाहींव्व समाजवादी लोकशाहीत रूपांतर करतांना 
लोकशाही व व्यक्तिस्वातंत्र्यच नष्ट होऊन तिच्या 
आगी हुकुमशाही येणार नाही अशी दक्षता घ्यावी 
ठांगते. जर अत्याचारी क्रांतीचा मारी अनुसरला 
तर बराच काळ देशांत एकपक्षीय अनियंत्रित 


राज्यसत्ता स्थापन होते व नंतर पुनः लोकशाही 
निर्माण करणे कठीण जातें असा अनुभव रशियांत 
आलढा आहे. आम्ही लोकशाहीचे कट्टर पुरस्कर्ते 
आम्हांठा राशेयाचा रस्ता 
बंद आहे. 

._ सत्याचारी क्रांते लोकशाहीचा नार करते तर 
कवळ पालेमंटरी पद्धतींत प्रगतीची गाते आते मंद 
असत; म्हणून हे दोन्ही मार्ग आमहाला परवडणारे 
नाहीत. आम्हांला राष्ट्रीय लोकशाहीला मारक न 
होणारा पण क्रांतिमार्गाप्रमाणें जलद प्रगाते करणारा 


सत्याप्रही किंवा 'अनत्याचारी क्रांतीचा मागे 


र्व 


स्वीकारून आपल्या देशांत समाजवार्दी क्रांति करून 
दाखविण्याचे घोरण स्वांकारणें अवश्य आहे, या 
श्री, देकररावांच्या विचारसरणीशी मी पूणे सहमत 
आहे.ऑल इंडिया काँ. कामेटीतर्फे प्रासेद्ध होणाऱ्या 
“इक्रोर्नामिक रिव्हययूमधील 'सर्वोदयाच्या मागीवर? 
या माझ्या लेखांत (१ नोव्हेंबर) मी या विषया- 
संबंधी . माझें मत पुढीलप्रमाणें व्यक्त केळे आहे; 
* सर्वोदयाचें साध्य प्राप्त करावयाचें तर सावीप्रेक 
मंतदानपद्धाते, भाषणस्वातंत्र्य, मुद्रणस्वातंत्र्य व 
शांततेच्या आणि लोकशाहीच्या मार्गीने काम 


करणारे राजकीय पक्ष इत्यादी लोकशाहीप्रधान . 


संस्थांना वाढण्याला पूर्ण वाव असला पाहिज, अश्या 
प्रकारच्या लोकशाही संस्था. आपलें ध्येय प्राप्त 
करण्याला बव्हंशानें आपल्याला मदत करतील हें 
खरे; तथापि प्रगतीची गाते वाढावेण्यासार्ठी संप'वा 
सत्याग्रह . यासारख्या क्रांतिकारक साधनांनाहि 
मान्यता मिळाली पाहेजे.!? *, न 


मतपरिवर्तन हा लोकशाहीचा आत्मा 
श्री, शेकररावांना येथे जी सत्याग्रही अगर अन- 


. त्याचार्र क्रांति अभिप्रेत आहे, ती गांधीर्जींनी पुर- 


स्कृत केलेली आहे हें अगदा उघड आहे. कारण ते 
लिहितात : “ म, गांधींनी जे अनत्या*चारी' क्रांतीचे 


तत्व आपणास दाखवून ॥देळं आहे, त्याच तत्त्वाचा 

अवलंब करून आपणांस हिंदुस्थानांत समाजवादी. 
स्थापन करतां येईल हॅ पेतप्रधान 
पं. नेहरू यांनीं .आपल्या आत्मचारित्रांत मांडिले * 


लोकशाही 


आहे. *? समाजवादी लोकशाहीची स्थापना करतांना 
आजच्या भांडवलद[रवर्गांच्या मालमत्तच्या हक्कांना: 


धक्का लावावा लागेल हें उघड आहे. पण असे 


समाजवादी कायदे जर लोकशाहीपद्धतीनें बहुमता- 


चुसार करण्यांत आळे तर तौ धानेकांवर संक्ती 


होते व म्हणून तसें करणें अनैतिक आहे किंवा. असे 
कायदे करणेंच मुळांत अनेतिक आहे अर्से कोणी 
म्हणूं शकणार नाही. कारण बहुमताने केलेला 


नदा अल्यमतबाल्यांनीं पाळणें हें लोकशाहाचे एक 


फूट्यूत तत्व आहे. श्री, शंकररावांच्या भाषेत 


बोलावयाचे तर समाजवाद्यांची ही विचारसरणी ' 


क. 


नवभारत 


वा मत गांधीवाद्यांना कशी अमान्य करतां येईल ! 
आणि ती त्यांनी अमान्य केल्याच कोणाच्या 
ऐेकण्यांताहे नाही. 

अर्थात्‌ लोकशाहीचा आत्मा मतपरिवर्तन हाच 
आहे. लोकशाही पद्धंतीचचा अवलब करणाऱ्यावर बहु- 


- संख्याक जनतेचे मत आपल्या मताप्रमाणे करून 


घेण्याची जबाबदारी येते. सध्यांच्या पार्लमेंटरी 
पद्दर्तीत हँ हृदयपरिवर्तन करण्याचें एकमेव साधन 
बुद्धिबलावर आधारलेला युक्तिवाद हॅच आहे. पण हे 


साधन अनुभवानें अल्पप्रभावी सिद्ध झालें असल्यामुळें 


त्याला सत्याग्रहाची जोड देण्याची आवश्‍यकता 


पटवून देण्याचा श्री. इंकरराव प्रयत्न करीत आहेत. 


सत्याम्रह्मामध्ये सत्याच्या आग्रहासाठी जे क्रेशाव 
जो त्याग केला जातो. त्यामुळें. हृदयपरिवर्तन 


र्शाप्न होण्याची शक्‍यता ग्रहीत धरलेला आहे. 


अर्थात्‌ व्यक्तीच्या वा गटाच्या या हृदयपरिवतनाला 
सामाजिक व्यवहाराच्या रूपार्ने स्थायी स्वरूप 
द्यावयाचें तर लोकशाही पद्दतीने केलेल्या कायद्याचची 
मदत. घेतलीच पाहिजे. म्हणून सत्याग्रही हा 
लोकशाहावादी अवशय अततो. 


गांधीजींनी अशी भित उभारली असती का? 


श्री, इंकररावांच्या सल़्याप्रमाणें सामाजिक 
क्रांते घडवून आणण्यासाठी भारतीय समाजवादी 
गांधीच्या सत्याम्रह-क्रांतिशास्त्राचा उपयोग करण्याचा 
निश्चय करतील तर त्यांना ज्या लोकांचें हृदयपरिवर्तन 


. करावयाचें आहे त्यांच्यामध्यें, ज्या वगीळा आपल्या 


मालकी हृक्काळा मुकावे लागणार आहे, त्यार्‍चाहि 
(0 


अतभांव करावा लागेल, कारण गांधींच्या तत्त्वज्ञानांत 
हृदयपरिवतनाचा विषय होण्याळा कायमऱची अपात्र 
अशी व्याक्ते नाहीं. शिवाय मतपरिवर्तन छडवून 
आणण्याची आवश्यकता कोणाच्या बाबतीत 
आधेक असेल तर ती खास या वगाच्या बाबर्तीत'च 
आहे. दुसरें, हा क्रांतिकारक सामाजिक बदल शक्‍य 
तितक्‍या लवकर दोन्हीहि पक्षांकडून, हिंसेचा अवलंब 
न .-करतां, घडून यावयाचा, तर या वर्गाच्या 
मतपरिवतनाळा आधिक महत्त्व देर्णे क्रमप्राप्तच आहे. 


४ 


कारण ते आपल्या लेखांत लिहितात ५ “४ आपल. 
हें मत समाजाला पटवून देण्यास ठोकशाही समाज- 
वादाचे पुरस्कर्ते तयार आहेत. जोपर्यत आपले 
हें मत बहुसंख्य मतदारांना पटलेले नाही, .तो- 
पर्यंत समाजावर तें सक्तीने लादण्यांत येऊ नये 
ही लोकशाहाची नीति त्यांना मान्य आहे, पण 
ज्या वर्गांच्या स्वाथौवर समाजाहेतासाठी नियत्रण 
घालावें लागणार आहे, त्या वरगौय हृदयपरिवतन. 
झाले तरच असे समाजवादी कायदे करावेत आणि 
तोंपर्यंत समाजांत पेटणारा वर्गकलह तसाच 
चाळू देऊन समाजहिताची होळी होऊं द्यावी 


हे मत समाजवाद्यांना समंजसपणाचें वाटत नाहीं.' : . 
सर्वच संग्रह हें पाप आहे अथवा चोरी आहे अर्से 


म्हणणाऱ्या गांधीवाद्यांना तरी मालकी हक्काने. प्राप्त 
होणाऱ्या अकष्टार्जत उत्पन्नाचे म्हणजे व्याज, 
खंड व नफा यांर्चे नैतिक समर्थन कर्से करतां 
येईल ? अथात्‌ त्यांना सुद्धां लोकशाही राजनीतीची 
सामान्य मर्यादा ओलांडून समाजवादी कायदे 
करतांना स्वार्थी श्रानिक वगाची संमात मिळविण्याची 
शत समाजवाद्यांवर लादता येणार नाही. 
समाजवाद्यां्नी आपलीं तत्त्वे कष्टजीवी सामान्य 
जनतेला पटवून दिलीं म्हणजे पुरे आहे अर्ठे समजुन 
गांधींवाद्यांनी | 
पाहजे. !? 


अर्थात्‌ लोकशाही राजनीतीची सामान्य .मयीदा : 


ओलांडून समाजांत पेटणारा वेर्गकलह तसाच च्चालूं 


देऊन समाजहिता'ची होळा होऊं देण्याचें पाप'गांधी- 
वादी. करणार नाहींत अशी माझी खात्री आहे. 


कष्टर्जावी सामान्य जनतेचें हित करण्याच्या कामांत. 


आपला राजकीय व्यवहार केळा्‌. 


क 


समाजवाद्यांवर भलत्या अटी हादून सामाजिक '' 


अन्याय हढमूल करण्यार्‍चा 

वाद्यांनीं करूं नये असा श्री. 
त्यांना प्रेमाचा सल्ला देईन. मात्र असें करीत अस- 
तांना '“तुमःचा सत्याग्रह हा गांधीचा सत्याग्रह नाही?? 


अव्यवहारीपणा :गांधी- 


अर्स समाजवाद्यांनाहि मळा स्पष्ट सांगावें 'लागेळ, 
समाज!तलि घानिक व कष्ट्जावी 


कारण गांधार्जींनी 


पण श्री. इुंकरराव या विचारसरणीशी संपूणे वगोत अशी अभंग सिंत उभा केळी नसती. किंवा, 
हहमत आहेत असें वाट्त नाही, हृद्यपरिवर्तनाच्या कामांत, श्री, शंकरराव . करतात 
33 


शेकररावांप्रमाणें मीहि 


सत्याग्रह म्हणजे निःशस्त्र प्रतिकार नव्हे 


त्याप्रमाणे, समाजवादी व गांधीवादी अश्शी विभागणी 
त्यांनी केळी नसती. 
साध्यसाधनांइतकेच साधनेलाही महत्त्व 


श्री, दकरराव समन्वयवादी म्हणून महाराष्ट्रांत 
प्रासेद्ष आहेत. माक्‍सेवाद व गांधीवाद यांच्या 
समन्वयांतून निघालेला सत्याग्रही समाजवाद हा 
राजकीय तत्त्वज्ञानांत श्री, दोकररावांनीं घातलेली 
खास भर आहे. माक्‍संचा समाजवाद गांधीवाद्यांनी 
मान्य केला पाहिजे व खरा समाजवाद स्थापन 
करावयाचचा . तर समाजवाद्यांनी गांधीजींचा 
सत्याग्रह मान्य केला पाहिजे, असें त्यांचें प्रतिपादन 
आहे. अर्से करण्यांत गां्घावाद्यांना कांहींच अडचण 
भासण्यारचे कारण नाहीं.१९४६मध्यें श्री.शेकररावांर्नी 
“होकशाक्ती'चे संपादकत्व सोडलें व ' लोकशक्तीचा 
राजीनामा ? हा' लेख लिहिला, या ' लेखाचा 
परामश घेतांना माझ्या लेखांत मी म्हटले होतें की 
“ आम्ही स्वतःला गांधीवादी व समाजवादी मार्नात 
असर्ला व मानले जात असलो तरी, जर आम्ही 
- दोघे अखेरपर्यंत सत्यानेष्ठ राहिलो वब आमच्ची 
सत्याम्रह्मनेष्ठा कायम राहिली तर, आम्ही दोघें 
एका'च मुक्कामाला जाऊन पोर्हा'चूं अशी माझी 
पुरी खात्री होती व आहे. !! कारण गांधीतत्त्व- 


श्ानाप्रमाणें साध्यसाधनांच्चा अभेद्य संबंध आहे. श्री., 


. .शॅकरराव दुसऱ्या एका ठिकाणी लिहितात: 
- सत्यासाठी म्हणजेच वास्तविक सर्वोदय ज्यांत 
- आहे. त्या तत्त्वाच्या प्रचारासार्ठी व संस्थापनेसार्ठी 
परंपरागत सामाजिक कतेव्ये, रूढ बंघर्ने आणि 
प्रस्थापित राजकीय संस्था अथवा कायदे यांच्या 
'विरुढ उभे राहून आपंल्या खतःच्या अंतरात्म्याला 
साक्षी ठेवून त्याच्या आदेशानुसार वागावे लागतें,!? 
पण असा केवळ सत्याचा आग्रह धरणारा तो 
गांधातत्त्वाप्रमाणे. सत्याग्रही झाला, असें नाही. 


व श्री. शकरावांनाहि ही गोष्ट मान्य आहे. ते 
लिहितात $£ “' केवळ सत्याचा आग्रह येवढ्या 
एकच वृत्तीवर भर दिला तर म. गांधी यांच्या- 
प्रमाणे काळ माक्स व लेनिन हेहि सत्याग्रही होते 
असें म्हणावे लागेल. 
सवोहितासाठी 


कारण तेहि सत्यासाठी, 
व सवोदयासाठःचि लढळे असें 


म्हणतां येईल, पण सत्याग्रही वृत्ति क्वंवा 
सर्वोद्यानिष्ठा यांत सत्याच्या * साध्या *- 


इतकाऱ्च आहिंसेच्या साघनावरहि भर द्यावा. 
लागतो. सत्याग्रही हा क्रांतिकार असतो. 
तसार्‍च तो ही क्रांति अहिंसेने करूं इच्छिता, म्हणून 
सत्याग्रह व सर्वोदयवाद यांत. क्रांतिद्त्ति आणि 
अहिंसावात्ते या दोहोंचाहि अंतभीव हातो !. 
या शब्दांचा अर्थ अगदीं स्पष्ट आहे. म. गांधींच्या 
जीवनाऱचा हाच खरा संदेश आहे. सत्यासाठी 
जीवन अपण करणारे महापुरुष म. गांधींच्यापूर्वी 
अनेक होऊन गेळे, पण सत्यददन आहिंसेनेंच 
हाऊ शकते असे म्हणणारे व जीवनाच्या सर्व 
क्षेत्रांत तिचा आविष्कार करणारे म. गांधी हे 
जगांतील पाहिळे थोर पुरुष होत. तेव्हां आहिंसा 
हा गांधींच्या सत्याग्रहाचा आत्मा आहे. समाजवादी 
काय किंवा गांधीवादी काय जर सत्याग्रही होऊं 
इच्छीत असतील तर त्यांनीं या आहिंसेचा 
अर्थ बुद्धीने जाणला पाहिजे व शरीराने आचरला 
पाहजे, वृत्तींचा आविष्कार व वाद्दे कमीतूनच होते. 
गांधीतक्त्व्ञानांत जितके महत्त्व साध्य व साघन यांना 
आहे, तितर्केच ते॑साघनेलाहि पण आहे. गांधीजी 
म्हणतात : ““ सत्याचे संपूर्ण दर्शन घ्यावयाचे तर सर्व 
भ्रूतमात्रांवर' आत्मवत्‌ प्रेम केळे पाहिजे, !” 


गांधीजींच्या मतें या प्रेमाची वा आहिंसेची तयारी. 
व तिचा आविष्कार म्हणजेच स्चनात्मक. कार्य- -.. 


क्रमांच्या द्वारा लोकसेवा. 
सत्याग्रह कीं निःशस्त्र प्रातिकार ? 


वर श्री, दंकररावांच्या लेखांतील जो दीघ 


उतारा दिला आहे त्यांतील वृत्ति व विचारसरणी 
या सत्याग्रही  वृत्तीशीं व विचारसरणीशी सुसंगत . 


नाही. शिवाय सत्याम्रहाची तयाशे म्हणून 
रचनात्मक कार्यक्रमावर म्हणजेच साघनेवर 
शंकररावांनी क्धींच.भर दिलेला नाहीं. या वृर्त्ताच्या 
व साधनेच्या अभावी आम्ही सत्याग्रहाच्या 


नांवाखाली नेःशस्त्रप्रातिकांरच करात असतों, आणि _ 


म्हणूनच आमच्या सत्याग्रहाला. विपरीत फळें 
यतात.. दाक्षण आफ्रिकेत जेव्हां गांधीजीनी आपली 
चळवळ सुरू . केला तेव्हां. प्रथम. प्रथम .लोक 


९३ 


नवभारत 


तिला ' निःशास्त्रप्रतिकार * या नांवार्नेच संबोधीत. 
पण आपली चळवळ दुर्बलांनी नाइलाजाने 
उचललेले .< शास्त्र नाहीं, त्यांत देषाला 
स्थान नाहीं व त्याचें अंतिम पर्यवसान अत्या*चार 
नाहीं, हे लोकांच्या नीट घ्यानांत यावें म्हणून 
गां्घा्जीर्नी पूर्ण विचारांती तिला “ सत्याग्रह ? असें 
नांव दिलें. ' स्वातंत्र्याची अखेरची मोहिम १ या 
आपल्या जानेवारी १९४६ मध्ये लिहिलेल्या 
लेखांत श्री. शंकररावांनी राष्ट्रीय सभेचा स्वयं- 
विकासी क्रांतिवाद-ज्यांत १९४२ सालच्या 
लढय़ांतील ' नवतंत्रा 'चाहि अंतभोव होतो-व 
महात्मा गांधींचा आहिंसक क्रांतिवाद यांत फरक 
केला आहे. मला वाटतें, श्री, दोकररावांची आजहि 
ताऱ्च भूमिका आहे. ते सत्याग्रह हा शब्द वापरतात 
व त्याला अहिंसेची आवश्‍यकता आहे असे प्रतिपादन 
करतात; पण व्यवहारांत हा स्वयंविकासी क्रांतिवाद 
वा. निदाःस्त्र प्रातकारच त्यांना आभिप्रेत असतो. 
१९४६ सालीं ' लोकशाक्तीचा राजीनामा? या 
याच्या लेखाला उत्तर देतांना मा त्यांचं या 
गोष्टाकडे लक्ष वेधले होतें व आजहि पुनः वेधूं 
इच्छितो. 


अर्थात्‌ माझ्या अगर ' आमच्या सत्याग्रहाचा 
अर्थ गांधीजींच्या सत्याग्रहाच्या अर्थाशीं जुळलाचच 
पाहिजे असा आग्रह तुम्हां कां घरावा, असा प्रश्न 
येर्थ श्री.शकरराव अथवा समाजवादी करूं शकतील. 
शब्दांचा व त्यांच्या अर्थाचा कोणी मक्ता घेऊं 
शकत नाहीं व कोणी देऊं शकत नाही; ती सर्वाची 
सारखी संपात्ते आहे, म्हणून गांधीजी ज्या अर्थानें 
सत्याग्रह या शब्दाचचा उपयोग करीत होते त्याहून 
निराळ्या अर्थानें तो करण्याचा आम्हांला हक्क आहे 


- वे तो आमचा हक्क कोणी ॥हैरावून घेऊं शकत 
"नाही असाहि ते दावा करूं शकतील. शब्दाचे अर्थ 


कालानें व वापरानें बदलतात; एवढेंच नव्हे तर 
पुष्कळ वेळां त्यांत सहेतुक आधिक वा उणे अथ 
भरले सुद्धां जातात, हें सर्वे खरे. पण गांधीजींची 
शिकवणूक अद्याप इतकी ताजी आहे व त्यांच्या 
'अहिंसा?, 'सत्याग्रह? या शाब्दमंत्रांचा प्रभाव जन- 
मनावर इतका विलक्षण आहे कीं हे शब्द कोणी 
प्रामाणिकपणे निराळ्या अर्थानें वापरले, तर्रा लोक 


त्यांचा अर्थ गांधीर्जींच्या शन्दकोशानें व ब्याकरणानें 
लावल्यावांचचून राहणार नाहींत. “* सत्यानेष्ठ, 
आहिंसक आणणि अंतःशुद्द असे जे समाजवादी. 
असतील तेच हिंदुस्थानांत व जगांत समाजवादी 
समाज निर्माण करू शकतील !' असें जेव्हां 
गांधीजी म्हणतात तेव्हां कोणत्या अर्थाने हे शब्द 


त्यांनीं वापरले आहेत याबद्दल तिळमात्र संशय उरत 


नाहीं. व हेच त्यांचे शब्द डोळ्यांपुढे ठेवून जेव्हां 
श्री, दुकरराव लिहितात काँ “' गांधीजींच्या अश्या 
लिखाणाकडे पाहिल्यास ते सत्याग्रही समाजवादी 
होते. आणि राजकीय स्वातंत्र्याचा प्रास्तीनतर 
सत्याग्रहाचे पुढील काय हिंदुस्थानांत भव जगांत 
ससाजवादाऱचा स्थापना करणे हइन्च असावे, असें 
त्यांनीं प्रातिपादिळ॑ असतें असें माझें स्वतःचं मत 
आहे??, तेव्हां आहिंसा, सत्याग्रह या शब्दांचा माझा 
अर्थ गांधीर्जाच्या अथोहून निराळा. आहे असे 
म्हणण्याचा जर श्री. शेकरराव आग्रह धरतील 
तर ते गांधीजी वः त्यांचं तत्वज्ञान याला हानि 
पोहोःचवतील; इतकेंच नव्हे. तर स्वतःच्या कायीलाहि 
कमीपणा आणतील असे मी नम्रपणे नमूद 
करूं इच्छितो. 


श्री. दोकररावांच्या लिखाणाचा 
जनतेत असा एक भ्रम उत्पन्न करण्याकडे होत. आहें 
कां गांधीर्जीचा वारसा आज भारतीय समाजवाद्यांच्या- 
कडे आला असून ,तेच त्यांचे कार्य पुढे र्‍चालवीत 
आहेत, व कॉम्रेस व गांधीवादी यांनीं महात्मा 
गांधीची शिकवणूक व कार्य यांचा त्याग केला आहे 
उदा०, श्री. दोकरावांच्या 
पुढांल मजकूर घ्या. ते म्हणतात £। “ समाजाच्या 
मताःच .पारिबतंन करीपरयंत सत्याग्रह व अनत्याचारी 
असहकार या गाऱ्चे अवलबन . 
करू आणि त्यानंतर कायदेशीर . सक्ती 
करून आम्ही लोकशाही समाजवादाची. स्थापना 
करू व त्याला बेकायदा अडथळा करणारांना 
राजदंडानें व न्याय्य मागार्ने शासन करूं, अर्स 
म्हणणाऱ्या समाजवाद्यांना गांधीवादी व्यंबहारद्ट्टीस 
वेरोध करू शकत नाहींत'!, या लिखांणानें श्री. 
दकरराव असं सूःवेत करांत आहेत की समाजवादी 
आज काझससरकाराषेर्द्ध -सघून मधून भो. अल्यक्ष 


व 


पारेणाम -. 


याच लेखांताल-. » 


नाय 
६ शि 


सत्याग्रह म्हणजे निशस्त्र प्रतिकार नव्हे 


प्रातिकार कर्रात आहेत तो सत्याग्रहच्च होय व 
म्हणून जनतेनं व खास गांधीवाद्यांनीं त्यांना 
आपला पाठिंबा दिला पाहिजे. समाजवाद्यांच्या 
तथाकथित सत्याग्रहांत ' सव्यानेष्ठा, अहिंसा आणि 
अंत$शुद्दि ! किती आहे हा विचार्णाय प्रश्न आहे. 
त्याचप्रमाणें हे शुण अंगी आणण्यासाठी करावी 
लागणारी साधना समाजवाद्यांनी केव्हां केळी असा 
प्रश्न कोणीं केला तर त्याच्यावर समाजवाद्यांच्चा 
अवमान करण्याचा वा ते जें कार्य कर्रात आहेत 
त्याचे मूल्यमापन करण्यांत कृपणता दाखविण्यार्‍चा 
आरोप करणें योग्य होणार नाही. 


ग्रेम दे सामान्य जनांनाही आकलर्नाय 


गांधीजींच्या मताप्रमार्णे ईश्वरावर श्रद्धा,'सत्यावर 
निष्ठा व सवौवर प्रेम ही सत्याम्रहानचीं तीन मुख्य 
लक्षर्ण होत. इंश्वराविषर्यी ज्या नाना गूढ कल्पना 
प्रचाळित आहेत त्या लक्षांत घेतल्यावर त्याच्या 
अस्तित्वाला स्वानुभवजन्य बौद्देक मान्यता! देणे 
सामान्य माणसाच्या शक्तींच्या बाहेस्ची गोष्ट आहे. 
: तो? आहे असे सत्पुरुष म्हणतात तेव्हां “तो? 
असावा अर्से मी मानतो, एवर्ढेंचे फार तर तो 
म्हणूं दकेळ, सत्याचे सुद्धां असेंच आहे. सत्य 
म्हणजें काय हें सदासवेदा निश्चित सांगणे बा 
समजणे होह सामान्य माणसाच्या बाबतीत तितकेच 
दुघधेट आहे. ज्याला आपण वाचिक सत्य म्हणता 
ते काय आहे हें त्याला समजूं शकतें. जे आपल्या 
मनांत असेल तेंच बोलावें, त्याच्या उलट बोलूं नये 


' असें कोणाहि सवसाधारण माणसाला सांगितलें तर 
'ते. त्याला समजेल, परंतु एवढ्याने सत्याचे सवे 


स्वरूप संपत. नाही. ते फार सूक्ष्म आहे व त्यामुळे 


_ सामान्य माणसाची इच्छा असूनहि त्याला संपूर्ण 
“सत्याचे झाकलन होणें व त्याप्रमाणे आर्‍चार घडण 


तितके सोपे नाही. उदा०, मनाला वाटतें त्याप्रमाणें 
बोलावे .हे ठाक आहे; परंतु मनाला जं वाट्ते ते 
योग्य वा. सत्य आहे का, असा प्रश्न उत्पन्न होतो 
वव्याचे. उत्तर समर्पक सामान्य बुद्धीला सुचचेलच अर्स 
नाहीं व जे सुचेल तें बरोबर असेश्‍च अश्ीहि खात्री 
देता. येणार « नाहीं, सात्र प्रेमाचे तसें 


"नाहीं. इंश्रराचें गूढ स्वरूप, सत्याचा सूक्ष्म अथे 


नव, ४ “रफ 


सामान्य माणसाला आकलन हाणार नाहीं, पण 
प्रेम त्याच्या नित्यानुभवाचची गोष्ट आहि. प्रेम 
न करणारा माणूस विरळा; बहुतेक माणसांना ' 
कोटुंबिक जीवनांत प्रेमाचे पाठ व ॒सत्याग्रहान्चे 
घडे 'भिळतचच अतात, ज्याच्यावर आपण प्रेम 
करती त्याचे आपण, भलें करूं इच्छितो; त्याला 
शारीरिक वा मानासैक दुःख देऊं इर्च्छात नाही. 
त्याच्या हातून कांही वाईट कृत्य होत . असेल 
तर त्यापासून त्याला युक्तिवादार्न परावृत्त करूं 
इच्छितो. व तेवढ्याने काम भागलें नाही तर 
ज्यांत क्ेश व त्याग भरलेला आहे अशा मागोर्नी 
त्याला सन्मागोवर आणण्याऱचा प्रयत्न करतो व 
बहुतेक वेळीं त्यांत यशहि येते.  जॉपर्येत. 
कुटुंबांतील व्यक्ती परस्परांशी 'या घर्मान वागतात, 
तोंपर्यंतच ते कुटुब टिकते व त्यांतील माणसे एक- 
मेकांच्या सुखासाठी व वाढीसार्ठी परस्परांना मदत 
कारतात, या सवे गोष्टी समजण्याला ब त्या 
आऱचरणांत आणण्यालळा मोठी विद्त्ता लारत 
नाहीं, सामान्य माणसांचा हा सहज धमच बनतो 
थोडक्यांत बोलावयाचे तर स्वतःचा ससार ही 


सर्वोद्या'चं शिक्षण घेण्याची उत्कृष्ट “वघा-शाळा'च 


होय. 
शुद्ध समाजवाद म्हणजे सर्वादयच 


ह्या कुटुंबाचा न्याय समाजाला लागू केला तर 
ज्या समाजांत सवोच्या हितासाठी प्रत्येक नागरिक 
झटतो तो सर्वोदयी समाज होय. ज्याला श्री. 
शंकरराव शुद्ध समाजवाद म्हणतात. तो सर्वोदय'च 
होय. अश्शा सर्वोदयाची स्थापना ज्या सत्यांग्रहाने 
होईल अर्से श्री. दकरराव प्रतिपादितात तो सत्याग्रह 
हा निःशक्त प्रातिकार असु शकत नाही, तर. . 
अहिंसात्मक सत्याम्रहच अस्‌ शकतो. म्हणून श्री. 
शेकरराव मार्क्सवाद व गांधीवाद यांच्या समन्वयाची 


भाषा बोलतात व सत्याग्रही समाजवाद असा .. ऱ्य 


शब्दप्रयोग करतात, तेव्हां ते गांधीवादी च समाज: 
वादी असे दोन निरनिराळे वर्ग कल्पून त्यांच्या 
सत्याग्रहांत भेद कां करतात हेंच मला समजत 
नाहीं. असा भेद ते करतात; म्हणूनच त्यांना 
आतांपरय्रंत या दोघांना एकात्रेत आणण्यतत यश 


वरळगघर व्र ऱ्यछज्लः जज, 
2ढडंटप्ण* द्‌ 


1१ 


नवभारत. 


मिळालें नाहीं असे मला वाटतें; कष्टजीवी लोकांच हें खरे; परंतु हा सत्याग्रह आहिंसात्मकः असेल 
मतपरिवर्तन करणें एंवढाच आपल्या सत्याग्रहाचा तर त्यानें वरील हेतु साध्य होईलच. . पण 
हेतु समाजवाद्यांनीं मानावा असा श्री. दोकरराव 'शिवाय त्यामुळें प्रातेपक्षाचांहि हृदयपाळट हाऊन 
समांजवाद्यांना सल्ला कां देतात? यामुळें गांधींच्या 'च्यार्‍चाहि गुणप्रकषे होईल. श्री, शंकरराव ही श्रद्धा 
सत्याम्रहामध्ये गोणत्व येतें व सत्याग्रहींमधील सात्त््कि व तिची साघना यांचे अनुद्यासन समाजवादी 
गुण वाढाविणे हॅ अ सत्याग्रहाचे महत्त्वाचें अंग मित्रांना करतील तर, त्योच्यांत ब. गांधीवादी 
त्यापासून समाजवादी दूर राहतात. अन्यायनिवारण व लोकांत काहीहि अंतर नं रहाता .दोघांनचेंहि 
न्यायप्रस्थापना हा सत्याग्रहाच्या उद्देश आहे. ध्येय एकच म्हणजे सवाद्य बनेल. त्र 


श्रद्धामय धर्मापेक्षा नवान बुद्धिवाद हवा 


*“अभिरुची'च्या १९४९ च्या दिवाळी अंकांत श्रा. दिनेश द. माहुलकर यांनी ' धार्मिक शिक्षण 
'क-नवा बुद्दिवाद १! हा लेख लिहिला असून हिंदुस्थानांत घार्मिक शिक्षणाऐवजीं नव्या बुद्धिवादाचें शिक्षण 


द्यावे, याबद्दल मोलिक विचार मांडले आहेत .: ' मानवी मनाला श्रद्धेच्या डबक्यांत सांचचवून ठेवणाऱ्या 
घमार्नेचे आपला नाद करून घेतला आहे. बाह्य सृष्टीवर माणूत आपल्या बुछांन जय ॥मळवू शकला, पण 
श्रद्ेच्या सासुरबासांत पडलेल्या आपल्या मनाला बंदलण्यास तो दःचकल[......जीवन सववत्र इतकं सोपे, 


, निश्चित नि निर्भय झालें आहे की. मोते, चिंता, आश्चर्य या भावना आतां थरारून जाग्या होत नाहींत 
:. व त्यामुळें बहुतेक लोक निघार्मिक ( ६०9] ) जीवन जगतांना आढळतात » परंतु. विज्ञानाच्या. नब्या 


नव्या क्ोधां्नी मानवी मनाला आश्रयाने, भाताचे घक्के बसताहेत, यांतूनच ज्ञालळा तर नव्या धमाऱचा जन्म 
होईल, या नंब्या घमाऱचिं बुद्धीर्शी वांकडें असणार नार्ही, उलट, बाह्य प्रकृतीवर जसा. बुद्धीनंच मानवाला. 


.जय .मिळविण्यास शिकाविर्ले तसा त्याच्या. अंतःप्रवरत्तावर जय मिळाविण्यास बुद्धांच पुढ येइल, बुद्धाचे ह 
दुहेरी काम जेव्हां सिद्धीस जाईल तेव्हांच मानवते'चें खरें वेभव प्रगट हो ईल १... “शास्त्रज्ञांना मनाचा व 


पदाथोचचा संबंध. मान्य करावा लागला असून या विश्वांत जड असे कांही राहिलें नाही. ' जडत्व हा 


कल्पना आहे ? ह्या जसा नवीन बुद्दिवादाला शोध लागला त्याबरोबरच इश्वर, आत्मा इत्यादि सवे नामें. . ' 


आहेत, कल्पना आहेत, या'चाही शोध. ठागळा आहे. जडारचें जडत्व जाऊन अजडाला जडत्व आलेलें 
नाही हृ लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे. 'नामीकरणाऱचा हेत्वाभास? हा नव्या बुद्धिवादाचा खरा शोध आहे... 
धमार्म निराकार ईश्वराला साकार मूति बनावैले, चेतनात्म्याला अचेतन बनावे. उलट शास्त्राने जडालां 


. गातमान्‌ बनावेलं, आकाराचं नेराकारत्व संद केळ. ..घमे हा शाब्दांच्या गुलाम्रागशत इतका सांपडला 


आहे की .तीतून त्याचची सुटका होईल कीं नार्ही याबद्दल दोका वाटते, 


१६ ी री 


र्न 


9 


१ 


2 कै 


प्रा, दुंकर पुरुषोत्तम आघारःकःर 


भारतांतील शास्त्रीय संशोधनाची संघटना 


|] 


प्राचीन काळी हिंदु लोक निरनिराळ्या शास्त्रांच्या 
संश्ोवनांत प्रमुख असल्यार्चे व त्यांनीं गागेत, 
ज्योतेष, कृषि, वैद्यक, स्थापत्य, धर्म, तत्त्वज्ञान, 
कायदा, राज्यकारभार इत्यादी विषयांत अनेक 
मोलिक व . उपयुक्त शोध लाविल्यारचे इतिहासा- 
,.वरून आढळून. येते. परंतु त्यानंतरच्या काळांत मात्र 
म्हणजे , जवळ , जवळ . एक हज्ञार वर्षे तरी, 
हिंदु लोकांनी फारसे संशोधन केले आढळत 
-नाही, किंबहुना, या.. काळांत देशावर असलेल्या 
प्रकीय सत्तमुळें . किंवा 'अन्य कांही. कारणांमुळे 
असा, जुन्या ग्रथांत. संब ,कांही .आहे, आपल्यास 
-फार तर जुन्या. ग्रंथांवर टकाभाष्ये लिहावयार्ची, 
अशी । “ बाबावाक्यं - प्रमाणम्‌ ची. : वृत्त 
समाजांत. प्रचलित झाली.. विद्या केवळ वरिष्ठ वगाच्या 
हार्ती.व तो सदा पारमार्थिक व परलोकाच्या चिंतेत 
'मम्न,, व्यवहाराशी उद्रंमरणाशिवाय. फारसा 
संबध नाही. ! अर्से घडल्यानेंहा समाजांतील. विर्‍चा र- 
आक्ति व. संशयोधकबुद्धि सुप्त राहिली असेल. ते 
,.क्सेहा असले तरी या काळांत संशोधन फारस 
झाल्याचें. उपल्ब्ध ग्रथांवरून. आढळत नार्ही 
'इग्रजांनी येथील राज्यांचा पराभव करून.. आपल 
:रोज्य स्यापिले यांचें एक. कारण त्यांची. शाकीय 
-विषयांतील, निपुणता. हे होते. , 
 - .इंम्रजांचचा अमल सुरू झाल्यावर, त्यांनी.. येथील 
-परिश्थत|ची सर्व तऱ्हांनी पाहणी करण्याचें कांय सुरू 
“केले ब... त्याकरितां निरनिराळीं सरकारी : खाती 
स्थापला. या. प।हणीचा उपयोग , आपले राज्य 
(बढे करण्याकडे: त्यांनी. केला. अशा. रतीर्ने 
परकेयांनी आधुनिक. पद्धतीचं . संशोधन सुरू 
केळ. हें... संशोधन इतिहास, भाषा,  संस्काति, 


वाह्मय, वनसश्पाते, प्राणी, 
हवामान, नौकानयन, भूगोल, , जमीनमोजणी, 
व्यापार, उद्योगधंदे इत्यादी मानवी जीवनास 
आवश्यक अश्या -सव विषयांत झालें, हें संशोधन 
करणारे अधिकारी. प्रायः इंग्रजच असतः त्यांच्या 
हाताखालीं येथील “' नेटिव्ह लोक !'! ही माहिती 
गोळा करण्याकरितां नेमिळे जात, परंतु या 
जमविलेल्या साहितीचाः रिपोट लिंहावयांचा तो 
इंग्रजांनी, अंशी व्यवस्था असे.. .कांह : खात्य़ांतून 
( उदा ०, मोजणी व पहाणी ( सव्हे.) ह्या खात्यांत ) 
नेटिव्ह लोकांना यंत्रे, उपकरणे. वापरण्यानचें. ज्ञाने 


भूरचना, . खानेज, 


करून देऊ नये असे निघ होते. असे असूनाहे 


या छात्यांतांलं कांही हिंदी लोक त्या त्या ' शास्त्रांत 


निपुण झाळ, अद्या रातान आधुनिक - भारतीय. ' 


शाक्तींय सशोधनार्‍चां पाया घातला गेला: 


सरकारची शास्त्रीय संशोधनाची खातां 


१. ). ' सर्व्ह आफ इंडिआ  ( हिंदुस्थानाची 
पाहणी करणारे . खातं ).: या खात्यार्चे काम. निम- 
लष्करी स्वरूपाचे असून, त्यांत पूर्वी. सहसा. हिंदी 
लोकांना. 'रिरकाव नसे; 


( विशेषतः. .सरहद्दीनजाकच्या ) प्रदेशांची पाहणी 
करून लष्करी हालचालींना उपयुक्त अंसे लहानमोठे 
रिकाशे तयार करण्याचें आहे, या खात्यांतीळ':लोक 
नपुण असे असून त्यांनीं तयार केळेळे:नकाशे 
जगांताळ, उत्कृष्ट नकाशे, अर्से समजले जातें. हे 
नकाशे छापण्याकरितां कलकत्ता थेथ सर्व आधुनिक 
सोयींनी युक्‍त असा. एक मोठा छापफखानाही आहे 


१. २४७ 


" कु... 


५4 2 पि 
*इर्रःड फुऊ रॅ” 
-तेओओअञ 
"कर्लगघर' [च£ ज्ञ” 
"रढडटण्ण ््ष्ि र 
“-पफबनभ्रम" 
'षस€४ळ गार त्ता 


5)». ८ १ "> ठी 1 4 जु 
"0:24 ४९१८८१५ ४४). 4//, । 7९७५-५५, ८>..:६, >>> ५२४५६. ८-५.) 
८९९६-५०.» >. ८८४६३७९८०५७.०४४४१, 3:-7%72/72/&&' ११» ८2" 


जव 


झालाच. तर..अँग्डो- . 
इंडियन्स ,:मुसलमानं व पहाडी लोकांचा. होत अते, 
या. खात्यार्चे...काम देशांतील व. आजुबाजूच्या 


१५४ १४५ 


899 
ठी; 
ब्ध 


>&- 
म 


> </ >१>४/ 
४५070७ 


१: 
र 
८ 8900 स; 3 


'.22८&- 


१2>6:24) 
60. वरई 
र. ६.» 


12456: 


342५40122490254 


४४७०. 


शला 
| 


ण शया: उथणाण 10 


नवभारत 


हिंदुस्थानसरकार ' संशोघनखात्यांवर खर्चे करीत 
असलेल्या रकमेपैकी सुमारें हे रक्कम या खात्यावर 
खर्च होते. एडनपासून सिंगांपूरपर्यंत- बंदरांत 


* येणाऱ्या भरती-ओहोटीच्या वेळा दैणें व त्यांची 


गंणिंतार्ने उंची ठरविणे ( गांवि्ा0165 ) हें 
नोकानयनास अत्यावश्यक कांमह्दी या खात्याकडून 
जातें. 

(२) ' जिओलोजिकल सव्हे ऑफ इंडिया? 
( हिंदुस्थानाच्या भूशास्त्रीय पाहणीर्चे खार्ते )$ या 
खात्याचे काम देशांतील निरनिराळ्या भागांन्ची भू- 
रचना तपासर्णे व त्या ठिंकाणीं उपलब्ध होणाऱ्या 
खानिजे पदांथीचची माहिती मिळविर्णे हें होय. या 
खात्यांतील अधिकारी सुद्धां गेल्या . पंचर्वांस वषी 
पर्यंत बहुतेक सव इंग्रज होते. या खात्याचाही 
लौकिक फार मोठा आहे. 


. या दोन खात्यांशिवाय, | 
(.३) ' बोर्टॅनिकल सव्हे आफ इंडिया ? 
( हिंदुस्थानांतील वनस्पतींच्या पाहणीर्चे खार्त ) 
(४ ) ' शूऑलाजिकल सव्हे ऑफ इंडिया  ( हिंदु- 


. स्थानांतील प्राण्यांच्या पोहणीर्चे खार्ते) (५) 


आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया * ( प्राचीन 
अवदोषांच्या पाहणीर्चे खाते) (६) ' मीटि 
आरालाजी ? ( वायुमान-खाते ) ( ७ ) 'इरिगेशन' 
( पाट-बंघारा खार्ते ) इत्यादी खाती आहेत. 

संन १९२३. सालापर्यंत यां खांत्यांतून हाणाऱ्या 
संशोधनाचा आंढावा .प्रातिवषी -* बोड ऑफ 
सायन्टिफिक्‌ अंडव्हाइस फॉर इंडिया? 
ह्या तज्ज्ञांच्या सामेतपुर्ढे ठेवण्यांत येऊन नंतर त्या'चा 
आढावा ब पुढील वर्षांचा कार्यक्रम लंडन. येथीळ 
५ सयल सोसायटी च्या *“ इंडियन कमिटी !पुढढे 
ठेविण्यांत येई व या कमिटीच्या सल्ल्याने 
संशोधनाऱचा कार्यक्रम ठरविण्यांत येई. याशिवाय 


'हेतर खात्यांतील आधिकारी सुद्धां फावल्या वेळांत 


संशोधन करीत व कांही थोडे हिंदी लोकही त्यात 
भाग घेत, 


परंतु खाजगी संस्था किंवा र्वद्यालये यांतून 
बहुधा संश्योघषनं होत नसे. हिंदी लोकं संशोधनास 
नोलायक अर्सेई समजण्यांत येई 


हिंदी विद्यापीठे व शाखीय सशोधन 


सुमारें शभर वषापूर्वी भारतांत विद्यापीठे स्थाप- 
ण्यांत आलीं. त्यांच मुख्य़ घ्येय राज्यकारभाराकरितां 


लागणारे दुय्यम आधिकारी तयार करंण्या-चें होते. ' 


गरजेपे्छां जास्त लोक तयार होऊं लागतांच 
“ विद्यकरितां विद्या, नोकरीकारितां नव्हे !? असें 


त्यांस सांगण्यांत येऊ लागलें, परंतु उच्च शिक्षणाची 


व संशोधनाची सोय विद्यापीठांत केली गेली नाहीं, 
याचे एक कारण म्हणजें येर्थांळ विद्यापीठांतील 
प्रमुख प्राध्यापकांच्या ' जागा . गोऱ्या लोकांकरितांच्च 
राखलेल्या होत्या, या प्रतिकूल परिस्थितीतही 
के. केरूनाना छत्रे, कै, डा. भाप्डारकर, कै. 
शे. बा. दाक्षित अशसारखे. संशोधक निपजले. परंतु 
संशोधक तयार करण्याची पद्धतशीर योजना मांत्र 
कोठेही नव्हती. ही पारिस्याते कभीजांस्त प्रमाणात 
सव देशभर पाहिल्या महायुद्धाच्या सुरुवातीपर्यंत 
चालू होती. | 
हिंदी विद्यापीठांतून शास्रीय विषयांत संशोधन 
होण्यास आवश्‍यक अशी सुधारणा करण्याचा प्रयत्न 


लॉर्ड कझन ह्यांच्या।विद्यापीठांच्या सुधारण्याच्या काय- . 
द्यां'त केला गेला. त्यांच्या कारकीदीत पुसा (बिहार)... 


येर्थे “ इंपीरेअलळ ( ही इंडियन ) इन्स्टिटयूट 
आफ अंग्निकल्वरल रीसचं * ही सस्था स्थांपण्यांत 


आली. त्याचप्रमाणे देशाच्या निरानराळ्या भागौत - .. 


( आग्रिकल्वरळ कोलिर्ज ) कृषि-महांविद्यांल्य 


स्थापण्यांत आली.'इंडिअन रीसचे फंडं अंसोशिएदांनं! .. र ग 


द्‌ व्ह 


हय संस्था ह्याच सुमारास स्थापण्यांत येऊन तिच्या. ' 


मार्फत पगारी संज्ोधक नेमून वैद्यकशास्त्रात 


संशोधन करविग्याचें कार्य सुरूं झालें. पुराणंवस्तु- _.- 
कझेनच्याचच :. 
कारकीर्दीत झाली. शाक्य संशोधनाच्या कामी. _..: 
खरा पुढाकार कलकत्ता विद्यार्पोठांने घेतला. संर . . 
आझ्तोष मुकजीं ह्यांच्या प्रयत्नांनी इ. स. १९4३. 


संशोधन--खात्याची स्थापनासुड्धा 


मध्यें सर तारकनाथ पालात व सर रांशानभेद्वारी- घोष 
ह्यांनी डदेलेल्या देणग्यांच्या 


व संशोधकांकारतां शिष्यवृत्या ]दिल्या गेल्या ह्या 


व्याजांतून केवळ. . 
संशोधनकार्य करणारे अध्यापक नेमण्यांत आले: 


अंध्यापकांच्या जागा शुद्ध हिंदी लोकांसचं देण्यीतं. 


यांन्या ब पूर्णपणे लायक अशी माणसे न मिळाल्यास 


24 


वत 


भारतांतील शास्त्रीय संशोधनाची संघटना 


होतकरू माणसें नेमून, त्यांना परदंशांत विशेष 
शिक्षणासाठी पांठवून त्यार करून आणावे 
अश्शी योजना केली होती. पदधीनंतरचें शिक्षण 
केवळ विद्यापीठार्नेच द्यावयाचें अशी योजना 
करून  ह्याकरितां होणाऱ्या खचाची तरतूद 
माट्रेक्युळेशान व इंटर ह्या परीक्षांच्या फीपैकी शे 
रकम ह्या कार्याकडे लावून केली. तसेंच ह्या 
अध्यापकांच्यां हाताखालीं इतर संह्योधक नेमूनं 
शिक्षणाची व संशोधनाची सोय करण्यांत आली. 
पदवीनंतरचे॑ शेक्षण देण्याची व्यवस्था १९२० 
पासून झाली व आजतागायत हें काम चाळू आहे. 
अशा रौतीर्ने१९२० पासून जे कलकत्ता विद्यापीठांत 
संशोधन सुरूं झाळें ते आजपर्यत वाढत्या प्रमाणांत 
नवाळे आहे. 

पाहेल्या महायुद्धानंतर जीं नवीन विद्यापीठे 
( डाक्का, अलाहाबाद, म्हेसूर, लखनो, बनारस, 
आलगड येथे ) स्थापिळीं गेलीं त्या सवोतृन 
संशोधनकायोवर भर दिला गेला. अशा रीतीनें 
देशांतील  निरानिराळ्या विद्यापीठांतून जरी 
संशोधनास सुरुवात झाली तरी संशोधनाचे कार्य 
संशोधकाच्या इच्छेवर अवलंबून असल्यानें त्याला 
कों्ही विशिष्ट दिशा किंवा धोरण नव्हते. हच 
स्थिति आज बहुतांशी कायम आहे, 


विद्यापीठ व सरकारी खाती यांशिवाय आणखी 
एका निराळ्या प्रकारच्या संस्थांतून संशोधनकाय 
सुरूं झाले होते. यांतील सत्रीत मोठी संस्था दानश्रूर 
ज..म, टाटा यांच्या देणगीतून निघालेली बंगलोर 
येथील इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्स ? ही होय. 
या सस्थत प्रारंभी रसायनशास्त्राचेंच संशोधन होत 
असते, आज या संस्थेचा व्याप पुष्कळच वाढला 
असून येथ विज्ञान, रसायन, विद्युत-स्थापत्य, 
वमासंस्थापत्यं इत्यादि विविध विषयांत संशोधन 
होतं आहे. 


त अ3्ा 


१ ब्रिटिश असोदिएदानचे उद्देश $ 


ग ठाए९ 8 &पयाडला' १5९ 81 10002 89७९8 वारला ७ कलेहाएतीट 


दुंसरी नांव घेण्यांसारखी संस्था म्हणजे के. डॉ. 
महेंद्रलालळ संरकार यांनीं स्थापिलळेली कॅलकत्त्याची 
“ इंडियन असोशिएशन फोर दि कल्टयिव्हेशन. 
ऑफ सोयन्स ? हा होय. आरभी संस्थेत संघ्यांकाळी 
कॉलेजचे वर्ग भरविण्याचें कामच होत असे. परंतु 
सर च. वें. रामन्‌ हे चिटर्णास झाल्यापासून यो 
संस्थेचा कायाकल्प झाला व येर्थे केवळ संशोधनकार्य 
होऊं लागलें, सर सी. व्ही. रामन यांना मिळालेले 
नोबेल-पारितोषिक हें येथे त्यांनीं व त्यांचे विद्यार्थी 
डॉ. के. एस्‌. कृष्णन्‌ यांनीं केलेल्या * रामंन्‌ 
इफेक्ट्स्‌ वरील संशोधनामुळेंच, हे ल्क्षांत घेतले 
म्हणजे येथील कायोचा दंजो स्पष्ट होईल. 

: के. सरं जगदीशचंद्र बोस यांनीं स्थापिलेली 
* बास इन्स्टिट्यूट * ही संस्थाहि अश्याच दजाची 
होय. डो, भाभा यांनीं स्थापिलेळे मुंबई येथौलं 
। टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रीसचे ! व के. 
डो, बरिरंबळ सहानी यांनीं स्थापिळलेली लषनौ 
येथील “ पाळिओ-बोटॉनिकळ इन्स्टिटयूट ? ह्या 
अशाच तऱ्हेच्या संस्था होत. डा. लिमत्रे यांची 
* रस!यन-निधि | संस्था व 'महाराष्ट्र असोशिएशन 
फार दि कल्टिव्हेशन आफ सायन्स! ही संस्था, अश्या 
पुण्यांतीळ या संस्थाचे ध्येयद्दी वरीलसारखेंच आहे. 
भारंतीय विज्ञानपरिषदेचां जन्म 

वर वणिल्याप्रमा्णे हिंदुस्थानांत संशोधनाचा 
पाया रविला जात असंतां, संशोधक, विद्याथी व 


शास्रप्रेमी सामान्य जन ह्यांमध्ये विचारविनिमय व. 


परस्परांचा पारेचय घडवून आणेण्याकोरिता 


: इंडिअन सायन्स कॉंग्रेस ! ह्या संस्थेची स्थांपना 
केब्ह्वारी १९१४ मध्यें झाली, ह्या संस्थेची घटना - 


इंग्लंडांतील “ ब्रिटिश असोशिएशन फॉर दि अंडू- 
व्हान्समट आफ सायन्स ! या संस्थेच्या नमुन्यावंरेंचे 
केली होती, ' इंडियन सांयेंन्स कॉग्रेस चे उद्देश त्या 
संस्थेच्या सारखेच होते, हे उद्देश पुढीलप्रमाणे * 


17वप्ा'७, (0 फा'०णा0(68 1९ ग(श्र'००पा'50 0. 8००९85 81१ पवाशातप8]5 1110250 


[ तळटीप पुढील पानावर 'चालू 


२९ 


-पफरभम र य 
-चसह क्या 


७92४७ ५४1010220031 (ललाट: 


2 


ही, 


| 
| 


नवभारत ' 


होत $£ .“ शास्रीय संशोधनाला जोरा*ची 
चालना देणें व पडधतक्ीर वळण लावणें, देशांतील 
शास्त्रीय संस्था व व्यक्‍ती ह्यांच्यामधील दळणवळण 
वाढाविर्ण, शास्त्राच्या शुद्ध व उपयुक्‍त शाखांकडे 
लक्ष वेघणें आणि शास्त्राच्या प्रसाराच्या मार्गातील 


: सावजनिक स्वरूपाच्या अडचणी दूर करणें. ! ह्या 


संस्थेची, स्थापना झाल्यापासून तिची. अधिवेशने 
दरवषी हिंदुस्थानांतील निरनिराळ्या प्रमुख शहरी 
मरविण्यांत आली आहेत व ह्या निमित्तार्न देशांतील 
संशोधनाऱचा आढावा घेण्याचें काये चालत आलें 
आहे. इंडिअन सायन्स कॉंग्रेसचे येते अधिवेशन हें 
पुण्यास जानेवारी ५९५०-च्या पाहेल्या आठवड्यांत 
होणार आहे. 


विशे क » इ 
षक्षांच्या समित्या 


.' अशा तऱ्हेची 


हिंदी विद्यापीठांतून शास्त्रीय संशोधनास र्जी 
सुरवात झाली त्याचा एंक परिणाम म्हणजे 


. शाक्नाच्या.विविध शाखांच्या अभ्यासकांनी स्थापिलेल्या 


विशेषज्ञांच्या समित्या (1./097100. 800७1९5 ) होत. 
ह्या समित्यांचे उद्देश, त्या त्या शाखांच्या अभ्यासकांना 
विर्‍चाराविनिमयाचची. संघि देणे, संशोधनपर चऱ्चा 
घडवून आंणणें व एतद्विष्रयक लेख छापणें, हे होत, 
पाहैली समिति . १९२९० .सालीं 
: हंडिअन बोटानेकळ सोसायटी ! ह्या नावांने 
स्थापन झाली. त्यानंतर 'इंडिअन केमिकल सोसायटी” 

इंडियन फिजिकल सोसायटी ?, ' इंडियन सोसायटी 
आफ साइल सायन्स ?, “ इंडियन झुआलाजिकल 
सोसायटी ?, इंडियन माइनिंग अँन्ड मेटॅलार्जिकल 


2८ 


यः 


तळटीप मागील पानांवरून चाळू ] 


स्थापण्यांत आली, ह्या 


सोसायटी * इत्यादी अनेक भारतीय सामेत्या 
स्थापन झाल्या व त्या आपआपल्या विषयांत कार्य 
कर्रांत आहेत. 


अखिलभारेतीय शास्त्रांय संस्था - 


* देशांतील संशोधन-कायाचे नियेत्रण व मार्गदशन 
करण्याकरितां पाश्चात्य देशांत संस्था आहेत.. इंग्लंड- 
मधील अशा तऱ्हेची प्रसिद्ध संस्था 'रीयळ सोसायटी 
ऑफ लंडन? हा होय. ह्या संस्थत. ज्यांनी संशो- 
घनामुळे नांव मिळविळे॑ आहे अक्ाचच लोकांचा 
प्रवेश होऊ शकतो. दखवष्रीं सवे विषयांच्या संशो 
घकांतून केवळ . १५च सदस्यांची . (सध्यां २५) 
निवड होऊं शकते. ह्या सदस्यांच्या बेयाक्तिक 
निपुणतेमुळेंच संशोधनाचे नियत्रण व मार्गदशनार्चे 
कार्य त्यांच्या हातून हाऊ शकतें. 

अशा तऱ्हेचा संस्था आजपयत हिंदुस्थानांत 
नव्हती. देशांतील सशोधन-कायाचचा वाढता व्याप 
व सरकारास स्वतंत्र शास्रविषयक सल्ला मिळण्याची 
भासत असलेली आवश्‍यकता लक्षांत घेऊन 'अकडेर्मा 
आफ सायन्सेस * स्थापण्याची योजना सर, च. वे. 
रामन्‌ ह्यांनी १९३३ सांली काढली. ह्या योजनेचा 
विचार १९३४ मध्ये मुबइईस भरलेल्या * सायन्स 
कॉंग्रेस ! च्या आधिवेशनांत होऊन ही योजना 
सिद्धींस नेण्यासाठी एक कार्मटी नेमण्यांत आली 
कमिरटांच्या शिफारशीनुसार ' नव्वानलळ इन्स्टिटयूट 


आफ सायन्सेस, इंड्या? ह्या नांवाने हो 
-संस्था १९३५ साठी कलकत्ता आधिवेशनांत 
सस्थेच्या 


1) 8टाह टंट 1 कशीशा'७९॥॥ ॥08"8 000९0; .००प॥00"४, (0 ण्या 8 गाठा ९.टशभादाचा 
७९1101 ७0 ७॥७ 001९058 ० ७पा'७९ वे 9010110त 5टांश)०९ 810 ॥॥॥७8 7011008] त छयाऱ 
वाहत ए811082९8 खी 8 एपॉजांठ [तापात फाणांटा) 1185 7110९90 158 1015816058. 


इंडियन सायन्स कांग्रेसचे उद्देश $ 


1 


गुढ. घतएणाट्यापशा ० 3लं806, य गता ७४ ए2 क्ाणापका ॥०क्ा शट ल 
(»ठपा'९७8 छात णाल तग 0-७] 8पला ७1728 ४७७ 88 गठांत९18]' ज' ट्लोवेपलंण€ 


0 ०पाः ०0]6९ट 


डे 


४ ८ 


ह 


*इर्सउ १33 
ऐञीऊओ आऊट 
करेडगंघन चस” 
६ तल न” 


'कायोसंबर्धी 


_“लोकांमधूनच 
उभासदां्ची सख्या मयादेत असून-हे निरनिराळ्या 
- णात्लांतील निष्णात संशोधक असतात. 


भारतांतील शास्रीय संशोधनाची संघटना 


मध्यंतरी मतभेद उत्पन्न झाल्यामुळे मूळ योजने- 
प्रमार्णे हिंदुस्थानांत एकच्च संस्था स्थापण्याऐवजीं 
दोन संस्था अस्तित्वांत आल्या. ही दुसरी 
संस्था म्हणजे सर . चंद्रशेखर वेंकट रामन ह्यांनी 
स्वतःच्या नेतृत्वाखाली बंगलोर येथ स्थापिलेली 
* इंडियन अकडेमी. ऑफ सायन्सेस ? ही होय. 
अशा रीतारने हिंदी शास्रज्ञांत फूट पडली व 
ह्या कारणानें ह्या दोन्ही संस्थांन्चे काय अपेक्षे 
प्रमाणें. हीऊ शकळे नाही हा खेदाची गोष्ट होय. 
ह्या फुटींचा आणखी एक पारैणाम . म्हणजे 
अलाहाबाद येथें डा. मेघनाथ सहा. ह्यांच्या 
नेवृत्वाखाळी काय करीत असलेल्या “ युनायटेड 
प्राव्हन्सेस अकडेमी आफ सायन्सस ? या संस्थेनं 
नशनलळ अकॅडेमी ऑफ सायन्सेस ऑफ इंडिआ ! 
ह्या नांवानें झालेलें रूपांतर होय, अशा रीतनि 
हिंदुस्थानांत अखिलभारतीय स्वरूपाच्या तीन 
* सायन्स अकॅडेमी ! निर्माण झाल्या. 


शास्त्रीय विशेषज्ञांच्या सामेत्या आणणि 'अकॅडेमी' 
ह्यांतील मुख्य फरक म्हणजे विदेषज्ञांच्या सामित्या 
एकाच विषयाला वाहिलेल्या असतात, तर अकॅडेमी- 
मध्यें सर्व शात्नांच्या शाखांचा विचार होतो. दुसरा 
फरक म्हणजे विशेषज्ञांच्या सामेतींत त्या त्या 
शाखेच्या सवे अम्यासांचा समावेद्ष होतो. पस्त 
अकेडेमाःचे सभासद त्या त्या विषयांतील निष्णात 
निवडले जातात.  अकॅडेमीच्या 


सद्याधनाला आर्थेक साहाय्य 


अशा रीतानें श्ाह्लीय विषयांच्या संशोधनाची 
सोय विद्यापीठांतून झाली व ह्या विषयांची चर्चा 


करण्यासाठी विश्षषशांच्या समित्या व अँकॅडेमी निर्माण 


झाल्या, तरी शास्रीय संशोधनाला . लागणाऱ्या 


पेशाची. व उपकरणांची सोय आवंदइयक' तितकी 


नव्हती, ह्यामुळे कित्येक संशोधकांना आपलें कार्य 
करणें कठीण होत असे. ही गरज भागविण्याकारेतां 
संशोघनकार्‍र्यास आर्थकः मदत करणाऱ्या अशा 
कांहीं सस्था आस्तत्वांत ये जरूर होते. त्याही 
क्रमानें स्थापिल्या गेल्या, 


४४ डू 4 


मार्गे उल्लेखिल्याप्रमाणे लॉड कझेन ह्यांच्या 
कारकरर्दित वेद्यकीय संशोधनासाठी. “ इंडिअन 
रीसचचें फंड असोशिएशन ? ह्या नांवानची संस्था 


आस्तत्वांत आली होतन्चि. ही संस्था कांहीं सशो- 
धकांना किंवा संस्थांना आर्थक साहाय्य देऊन | 


संशोधन करून घेत असे. कृषिशास्र व तदनुषंगिक 
इतर शास्र ह्यांमध्ये संशोधन करण्याकारेतां तसेंच 
ह्या विषयांताळ होणाऱ्या संशोधनाचे नियोजन 
व नियंत्रण करण्याकरितां '“लिनलिथगो कमिशन!ःच्या 
शिफारशनुसार - “ इंपीरियळ ( हल्ली इंडियन ञ 
कान्सलळ आफ. अग्रिकल्वरल रासऱचे ' ह्या नांबाऱ्ची 
सस्था १९२० सारली स्थापिली गेली, ह्या संस्थेला 
प्रथम दर वर्षी ५ लक्ष रुपये खर्चासाठी देत असत. 
हती ह्या संस्थेच्या खर्चाकरितां हिंदुस्थानांतून 
निर्यात होणाऱ्या कांहीं पदाथौवर बसावेलेल्या करांचे 


उत्पन्न लावून दिलें आहे. ह्या संस्थेच्या कार्यांचा व्याप . 


अलीकडे पुष्कळच वाढला असून विशिष्ट पिकांच्या 
संश्ोधनाकारेतां निरानेराळीं केंद्रे उत्पन्न करण्यांत 
आलीं आहेत, दुसऱ्या महायुद्दाच्या सुरुवातीनंतर 
शास्ताय ' इंडिअन कोन्सिळ ऑफ सायंटिफिक अन्ड 
इंडस्ट्रिअल रीसर्च: (शास्त्रीय व औद्योगिक संशोधना - 
च भारतीय मंडळ ) ह्या नांवाची संस्था स्थापण्यांत 
आलीं, देशांत होत असलेल्या संशोधनाचा आढावा 
घेर्णे' व संशोधनाला देशाच्या गरजांनुसार योग्य 
अर्से वळण लावणें इत्यादि कार्य करण्यासाठी, एकं 
मध्यवती संस्था पाहिजे होती. हें कार्य करण्यासाठी 


'अंमेरिकेताळ “ नंशनल रीसर्च कौन्सिल सारखी 


एखादी संस्था असावा वं तिनें. देशांतील संघ 
विषयांतील संशोधनाचे संघटन करावें अशी सूचंना 
* नशनल इान्स्ट्ट्यूट ऑफ सायन्सेस । ह्या संस्थेस 
केळी होती, आजमि्तास तरी अशा तऱ्हेची 
मध्यवर्ती संस्था आस्तत्वांत येण्याचा संभत्र दिसत 
नाहीं. . . 


: ह्या सर्वे योजनांशिवाय जे संशोधन विद्यारपाे 
व्यक्ती किंवा खाजगी संस्था ह्यांच्याकडून सामग्रीच्या 
अभावी होत नाहीं अद्य प्रकारचें मौलिक संशोधन 


करण्याकरितां त्या त्या. विषयांसाठी राष्ट्राय प्रयोग- 


शाला अस्तित्वांत थेत आहेत. अश्शा तऱ्हेची 
स्सायन/ शाज्ञाची राष्ट्रीय प्रयोगशाळा पुण्यांत 


अ. 


4 
3४५ 


४५992 
“५००५440509 


3: 


450019 


४ 


४१४ र 

/.:0341. 

02) ०2092 
केट "तट 


नवभारत 


1७७ ९ 


स्थापन होणार असून तिच्या उभारणीचं कायं सुरू 
आहे, संशोधनास लायक अर्शी माणसे हिंदुस्थानांत 
पाहिजे तितकी 'मिळत नसल्यानें, या प्रयोगद्यालांचचे 
कार्य सुरूं होण्याच्या कार्मी कांही अडचणी उत्पन्न 
होत आहित. तथापे या अडचणी कालांतराने दूर 
होतील अश्शी खात्री वाटत. 


व्यापक दृर्टानें पाहिल्यास, हिंदुस्थानांतील संशो- 
घनांचें कांय अद्यापि प्रथमावस्थेत असल्याचें दिसुन 
येते. कांहीं नामांकित व्यक्ती वगळल्यास हिंदी संशो- 
घर्कांचा दर्जी आंतरराष्ट्रीय दृष्ट्या मध्यम्च असल्याचे 


कबूळ करावें लागेल, हा दर्जा वाढवावयाचचा असेल 
तर विद्यापीठांच्या पदवीपरीक्षांचा दजा हलींच्या- 
हून वरच्या प्रतींचा करावा लागेल व विद्यार्पीठांत 
संशोधक अघ्यापक नेमावे लागतील, परीक्षा हॅच ध्येय 
ठेवून चालावया*चें नाहीं, याहि दिशेनें पाऊल पुढें 
पडत आहि; परंतु ते फार मंद गतीर्ने. संशोधनकायीस 
हुलीच्याहून फार मोठ्या प्रमाणाने आर्थिक-मदत 
करावी लागेल, असें झालें व संशोधकांनी आपल्या 


देशाच्या गरजा येथे उपलब्घ असलेल्या .सामम्रतनिच 


कश्या भागवितां येतील या विचाराने जर .झेशोधन 
केलें ततर देशांतील बरेच प्रश्न सुटतील अर्से वार्यते, 


* ळयतत्त्वाचे अधिराज्य 


: अभिरुची!च्या १९४९ च्या दिवाळी अंकांत श्री. ना. ग. जोशी यांनी ' ल्यत्त्त्राचें 
व्य़ापक स्वरूप ? असा एक लेख लिहिला असून त्यांत ,लयतत्त्व हें मूळ निसर्गात कर्से आहे, सानव- 
'ज्ञातीच्या विकासाच्या निरनिराळ्या अवस्थांतून या लयतत्त्वाचा स्फूर्तिप्रद विळास कसा दिसून 
झाला आहे, याचें ऐतिहासिक दृष्ट्या दिग्दशैन केळे आहे, ': ,निसगीतील ल्यतत्वाचें स्वरूप कोप्रात्याहि 
निश्चित नैसर्गिक क्रिर्येतील समतोलपणांत आढळतें, समुद्राच्या लाटा, प्रकाशलहरी, ध्वनिलहरी :क्रिंवा 
विद्युच्छाक्ते यांमधील कंपनक्रियेत हॅचच तत्त्व मूलभूत असते,,,... माणसाला ही जी स्वराची देणगी 
मिळाली. ती लयतत्त्वार्च सर्वांत महत्त्वार्चे कार्य आहे.... मानवाचे इतर प्राण्यांहून वेगळेपण ख्या त्तॉनि 
गोष्टीत दिसतें .त्यांपैकी दोन गोष्टी मौलिक ल्यतत्त्वाच्या द्योतक आहेत--उमें रहार्णे व ्राब्द ब्रालणें, 
९ तिसरी गोष्ट म्हणजे पंजाची विशिष्ट स्चना की जिच्यायोर्गे त्याला बोटांचा एथक्पणें उपयोग करता 
येतो. ),... ( लयतत्त्वाचा ) सुजनक्षम विकास माणसानें आपल्या स्वतंत्र शक्तींन केला. ही शाक्ते म्हणजे 
निसगैनियमांनी उत्पन्न होणाऱ्या पुनरावतेनाचे यांत्रिक वरूप गोण करून एखादी. लयबद्ध 'क्रियो. सहजी 
करण्याची माणस!ळा लाभलेली मानसिक (( 104081007८ ) स्मृतिशक्ति होय. यायोगेंच त्याच्यांत 
* कन्डिशन्ड रिफ्रेक्स ? निर्माण होत असतो. या मानसिक झाक्तीमुळें त्यानें जी वैयक्तिक व सामाजिक 


भ्गाते कली आहे त्यांत ही लयंबदध गतति आढळून येते, विशेषतः धार्मिक 'त्रिधी, संस्कारसमारंभ, सामाजिक . 


परंपरा, व्रिविध हुन्नरकला आणि लोक्रजनित्त क्ला यांमर्ध्ये ती प्रामुख्यानें. आढळते. 


ह । श्‌ 


क्र 


। बाइल, गेल्यूतंक, अव्होगड्रॉ 
सिद्धान्त; किप्स अरेटस्‌, गाइस्लर टयूब, ळीबिर्‌ 


ह 


>. शास्त्राय 


डॉ. श्रीघर दत्तात्रय लिमये 


रसायनशास्त्रातील परिभाषा 


रसायनशास्रांतील पारिभाषिक शब्द अनेक 
प्रकारचे आढळतात. काही मूलद्रव्यवाचक असतात; 
वांर्ही त्यांच्या सयोगांन्चे व मिश्रणांचे असतात. कांही 
साधनसामग्रीविषयक असतात, तर कांहीं पद्धात, 
प्रक्रिया, कल्पना वा सिद्धांत यांच्या वाचक असतात. 
त्याचप्रमाणे निरनिराळ्या पारमाणांचे वाचक असेहि 
कांही शब्द रासायनिक विवेचचनांत वापरावे लागतात. 
पारेमांषा भारतीय असावी अर्से 
म्हणणारांतहि वरील प्रकारच्या शब्दांतील कोणत्या 
समूहांतील इंग्रजी शब्दांचे भारतीय प्रातिशब्द 
बनवावेत याविषर्यी सध्यां एकवाक्यता नाहीं. या 
: प्रश्नाचा बिकटपणा वाढण्याचे आणखी एक कारण 
अर्से आहे कीं ज्यूल, वोट, फॅस्ड, कूलम्ब या- 


सारखी पारेमाणें; किंवा जरूम॑नियम्‌, पोळोनियम्‌ , . 


हाफानेयम यांसारखी यूलतत्त्वांची नार्वे; किंवा 
चाटेलियर यांचे 


केन्डेन्सर इत्यादी साधनांची नांवे-यांच्या संबंधांत 
त्या त्या संशोधकांच्या भावना वा त्यांच्या- 
. विषर्यीच्या इतरांच्या पूज्य भावना निगडित आहेत 
हे. होय. त्याचप्रमाणे “ हाळियम !”सारखी -नांबे 
शास्त्रीय इतिहास डाळेयांपुरढे उभा करीत असल्यानें 
तींकां म्हणून बदलावीत असाही प्रश्न केला जातो. 
आणि त्यांत तथ्यही आहे. उलट पक्षी, तांबे, रुपें, 
सोनें, लोह, पारद, त्रपु, जस्त ( यशद ) इत्यादी 
जीं तश्वे॑ (मूलद्रव्ये) आपल्याकडे पूर्वापासून 


ठाऊक आहेत त्यांचीं नांवे टाकून आपण परकी 


नंब, ५ . । ::2- 


॥:. ३ 2 >: 


कां घ्यावयाची असाही प्रश्न येतो. बरे, ही नार्वे 
प्राचीन म्हणून घेतलीं आणि नवीन तत्त्वांची. परकी 
घ्यावयाची म्हटले तर त्यांच्या संयोगांन्ची नांचे 
घेडगुञजरी स्त्ररूपार्ची होणार. जसे, लोह-ऑक्साइड, 
ताम्न-नायट्रेंट, पारद-छोराइड, रजत ब्रोमाइड इत्यादि, 
तेव्हां एक तर सवच्या सवं नांवें परकी इंग्रजींत 
आहेत तशींच्या तशी घेर्णे किंवा सर्वांना देशी 


पर्याय काहून ते रूढावैणें अते दोन मार्ग उरतात. . ' 
यांतीळ पहिला मार्ग हा अगर्दी सोपा, . अल्पतम : 
' कष्टाचा असल्यानें तिकडेच बऱ्याच जणांचा कल 


साहाजेकच असतो. परंतु तर्से करणें म्हणजे संव 
रासायनिक पारेभाषा'च इंग्रजी घेतल्याप्रमाणें होते 
आणि आपलें मूळ उद्दिष्ट जे सुलभ शास्त्रीय ज्ञान- 
प्रसार त॑दूरावतें. म्हणून आधिक कष्ट पडले तरी 


दुसरा मार्गच संपूर्ण भारतीय पारिभाषेन्या पुरस्कत्यीरनी 


स्वीकारला आहे. 


प्रस्तुत ळेखांत मुख्यतः रासायनिक. मूलतत्वे . 


नि त्यांचे संयोग ( केमिकल एटले्मेट्स अँड देअर 


कांपाउंड्स ) यांचा विचार करावयाचे योजिले 


आहे, पूवीर्ची पंचमहाभूतांची कल्पना ' जाऊन 
सध्यां शात्ञश्र तत्त्वंख्या ब्याण्णव असल्याचे 
मानतात. विश्वांतीळ अनंत दर्व्ये यांच्या 
संयोगानेंच निर्माण झालेलीं आहेत. ही सर्व त्ते 
कांही एकदम सांपडलेली नाहीत. त्यांतालि कांही 
माणसाच्या हाती. लागलीं तर कांही 
शास्रश्ांच्या वाढत्या परेश्रमाबरोबर सांपडत गेलीं, 
तत्त्वांची मूळ कल्पना रोंबट बॉईळ नामक एका 


नंतंर 


२२५५ 3९ 


० १/ १-८ डं 
]१९१५५८४१.१३१॥७५ ७७ 
७१४७१५७४४४ ळे 


११५७ 


7१९0”. /75: 


हर ग; 


इंग्रज रसायनशासत्रश्याने प्रथम पुढें मांडली, जो 
षदार्थ फोडूंन दोन मित्न नि आधिक साचे पदाथ 
मिळत नाहींत, “अशास त्यार्ने तत्त्व ( मुलद्रव्य ) 
ही संश्ा दिली. सामान्यतः बॉईलरचे नांव न्यानें 
वायूंच्या वर्तणुकीसंबेधी केलेल्या नियमांमुळे आधिक 
प्रासेद्ष आहे. ठराविक तापांकाला वायूचा दाब 
आणि आकारमान यांचा गुणाकार स्थिर असतो 
हा तो नियम. परंतु बाईलचें नांव आधुनिक 
रसायनश्ास्त्राच्या आद्य महर्षीमर्घ्ये गणले जातें 
याचे कारण त्याने किमयागारांच्या गूढगुंजनात्मक 
भाषेपासून रसायनशात्राची मुक्तता केला आणि 
'ससायानैक मूलतत्त्वाची कल्पना मांडली, यासाठीच 
मुख्यत्वेकरून होय. आधुनिक भौतिक शास्राच्या 
दृष्टीनं. बोईलची वर स्थूलमानाने दिलेली तत्त्वाची 
व्याख्या तितकीशी समाघानकारक नसली तरी 
ती. सामान्यतः, कामचलाऊ म्हणून वापरण्यास 
अडचण नाही 

आपण मूलतत्त्वांची इंग्रजी नामावली घेऊन 
ही नार्वे. कशी पडली हें पाहूं लागलो तर असे 
आढळतें. कीं, त्यांतील कांहींच्या संबध त्या त्या 
मूलतंतत्वाच्या गुणघमीशीं असतो, कोंहींचा त्यांच्या 
उत्पत्तीशीं असतो, तर काहीची नांवें संशोधकांनी 
आपणांस प्रिय असलेल्या भूप्रदेशांच्या नांवावरून दिली 


आहित. सामान्यतः, मह्याविद्यालयीन पाठ्यक्रमामध्ये. 


या.' तत्त्वांचा अभ्यास केला जात असला तरी या 
नामकरणाकडे फारसें लक्ष विद्यार्थ्यांस पुरविता 
येत. नाही. यापुढें कांही तत्त्वांच्या इंग्रजी नांवां- 
- विषयांची अगर्दी त्रोटक माहिती.दिली आहे. 

(१ ) हायड्रोजन ( घ?१०४५ )-हें नांव 
१७८३ मध्यें लब्हायाथेए या फ्रेंच शास्त्रज्ञाने दिले 
कारण याच्या ज्वलनार्ने' पांणी बनर्ते, प्रकि भार्षेत 
घळ पाणी, - ९५७७- म्हणजें निर्माता, : 
अर्थ आहेत 

९२) हेलियम ( प्रगांप्रा७ )--पूर्यामोंवतींच्या 
वातावरणाच्या वर्णल्खावरून १८६८ मध्ये या 
तत्त्वाचे आस्तत्व शास्त्रज्ञांच्या प्रथम दृष्टोत्पत्तीस 

"आलें., म्हणून घछ1०४ ८ सुर्य, या म्रीक शब्दावरून 
त्यांनी. त्याचे नामकरण. केलें. पुर्ढ पएथ्वीवर 
सांपडणाऱ्या . कांही खानिजांपासूनाहि हे मूलतत्त्व 


नवभारत 


डेव्हाने १८१० च्या संघीस दिलें 


- डे 


यांच्या 


मिळतें, असे हिळेब्रांड आणि रमते 
प्रयोगांवरून आढळून आले, 
( 1 | लिथिअम ( 18))0/)1)1)/1 १-क्षारक 


घातूंच्यांत ज्याची गणना. होते अद्या या तत्त्वाचे 
नांव, 701०8 > दगड, या ग्रीक शब्दावरून / 
आलिले आहि. हँ मूलतत्व  सिकतेसह संयुक्‍त 
अवस्थेमध्ये कांही खानेजांमध्ये सांपडतें ्ी 
(४) बेरिलियम ( छग्णयाण्ण )- हॅ. 
क्षार मृत्तिका घातूतीळ सवोत. हलके मूलतत््तवा - .. 
असून ते 8भ] नांवाच्या खनिजांत सांपडतें *. टं 
(५) नायटोजन ( औंक०्ट्भा )-याचा . * डी 
घात्व्थ ( ०) निर्माण 'करणाराः' अता आहे; 
षा चें रसायनशास्त्रीय नांव * पोटोरीयंम्‌ 
नायट्रेट ? अर्से आहे. ग्रीक ४०० याचा अर्थ 
वास्तविकपर्णे 8०फप्ण (७॥७००8(० असा आहे. 
परंतु चॅप्टळ नामक शास्रतशञाने .(१८२३), 
ग्रीक औंध चा 'अथ ७ आहे, अक्या क 
चुकीच्या कल्पनेर्वे औआंध०शभशा हे. नांव दिले, 
त्यापूर्वी . लव्हयायासएर्ने ( १७७२ ) त्याचच वायूस 
4200 “ जीवनास पोषक नसलेला ? असें आधिक . 
सार्थ नांव दिलें होतें ति 
(६) कझोरिन (जाळ्या )- खोल 
£ हिरवट पिंवळा ? या ग्रीक घातुपासून हे नांव : :: 
साधलेले आहे, या वायूचा  छोघ १७७४ 
मध्ये शीळे नामक शझांख्रशञाने लावला असा... . ४ 
तरी त्याचे सांप्रतर्चे. रंगावरून. पडलेले. नांवं .. - . 


(७) ज्रोमिन. (०७७ ) -आक २ 
8/00008: तीब्र वास, यापासून हें नांव देण्यां आलें . : 
आहे, याचा शोध १८२६ मध्यें ' बॅलाड नामक... ....'$ 


. र्सायनशास्रज्ञाने लावला, हें मूलतत्त्व आतिशय - :-:. 


जहाल असून. हुंगळें असतां नाक, घसा, फुफ्फुसे की 
यांचा दाह होतो हग 

(८) आयोडिन (155७ )-ह. नाव. 
त्याच्या जांभळ्या रंगावरून पडले ( प्रकि ०१४७ 
जांमळा ). हे तत्त्व झुद्द स्वरूपांत : १८१२ मध्ये 
प्रथम हाती आळे. - ह 

(९) आयनें (.1700 )-ई नांव. सामान्यतः 
प्रचारांत असले तरी त्यांच्या संयोगॉर्ची नांवे बहुतेक 


रसायनक्षास्लांतील परिभाषा 


( फ७'पा1) लोह या शब्दापासून साधिलेला 
आहेत. उदाहरणार्थ, फारेक झ्ोराइड, फेरोसालिकान, 
फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, इत्यादि, 

(१५० ) कोंबाल्ट ( €००४६)-हें तत्त्व ज्यांत 
आहे अशीं खानैजें ईजिप्तमध्ये प्राचीन काळापासून 
कुभकार वापर्रात हाते. परंतु प्रत्यक्ष धातु १७३३ 
मध्यें ब्रांट नामक वेज्ञानेकार्ने वेगळा केला, कोबाल्ट 
हें नांव ' कोबोल्ड ' म्हणजे “भूमिवासी भूत-पिशाच्च' 
अल्या अथोच्या जमन शब्दावरून आळे असावे 
आंगगि. त्याचां उगम या धातूच्या विवक्षित 
खानेजाच्या विषारी गुणधर्मात असावा. 

(११) निकेल ( लश )-कांही प्राचीन 
नाण्यांतून हँ कनित्‌ आढळून येतें. त्या काळीं वापर- 
ण्यांत येणाऱ्या तांब्यांत ( ताम्र ) तें राहून जाई. 
पर्ण] नांवाचें एक खानिज आहि. 
जर्मन भार्षेत त्याचा अर्थ'फसवें तांबे ( छद्य-ताम़र )' 
असा आहे. कारण दिसावयास तर हें तांब्याच्या 
खानिजाप्रमाणे दिसते; परंतु त्यापासून प्रत्यक्ष तांबे 
मात्र मिळत नाहीं. क्रोन्स्टेडने १७५०मध्यें जेव्हां या 
खानिजांतून एक वेगळा धातु काढला तेव्हां त्यास 


, निकेल *! हूं नांव त्याने दिले, 


(१२) बेरियम ( 8६॥ए७ )-हें तत्त्वनाम 
त्याच्या बरायाटिस ( बेरियम सल्फेट ) या संयोगा- 
घरून आलेले आहे. हा पदार्थ वजनाने विशेष 
जड असल्यामुळे त्यास ग्रीक 38178 > जड किंवा 
भारी, या अथाच्या शब्दावरून तसें नांव पडलें. 


(१३) पोलोनियम ( ऐगग्पांपण )-ल्हे 


नांव मादाम क्यूरी या संशोधिकेने आपल्या माय- 


देशाचें नांवावरून ( ?०11019-पोलड ) दिले. 


( १४ ) हाफ्नियम (तर्पण )-कोपन- 
हेंगन नगरांत प्राध्यापक्र कोस्टर आणि हेवसे 
यांनी हें मूलतत्त्व प्रथम शोधून काढले ( १९२२ ) 
आणिःत्या गांवच्या '। हाफानेया ” या नांवावरून 


-दाफानेयम हृ नांव बनावले. 


तत्त्वांच्या इंग्रजी नांवांमधील कांहींचा परिचय 


'करून घेतल्यानंतर आतां तत््वांसाठीं सुःचविण्यांत 


आचाय रथुवीरांनी तत्त्वांचे नामकरण करतांना 
जी पद्धाते स्वाकारळी आहे ती अशी 

(9 ) प्राचीन काळापासून आपल्याकडे ज्ञात 
असलेली मूलतत्वे (दहा) 

(२ ) प्राचीन काळापासून ठाऊंक असलेल्या 
पदाथोशीं निगडित असंलल्या मूलतत्वांची नांवे त्या 
पदाथोचे नांवावरून नवीन बनाविली (सोळा ) 
उदाहरणार्थ, अंगार-प्रांगारसकावेन; 'चूण-चूणीतु- 
केळुशियम; टंकण-टांकण >बोरॉन; कुप्य-कुप्यातुऱ्र 


झिंक; सिकता-सैकताऱ्न्सिळीकान; स्फटी-स्फट्यातु 


>. 2 क 


ऱर्‍अल्युमिनियम;वेडूये -विड्डूर्न्म्राराछेयम; वंग-वंगक 
ऱर्‍् टेळूरयम 

(३ ) भारतीय रसविदांच्या वापरांत असलेल्या 
“जारण?? या शब्दापासून इंग्रजींताळ ऑक्सिजन- 
चचा भारतीय पर्याय “जारक?? असा नवा बनावैळा 


(अक) 


व्युत्पत्तिदृष्ट्या सस्क्त उदजन आणि भास्वर यांचे 
पर्याय होत ( दोन ). 

( ५) ग्रीक भाषेतून विशिष्टयुणघर्मद्शक अंशी 
अर्‌गॉन, क्रिप्टोन,त्रोमिन, आयोडेन आणि क्रोमि- 
यम अशी जीं नांवें इंग्रजींत घेतलेली आहेत, त्यांचे 
समानार्थी संस्कृत पयाय अनुक्रमें मन्दाते, दुराप्री; 
वणांतु, जंबुकी, लानाते असे नवीन बनावेळे 
(पांच ). 


(६ ) वरीलप्रमाणे लंटिनभघधून इंग्रजीत 


घेतलेल्या फ्ल॒ओ(रेन; इंडियम, रोडेयम आणि रेडान र 
यांचे समानार्थी संस्कृत पयीय तराखिनी, नेलातु, ... 


तेजातु, तेजसाते असे नवे बनावले (-चारं 


>>> 


(७ ) सहा; तत्तांच्या नांवांना उंपसंगे लाबुन. . 
नवीन मूलतत्त्वांची नांवे बनविली, उदाहरणार्थ, 


वणातु ( मोलिब्डेनम ); किविरला (आयरोपेियम); 
प्रेजातु ( प्रोटोअक्टिनियम ) 

(८) तत्त्वाच्या अथवा त्याच्या कांही 
संयोगांच्या विशिष्ट रंगावरून कंवा वर्णलेखे- 
रेषांवरून किंवा ज्योतीवरून कांहीं नावे दिली 
आहेत (११ ), उदाहरणार्थ, ' आपीतलोा 


आलेल्या भारतीय नामकरणपद्धतीचा विचार ( निओडिमियम ); मेचाम्ने ( सेलेनियम ), 
कळ. 5 शोणातु ( स्ट्रान्शियम ); हृयातु ( बेरियम ) 
- ३५ 


(४ ) इंग्रंजी हायड्रोजन आणि फोस्फोरस हे 


२! 2001000000, ) रि” : 
0७0०//0/0000000000,00000006007,0,000000.8 
८७2५५८८७०८ ४५८०८१९,५४ ६८३८८८५ ४॥१७७॥७३१५४ :."२८८७ 


4, 


> ४६५८५५६८६७ ७५५५५५७ ५/४५११५५७७ ८५-०७ ००७ 


४ 


नवभारत 


(९ ) कांही तत्त्वांची नांवें त्यांचे किंवा त्यांच्या 
संयोगांचे गुणघम॑ ध्यानांत घेऊन, किंवा तीं कोठें 
किंवा किती प्रमाणांत मिळतात, अथवा त्यांचे 
उपयोग यांवरून दिली आहेत (३७), 
उदाहरणार्थः- काह्यातु ( कोलंबियम ); रोचातु 
( व्हॅनोडयम ); स्तोकातु ( स्कॉडयम ); मृज्यातु 
( कॅडमियम ); भ्राजातु ( मॅग्नेशियम ); दहातु 

- ( पोटाशियम ); चेडातु ( टंगस्टन ); महातु 

“_ ( हाटनम ); निचूषाठु ( पॅलेडियम ). 

संयोगांची नांवे 

, अशा रीतोंन बनाविलेल्या नांवांपासून संयोगांचची 

नांवे सिद्ध करावयाची तर प्रत्यय आणि उपत्ग 

*_ हवेत. इंग्रजीत 8ए७-, 8ए९'-, 0९'-, ॥४00-, 
गाला0-, क-, ७-, 00४9-, ०"पाट, ॥०९(8-, 

-' एक्ष क 0४70-, र्‍ंवे& ५8, -8(९, -0प७, 
चट, -०पाल नापपा, -0पा पा, -891९, -8९76, 
-0, -७], -०08 इत्यादी उपसर्ग आणि प्रत्यय 
वापरले जातात. उदाहरणाथ, आपण 01110010 
हें मूलतत्त्ववाम घेतलें तर त्यापासून ०01011१९ 
काळा 8&, 1४०००१७, ल]0ा०फड, 
भअर]०णळश'-ला1गाठ, हंण०-या]०ठव€, ॥1- 


॥.. . ळाळ्यांतढ, इत्यादी अनेक शब्द बनळेळे आढळून | 
१: .. . येतात, भारतीय पारिभार्षेत हें. काम रथुबीरांनी 


: । . उप-, पर-, आति-, ऊर्घ्व-, सम-, परा-) 


१: . एक-, दि-, त्रि-, पुरु--एय,-इय,-य,-इक; 


-इत,-ईन्य,-एन्य, “व,-सु,-आ इत्यादी जुने-नवे 
प्रच्ययोपसगै वापरून साधिळे आहे. 

उदाहरणार्थ, भाखर (कॉस्फोरख-_)-था मूल- 
.तत्त्वनामापासून भाह्वीय, आधिभास्वीय, भारसवत,उप- 
भाखत, भारखतातु, भारायिक, -भारस्वरिय, सम- 
भासिक अत शब्द-इंग्रजांतील अनुक्रमें फॉस्फेट, 


£ ही घटनासमिति सुरू होऊन आज २ वर्षे, ११ महिने १७ 
*  ापल्या घटनाससिमितीची ११ आधिवेशर्ने होऊन त्यांना १६५ दिवस लागले. त्यांपैकी ११४ दिवस. 
॥.  .'बटनेच्या मसुद्यांचा विचार करण्यांत खर्च झाले. घटनामसुद्यांत आज देवटी ३९५ (47धरंबळ.) कलमें व. 
हट (8 9वेया ) पारेशिष्टे आहेत, या घटनामसुद्यांना एकंदर ७६३५ 


त्यांपैकी २४७३ उपसूचना प्रत्यक्ष मांडल्या गेल्या. 


सुपरफॉस्फेट, फॉस्फाइट, हायपो-फॉस्फाइट, फार्फो- 
नियम, फॉस्फोनिक, फॉस्फोरिअरू, मेटॅफास्फोरिक 


यांचे 'पर्यायवाचक बनविता येतात. यावरून, 
भारतीय पारिभाषाही “तितकीच रूवच्िक आणि. 


उपयुक्त कशी आहे हें दिसून येईल, 


या पद्धतीची एकदां नाट ओळख करून घेतली : 
म्हणजे नवखेपणामुळें वाटणारा अवघडपणा जाऊंन . . 


ती सहज अंगवळणी पडतं जाते असा अनुभव 


: आहे. अडचण आहे ती नवीन विद्याथ्यीची. नसून 


पूर्वी ज्यांचे इंग्रर्जामधून शिक्षण झालेलें आहे 


त्यांच्याकडून येणारी आहे. परंतु, देशी परिसाषेचा 


उपयोग करून स्वभाषांतून शास्रीय शिक्षण दिल्यास 


होणारा लाभ एवढा मोठा आहे कीं तो ध्याना. .... 


येतांच आज क्काचेत. अपरिन्विततेमुळे दिसून येणारी 
उदासीनता, उपेक्षा वा विरोधी बृत्ति दही जाऊन .. . 


तेथ उत्साहाचे आणि आत्मीयतेचे वातावरण 


निर्माण होइल यांत संशय नाही. म्हणूनच भारतीय 


रसायनशास्त्रशांनी देशांत रसायनशास्त्राचा प्रसार .. 
सुल्मतेनें व्हावा यासार्ठी रघुवीरांनीं सुचाविळेल्या _. - 


पद्धतीचा 
एकत्र 


अभ्यास र करून, 


, त्यासंबंधी 
विर्‍चारीवीनमय र 


हां म्हणतां रूढ होऊन जाईल आणि आवश्यकते- 
नुसार ' त्यांत सुधारणाही होत . राहतील. यासाठी 


आवश्यक तेथें ती सुघारून एकदां भारतीय... . 
रसायन-पारेभाषा सुनिश्चित करून टाकली पाहिजे, : वि 
अशा प्रकारें सर्वसमंत झाळेळी शब्दावली प्रत्येकाने . . 
शक्‍य तेर्थे वापरावयाचे मनावर घेतल्यास ती हां. 


केंद्रीय शिक्षण-विभागानें पुढाकार घेऊन देशांतील * 
रखायनशास्त्रश आणणि भाषाकोवेद यांच्या. एका. 


प्रातिनिधिक सार्मतीची नियुक्त करप्यांचौ: वेळ की 


खचित आलिलीं आहे. 


३३ 


.. आ: ४. 28 
दिवसं होतीळं, या अवधीत. 
उपसूचना सुचावेल्या होत्यो. - 


"7डः भी. रा. आंबेडकर, ( २५ नोव्र १९४९) 


'_ 800107101011106. 


' लेखाच्या 
थोडक्यांत सारांश असा आहे काँ, '। २६ जानेवारी 


ल्क 
क 2 धडे पकड क...” कक. 
रि -* र: दू र: 
"नत ती 
<. म, 


आंध्चा ये. शः दु. जावडेकर 


आमची राज्यघटना आणि आमचे राजकारण 


6 तु९ 1158 10: 08 ००06९00 काप 11606 णा पटा वश 0०"'७०ए. ९ १1 पड 


1708176 0प" 0011008) तशाण०ला'9०ए 8' 50081 तह्ण00ा'90७ 85 फश] ... 


26, 1950, 


(01 उ8&1पक्का'५. 


९ छाया 1806 €वपक्यापेऊ उ णार छावे उ06वप्चा] फण य 80लंडा हात 
क ग्रापडा; 10४९ 18 ०0१'७ताढ 101 ७; 10 ९811160581 00581010 


ग)0॥)61, 0" ९88 ॥॥1॥08९ फ00० 8पी”छि',. ती'गत उग€वप9ाए फाया ल ण) ९ 


३"पटपा'8 0 0010128] तभ्ा00'90४ फटा 15 8858011019 185 50 ]800फं०्पंडाण 


एप] पू, ?-- 97. वैकफश्‍काढा' 


हिंदुस्थान खतंत्र झाला आणि स्वतंत्र भारताच्या 
घटनापारिषदेनें स्वतंत्र भारताची एक लोकशाही 
स्वरूपाची राज्यघटनाहि बनविली. या घटनापरिषदॅंत 
हिंदी राष्ट्रसभापक्षच प्रचंड बहुमताने. नांदत होता, 
अर्थात्‌ ही राज्यघटना त्या पक्षानेंच बनविळी आहे 
अर्से म्हटल्यास त्यांत फारशी आतिशयोक्ति होणार 
नाहीं. परवा या राज्यघटनेचे तिसरें वाचन मंजुर 
झालें, त्यावेळीं मसुदातमितीचे अध्यक्ष डॉ. 
आंब्रेडकर यांनीं या घटनेचे खरूप विशद करतांना 
आणि तिच्यावरील आक्षिपकांना उत्तर देतांना जं 
भाषण केळे, त्यांतील एक महत्वाचा उतारा या 
मथळ्याखाली दिलेला 'आहे. 


"९५० या दिवशी राज्यघटना अमलांत येईल, 
त्यावेळी. . आमच्या राष्ट्रीय जीवनांत एक विचित्र 


शवतगात ॥देसूं लागल, ही विसंगाति म्हणजे आमची 


राज्यघटना राजकीय लोकशाहीवर उभारली असून 


: ही राजकीय समंता- आभच्या सामाजैक व आर्थिक 


जीवनांत उतरलेली नाहीं, राजकीय समता व 
खातंतर्य यांची सामाजजक व आर्थिक विषमंतेशी 


त्याचचा 


घातडी गेलेली हा सांगड तोंडून टाकून आपण 
सामाजजक व आर्थिक समत। त्वरित स्थापन केली 
पाहिजे, नाहींतर इतक्या प्रयासाने या घंटना-- 
परिषदेने राजकीय लोकशाहीचा जो डोलारा 


उभारला आहे तो जे सामाजजक व आर्थिक विषम- : : 


तेने पीडिळे जात आहेत, ते उलथून पाडतील.!? डॉ. 
आंबेडकर आमच्या सामाज़ेक व आर्थिक जाॉवनाचें 
वर्णन करतांना म्हणतात १ ॥॥९॥७५१ए७०11 1115 
8 80लंलंए 08500 00 ऐ॥९ ७1 ला]2 ण 


डा'8त०त गाश्‍वपका, फला गाटकाठ 


९]6एछठा 10" 80100 कावे वथ्टशाषितळा ठा 


ा9ि' ठफणाश'5. (07 ॥॥0 ९001010110 0181९, : 


७ 1806 ७ 80९6७ जगा एणाला एटा 
88 8010 फ0 ॥8ए७ 1101110180 फव 


'85 8४७४ 108)र्‍ फाण0 ॥ए6 7 ९॥२५॥ 
0०एश"ए. फऑाणिळ्प; ती२ाशिणा ण छते. 


€वूपकी] ४, ॥0शर्ऱ ए०पात 0९10 लाटा 


पाका) & ९08 01 8] (आमची समाजघटना 
एकाहून एक श्रेष्ठ अशा सामााज्ञेक थरांनी बेनलेढी 
असून आमच्या आर्थिक जीवनांत कांद्दींच्या पारशी. 


/ .- १ 


*रइर्जउ 3 35% 
_"पेऊओरऑ अअअः 
फम 


र 


4 
र 
> 


. राज्याचा 
- केला, 


नवभारत 


विपुल संपात्त आहे, तर इतरांना नितांत दारिद्यांत 
रखडावें लागत. आहे. बंधुभावना आणे समता 
यांच्या अभावीं स्वातंत्र्य ही केवळ माया ठरणार 


आहे!) ?? 


डा. आंबेडकर यांनी आजच्या राज्यघटने'चें 
वणेन करतांना हे जे उद्गार काढिले, ते अगदी 
यथार्थ असून त्या राज्यघटनेच्या चांगुलपणाचा 
किंवा वाईटपणाची कसोटी तिच्यांतून सामाजेक व 
आर्थिक लोकशाहीची निवज करतां येईल किंवा 
नाही यावरूनच ठरणार आहे, हा बोध आपण 
त्यापासून घेतला पाहिजे. 


लोकशाहीचे भांडवलदारी स्वरूप 


आमच्या देशांत ही जी नवा लोकशाही उदयास 
येत आहे, तिचे खरूप कसें आहे असा प्रश्न 
न आज जगांत जिला भांडवलदार लोकशाही 
( €व्यार्‍यपाडा 19९1100907 ). असे म्हणतात, 
तर्सेच तिचे आजचें स्वरूप आहे असं म्हणावे लागते, 
सुमारें पावणेदोनशें वर्षोपू्वी अमेरिका ब्रिटिश 
साम्नाज्यांतून फुटून सखतंत्र बनली व तिने संयुक्त 
ण्य स्थापन करून एक संपूर्ण लोकशाही 
नवा नमुना जगांत निर्माण 
त्या वेळीं एवढें मोठें राज्य राजावांचून चालूं 
शकते, हीच गोष्ट लोकांना अपूर्व वाट्ली. पण 
आज होच अमेरिकन लोकशाही भांडवलदार 


'होकशाही या नांवार्न जगभर प्रासेद्ध झाली आहे. 


तसर आम्ही जगाच्या इतिहासांत कांहीं शतर्के मार्गे 
पडलो असल्यान अमेरिकन संयुक्त राज्याच्या नमुन्या- 
,.वर आमच्या. भारताचा राज्यघटना' 


ना, आमच्या देशांत निदान राजकीय 
प्रजेचें.प्रभुत्व हां तरले राज्यघटनेत 
नमूद होत आहेत, याबद्दल आम्हांस धन्यता वाटत 
आहे. पण. ज्या. लोकशाही राज्याची - उभारणी 


करतांना धानेकांच्या मालमत्तेच्या हक्काला मूलभूत 


इक्कांत स्थान प्राप्त होते,. पण ज्या राज्याच्या 

घटनेत कामगारांच्या काम मिळण्याच्या हक्काला व 
ची रू र 

कारभत्ता देण्याच्या सरकारच्या कतब्याला केवळ 


भ्र 


: "थय म्हणून मान्यता देण्यांत येते, त्या लोकशार्ह्ला 


बनत आहेव. 
जगांत लोकशाहीचा उदय झाल्यानंतर दोन शतकां- . 
नंतर का होई 

'होकद्याही आणि 


धनिकशाही स्वरूप प्राप्त होते, हा गेल्या दोनशें 
वर्षोतील जगाच्या इतिहासाचा घडा ज्यांच्या 
अंतःकरणावर ठसलेला आहे, . त्यांना आपल्या 
देशांत स्थापन होत असणाऱ्या या नब्या भांडवलदार 
छोकशाहाबिद्दळ धन्यता न वाटतां, ती राज्यघटना 
बदळून घेण्याचा हक्क कसा बजावतां येईल, याचाच 
विन्चार त्यांच्या मनांत प्रथम येईल, हें उघड आहे. 


पं. नेहरू हे राष्ट्रतभापक्षाच नेते आहेत आणि 
राष्ट्रसभापक्ष शेतकरी-कामकरी राज्याचा, 
समाजवादाची आणि गांधीवादाची भाषा नेहमीं 
बोलत असतो, त्यावरून ज्या घटनापारेषदेंत 
त्या पक्षाचे. निर्विवाद . बहुमत आहे, त्या 
पारेषदेंतून  ब्राहेर पडणारी राज्यघटना 
भांडवलदार ' लोकशाहीपेक्षां भ्रष्ठ प्रतींची 


राज्यघटना निर्माण करूं शकेल, अशी मोठी आशा 
ज्यांनी धारेला असेल, त्यांची. निराशा झाल्यावांचचून 
राहणार नाहीं. हिंदुस्थानांतील समाजवाद्यांनी या 
घटनापारिषदेशी, एकदोन अपवाद सोडल्यांस असह- 
कारच केला होता. ज्या राषट्रसभापक्षाच्या हाती ही 
घटनापरिषदू जाणे अपारेहाय होतें, त्या. पक्षांत 
आपल्या मतास विद्ध महत्त्व देण्यांत येत नाही हें 
पाहूनच त्यांनीं या परिषदेशी असहकार-केला व 
राष्ट्रसमेलळा समाजवादी बनावैर्णे शक्य नाहीं अर्से 
दिसतांच त्यांनीं तो पक्ष सोडून आपला स्वतंत्र पक्ष 
स्थापन केला. अर्थात्‌ आजची राज्यघटना समाज- 
वादी बनली नाहीं, याबद्दल त्यांना आश्चर्ये वाटण्याऱचे 
कारण नाहीं, किंवा नवी निराज्ा त्यांच्या पद्रांत 
पडण्या-चॅहि कारण नाहदी.. 


पण राष्ट्रसभापक्षांत जे गांधीवादी होते, .त्यांची 
गोष्ट थोडी निराळी आहे, त्यांनी या परिषदेत 


भाग घेतला होता आणि आपल्या गांधीवादी विचार- . 
सरणीची छाप त्या घटनेवर पडेल, डअशी त्यांना : 


आकह्या होती. पण आज जी राज्यघटना . तयार 


होऊन बाहेर पडत आहे, तीवर गांधीवादी आर्थिक . 


व सामाजजक ध्येयांचा कांही छाप पडळी आहे, असें 
म्हणतां येत नाहीं. 

यांनी राज्यघटनेच्या 
तिठा मान्यता 

काढिले आहेत : 


०३४ 


यासंबंधी श्री. शंकरराव द्व 
तसऱर्‍्या वान्चनाच्या वेळी, . 
देतां देतां, पुढील उद्गार . 


दि. 


नप 


> ल्क 


ण 


| 


* व्याक्तिस्वातंत्र्याच्या ज्या 


आमची राज्यघटना आणि आमचे राजकारण 


५ 112 ७७ ००0४पएप७०0 10००१९१ 
पणा ण एणाफळा. गी'९९वल्या 800 
तशण००'७०४, ५ वात. ७७% 1001010116 
७९ 50 त ९०0010 1त९81]5 र्ण 
॥॥७॥8७॥७ (191001. ” 
अश्या प्रकारें या राज्यघटनेत समाजवादी 'व 
गांधीवांदी ध्येयांना स्थान मिळार्लें नसल्यानें ती 
भांडवलदार लोकशाही बनली आहे, असें म्हटले तर 
ते चूक ठरणार नाहीं, 


०. जी. > गळी 


अमेरिकेन आपली राज्यघटना बनवितांना 
कल्पना पुरस्कारिल्या 
किंवा फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या पुरस्कव्यानीं ज्या 
विचारांवर आपल्या राज्यघटनेची. उभारणी 
करण्याऱचा प्रयत्न केला, त्यांत व्यक्तीच्या मालमत्तेच्या 
मूलभूत हक्काला 
ज्याच्यापाशी मालमत्ता नसल्यामुळे केवळ आपल्या 
श्रमशक्तीच्या विक्रयानेंच ज्याला आपला उदरनिर्वाह 
करावा लागतो त्या निधन कामगाराच्या 
£ कामाच्या हक्काः'चा व ' जीवन-वेतनाच्या 
हक्का'चा नामनिर्देशहि त्यांनीं केला नाहीं. हें त्यांन 
' कृत्य अन्यायाचे होतें व त्यामुळेच त्या विचार- 
सरणींतून निमाण झालेली लोकशाही ही भांडवलदार 
लोकशाही बनते, असा अनुभव युरोप-अमेरिकेत 
भरपूर आलेला आहे. लोकशाहीला हे भांडवलदारी 
स्वरूप. यावयाचे नसेळ तर समाजवादाची स्थापना 
करून धनोत्पादनाची साधने राष्ट्राय. मालकीर्ची 
बनावि्लीं . पाहिजेत. पण ही समाजवाही दृष्टि 
स्वीकारण्याची आमच्या घटनापरिषदेची 
आज नसली तरी निदान धानिकांच्या मालमत्तेच्या 
हक्काप्रमार्णे निधन कामगारांच्या ' कामाच्या हक्का *चा 
व * जीवन-वेतनाच्या हक्का 'चा तरी समावेश 
तितक्याऱच . निष्ठेने आमच्या राज्यघटनॅत व्हावयास 
हवा होता. एल्‌. टी. हांबह्दोस हे एक व्यक्तिवादी 
व . प्रागातिक मताचे समाजश्ात्रज्ञ होते. त्यांनीं 
“ प्रागातेकवाद !? यावरील आपल्या ग्रेथांतहि या 
*दोन. हक्कांना मालमत्तेच्या हक्काइतर्केंच महत्त्व 
देण्यांत आलें पाहिजे अर्से. म्हटलें आहे ५ “' 7 
एंशा(. ० प्रणार कात. णाढ हटा ४० ४.१२ १३0१ 
७82७ 816 एकी 88. छ्चात 886 


प्राधान्य दिले; पण' 


तयारी 


शेष्टणाड जी. एभाउया खा एमक्शर्ण.”- 
( शा'ची8ण 0. 159 ). पण आमच्या राज्यघटनेने 
या गरीबांच्या व बेकारांच्या हक्कांना नागरिकांच्या 
मूलभूत हक्कांत स्थान. दिलेलें नाही. फक्त “' डाय- 
रोवटेव्ह प्रिन्सिपल्स.!? म्हणून जे एक केवळ ध्येय- 
दर्शक प्रकरण जोडलेले आहे त्यांत सरकारनें आपले 
आर्थिक सामर्थ्य व आर्थिक उन्नाति. यांचा विचार 
करून या हक्कांची प्राप्ति कामगारांना होईल असा 
प्रयत्न करावा, असा मोघम आशीर्वाद देऊन 
ठेविला आहे. सरकारनें हे हक्क जनतेला मिळवून 
देण्यासाठी धानिकांवर कांही भार टाकला पाहिजे 


याचा किंवा या कार्मी मालमत्तावाल्यांवर कांही 
जबाबदारी आहे, यानचाहे उल्लेख नाही. 
सारांश,  घधनिकांना  निरद्योगोनें चेनींत 


जीवित कंठतां येण्यास साहाय्य करणारा स्वामिंत्वा'चा 

हक्क राज्यघटनेनें सुराक्षित केलला असून, त्याला बाघ 
आणणाऱ्या कायद्यांविरुद्ध न्यायासनांत जाण्यांचचा ... 
मार्ग आंखून ठेवणारी, पण. निधेनांना काम ._ 


करण्याच्या शतींवराहे जीवनवेतन किंवा बेकारमत्ताः 
देण्याची कोणतीहि कायदेशीर तरतूद न करणारी 
अशी ही राज्यघटना आहे. म्हणूनच गांधीवादाची 
किंवा समाजवादा'ची ध्येये तीत अंतभूत न झालेली 
अशी भांडवलदार लोकशाही या राज्यघटनेनें स्थापन 
होत आहे याची स्पष्ट जाणीव 
आपण ठेविली पाहिजे. निघेनांच्या 
जीवितसाधनांहून धानिकांच्या स्वामित्वाच्या इक्काला 
आवघिक शाश्वती देणारी घटना या राष्ट्रांत शाश्वत 
टिकर्णे दक्य नाहीं, गां्घावादी वा समाजवादी 


ध्येये जिच्यांत अंतर्भूत झाली. . आहेत, अशी नती 


राज्यघटना हिच्यांतून निमाण: करणें,हेंच अर्थात. यापुढे ' 
गांघावाद्यांनचें व समाजवाद्यांचेंः ध्येय असलें पाहिजे, 


अर्से आम्हांस वाट्ते. समाजवाद्यांनी हीच भूमिका 
स्वीकारली असून लोकशाही मागार्नॅ. व: अनत्या*चारी 


साधनांनी ही राज्यघटना आम्हा सुघारून'ः घेऊं, 


असं त्यांच म्हणणे आहे 


अमेरिका, ब्रिटन आणि भारत 
भारतीय: राज्यघटना ही. वरकरणी. तरी. संयुक्त 


स्वरूपाच्ची ( ४०0५:६॥ )) आहे. ति'चाः अधिपाते 


अनुक्रमणिका 


[./५--1> धे 
>6006069:00467680 225005:29-. ०304 ई:412212 2 रभ... 


नवभारत 


ह्या- दर्टानें पाहिल्यास आती पळा अमकल ेसेद्षां 
ब्रिटिश पद्धतीवर विशेष - बनावेण्यांत आली. .असून 


हा . आनुवैशिक राज़ञा नसून लोकनियुक्त अध्यक्ष 
आहे. या दृष्टीने तिर्चे ब्रिटनपेक्षां अमेरिकन घंटनेशी 
आधिक साम्य आहे. या घटनेने पोटरास्य व 
राष्ट्रीय संघराज्य यांच्यांतील आधिकारांची कायदेशीर 
विभागणी केली असून सामान्य परिस्थितींत मध्य- 
सरकारचे पोटराज्यांतील सरकाखर अतिक्रमण 
होऊं नये अश्शी व्यवस्था केली आहे; तर्से झाल्यास 
न्यायासंनामाफेत हें आक्रमण बेकायदा ठरवून घेण्याची 
तरतूदर्ही केलेली आहे. त्यामुळें जरी या घटनेप्रमाणे 
मध्यसंरकारची .सत्ता मोठी ठेविलेली असली 
तरी तांत्रिक दृष्टोर्न ही घटना ब्रिटनप्रमाणें एककेद्री 
.नसून अमेरिकेप्रमाणे संयुक्त स्वरूपाची आहे 
अर्सेच म्हणावें लागते, मात्र असामान्य संकटकाली 
एखाद्या पोटराज्यांतील सवच घटना रद्द करण्याचा 
हक्क मध्यसरकारला दिला असल्याने या 
- घटनेचे वणन करतांना सामान्य परिस्थितीत 
संयुक्त पण असामान्य पारोस्थर्तीत एकर्केद्री 
:अर्सेहि करतां येईल, तर्से म्हटलें तरी सुद्धां 
राज्यघटना करतांना तिच्याखालीं नांदणाऱ्या 
पोटरांज्यांनी राज्याची अडवणूक करू नये 
..आणि . एकंदर राष्ट्रावर आपात्ते . येण्याचा 
बोका निमाण झाल्यास सवे राष्ट्र एककेंद्री असल्या- 


“१: ' प्रमाणें त्याला वागतां याब अशी व्यवस्था करण्यांत, 
४” .  .को्ही वावगे झालें, असें म्हणतां येणार नाहीं. मात्र 


या. “खास अधिकाराचा दुरुपयोग होऊन लोक- 
शाह्रीच्या समाजवादी विकासास अडथळा करण्यांत 
येक. नये, याबद्दल लोकांनी दक्षता ठेविली पाहिजे 


घटनाकायद्यानें मध्यसरकार . व पोट-ररकार 
यांची. आधिकार-विमागणी कैलेढी आहे आणि 
रॉष्टरांधिपाते लोकनियुक्त अध्यक्ष ठेविला आहे. या 
दृष्टी न॑ जरी आमद्ती राज्यघटना अमेरिकेसारखी 
दिसली,. तरी आमचा अध्यक्ष हा स्त्रतंत्रपर्णे सावात्रेक 
मतदारांकडून निवडण्यांत येणार नसून त्यांची निवड 


;. “ 'पॉर्लमेंट्च करणार आहे. शिवाय त्याचें मंत्रिमंडळ 


: ह अमेरिकेप्रमार्णे त्याला जबाबदार राहणार नसून ते 
पार्लमेंटला--ढोकसमेला-जबाबदार राहणार आहे. 
म्हणजेचच. आमचे मंत्रिमंडळ हॅ अध्यक्षांकित नसून 
लोकसभांकित राहणार आहे. हाच पद्धति फ्रान्समध्ये 
स्वीकारळेडी. असून ब्रिटिश घटनेची नककळ आहे 


तिचा योग्य विकास होण्यास, ब्रिटिश पारलरमेकु प्रमार्णे 
आमच्याहि पार्लमेंटांत दोन. तुल्यबल ० घटित 
राजकीय पक्ष असण्याची. अत्यंत जन 
आहे. जर आमच्या पालमेंटांत एकाच 
पक्षाचे प्रचंड बहुमत बनर्लें आणि जनतेने पच 
एकाच पक्षाला आपली राजनिष्ठा बहाल केली, 
तर त्या पक्षाला या देशांत एकपक्षीय हुः 
किंवा अनियंत्रित सत्ता स्थापनं करतां 
उघड आहे. हा न्याय ब्रिटिश पार्लमेंटलाही 
असून त्या राष्ट्रांत दोन. तुल्यबल संघाटिप पक्ष 
आस्तत्वांत असण्याची परंपरा दीधेकालळ : टिकून 
असल्यामुळें तेथ तं्शी स्थिति होत नाही. : . 


आमची राज्यघटना लिखित आहे;व ती. 


लवचिक न॒ बनविता. ताठर बनविल्यांसारखें 
दिसत असर्ळे तरी ती बदलण्यास पोरळेमेठांत 
दोन तृतीयांश बहुमत मिळावे... एवढीच 
अट  अशल्ल्यारने एकदां . येवढे 
अते फेरबदुळ करण्यास फार सायास पडणार_ना्हीत. 
शिवाय या घटनेत जे नागरिकत्वाचे मूल्भूत: हंक 


बहुमत 


। 
| 
| 
* 
११५५१० १४०००५०७०/१०७-६६०५७ ०. “* 
| 
| 


-५ 
3. इक 


नमूद केळेळे आहित, त्यांनाहि शांततारक्षणाच्या ._ 


हेतूनें बऱ्याच मर्यादा घालणप्यांत आल्या आहेत. 
तात्पर्य, . ज्याप्रमार्ण मध्यसरकारची अडंबंणूंक . -:. 


करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या घटकराज्या'ची घटना रद 


करंण्याच[हि इक मध्यसरकारला देऊंनं ,ठेवप्यांत . - 


आलेला 'आहे, त्याचप्रमार्णे नागरिक . स्वातंत्र्याच्या... . 


नांवानें समाजांत गोंधळ माजावितां येऊं नेये*या 


दृष्टानें त्या हक्कांना मयादित करून : सरकारला. 
कांही प्रमाणांत हुकुमशाही अधिकार वापंरप्यांची: _* 


सत्ता देणारे कायंदे करण्याची मुभा ठेविळेली आहे. : 
अमेरिकन राज्यघटनेत अशा मर्यादा नमूद नसंल्या,. . 
तरी पुढें केडरळ कोटाने तक्षा मर्यादा ग्रहीतःघरूनःचे . - 


आपले निंणय दिळे आहेत अर्ते' आपल्या या कृत्यांचे . 


समथन आमच्या घटनेचे समथन करणांरांनी केलं 


ठेवण्यास स्प 


तई० 


अनुक्रमणिका 


, आहे* हे समर्थन कांहीर्से खरे असलें. तरीःतीनं. .. | 
. महिनेपयेत विनाचौक्ली . बंद्रीतं । 
: तरतुदी अमेरिकन भ्यायासंनांनीं ग्रहत .घरळेल्या _ 


नश 


आमची राज्यघटना आणि आमचे राजकारणे 


नागरिक . हक्कांच्या योग्य मर्यादांत अंतर्भूत होऊ 
शकतील असें वाटत नाहीं. इंग्लंडमध्ये 
राज्यघटना व मूलभून नागारिक हक्क हे अलिखितच 
असल्यानें या बाबतींत आमच्या घटनेची तिच्याशी 
तुलना करतांच येत नाहीं. 


ब्रिटिश लोकांत आपल्या मूल्भूत नागरिक 
स्वातंत्र्याची भावना इतकी हढमूठ झालेली आहे 
काते हक्क निसगंदत्त अथवा जन्मासेड किंवा 
ईश्वरदत्त आहेत असे ग्रह्ीत घरून त्या लोकांनीं 
त्या . हक्कांवर गदा आणणारांवर कायदेशीर इलाज 
"कोणते योजावत, ते सांगणारे कायदेतच तेवढे 
करून ठेविलेले आहेत. आपल्या निसर्गदत्त 
नागारिकस्वातंत्र्याचा उगम राज्यघटनेतून झालेला 
आहे किंवा ते स्वातंत्र्य आपणांस कोणा 
राजाने दिले आहे अशी त्या 
लोकांची भावनाच नाहीं, तो प्रजचा स्वयंसिद्ध 
ठेवा असून त्याचें रक्षण करण्यासाठीच राज्य, 
राजा, राज्यघटना थांचा उगम होत असतो 
असे ते मानितात. या त्यांच्या नागारिकस्व!तंत्र्य- 
निठ्ठेतूनच त्या राज्यघटनेचा व राज्यनिष्ठेचा उगम 


- झालेला आहे. आमची आजची राज्यघटना ज्यांनी 


बनावेला . त्यांच्या अंतःकरणांत आपण एक 
छोकश्ाहीचचा नवा प्रयोग आपल्या राष्ट्रांत कर्रात 
असुन इतर देशांतील राज्यघटना पाहून व त्यांच्या 
इातेहासांपासून घडे घेऊन आपणे आपला राज्य- 


- टना -तयार करीत आहोत अशा वृत्ति आहे. 


या दत्ताने हो राज्यघटना बनविण्यांत आली 
असल्यानं ती जशी बनावी तशी बनंली आहे 
असे _ अम्हांस . - वार्ते. _ जर येथाल 
जनतेत खरे स्वातंत्र्यप्रेम, खरी ळोकशाही निष्टा 


. आणि खरी सत्याग्रही दरात्ते निर्माण झाळी असेल 


अथवा होऊं शकेळ, तर या राज्यघटनेंतून आपणांस 


'होंकशाही समाजवादी आर्थिक घटना व सत्याग्रही 


संस्करति. योंचंाहि विकास करतां येईल. मात्रं ब्रिटिश 
राष्ट्रांत जर्स नागारिक स्वातंत्र्यभेम इढमूल झालें आहे, 
तशाच आपली सत्याग्र्दनिष्ठा इढमूल झोली पाहिजे 
आणणि समाजवादाची त्वारित स्थापना केल्यावांचून 
आजच्या जगांत लोकशाही जगू शकणार नाहीं 


नव, ४ . ४१ 


: एक माग होता. तो मार्ग म्हणजे आमंची- न 


असा आपल्या घुद्धीचा निःसंदिग्ध निर्णय १ इढे, 
निधोर झाला पाहेजे, 


जागतिक परिस्थिति | 


आमच्या राज्यघटनेचा विचार करतांना आज 
एकंदर जगांत जे युद्धाचे व क्रांतीचे वादळी वारे 
वाहत आहेत त्यांचाहि विन्वार केला पाहिजे, 
अमेरिकेनं जेव्हां आपली संयुक्‍त लोकशाही राज्य- 
घटना बनविली त्यावेळी, आज आम्हीं ज्या पारे 
स्थितींत आहो त्यांहून, अगदी भिन्न पाराश्थाति त्यांच्या 
सर्भोवार होती. त्यांना बाह्य शवूंच्या आक्रमणांची' 
जशी भते नव्हती, तर्शाच आपली लोकशांही . 
ही भांडवलदार लोकशाही ठरेल व. म्हणून तिच्या * 
विरुद्ध कोणी अंतर्गत क्राते करून उठेल अशीहिं. 
भौतिग्रस्त भावना त्यांच्या मनांत नव्हती. त्यांना 
फक्त अनियात्रेत राजसत्तेचे व सरंजामशाहचें मय 
होतें. राजसत्ता त्यांनी झुगारून दिली व सरंजामशाही डी 
तेथें मुळांतच नव्हती. नौओ्रोना ते पश्चूत समजत 
होते. तेव्हां त्यांच्यापासून आपल्या लोकशाहीला 
धोका येईल अशीहि भते त्यांना वाटत नव्हती... : 
म्हणून त्यांनीं मध्यसरकार कमकुवत ठेविछे, न 
अध्यक्ष व त्याचे मंत्री यांना लोकसंमेतून. - 
अलग ठेविळें. आणि कोणालाच सत्ता अनियेच न 
वापरतां येऊं नये असे राज्यघटनायत्र निमाण .. 
केळे. आमचा काळ हा जागातिक महायुद्धांचा- 
काळ असून आम्ही जी भांडवलदार लोकशाही 
स्थापन करीत आहोंत - तिळा अंतरीत कम्यूनिस्ट : 
क्रांतीचा धोका उघड दिसत आहे. अश्या परिस्थितीत 
आमच्या राष्ट्रात अभय प्रात्त करून देण्याचाही, 


र 


४449227:1:201 11. ४.::4:102 “८८2५000122: 2: 


2४:2५ 


लोकशाही ही समाजवादी बनावण्यांचा. हद 


निघोर करावयाचा आणि रशिया. विरुद्ध: 
अमेरिका असें युद्ध झाल्यास . आंम्ही: 
तटस्थच राहू, असे निःसेदिग्वपणे "जाहीर ' 


करावयाचें. *पॅंण इतकी 

आमच्या राष्ट्रांत अद्यापि निर्माण व्य शो 
किंवा तितकी सत्यामरत्तीे 'जांगत झाठेडी- 
नाही, यामुळें एकंदर जगांतील भोतिग्रस्त'वातावरण, * 


संमाजवादी - 'निं्ठा 


... नवभारत. 


भांडवलशाही नष्ट _ न केल्यामुळें अंतर्गत क्रांतार्चि 
भय ,आणि 'क्रांतिनिष्ठ आत्मविश्वासाचा . एकंदर 
अभाव-अश्ा परिस्थितींत आमची घटना आम्ही 
बनविली आहे. आज आमच्या राष्ट्रांत ज्या 
शक्ती जार्त व प्रभावी आहेत त्यांची छाप या 
राज्यघटनेवर पडली आहे. ही घटना अपरिहार्य 
आहे व त्याबद्दल कोणी शोक करण्यांत 
अर्थ नाहीं. जनर्तेत लोकशाहीची, नागरिक- 
स्वातंत्र्याची व सत्याम्रहाची . निष्ठा जर जिवंत 
असेल तर लोकशाही राज्यास रक्षण करून आम्हांस 
त्याठा समाजवादी स्वरूप खात्रीने देतां येईल, 
कम्यूनिस्टांच्या अत्याचारी क्रांतितंत्राचें अवळबन 
.. ररप्याचा प्रसंग येथील जनतेवर येणार नाहीं, 
' याबद्दल खांत्री बाळगण्यास या राज्यघटनेने अनुकूल 
वातावरणं निर्माण होऊं शकेल, मात्र त्यासाठी 
लोकशाहीनिष्ठ समाजवादी पक्ष आपल्या राष्ट्रांत 
प्रबळ व प्रभावी बनला पाहिजे. तर्से न होईल 
आणि एकटाच राष्ट्रसभापेक्ष जनतेची 
. अंधानेष्ठा बळकावून बसेल तर यार्‍च राज्यघटनेंतून 
एकपक्षीय हुकूमशाहीचचाहि विकास होण्यास व 
ढोकशाहदीचा  विनाश...होण्यास फार काळ लागणार 


नाही. अर्थात्‌ 'ही हुकुमशाही धनिकवर्गाची च 
।. होईल व ती या प्रचंड रांट्रावर फार काळ राज्य 


करण्यास. मुळांतच असमर्थ असल्यानें अंतर्गत व 


*.. बाहेगत संकटांच्या भोंवऱ्यांत सांपडडून आपल्या 


राष्ट्राचे स्वातंतर्य्च ती गमावून बसेल, हें उघड आहे. 
. केंद्रित प्रबल सत्ता अपरिहार्य 


र > टू 2. ७ पी 
अश्या प्रकारें कदाचित्‌ हुकूमशाही निर्माण 
होण्याचा धोका पतकरूनही आपल्या राष्ट्रांत आज 


| /.. एक मध्यवती प्रबळ सत्तेचे केद्र निर्माण करणें 


अपरिहार्य होतें व.तें या राज्यघटनेने होत आहे 
“हँ. योग्यच म्हणार्वे लागते. मध्यसरकार प्रबळ 
बनवून त्याच्या, हाती सत्ता केंद्रित करण्याचें मुख्य 
' कारण: असें आहे कीं, .अद्यापि आमची पोटराज्ये' 
एकजीवी, स्थिर आणि निश्चित बनलळेळी नाहींत. 
मरिदिशयांनी साम्राज्याच्या सोयाकडे पाहून बनविलेळे 
।__ प्रांत .किंबा जुन्या सरंजामशार्हाचे अवरोष असलेळी 
0. संस्थाने हाचे आमची पोटराज्ये आहेत; पण या 


इ९_ 


पोटराज्यांच्या मर्यादा लोकशाही तत्त्वावर बनठैल्यां 

नाहीत. त्या मर्यादा मोडून. भाषामार पोटराज्ये 

स्थापन 'केल्यावांचून लोकशाही ., . वृत्तीची 

राज्यें. . निर्माण, होणार , नाहींत. अशीं 

नवी पोटराज्यें एकदम . निर्माण करण्यास आज 

भांडवल्याहींचा विरोध आहे. हा _ विरोध ' 
नाजुस सारून भाषावार नवी राज्ये निर्माण 

केळी तरी ती एक नवी सष्टि होणार असल्याने 

कांही काल तरी त्या सर्वोवर एककेद्री मध्य- 

सत्तेर्चे प्रबळ नियंत्रण ठेवून त्या सर्वांना कांहीतरी . 
समान उांस्क्कातेक ध्येयं स्वीकारून वागण्याची संवय 
लावणें अवश्य आहे. यां दृष्टीने भाषावार. 
प्रांतराज्ये ताबडतोब स्थापण्यास प्रारेम करावा अर्से. 
आमचें मत असलें, तरी या स्व नव्या सृष्टीवर 

नियन्रेण ठेवणारे एक प्रबळ केंद्रित सरकार 

आवश्यक आहे असें आमर्चे मत आहे. 


अमेरिकेने आपली राज्यघटना बनावैळी त्यावेळी 
तिची सवे पोटरारज्ये खतंत्र वसाहती म्हणून नांदत 
'हात्या, त्यांना लोकशाही पद्धतीने आपलां 
कारभार करण्यांची संवय असून त्या स्थ वसाहती : 
केवळ ्रि'टिश 
झाल्या होत्या, त्याना 
हा नवा प्रयोग वाटत होता 


संयुक्त - सरकार 
व मनापासून . तें 


नकोच होतें. आमची पारोस्थाति याहून अगदी 
भिन्न असून शेंदीड्यो वर्षे ब्रिटिशांनी एकर्केद्री _. 


राज्य येथे चालांवेळे होते आणे त्यांची. सत्ता 

लोकांच्या हाती घेण्यासाठी आम्ही राष्ट्रसभेच्या].... 
शड्याखालां एक अखील भारतीय राष्ट्रीय पक्ष संघटित 
केला, त्याच्या आस्तत्वामुळेंच 
नवी राज्यघटना 


कार्यक्षमता .या सव अद्यापे अप्रकट अहित अक्ाः£ 
पारास्थतींत हा नवी सृष्टि निर्माण केळी तरी- तिचा 
यांग्य वाढ होण्यास व अ, भा, राष्ट्रीयत्व -अभंग 


राहण्यास केंद्रित प्रबळ मध्यसत्ता आवश्यक आहि; 


तेव्हां तशी योजना या राज्यघटनेने केली यांबद्दल: 
बटनापरिषदेला दोष देतां येत. गुह, .; . 


-ऐेओी जा एडन, 
शं बोळ -करखगघन चज 


द वक 


राजाविरुद्ध लढण्यापुरत्या एक ऱ्य 


आम्हांस एक. ... 
लोकशाही पद्धतीने विनासायास... 

आला, आतां नर्बी माषावार पोटराज्यें आम्ही निमोण. छी 
करीत. आहोंत. त्यांच्या मर्यादा, व्यांच्या, निष्टा वं... 


/ र 


आमची राज्यघटना आणि आमचें राजकारण 


पण त्याचबरोबर हेंहि विसरून चालणार नाही 
- की या राज्यघटनेत एकपक्षीय हुकूमशाही निर्माण 
१ शहोण्याचा घोकां आहे. ही एकपक्षीय हुकूमशाही 
आज निर्माण झाल्यास ती राष्ट्रसमेच्या 
घ राष्ट्रायत्वाच्या नांवाने पण भांडवल्याहीची 
आकेत अशीच होईल, तीहि या देशावर फार काल 
अनियंत्रित राज्य करूं दाकणार नाहीं व अखेरीस 
अंतर्गत असंतोष आग्रे बाह्य आघात यांच्या 
| भोवऱ्यांत सापड्टून त्या हुकुमशाहीचा व आमच्या 
| स्वातंत्र्याचाह्ि एकाच वेळीं अंत होईल. हॅ संकट व 
हा धोका टाळून आपले राष्ट्रीय स्वातंत्र्य सुरक्षित 
ठेवणें, येर्थ लोकशाही राज्य खंब्रीर बनाधैर्णे आणि 
| भांडवलदार लोकशाहर्चि त्वरित खऱ्या सामाजिक व 
| आर्थिक लोकशाहीत रूपान्तर करणें हेंच आमच्या 
नव्या घटनेखालील नर्वे राजकारण असलें पाहिजे, 


नव्या युगांतील नर्घे राजकारण 


री २६ जानेवार्री १९५० रोजीं आपण या 

- नव्या राज्यघटनेची स्थापना करून नब्या युगांत 

|  पदापण करीत आहों. साम्नांज्यशाही व सरंजाम- 
| शाही यांचा अंत झालेला आहे आणि भांडवल- 
।, , शाही एवढा एकच लोकशाहीचा शत्रु आतां 
।/_ उरलेला आहे. ब्रिटन, अमोरेका या राष्ट्रांतील होक- 
| : . शाहीप्रमार्णे आपण या नव्या राष्ट्रांतीलाहि लोकशाही 
|, पचवून टाकू अशी आकांक्षा स्वदेशी. भांडवल- 
शाहीच्या अतःकरणांत निमीण झालेली आहे. ही 
| आकांक्षा नष्ट करण्यास समथ अता लोकशाहीनिष्ठ 
1 : . समाजवादी पक्ष आपल्या राष्ट्रांत स्थापन झालेला 
__ आहे; हच आमच्या राष्ट्राच्या जिवतपणाचें व 
| आपण स्थापन कर्रात असलेल्या लोकशाहीच्या 
| उष्ज्वृळ, भवितव्या'चें मंगळ 'चिन्ह आहे, हा समाज- 
'-__ वादी पक्ष राष्ट्रसमेतून बाहेर पडल्यापासून आपली 
निष्ठा त्यानें निःसंदिग्धपणें निश्चित केली असून, 
,__लोकशाहा मार्गातेंच हिंदी समाजवादाची स्थापना 
ईल असा कयास: बांधून त्यानें कम्यूनिस्टांच्या 
| अत्याज्रारा ;साघनांचचा: उघड निघरेघ व त्याग केलेला 
._ आहे... गांधींच्या सत्यामही क्रांतितंत्राचा उपयोग 


करून: आपणांस या. राष्ट्रांत -लोकशाही, समाज- : 
वादाची स्थापना करतां. येईल हें. त्याचें आजचे. 


विचारपूवक बनविठेळें निश्चित घोरण असून राष्टर- 
सर्भेतून हा पक्ष बाहेर पडला आहे. त्यामुळें राष्ट्रसमा> 
पक्ष केवळ राष्ट्रीय वृत्तींचाच बनला आहे. आजची 
राज्यघटना त्यानेच बनाविली असून तिथ्यांतून 
हुकूमशाही निर्माण होण्याचा धोका आहे हे त्या 
पक्षांतील विचारवंतांनाहि मान्य होण्यासारखे आहे. 


हा धोका टाळण्यास, आज अघिकारारूढ 
असलेल्या राष्ट्रीय पक्षाला विरोधी पण पुरोगामी 
असा लोकशाहीनिष्ट पक्ष निर्माण करणें आंणि.जनतेने 
कोणत्याहि एका'च पक्षास आपली निष्ठा कायमची 
बहाल न करतां लोकशाहानिष्ठ पुरोगामी पक्षाला ती 
आधिकाधिक देत जाणें, हाच खरा मार्ग आहे, 
अशा रीतीनं इतर सर्वं राष्ट्रांप्रमार्गे याहि राष्ट्रांत 
राष्ट्राय व समाजवादी असे दोन तुल्यबळ पक्ष नांदू 
लागले म्हणजे या देशांत जी लोकशाही स्थापन 


सत्ताघारी पक्ष हुकूमशाही वृत्तीर्चे वतन करील त्या . 
त्या वेळीं संयमाने पण निघोरारने. सत्याग्रही 
प्रातेकार करून आपल्या लोकशाही 'निष्ठच : वः 
नागरिक हक्कांचे संरक्षण त्यांना करावें लागेल. मं. 


. होत आहे, तिचा शांततेच्या मार्गानें व समाजवादी .. :...! 
दिशेन त्वरित विकास होत राहील, ऱ्य 

मात्र ही समाजवादी क्रांति यशस्वी व्हावयाची _ - 2 

तर ती करणारांनी केवळ पार्लमेंटरी पदतीचा हा 

विरोध करूनच स्वस्थ न बसतांज्याज्यावेळी 


गांधींच्या सत्याग्रही राजकारणाचा हा वासा जे 


चालवितीळ ते या राष्ट्रांत अमेरिका व रशिया या... 
दोहोहूनहि भ्रेष्ठ अशी समाजवादी ! संस्काते या ' 


राष्ट्रांत निर्माण करूं शकतील, तसें त्यांनी केले तर 70 


जगांतील महायु्दधे 4 रक्तपाती क्रांत्या यांचे युग ' 
संपून नव्या शांततायुगाचा शातल प्रकाश संपेत्र १ 


फेळावू शकेल. म. गांधींचा जीवनसंदेश सर्वे 


राष्ट्राने आत्मसांत करावयाचा तर त्वाला याच 
मार्गाने जावें लांगेळ, अमेरिका किंधाः रशियायोच्या 

कर्क्षेत सांपडून त्यांच्या मागून जाण्यांत आमचा वः? 
जगाचाहि विनाशच आहे, हैं ओळखून 'आजच्या : : 
जगांतील आमचे स्थान व कर्तव्य. यादी पूर्ण र 


स्मृति ठेवून * ती 'जबाबदांरी पार पांडण्यास आम्ही. : ज्र 


पुर्ढे सरसावर्ळे पाहिजे, 


| शी ३ > 


अनुक्रमणिका 


“ आतां आपणांस मार्गदशन कोण करील 0” 


एक) शान्त स्निग्घ्शातळ आवाज म्हणाला, 
: वला, आपण सारे आपल्या .जीवनध्येयाकडे जाऊं. ! 
“- झोठाओठांवरून या बोलाचे प्रतिध्वनी उमटले ; भन्तराअन्तरांतून 
ही ज्योत प्रज्वलित झाली आणि एका महायात्रेचे प्रस्थान मांडण्यांत आलें 1. 


थ्येयमाग क्ठाण होता. उभा चढ चढावया'चा होता. कांटेकुटे व दगड जागोजाग पसरले होते 


1 महान्‌ नेत्याचे पाऊल मात्र सदेव पुढेच पडत होतें 
समथ, दुबळे; तरुण, म्हातारे; मोलाचे महत्तम मान्यवर, माती मळणारे मजुर; सारे ळोक 


* त्यांचे अनुयायी होते 
इकूडइळू कोणा दमूनभाणून बाजूला पडळे; कोणीं हळूच चोरून आपले अंग काहून घेतर्ळे; 


कुणाकुणाची भ्रद्धेचची शिदोरी अपुरी पडली, 


एक आततायी अचानक उडी घेऊन पुढें आला आणि त्यानें त्याच्यावर आघात केला. ह 
घारत्राच्या अंकावर त्यार्चे शरीर अखेरचा विसावा घेत पडळ होतें ठ 


नरव निशा शान्तस्तन्व उभी होती. 1 
आणि जाईचा मन्द सुगन्व वातावरणांत दरवळून राहेळा होता. 


:.. 'भयःचकित अन्तःकरणानं सारे सह्यात्री एकमेकांना म्हणाले 
आतां. भापणांस मागदशन कोण कर्राल ! !? 


आणि प्राचीन उत्तर केलें | 
"“ ज्याचा आपण-वघ केला तोच अजूनहि आपले नेतृत्व करील, ! 


साऱ्यांना टब्जेने आपल्या माना खालीं घातल्या, कोणाच्या मुर्खातून एक अक्षररि बाहेर उमटेना, 
प्राची पुन्हा म्हणाली, - शि. 
“५. आपल्या संशयसागरांत आपण त्याला घुडापैलें 

आपल्या क्रोधाझतीत आपण त्याचा बळा घेतला; . 


परंतु आपल्या प्रेमार्ने आपण त्याला पनरुज्जीवित करू 3 
कारण मरणाच्या पार रेळेला हा मृत्युंजय महात्मा आपल्या मरणानेंच आपणां संवोच्या 


अंतः$करणांत आज चिरंजीव झालेला आहे.!? | र 


"रवीन्दनाथ ठाकूर, अचुवादक-प्रा. देवदत्त दाभोलकर . . 


र गू॥&.1101100"81 ॥॥७1७(॥8 या [गतांळा) ॥९&त९€3 10120 ने प्रापेड केलल्या 
पुस्तकांत: रवीन्द्रनाथांची:.. ॥1॥०5 ॥० खपते ए58 ०७ हा कावता उदधृत केडेला आढळली 

। . तिखात्र अनुत्राद वर. केलळा- आहे. खीन्द्रनाथांनी हा काविता केव्हा लिहिली. याचा झ्षोधं मला 

- :. - ळागाळा- नाही; महात्माजींच्या. म्रृत्यूपूर्जी अनेक वर्षे: ती लिहिली गेली अतावी ही गोष्ट उघडं आहे. परंतु: 

1... सहात्यामाचा: झीवनक्रम-व. त्यांच्या जीवनयातेची - संभांब्य पारिणाते.. हाचे खौख्रनांथांना :- अंभिम्रेत 

.. 'कवाबीऱ्संत मात-मत्येक भोळ-बाचतोंना वाटेब्यालेरीज राहत-नाही,<भनुबादुक आमी मी, 


हि... र ४३.७७. 


श्री, भा. म. ऊर्फ बापुसादेब युतत 


आपल्या राज्यघटनेवरील कांही आक्षेप 


, नवभारताचची घटना २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी 
राष्ट्रापेत्याच्या जयजयकारांत जन्माला आली! त्या 
घटनेतून २६ जानेवारी १९५० रोजीं प्रजासत्ताक 
नवभारत जन्माला येऊन अवघ्या २० वषीपूर्ती 
हिंदी राष्ट्राने घेतळेली स्वातंत्र्यप्रतिशा सवैस्वीं पूर्ण 
होणार, अलौकिक नेतृत्वाच्या आणि अभिनव 
तत्नाच्या एका क्रांतीतून घटनेचचा जन्म झाला आणि 
ती स्वतः आपल्या महृत्त्वानें भारताच्या इतिहासांत 
अभूतपूर्व अश] प्रजाराभ्याला जन्म देणार! तिच 
हें भाग्य मोठे आहे आणि म्हणून साहाजिकच ती 
परकायांच्या कुतूहलाचा आणि खकरीयांच्या वादाचा 
विषय होऊन रांहृणार, राहिळी आहे! घटना 


प्रतिगामी आहे, टाकाऊ आहे, शक्‍य तितक्‍या 


लवकर ती आमूलाग्र. बदलळी पाहिजे इत्यादी 
आधात आजच तिच्यावर केळे. जात आहेत. 
घटना निर्दोष आहे अर्से कोणीच म्हणणार नाही 
झपास्यार्ने बदलणाऱ्या ज्या काळांत ता जन्माला 


, आलां त्या काळांतील अनिश्चित वातावरणाचा 


तंच्यावर पारेणाम झाला आहे. शिवाय तडजोड- 


- हेत्तचाहि ठसा तिच्यावर स्पष्टपणें उमटला आहे. . 


घटनासामेतात ठसठर्शात मतमोजणी अशी कर्धी 
झाली'च नाहीं, -सर्व मतभेद तडजोडीने मिटाविळे. गेळे 
यामुळें /तिळा आधिक शक्ति आणि स्थेये प्राप्त झालें; 
परतु कांही दोषहि निमाण झाले ! पण कांहीं झालें 
तरा घटना प्रातिगामी आहे वगेरे प्रकारचे आरोप 
मान्य-करतां येणार नाहींत. त्या दृष्टीने त्यांपैकी कांहीं 
आक्षपांचा< 1वेचार या लेखांत करण्याचें योजिले 
आहे. 


उके: 


बंट्नेवराळ "आक्षेपाचा विजार केरतांना जो. 
धटनांसीमैतत विरल, आक्षेपामुळे- विशेष : मूलगामी: 


क“ 1. 13 


।ँ 


ठरतो, त्याचा प्रथम विचार कंरू. तो म्हणजे 
घटनासामोेति ही प्रीढमताधिकारानें व प्रत्यक्ष निवंड- 
णुकॉर्ने निवडून न आल्यामुळें ती अप्रातिनिधिकं 
आहे व त्यामुळेच घटना प्रतिगामी झाली आहे. 
ताश्विक दृष्ट्या समिति तितकीशी प्रातिनिधिक 
नाहीं हें म्हणणें बरोबर ठरेल; परंतु वस्तुतः तते 
खर॑ नाही.  प्रोढमताधिकारानें 
करण्यास १९४६ मर्ध्ये वेळ असता तर' त्यांचा 


निकाळ काय झाला असता १ प्रेचेंड बहुमतार्ने _ 
कॉग्रेस्चाच विजय झांला असंता याबद्दल दका. . 
सुद्धां वाटण्याचे कारण. नाही. मग कोग्रेसंच्याच 


विद्यमाने निवडून आलेली सध्यांची घटनासामिति 
लोकमताऱची प्रातानिधि नादीं व तैर्ने तयांर केलेल्या 
घरटनंत प्रचालेत लोकमतार्चे प्रातबिंब नाही-अर्स कस 
म्हणतां येईल ! त्या घटनेत ज्या-उंगीवा.. आहेत 


त्यांना सध्याखे॑ लोकमत अनुकूल नाहीं - अता'च 


त्याचा अर्थ, जें आडांत नाहीं. तें पोइऱ्यांत. कोठून. . 


येणार ? 
प्रौढमताधिकार आणि सामाजिक संमतो 
घटना प्रतिगामी आहे।हें म्हणण एंकतर साक 


चुकतीर्चे किंवा पक्षांघतेचें आहें. घटनेचा मुख्य... 
पाया म्हणजे मतदानाचा इकत व तो 'तर संपूर्ण. 


लोकशाही स्वरूपाचा आहे. घटना', घ्येयवादाने 
उजळलेली नसती तर प्रोढमतांधिकाराचा समावेश 
तेच्यांत झाला नसता. लोकशाहीचे माहेंखर' जे 
इंग्ळड, तेथे प्रोढंमनाधिकार 
नव्हता; युरोपीय :संस्कवाच आओयंर जो. फ्रान्स 
देश तेथ तंर तों 


अनुक्रमणिका 


निवडणुकी 


१९२८. पेयतः: 


१९४६. पयंत ह 
इटलीत १९४७ 'पर्यंत्नळेतो:!* कोणी म्हणतीळ 


72, 


3797५2 30.6-£ 


र ् 
न... :३-०/४५-०४५ 
249: 3८१ ४5४२७-०८४४/ 


१५०९. ॥०-> 0४ टे 
मक :६0:0.20624755 


2 १8/20/7152 


7४047 
१८५७६६८५८१ ८७४४०८... २400220622 


609111 


नवभारत 


की. अळीकडे ळोकशाहाल्या तत्वाचा प्रसार फार 
झपाट्याने . शाळा आहे; सबब प्रौढमताधिकार 
हा आतां. ओऔघार्मेच आला तरी सुद्धां हें लक्षांत 
ठोषिें पाहजे कीं पुढारलेल्या युरापांतील बेल्जममध्यें 
अद्यापि प्रौढमतदान नाही. इतर्केच काय तर 
युरोपांतील अनेक झ्ञंजावातांत॑ ज्या चिमुकल्या 
देशाने अनेक शातर्के लोकझ्याहीचा नंदादीप 
अखंड तेवत्र ठेविला आहि त्या स्वित्झळेडमध्यें 
सुद्धां अद्यापि प्रोढमताधरेकार नाहीं ! मग 
ज्यामध्ये बहुतेक समाज निरक्षर .व अनाभिज्ञ आहे 
त्या मारतारने केवढा पल्ला एकदम गांठला ? 


मतदारवगे एकदम जवळ जवळ सहा 
पट॒ वाढणार आहे. अनेक तऱ्हांच्या 
टंचाईच्या दिवसांत १७-१८ कोटी 


मतदारांच्या निवडणुकांची व्यवस्था करण्याच्या 
मागात व्यावहारिक अडःवणींचे केवढे डोंगर 
पडलेले आहेत हें स्पष्ट दिसत आहे. अशा स्थितीत 
घटंनासमिति जर प्रतिगामी वृत्ताची असती तर 
तिला युरोपांतील उदाहरणें व प्रत्यक्ष अडचणी 
यांचा आघार घेऊन प्रॉढमता॥धैक्रांर सहज 
नाकारतां आला असता ! 


राजकीय लोकशार्ह[ब्ररोबर घटनेत सामाजजक 
समंताहि प्रस्थापित करण्यांत आलेली आहे. 
कोणत्याहि कारणाने माण़रसामाणसांत भेद केलेला 
चालणार नाहीं व अस्फृर्यता पाळर्णे हा तर गुन्हा, 
ठरावेला आहे. घटनेच्या दृर्टार्ने या पलीकडे आणखी, 
तरतूद काय करावयाची ? हा तत्त्वे प्रत्यक्ष 
आ'चरणांत लवकर उतरली नाहीत तर तो कांही 
ऐैटनेचा दोष नव्हे! 


घडवून आणली त्याचेदह्दि आभार मानळे पाहिजित. 
सामेतर्नि 
जरी काहून टाकले होते. तरी जातवार राखीव 
जागांची तरतूद केली होती. त्यापुढील प्रगतीचा 
टप्पा दहा वर्षोपूव्षी येईल अशी कोणाळा कल्पन] 
होती ? घटनासामेर्ताने घटना तयार करण्याला फार 


वेळ घेतला असा सावैत्रिक गैरसमज आहे.. डॉ... .. 


आंबेडकरांनी इतर घटनासमित्यांश्ी तुलना करून. 
त्याला उत्तर दिळेंच'आहे. पण हा उद्यीर झाला असे 
जर्री धरलें तरी त्यापासून केवढा फायदा झाला 
घटनेचे काम एक किंवा दोन वषीत संपर्ले अस्त 
तर जातवारीचे तृत्तव घटनॅत राहिले असते. व 
निदान पाहिल्या निवडणुकी तरी त्या विषारी 
पद्धतीने क्षाल्या असत्या ! समितीताल मी आपर्ल्या 
अखेरच्या भाषणांत म्हटल्याप्रमाणे * घ७पीऱ 
1०॥७॥०५१1४९१ ०008100000 10 8१७वा १ लाळ्या 
पाष्ट पवल झ०्पाते 80० णाझिळॉशिश 
९६०३6१ टा०७(७ (000]16 80 008. ” ४ 
आर्थिक बोत्रतीत या मानार्ने घटना पुरोगांमी 
नांदी ही गोष्ट खरी आहे. ती समाजसत्तावादी अर्थ 
व्यवस्था प्रस्थापित करणारी नांही; पण त्या बांजूलां 
तिचा कळे झुकलेला आहे ( कलम ३९ पहा), 
संपूण समाजसत्तात्रादी अथब्यवस्था एकदम प्रस्थापित 
करण्यास आज देशांतील लोकमत . असन 
नाहीं. इंग्लंडमध्यें सुद्धां तो कार्यक्रम, उघडपणे 


पर्यंत आधिकारारूढ होऊं शकंला. नाही. हॉ. गो 


लक्षांत ठेविली पाहिजे, शिवायं, ज्या विलक्षण... : र १ 


आथिक संकटांत आपण सांपडल - आईेत त्यामध्ये 
संपूणे समाजवादी कार्यक्रम एकदम अंमलांत. 


मसुदापूवचचंत स्वतंत्र मतदारसंघ . 


2 ६.२0 


- लढविणारा -मजूर-पक्ष प्रौढमतदानानंतर १७ वष: .. :- ,;; 
भू ् 


म! 


4 


क्य्क 


'घॅटर्नतीलळ आणखी एक विशेष उल्लेखनीय 
1 अभिनंदनीय बाब म्हणज़े जातवार प्रातरेनिधि- 
वाचं: उच्चाटन. ' ज्या धातकी तत्तार्ने देद्याची 
पखवरींस चिरफाड केली, त्याळा एकदम मूठमाती 
'ऊन त्याच्या थडग्यावर्च आपण आपली नवीन 
टना उभारू शक्रला ही काय कमी अभिमानाची 
९ आहे! य़ा बाबतींत अल्संख्याकांच्या प्रेति- . 
धाचे . व विशेषतः ज्यांनी पुढाकार घेतला. 
रर्चे अभिनंदन करांबे. तितक्के थोडें आहे. परंतु 
गा काळाने/“चलळचिंत्रपटाच्या वेगार्ने-. ही क्रांति 


आणण्याचा प्रयत्न भयावह आहे. यो दोन्ही? . 

अडचणींचे निराकरण झाल्यास ' संमाजसत्तांवांदांकडे  .... 
झपाट्यार्ने प्रगाते करण्याच्या मागते घटंनात्मकं 
अडचण निर्माणं होणार नाही हे निश्चित. 


आपली लोकसभा साबेभोम आहे. ही 

घटना संपूर्ण लोकशाही स्वरूपाची आहे. अर्क 2: 
वर म्हटले आहे; परंतु घटनेचे. कांही. ्थॉकाकारर: :” 
तिच्यांतांढळ आणीबाणीच्यो काळाच्या तरतुदी* वे. डं हळ २ 


यांचा आधार घेऊन घटना हुकूमशाही (. 17ढ- 


आरोप करतात. वर लिहिल्याप्रमाणे थ्येयवादार्न 
घटना जर्रा उजळलेली अतली तरी तिचा कांही 
भाग काळवंडलेला आहे हे खरें आहे. आणि 
त्यांचें कारण म्हणजे ज्या उत्पाती आणि आर्थिक 
संकटाच्या काळांत ती जन्माला आलीं, त्या काळाची 
तिच्यावर पडलेली छाया ही होय. मसुदासामिर्तार्ने 
मागाहून मागाहून म्हणजे अखेरच्या तिसऱ्या 
वाचनाच्या वेळीं सुद्धां ज्या उपसूचना आणल्या, 
_ त्यावरून राज्यकारभाराच्या तीन वर्षांच्या अनु- 
भवामुळें नवजात स्वातंत्र्याच्या स्थैर्यांची नेत्यांना 
_ वाटणारी काळजी ही स्पष्ट दिसत होती. त्यामुळें 
आणीबाणीच्या व इतर कांही तरतुदी आल्या, 
- परंतु त्या कारणानें घटनेचे लोकशाही स्वरूप 
लोपून ती हुकूमशाही अगर फॅसिस्ट स्वरूपाची 
-झाली आहे, असें मात्र मुळींच म्हणतां येणार नाही. 
आपली मध्यवती लोकसभा ही इंग्लंडच्या “हाऊस 
ऑफ कॉमन्सःसारखी साई भोम नाहीं; कारण 
'संघस्वरूपाच्या राज्यघटनेत घटक आणि मध्यसत्ता 
यांच्यांत सावभोमत्व विभागटेळे असतें. मूलभूत हक्क 
-. आणि घटकांचे लहानर्से पणं स्वतंत्र कार्यक्षेत्र यांमुळें 
, / आपल्या लोकसभेच्या सावभौमत्वाला थोड्याद्या 
.. मर्यादा पडलेल्या आहेत. पण त्या मर्यादा अर्थातच 
॥ फॅसिल्ट किंवा अरेरावी स्वरूपाच्या नाहींत; 
| । . लोकशाही विस्गत अशा त्या मयोदा नाहींत. 


१ .:सर्बब-त्याःम्यीदां जमेस धरूनही लोकसभा. सावभोम 
» आहि. असें म्हणांवयास हरकत नाही, आणणि 


__. घटनेप्रमाणे अशी ही सावभोम व आम जनतेची 
 मतिनिधि. असलेली ढोकसभा आणीबाणीच्या 
! काळांत सुद्धां लोप पावत नाहीं वत्या काळांताहि. 
तिचीच सत्ता अखेरची हुकमत चालविते! हे 
,। तर. फेतिज्ंम किंवा अरेरावीपणा याच्या अगदीं 
.विरुदु आहे. मग आणीबाणीच्या तरतुर्दामुळें 
- घटना फॅसिस्ट किंवा अरेरावी स्वरूपाची झाली 
अर्से कते म्हणतां येईल ? आर्णादार्णांच्या काळांत 
--सातिक कायदेमंडळांचा लोप होऊं शकतो. पण 
।, ता. परोतिक कायदेमंडळें आधिक व्यापक मताि- 
. काराने 'निंवडून आली असती तर कंमी प्रातिनिधिक ' 


४०१७] ) किंवा फॅसिस्ट पद्धतीची आहे असा. 


आपल्या राज्यघटनेवरील कांहीं आक्षप 


अशा मध्यवर्ती लोकसत्तेने हुकमत 'चालविष्यांत 
लोकशाहीला गालबोट लागतें असे म्हणतां आलें 
असते, पण तरसेंहि नाहीं. मध्यवती लोकसभा 


ही प्रांतिक कायदे मेडळाप्रमा्णेच . प्रोढमताधि- 
काराने निवडून येते. सबब, आणीबाणीच्या 


काळांतहि आपली लोकशाही कायम राहते हा 
सिद्वांत शाबीत हेतो. 
अध्यक्ष हा हुकूमराहा नऱ्हे! 
अध्यक्षांच्या नांवे घटनेत 
नमूद केले आहेत व त्यावरून घटना हुकूमशाही 
'आहे असें म्हटले जाते. परंतु ते आधिकार त्यांचे 
एकट्याचिच नाहींत किंबहुना ते त्यांचे नाहीतच. ते. - 
वास्तविक मंत्रिमंडळाचे आधिकार आहेत; कोरंण शकू 
मंत्रिमडळाच्या सलूबानेंच ते वापरावयाचे आहेत.  ) गरमी 
सत्ताधारी प्रमुख नव्हे, केवळ नामधारी, असे जें. 
इंग्लंडच्या घटनेत राजाचें स्थान आहे, तेंच स्थान 
आपुल्या ' घटनेंत अध्यक्षांचे आहे. परंतु घटनेत 
तर्से स्पष्ट न म्हणतां संकेतावर ती गोष्ट अवलंबून 
ठेविळी ही माझ्या मतें मसुदासामेताीनची 
वारध्ि७४्ची चूक झाली, 1011052 च्या बाबतींत. 
मसुदासमितीवर बर्रीचच र्टाका. झाली, परंतु मी. 
तिंच्याशीं सर्वस्वी सहमत नाहीं. शाब्दिक किंवा. 
भाषावेषयक सुधारणा होऊं शकली असती पण? . 
त्या बाबीकडे लक्ष देण्यास मउुदासमिताला' वेळचं "3 री 
मिळाला नाहीं. मसुदासमिर्तानें घटनेत '-वाकेलाकरतां नि 
नंदनवन ? निर्माण केळे आहे, अशीहि वारंवार 
टाका करण्यांत आढी; पण तौहि बरोबर नाहीं. 
कारण हें कांही केवळ आपल्याच घटनेचे लक्षण 
नाहीं, आधुनिक मानवी व्यवहार इतका गुंता- 


गुंतीचा झाला आहे कीं कोणती हि आधुनिक 


कित्येक आकार. 


त्त्य 


2152 


पट 2) 


स्ट 
2%6::22 


घटना किंबहुना कोणताहि कायदा गुंतागुंतीचा 
५ क अ ५ व. ५ 
हाण अपरिहाय आहे. आणि त्यामुळे मी आयपंल्या* 


भाषणांत म्हटल्याप्रमार्ण प फश्टभापा रा 
पाट . 1807७" फण] १] ए8१8 000306 पाह 
७8अंवणा? ०६७७ वाषा(ा181 ?? १ 
माझे ॥)वरघि2 संबेधाचे आक्षेप निराळेच. 
आहेत, एक तर - ठिकाठेकाणी ओघांनें येणाऱ्या, 
उपसूंचना. 


तत्खस, अगर हेतू अधिक स्पष्ट करणाऱ्या 
%७ 16:04. 1... 


८० £:2. आ एउवओय”..."» 
एअर” 
-करगपरचछ ज्घंञ” 
टं र ष्ण “तथदधन 
-पफबशम४कररबश 
"चसटह"४% 


, म्हणून 


:- पण भाय 


नेवेभारंतं 


स्वीकारल्या नाहीत. उदाहरणाथ, ३५७ व्या कलमांत 
( मूळची कलमें निराळी होतीं पण सामान्य 
वाचकाला ता लवकर उपलब्ध होणार नाहींत 
तीं दिलीं नाहींत ) आणीबाणीचा 
जाहारनामा पार्लमेंटची बैठक न भरवितांहि ६ 
माहेनेपर्यंत अंमलांत राहल अश्शी तरतूद होती. ही 
झुदत कर्मा म्हणजे २ महिने करावी अशा मीं 
उपसूचना दिळी व ती स्वीकारण्यांत आली. 
त्याप्रमार्णे आणीबाणीचे डुसरें एक कलम ३५२. 
यांताहे तसाच फरक करण्यांत आला. परंतु याच 
पकरणांतीळ तितकीच महत्वाची, आर्थिक तरतुदी 
आणि मूल्भून हक स्थगित करणारी कलमें ३५४ 
आणि ३५९ यांत.मात्र दोन माहेन्यांत !?? अश 
>पसरूचना दिल्या असतांहि त्या नाकारून “ शकय 

तक्ष्या लवकर ?? हे हुकूम पालमॅटपुढे ठेवावे 
अशी शब्दयोजना करण्यांत. आली! दुसरा आक्षिप 
असा कां साधारणतः जुन्या शब्दप्रयोगांना अंधपणें 


चिकटून राहण्याची प्रवात्ते असतांना “प्रांता - 


ऐवी “ संस्थान २ असें नाव उगनिच बदलले, 
आणि तिसरा आक्षेप वर नमूद केलेला, आपली 
बेटना फार विस्तृत.व तपशीलवार आहे हें एक 
तिर्चे वैशिष्ट्य आहे. दुसऱ्या कोणत्याहि घटनेचे 
अस्तक. एवढे जाडजुड नाही ! असे असूनाहि 


सहृखाच्या कांही बाबतीत मात्र स्पष्ट तरतूद न 


केरतां संकेतावर त्या अवलंबून ठेविल्या आहेत. 
केनेडा, ऑस्ट्रोडिया यांच्या घटनांत मंत्रिमंडळ चि 


: ।।__ का्येदेमंडळाला जबाबदार राहील  अश्ली तरतूद 


तेथे ती गोष्ट संकेतावरच अवलंबून आहे. 


ती आपण उचलली, असें असूनाहे आयलेडच्या 

त अध्यक्षाने नेहमी मंत्रिमडळाच्या सल््या- 
प्रमाणेच चाल पाहिजे अशी जी. दुसरी तरतूद 
आहे ता मात्र मसुदा-सामेतानि स्वीकारली नाही 
आणे अशा रीतोर्ने अध्यक्ष हा हुकूमशहा आहे या 
रसमजाला विनाकारण. जागा दिली! पण कांहीं 
साळे तरी तो निव्वळ गेरसमजच आहे आणे 


त्यामुळे घटनेचें खरे स्वरूप बदलत नाहीं, नाहीतरी 
त्याहि घटनेचें खरें स्वरूप ती नुसती पुस्तकांत 
संकेत व परंपरा यांच्या 


वाजून कळणार नाही, 


घटनेत तशी व्यवस्था आहे.व. 


" खेराजि 


अनुरोधार्ने ती प्रत्यक्ष कशी राबावेली जाते है 
पाहिलें पाहजे. कॅनडा-भ ्ट्रोलियांच्या घटनांत 


गव्हनरजनरळळा पुष्कळ अधिकार: . आहेत 
परंतु प्रत्यक्ष ते कर्धाःच बजावले 
गेळे नाहींत. राशेयांच्या घटनेतील कलमाप्रमाणे, 


घटकांना  परराष्ट्र'शीं स्वतंत्र करार करणें अगर 
स्वतंत्र संबंध ठेवणें याची परव।नगी आहे; पण 


लोकशाहीची खरी शाक्ते जनतेच्या आणि तिच्या 
प्रातेनिधींच्या कणखरपणौंत आहे; केवळ घटनेत 
नाही. प्रातेनेधी कणखर असले तर संकेत. पाळले 
जातीलच, ते तसे नसले तर स्पष्ट तरतूदहि उपयोगी 
पडत नाही, पाहिल्या महायुद्वानंतर जमनींत स्थापन 
झालेल्या प्रजासत्ताक राज्यांची * वायमर घटना.? हा 
एका प्रोफेतरानें केली नमुनेदार ध्येयवादी लोकशाह) 
वबटना असें समजलें जात होतें.. पण हिटलरने 
लवकरच तेच्यांतूनच . आपली इंकूमशाही निर्माण 
केली आ 

अटकेसंबंधीचें कलम 

घटनॅतील 


अशा स्वरूपाचे व म्हणून.पोकळ व फसवे आहेत व... 
घॅटनासामिर्तांच्या प्रातेगामीपंणामुळे हें झालें आहे 


असां एक आक्षेप आहे. 


रचनेसंत्रधीं माजे स्वतःचेहि मतभेद आहेत; पर्ण 


वरील मत मात्र मान्य करण्यास मी मुळींच तयार नाही. 


ज्यावर खूप टोका -साळी झाहे, पण अमेरिके-.. 
इतर घटनांशी . तुलना 'केल्यास त्यांमधील. 


योजना आपल्यापेक्षा सरत आहे 
येणार नाह. आयलळेडच्या घटनेत. 
80001ते8110९ छ]) 1७७, म्हणजे कायद्याने 


ठरावेलें त्याखेरीज इतर रीतानें '! कोणाला अटक 


असें म्हणतां 


" कगडूव्याळ महायुद्वाचा वणवा पेटावेला ! | 


ड&एठ.. 1. 


आपंल्या राज्यघटनेवरील कांहीं आक्षेप 


करतां. येणार नाही. ही तरतूद अगदी 
आपल्या तंरतुर्दाप्रमाणें आहे. जमेनीची ' वोयमर 
. घटना ? आणि डौझ्ेग शहराची घटना यांत याच 
अथौर्‍चे * “: 8876 7 एगर्ए७ ० 18७ असे शब्द 


आहेत.राशियन तरतूद तर आपल्या मानानें प्रातिगामी. 


ठरेळ; कारण तिच्यांत ९४०९७६ 07 वश्लंडला 01 
पढ ठप 0 शांणा रा 8ळयाळीांणा ०. श्रा8 
07०७प७०॥ अशी योजना आहे. 
वरील सर्व योजनांत विना-चोकशी अटकेचा कायदा 
करून त्याप्रमाणें अटक करण्यास प्रातेबंध होत 
नाहीं. पण राशेयन घटनेत तर त्यापलीकडे जाऊन 
विनाचौकशी अटकेला मंजुणे देण्याचा हक्क एका 
अधिकाऱ्याला देण्यांत आला आहे! आमच्या 
घटनंतीळ कलम २२ मुळें कायदेमंडळाच्या या 
बाबतींत कायदा करण्याच्या आधिकाराला थोड्याशा 
तरी मयादा पडल्या आहेत, . आर्यारेश घटना 
इंग्लंड्शीं कडवेपणार्ने झुंज करणाऱ्या बंडखोरांनी 
केलेली आहे. डौज्ञेग घटना बुड्डो विल्सनच्या ध्येय. 
वादांतून .जन्म पावलेल्या : लीग ऑफ नेदन्स*्ने 


मंजुर केलेली आहे. वायमर घटनाहि एका ध्येय- 


वादी प्रोफेसरानें तयार केलेली आहे. राशेयाबद्दल तर 


गी “कांहीच बोलावयास नको. हे तर्व प्रतिगामी असतील 


तर मग आमची घटनासामिताही प्रातेगामी ठरेल ! 
अमेरिकेच्या तुलनेने आमच्या घटनेतॉळ भाषण- 
खातंत्र्याच्या अपवांदावरहि खूप टाका झाली 
आहे. : पण. अमेरिकन घटनेंत हे अपवाद नमूद 
केले नसले-तर्रा व्यवहारांत ते सर्व अंमलांत आहेत. 


| ते मागाहून भ्रेष्ठ न्यायालयाच्या निवाड्यांनीं अस्ति- 
_ त्वांत. आळे आहेत, एवढाच करक. . अमेरिकेच्या 


अनुभवाचा. फायदा घेऊन पुनः पुनः उर्गाचच 
कोटांकडे जाणें. जरूर पडूं नये म्हणून घटनेंतच ते 
सामील केळे आहेत. $ 
मध्यवती सत्त खंबीर असणें इष्ट आहे 
स्थलाभावी आणखी एकाच मुद्द्याचा थोडक्यांत 
विचार , करूं. घटनेंत. सत्तेच फार केंद्रीकरण झालें 
असून: “घटक हे निव्वळ म्युनिसिपालिय्यांच्या 
दजोला. आणून ठेविळे आहेत असा आक्षेप आहे. 
हा . विषय गुंतागुंतीचा असून. त्यांत मंतभेदाच्या 


बऱ्याच छटा आहेत..- सबब त्यावर: ठाम मंत देणे 


11... ७ 


कठीण आहे. १९३५ च्या ' गव्हूनमेंट ऑफ- इंडिया 
अक्टा पेक्षां सत्तेचे केंद्रीकरण जास्त झालें आहे हें 


खरे आहे. त्यापुढील विधान मात्र अतिशयोक्तीचे. 


आहे. परंतु खरा वादाचा प्रश्न झालेळें केंद्रीकरण 


इष्ट का अनिष्ट हा आहे. प्रत्येक खंड खयंपूण . 


करावें या  टोंकापासून, प्रांतिक. कायदेमंडळें वगेरे 
सवे गुंडाळून ठेवून दिल्लीहून सर्व कारभार चाल- 
विणारें एकावयवी ( प्पॉह्ा'7) राज्य स्थापावे 
या दुसऱ्या टोकापर्यंत, मतवैचित्र्याच्या छटा आहेत. 
भारतासारख्या खंडप्राय देशांत हा दोन्ही टोके 
अशक्य. यांच्या द्रम्यानच घटना असणार. केडरेशन: 


हे एकच नांव दिलें तरी प्रत्येक _ फेडरे: 


शनमध्यें सत्तेच्या वांटर्णींत. फरक . आहे. एकांत 
एखादी गोष्ट जास्त आहे तरीः दुसरी कमी आहे, 
केनडांतःप्रांतांना आपला घटना करण्याचा, ता बदल 


ण्याचा ( लेफ्टनेंट गळ्र्नर्ची जागा रद्द करण्या* 
खेरीज ) हक्क आहे तर. आपल्या घटकांना तो : 


अधिकार नाहीं... परंतु कॅनडामध्ये . मध्यवती 


सरकारला प्रांतिक 


फेडरळ म्हणणें कितपत रास्त आहे याची.-मला 


। दका आहे. कारण माझ्या मर्ते खऱ्या फेडरेशनमध्ये 
सावभोमत्वाची बांटणी झाली पाहिजे; अगदी लहान : 


क्षेत्रांत का होईना, घटकांना स्वतंत्र अधिकार असलें 
पाहिजेत.परतु कॅनडोंतील मध्यसंरकारच्या वरील हक्का? 


मुळे प्रांत त्याचे आकित होतातं. 'त्यांना सार्वभौमत्व ?__. 
राहिलें कोठें ! ओपणाकडेहि बळ्हेशी हांचे प्रकार आहे; . ... 


घटकांच्या दजात आणि अआधिकारांत विषमता हें 
आपल्या घटनेचे एक वैशिष्टय आहे. ( 3.) प्रांत; 
( २ ) देशी संस्थाने, ( ३.) क॑मिंशनरचे प्रांत-व 


(४ ) : अंदमांन आणि .निकोबार बेटे--असे ४. 
प्रकारचे घटक आहेत. यापैकीं ३ व ४ यांत लोक- 
नियुक्त कायदेमंडळें, मंतरिमंडळे वगैरे कांह नसून 


ते उघड उघंड मध्यसत्तेचे आओकित आहेत. 
देशी संस्थानांना १० वर्षेपर्यंत तरी कलम २३७१. ने 
याप्रमाणेंच ओकत केळे आहे. राहतां राहिला प्र्न 
प्रांतांचा. माझ्या , 
ओकतःच भाहेत. - माझी त्यांबद्ळ तक्रार नादी; 


४४ 


> &.. 


“इर्ऊःउ डे 


जप 


1 


कायदेमंडळाचचा कोणताहि. 
कायदा .नामंजूर करण्याचा. अधिकार. आहे तसा ' 
आपल्या घटनेत नार्ही. या कारणानें कॅनडाची घटना 


मर्ते . प्रांताहि., मध्यवती सत्तेला. 


४०८८-३५ 
12: र 
१८०.३०३४५/ 


स 


29१22: 


५५॥७५:५४४५८८८०५५५७4/७०/६७४ 


£६- 


2... 


नवभारत 


मध्यवती सत्ता बळकट करण्याकडेच सध्यां काळा*चा 
ओघ आहे. आणि भारताच्या परिस्थितींत तर 
मध्यवती सत्ता खंबीर असणें इष्ट आहे, असें माझे मत 
आहे. सर्वत्र एकाच म्हणजे काँग्रेसपक्षार्ची सरकारे 
असूनहि अन्नप्रश्नाच्या व॒ आर्थिक उपाययोजनांच्या 
बाबतींत प्रांताप्रांताची निराळी धोरणें व त्यामुळें 
निमीण झालेली बिकट परिस्थिति पाहिली म्हणजे 
मध्यसत्ता खंबीर करण्याच्चा आवदरयकता पटते. 
वैयक्तिक अपवाद सोडले, तर साधारणतः मध्यवर्ती 
भंडळाऱचचा अनुभव, कर्तबगारी आणणि कार्यक्षमता 


“हीं घटकांच्या मंत्रिमंडळापेक्षां वरच्या दजाची 


राहणार, सबब एकसूत्रीपणाच्या दृष्टीर्न त्यांचे हात 
बळकट करणेंच इष्ट आहे. 

याचा अर्य मध्यसरकारनें पुष्कळशी कासें 
आपल्या 'अंगावर ध्यावी असा नार्ही, पण अखेस्ची 
हुकमत त्याच्याकडे असावी, सबब . प्रांत अंकित 
झाले याबद्दल माझी तक्रार नार्ही. माझी तक्रार 
अर्शी की घटनेत ती हुकमत कलम २७१ प्रमार्णे 


. उघड प्रामाणिकपणे न देतां, आडवळणार्ने मध्य- 


सत्तेला दिळी आहे, आणीबाणी'ची वेळ तर सोडून 
द्या, सामान्य वेळीं सुढो घटकांच्या. संमतीशिवाय 
त्यांच्या प्रदेशाची पुनरचना करणें (कलम ३) 
किंवा त्यांची प्रत्यक्ष संमाते न घेतां त्यांचं कार्यक्षेत्र 


कंमी करणे (कलम २४९ ) इत्यादी अंकेतत्वार्ची . 


> 1 ग्य ९ 
अनेक लक्षर्ण घर्टनंत आहेत. त्याहि पेक्षां आक्षेपाह्‌ 
लक्षण म्हणजे प्रांतांचे आर्थिक परावलंबित्व अधिकच 


. बाढविळ॑ आहे. एक स्वतंत्र कार्यक्षेत्र दिले परंतु 


मध्यसत्तेच्या आर्थिक मदर्ताशिवाय. जर त्या जबाब- 


दार्‍्या पार पाडतां येत नसल्या, तर त्या स्वातंत्र्यांत 
अर्थ काय ! १ क 


। समन्वयवादी ' घटना | 
सारांश, माझ्या मर्ते सत्तेचे केंद्रीकरण झाले त 
कांही गैर नांदी. परंतु तें उघडपणें झालें असंत तर 
बरे होतें. मध्यवती सत्तेचे कार्यक्षेत्र नर्वान 
घटनेंत वाढाविळे॑ असलें तरी प्रांत व संस्थाने 
यांकडे अद्यापि बसूच विस्तृत क्षेत्र आहे. या बाबतींत 


 अमोरिका, ऑस्ट्रोलिया वगेरेशी तुलना करतां येत 


नाही. कारण त्यांत मध्यवती सत्तेला कांही 
निश्चित .भाधिकार दिळे असून शषाधिकार घटकांना 


आहेत, तुलना करावयान्ची तर दाक्षिण आफ्रिका, 
कॅनडा यांच्याशी करतां येईल, द० आफ्रिकेत 
घटकांन्चे कार्यक्षेत्र म्युनिसिपालिट्यांपेक्षां फारसे उच्च 
नाहीं, ( ती संघराज्याची घटना नाहींच म्हटलें 


* तर्श चालेल. ) कॅनडांत त्यापेक्षां विस्तृत नाहे, 
पण आपले त्याहीपेक्षा कार्यक्षेत्र विस्तृत आहे. सबब 


आपल्या प्रांतांना स्युनिश्षेपालिस्या बनावैळे हें 


म्हणणें अतिशयोक्ताचें आहे. प्रांतांसह सर्वे घटक 


दुय्यम दजाचे असतां, रूढ अथोविरुड सावेभोमत्वा*च 
निदशक असें “ संस्थान ?? १ छॉड8 ) 


नांव . 


त्यांना उर्गांचचच दिळे॑ आहे. कार्मशनस्वे प्रांत _ 


व अंदमान--निकोबार बेटें यांच्या बाबतींत तर तें 
हास्यास्पद दिसतें ! विषमता लपाविण्याकरतां एंकनच 
नांवे दिलें म्हणावें तर विषमता लपली नारहा'च, 


पण 'अ? भागांतील सस्थान, ब? भागांतील संस्थान . 


असा बोजडपणा मात्र आला आहे.! 
असो. आतांपर्यंत केलल्या विवेचनावरून घटनेवरील 
प्राधिगामित्याचचे वगेरे आरोप निराधार आहेत अर्स 
वार्‍चकांना पटेळ अर्शा मी आज्या करतो. एकंदरीत 
घटना “' समन्वयवादी आहे. ती स्थैय देणारी आहे, 
पण प्रगमनशालहि आहे; तिच्यांत व्याक्तिविकासाला 


महृत्व आहे, पण सामुदायिक हितबुद्धीबद्दलहि 


जागरूकता आंहे. ?' पण बोलून चाळून ते साधन 


आहे. आणि साधनाची यशस्विता हें करणाऱ्याच्या - 
कौदगाल्यापेक्षांहि तें वापरणाऱ्याच्या. वृत्तीर आणि : 


शक्तीवर विश्षष' अवलंबून असतें. त्या. दृष्टार्ने - 


कित्येकांच्या . मनांत . प्रौढमताधिकाराच्या तरतुदी- _. 
बद्दल दुकाकुद्वका येतात, पणं. आपण_ आपल्या . 


तत्त्वावर अढळ निष्ठा ' ठेवून सामान्यतः सामान्य 


माणसाची , व्यवहारघुद्वे विजयी होईल. अर्शी 


आक्रा बाळगूं या, माझ्या मंत घटनेच्या खऱ्या - 


कसोटीची वेळ प्रारंमींच्या पांच वर्षीत येईल, .दारिद्र- 


नारायणाचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून येणारी. 


सरकारे त्या अवधींत जर त्याच्या आक्या अंतः. 
सफळ करूं शकलीं, त्याचें जीवन. थोडेसे तरी 
सुसह्य करूं शकली, तर घटना यशस्वी झ्ञाळी असें 
म्हणतां येईल, तसें झालें तर घटनासमितींतील 
माझ्यासारख्या सभासदास आपल्या श्रमांचे चीज 
झालें असे अभिमानपूवेक वाटेळ 


ष्७ 


अनुक्रमणिका 


भै) शश ७ 


श्री, दि. के. बेडेकडं 


विरोधविकास नव्हे, इंडात्मक स्वयंगति 


ड्‌ 


हेगेल व मार्क्स यांचा ' डायलेक्टिक्स ! नांवाचा 
सिद्धान्त आतां मराठी . वा*चकांच्या परिचयाचा हात 
ओहे. सन १९४० मध्येंच श्री, पां, वा, गाडगीळ 
यांनी “।' माकसंचा भोतिकवाद ? या पुस्तकांत 
त्याची विस्तृत. मांडणी केली, फुटकळ लिखाणांतून 
* कम्युनिस्ट, समाजवादी, रॉयवादी व श्री, जावडेकरां- 
सारखे गांधीवादाहि या सिद्वान्ताचा उल्लेख सन 
१९३२ पासून कर्रात आलेले आहेत. 

मराठामध्यें 
: वेरोध-विकास ! असे आतां रूढ होत आलें 
आहे. 

या पारिभाषिक संश्ञेच्या चर्चेतुन योग्य प!रेभाषे- 
कडे वब॒ मूळ सिद्धान्ताच्या आकलनाकडेहि बरेचसे 
जातां येईल या कल्पनेने प्रस्तुत विवेचन मी कर्रात 
आहे. न , - 
'विकास' नव्हे, बदल 
.. हेगेलच्या. व पयायाने मातेच्या या. सिद्वान्तार्चे 


' मर्मच ' विकास !.या झाब्दामुळें कळेनासं होते हा!” 


माझा पाहेला. आक्षेप आहे. “ विकास? किंवा 
: प्रगाति! या कल्पना मानवी मूल्यभापनाच्या 
क्षेत्रांतील आहेत, 'न्याय?, ' सत्य!, “सोंदर्य ' या 
कल्पनांप्रमाणें : विकास! ही एक मानवसापेक्ष 
बाब॑ आहे. मानवसमाजा'चाच मयोदित विचार 
करतांना या साध्यांचा व कल्पनांचा विचार ठाक 
आहे. पण ' डायलेक्टिक' हा असा सिद्धान्त 
नाहीं, ते एक विश्वासंबंधींचे विर्‍चारपूत्र आहे. 

मग * डायलेक्टिक!'चचा अंथ काय? तर तो 
विश्वांतील-- वस्तुजाताच्या स्थितिगतीचचा एंक 
- नियम आहे. विश्वांतील प्रत्येक - वस्तूळा जन्म, 


६ डायलेक्टिक्स याचं भाषांतर. 


स्थाते व अंत आहि. या वस्तुस्थतीचा विचार ' 
ही या सिद्धान्ताची भूमि आहे. या भूमीवर स्थिर 

उभें राहून मग हेगेल. असे विचारतो कीं, वस्तूंच्या 

या जन्मस्थितिलया'चं कांही शास्र, एकांदा सामान्य 

नियम आहे का? तो उत्तरहि देतोरकी, या 

घडामोडीचा किंवा बदलाचा सर्वेकष नियम आहे, . 
त्याचे नांव ' डायलेक्टिक्त, ? 

: डायलेक्टिक्प ? हँ विश्वाच्या गतीचे सूत्र आहे 

व वस्तुजाताच्या  जीवनयात्रे !("१०१७ ० &क्ंड- 1४ 
७008)चे स्वरूपवर्णन आहे. 


गति नव्हे, स्वयंगति 


५ विकास! या मयोदित अथाच्या शब्दापासून 
सुटका करून घेतर्ला व गाते? ही व्यापक संज्ञा 
स्वीकारली म्हणजे पुढचे पाऊल सोर्पे होर्ते, 
पण नुसता गाते हा शब्द पुनः घोटाळ्यांत 
पाडणारा आहि'च. आगगाडी'ची ' गाते ! ही नुसती 
स्थानांतराची गाते आहे. चाकाची गाति झे. 
देखील भ्रमणगाति आहि, म्हणजे स्थांनांतराचीनच 
गाते आहे. विश्वांतील स्व वस्तुजाताची गति ही 
अथोतचच केवळ स्थानांतर-गाते नसून अनेक 
विध आहे. स्थान, आकार, वेग, रचना, 
इत्यादि अनेकविध बाबतीत जे बदल होतात त्या. 
सवोना मिळून ' गाते ! हो व्यापक संज्ञा समजळी . 
पाहिजे, 

अश्या व्यापक अथाने “ गाते ! हा' शब्द घेऊन 
: डायलेक्टिक्स्‌ चा अर्थ लावला पाहिजे, . तो 
अर्थ काय £! तर डायलेक्टिक्स्त ह 
। स्वर्यंगति ! आहे. 


५१ 


_ डू सळ र्‍॒ क एऑ” 

-ऐओ जॉ] ::233 आड क 
व करडगघर चिऊ, 
्ट्- व व्र चन 


2 त>0१0/000000ा 2200022228.) 
28209606000%06524/02122:-:/:2621:229905:2/300020001-:. 11.1) 


नवभारत 


एखाद्या वस्तूला बाहेरील धक्क्याने किंवा 
ञुनु प्रावे्ट अश्या एखाद्या प्रेरक शक्तीने “ गाते 
मिळणं,ही विचारा'ची एक दिशा झाली. उदाहरणार्थ, 
याच पद्धतीने विच्चार करून विश्वाची उपपात्ति 
इश्वरवादी लावतात, ते म्हणतात कीं, साऱ्या वस्तु- 
जार्ताच्यां अंतयीमांत ईश्वर, किंवा एक ईश्वरी तंच्च 
अनुप्रवेश करून व्यापून राहिळें आहे; तेंच सवे 
वस्तूंच्या  उत्पत्ति-स्थिति-लळय या रहाटीचं 
कारण व प्रेरणा आहे; मतुष्य देखील जें स्वेच्छेने 
म्हणून करतो ते ईश्वराचे अनाकंलर्नाय. उद्दिष्ट पार 
पांडण्यांसाठीं, निमित्तमात्र होऊन करीत असतो; 
संमाजाचा विकास होतो महापुरुषांच्या विभूति- 
मत्त्वामुळें होतो; बव हे महापुरुष ई्वरांश, 
इंश्ररावतार किंवा इंश्वराचे प्रेषित असतात. 


, प्राचीनतम अश्या भारतीय व इतर विनचार- 
विश्वांत ' कमे ? ही सर्वंगामी प्रेरक-शक्ति ईश्वराच्या 
ऐवजी मानली गेली होती. त्रिगुणात्मक प्रक्ाति 
किंवा माया हीच विश्वगतीची . जननी व धात्री 
असून ती अनादि मानली गेली होती. या मायेची 


किंवा कमाची गहनं प्रेरणा व सुजनशक्ति ही फक्त' 


जड वस्तुजाता*ची'च नव्हे, तर प्राणिमात्राच्या जीवन- 
यात्रेची नियंत्रक शक्ति. मानली गेली होती. जन्म- 
सिद्ध जातिव्यवस्था, राजधर्म इत्यादी सामाजिक 
बांबी. गुण (म्हणजे प्रकृतीचे त्रिगुण) व कमे यांनी 
ठरतात, असें .त्या. समाजांत मानलें जाई 


" यावरून असें दिसेल कीं, जडसृष्टि व मानवसाष्टि 
यांच्या .गतीचें कारण बाह्य मानणे ही प्राचीन 
कमवादार्‍ची . व नंतरच्या ईश्वरवादाची परंपरा आहे 
यांच्य परंपरेच्या छायेत आधुनिक खिस्ती युरोपचे 
हेगेल-पूव तत्त्वज्ञान वाढले. जड-वस्तुवाद (1१० 
०861811 ) व मनत्रेतन्यवाद ( 13श॥£०९४- 
ब ग0९॥]51) ) . हीं अठराव्या शतकांतील परस्पर- 
विराघी दशर्न घेतली तर यां दोघांनाहि.या परंपरेतून 
खस सुटका करून घेतां आली नार्ही, ती सुटका 


- प्रथम हेगेलर्ने केली व बाह्य शाक्त न मानतां सृष्टीची 
ग्राते कशी उमगतां येते 


त्यान प्रथम दाखवल, 


“ हॅगेळनें- प्रतिपादन केलें की, सुट्टीची गाते हा 
स्वयंगाति ( 8०-007०॥९॥/ 9) आहे. ती बाहेरच्या 


. छळछात्मक आह, हा 


घकथाने पेदा होत नाही, तर तिचा उगम 
अंतर्यामी स्वयासिद्द व स्व-गत असा आहे. 


स्वयंगतीचा उगम दंद्वांत 


हेगेलच्या तत्त्व्ञानाने युरोपीय विन्चाराविश्वांत 
क्रांति केली. तो तत्त्वज्ञानांतील युगपुरुष ठरला . 
हा मान त्याला मिळण्याचे एकमेव कारण अर्से 
की, विश्वगतीला खयंगतीनच स्वरूप आहे व ते कर्से 
आहे तें व्यान दाखवून दिले. 


स्वयंगतीचा उगम कोठें आहे? हा मोठा 


गूढच प्रश्न होता. पण हेगेल्चें उत्तर मांत्र अगदी 


सोपे होते, तो म्हणाला की, प्रत्येक वस्तू ही 
गातेशील आहे व तिच्या गतीर्चा किल्ली तिच्याच- 
जवळ आहि. इकडे तिकडे बाहेर ती कळ श्ोधर्णे 
चूक आहे, वस्तूच्या अतयोमांतच गतीची कळ 
आहे म्हणावें, तर वस्तूर्चे अतरंगन्च एकजिनसी, 
स्थिर व बिनरुंतागुंतीचें मानतां येणार नार्दी. 

तर्से नसते का १ हेगेल म्हणतो कीं नसर्ते. उलट 
तो बजावतो कीं, निरवयव, एकरूप, अच्छेद्य व 
शेवटीं निरुंण अशा वस्तूची कल्पना देवतासारखी 


स्थापून तिचें ध्यान करीत बसल्यामुळेच तत्त्वज्ञानाची 

. सारी साधना कुंठित झाली प 
मग वस्तूचे खर स्व-रूप काय ! तर तें 

:डायलेक्टिक्सःची मुख्य 


शिकवण आहे, : 
प्रत्येक वस्तूमध्ये अनेकावेध गुण व; घंटक 
असतात व त्यांतले कांही एकमेकांना विरोधी 


असतात, कांहीं पोषक असतात, उदाहरणं घ्यायच. 


तर आजन्चा मानवसमाज. या वस्तूमध्ये अनेक 


तऱ्हेचे विरोध व संघष आहेत आणि तेवढेच स्नेहच . 
तडजोडी आहिंत. मग विरोधी गुणांच्या सवच जोड्या. 
घेऊन त्यांचचीं तेवढी दर्द प्रत्येक वस्तूत मानावयाची ' 


काय 
वरीळ सवृ दुका उद्‌भवतात इं. सहज आहे 


विरोध व दृंदध यांतला फरक नीट ध्यानांत घेतला 


तर मात्र या दका उरते नाहींत. 


बीजघटकांचे दद 


£दुंद्ू* हा शब्द मोठा अ्थवाहक आहे, ढंद्व ह्मणजे 
नुसते देत नव्हें किंवा विराधी वस्तूची टकर नव्हे 


ग्र 


विरोधविकास नव्हे, 


साठमारी करणाऱ्या दोन हत्तींना विरोधी म्हणतां 
येईल; कारण त्या दोघांचे वेगवेगळे वस्तुपण आणि 
अस्तित्व आहे. त्या साठमारीवरच अवलंबून असें 
कांही नाहीं. दृदारचे तर्से नाही, कारण ते एका 
वस्तुंत- अस्ते. 


. . विरोधी पण एका वस्तूमधील विरोधी गुणांच्या 
सव -जोड्याही दहे नव्हेत, उलट त्या वस्तूच्या 
अवस्थलान्च द्व म्हणतात. हृद्ध दे वस्तूर्चेच रूप 
आहे. हँ इंद्र मग कोणांत चालते ! तर अक्का दोन 
बीज-घटंकांत कीं ज्या घटकांच्या . दृंदांवस्च त्या 
वस्तूच्या अस्तित्वाची सर्व मदार आहे. उदाहरणार्थ, 
विजेच्या प्रवाहांत उष्णता, कांही ठिकाणी प्रकाश 
इत्यादी गुण असतात. पण ते विद्युतप्रवाहाचे 
बीज-घटक नव्हेत, बीज-घटकांना घन--व-व्दुण- 
विद्युत्‌ म्हणतात. त्यांच्या परस्पर-संबघाळा दद 
म्हटलें की झालें, 


_ वस्तूचे हे बॉजघटक दंद्वाच्या संबंधाने एक- 
सारखे बांधलेळे असतात; किंवा असेंहि म्हणतां येईल 
कीं.या : बीज-घटकांचा एकमेकांच्या आश्रयाशिवाय 
व. संघषीशिवाय. वस्तूचा निर्वाह होत नाहीं. 
यावरूंन दिसेळ की विरोध हा दोन व्यवच्छिन्न 
वस्तृंमधीहू बाह्य संबंध आहे व तो एकेर्रा आहे. 
विरोध 'हा तेवढ्या. सांठमारीपुरतारच संबंध आहे. 
हंद ही मात्र प्रत्येक व एकेक वस्तूमर्धाीळ अंगभूत 
अतयीमीची प्राणस्थिति आहे व ती दुहेरी प्राक्रेया 
आहे. हद्वामध्ये बीजघटकांचा परस्पराभ्रय ब 
परस्परसंघर्ष एकाच. जागीं सांठवलेला आहे. 
: ,विरोध हा विरोधी भिन्न वस्तूर्चे स्वरूप उघड 
केरात नाही. : हंद हेंच वस्तूचे रूप आहे. विरोध 
हा. वस्तूंच्या गतीचा उगम नव्हे, दृंद हें गतीचे 
एकमेव. उगमस्थान आहे. 


दृंद्रात्मक स्वयंगति 
अस्तित्वाचे कोडं. 


_  विरोघ-विकास ! या शद्वावरील आक्षेप व॑.. 
: दृंद्वात्मक खयंगति ? या शद्वांर्चे समर्थन मी येथवर . 
केलें. तेवढाच .या लेखाचा मूळ उद्देश मी ठेवला 
होता, या स्वयंगतीच्या तत्त्वाची मांडणी हेगेलने 


चेतन्यवादी भूमिकेवरून केली आणि माक्‍संने तानि 
मांडणी वस्तुवादी ' भूमिकेवरून केली. 


पण या ' स्वयंगाति ? सिद्धांताची ओळख नीट 
न राहिल्यामुळे आज बरेच गॉघळ होत आहेत व 
६ विरोधविकास ? या पारिभाषेने तर मराठाीमर्ध्ये हे 
गोंधळ वाढत आहित. यांचें प्रत्यंतर पहावयार्चे 
तर ' सप्टेबर (१९४९ )च्या . * नवभारतां'तीळ 
दोन लेखांत मिळेळ, ते आतां पाहूं, 


पहिला लेख म्हणजे ज्यांत हेगेलची अस्तित्वाची न्य 


कल्पनाच प्रा. बऱ्हाडपांडे* यांनी खोडून काढली, . . 
आहे. हैगेळ एवर्ढेंच म्हणतो कीं, प्रत्येक वस्तु . .: 


व सारें वस्तुजातच एका विशिष्ट तऱ्हेने अस्तित्वांत. .... 


आहि. ती अस्तित्वाची'पद्धाते! अर्शी कीं, आस्तत्वा- ' :: 
बरोबरच, 3०४ बरोबरच अभाज, किंवा नाश, . - 
0०(-0गं0४ हा. छायेसारवा विकटळेला आहे. . 
प्रा, वऱ्हाडपांडे यांनीं हेगेळला. पॅंचांत पकडले आहे.  - 
*“ । ब्वैळ गाभणा ? म्हटलें तर कोणीहि म्हणेल की, .. . 
५ एक काय ते बोला; बैल म्हणायर्चे तर गाभणा म्हणूं .::* 
नका आणि.गाभणा म्हणायचे तर बैळ म्हणूं नका!' . 

पण शेगेलंला .एवढा पोरंकट पेंच कळत कां: 
नव्हता ! तरी तो म्हणाला की, आस्तत्वव नाशे.दी . ... 


दोन्ही वस्तूच्या पांचवीला पुजलेलीं असतात. पण 


त्यानें या कोड्याचा अर्थदिं उकळून दाखविला व 
या उलगंड्यांतच सत्तास्वरूपद्याज्ञा( १०७७७१- . 
शं०8)चीच नव्हे, सार्‍या तर्स्वः्वितनां (0111050117) - ' :: 
बी विकासकथा'च त्यानें समार मांडून दाखविली,” ::: 


"१ सॉख्यदर्शनांतील प्रक्ञाते द्दी जडवस्त( ००५५६७४ ) नाहीं व पंचमहाभूत ही वस्तुतत्चें (9००५७७७) | 


नाहींत, म्हणून १०५४५४५579 या शब्दाचे पर्याय जडवाद, प्रकृतिवाद किंवा भौतिकवाद हे बरोबर नसून, 
* वेस्तुवाद हाच प्रंतिशन्द योग्य आहे 'अर्स मला वाटतें, * क लिविडी नित , 


न ९ ४-बिरोंधाविकासवादांतीळ बिसंगाते ', ' नवभारत ', सर्प्टेंबर १९४९. ... 


२३.२७ . ८२ 3९22. 2. “2 क, 


"नवभारत ई.. कु. 


अस्तित्व व नाश यांचें एक दंद्दच आहे, आणि 
आस्तित्व व नाह हे सत्ते-( ०000 )चे बीज- 
घटक आहित, हा हेगेलचा सिंद्वान्त आहे. यांतून 
सहजच त्यार्ने वस्तूच्या स्वयंगातिशील जीवनयात्रेचा, 
5366000106 चा पर्याय सांगितला, अस्तित्वाचे 
कोडे त्याने सोडावैळें ब अस्तित्वाचा अथे 
(' ७388108 ) स्वयंगातिशीळ जीवनयार्त्रेतच, 


0०0००४०४ आहे, हा क्रांतिकारक  बजिमंत्र 
त्याने तत्त्वज्ञानाला दिला. हें सारें प्रा, वऱ्हाडपांडे 
यांनीं विचारांत घेतलेले दिसत नाहीं, 
सहकायोची कल्पना ! 


दुसरा लेख म्हणजे ज्यांत “विरोध-विकास? 

" शब्दावर आधारलेली व * दंद्वात्मक स्वयंगती *च्या 
सिद्दान्ताळा वस्तुतः डावळून जाणारी एक 
सहकार्यांची कल्पना सेप्टेबरच्या “ नवभारता *च्या 
“ अंकांतच श्री. प्रेमाबाई कंटक यांनी मांडळी आहे 


प्राणिसष्टींत -( व अथोतच मानवसृ्शात ) केवळ 


संघर्ष , हिंसा व मात्स्यन्याय हाच * नैसर्गिक 
नियम * आहे अर्से डार्विनच्या नांवावर खपावेलेलें 
एक मत. आहे. स्पा व सत्ता हाच भांडवलदारी 
तत्तज्ञानांचा व व्यवहाराचा पाया असल्याने हें 
: मत घनिकवगीला व शेखमहंमदी व्यक्तींना मोठें 
प्रिय असते. पण घानिकसस्कृतीला विटलेल्या 
» ' भोनवधर्मवांदी लोकांना हें हिंख तत्त्व साहाजकच 
- त्याज्य व आसुरी वाटतें. रास्किन, क्रोपोट्किन 
टॉलस्टॉय प्रमंतींनीं या हिं मतावर: साहजिकच 
खूप कोरडे ओढले आहेत. हे लोकच गांघींजींचे 
' . गुरू आहेत 

पण या दयाद्री मनाच्या विद्वानांनी 
विरोधी मत म्हणून जो सहकायोचा 
'' पथ प्रसृत केला त्याची 


पुनः भांडवलदारांनीचच उपयोग करून घेतला जेवढे 
मात्स्यन्यायाचें हिंल मत त्यांनी राबंवि्ळे, तेवढेच हे 


प्रेमाचे कोमल मताहि त्यांनीं जगभर वेठीला घरले. 


आहे !. 


दुसरे 


गंमत अशी 
झाली कीं या नव्या 'सहकार्य'-व-'प्रेम? पंथाचा . 


अर्से उफराटें कां झालें ! तर सहकार्य हॅ स्वतंत्र 
तत्त्व्व नसतां त्याला जीवनघारणेचा आघार 
बनविण्याचा खटाटोप या पंडितांनी केला आहे. 
आपण मूळ विवेच्चनांत पाहिलेच आहे की, डेड 
म्हणजे साठमारी नादी. बीजघटकांचची जुंपणी 


परस्पराश्रय ब परस्परसंघष या दुहेरी बंघनांनी ' 


झालेली असते; म्हणून तर वस्तू संभवते. 
नुसता संघर्ष किंवा नुसता आश्रय 
बीजघटकांमध्ये संभवतच - नाही.  समाजारन्यच 


उदाहरण घेऊं, समाजांचे बीजघटक म्हणजे आज 
भांडवलळदारवगे व कामगारवगे यांच्यामध्यें संप*व 
राजकीय लढे या समाजांत चालतात. पण या दोन 
वगीचा एकमेकांवांचून निर्वाह होणेंहि या समाजांत 
शक्‍य नाहीं. माकछने ह्यावर उपाय सांगीतला आहे. 
मार्क्सचा उपाय सोपा आहे व तो. संघर्ष व .आश्रय 
या 
वस्तूचाच नाश करण्याचा आहे. ह द्व गेले 
म्हणजे संघर्ष वः सहकाय दोन्ही उरणार नाहींत, 
वर्गच रहाणार नाहींत. मांनवसमाजाच्यां अंतगत 
दंद्दाचा, वगंद्देद्दाचा असा नाश होऊन मानव व 
॥ निसगे हॅ नर्वे ट्वेद्द व या बीजघटकांचा परस्पराश्रय 


व संघर्ष पुढील मानवेतिहासाची एकमेव. प्रेरणा 


ठरेल अशी माक्सेची साध्य-साघना आहे. 


दवद्याचा, म्हणजे भांडवळदारी समाज या 


> 


क 


की > 


या उलट गांधीवाद्यांचें म्हणणे असे कीं, संपू्ष 


व सहकार्य ह्या. आसुरी व दैवी प्रद्तत्ती. आहेत. 
त्यांपैकी सहकार्याचे तत्त्व साध्य ब साघना म्हणून 
आम्ही आध्यात्मिक घारणेमुळें स्वॉंकारतो. आणि 


मार्क्सेबादी हे युरोपीय भोगवादाच्या व जडबयुदाच्या 


आहारीं गेलेले असल्यामुळे ते संघर्ष, कलह, रक्त: 
पात यांतच रममाण होतात ! पण भांडवलदारी 
समाजरूपी जरासंघाच्या. शरीराघीलाच. संत्रीव 
ठेवण्याचा खटाटोप करण्यांत कोणालाच . यक 
येणे अशक्य आहे. नुसत्या * प्रेंम ? व * सद्दकार्य? 
या अर्धवट त्तत्त्वांना आजच्या 


समाजदररीसंत॑ . 


न् 
र 


शर्राराधार्चे स्थान आहे म्हणून त्या तेरवींचा. . 


घोष द्योवटी, अध्यात्मवाद्यांच्या  इंच्छेविरुंड 


३ ' समाजघारणेचा सिढ्वांत विरोध कीं सहयोग !', * नवभारत !, सप्टेबर १९४१, .. 
दड 


विरोधविकास नव्हे, दंद्रात्मक स्वयंगात 


देखील, भांडवलदार वर्गाच्या उपयोगीं पडतो, 
आणणि त्यांच्या पदरी मात्र आत्म-पर-वंन्चना 
पडते ! 
माक्‍सेवादांतील पारिभाषिक शाब्द 

: दुंद्रात्मक स्वयंर्गाति ) ह्यांतील दृंद्द हा राब्द 


मूलभूत धरून बंगालीमध्ये मार्क्सच्या दशनाला ,. 


: दुंद्रात्मक वस्तुवाद! हा प्रतिशब्द रूढ झाला आहि. 
त्यांत  स्वयंगाते ! ही प्राणभूत कल्पना वगळली, 
जाते. मळा वाटतें कीं लांब वर्णनात्मक प्रातशब्द 
म्हणून “ दंद्वात्मक स्वयंगतिशील वस्तुवाद असे 
नांव मा्कतदर्शनास द्यावें व सुटसुटीत वापरण्यासाठी 
नुसते ' माक्‍सप्रणीत वस्तुवाद ' म्हणावें, ' विराध 

विकासवाद ?, ' गत्यात्मकवाद्‌ १, “ गतिवाद ? 

: गातिता|र्किकवाद ! ( तेलगू ), ' परस्परवेरुद्धवाद * 
( मल्याळी ), “ क्षणिकवाद्‌ ? ( राहुलसांकृत्यायन ) 
असे विविघ पर्याय मार्कसप्र्णांत वस्तुवादाला वेग- 
वेगळ्या लोकभाषांतून रूढ झाळे आहेत. पण 
अजुन एकमंत करून र्मी सुचविलेला 

, पयाय सर्वमान्य होणें शक्‍य व इष्ट आहे 


होच .गोष्ट मारक्सवादांत येणाऱ्या अनेक पारि- 
* झषिक शब्दांची आहे. उदाहरणाथ, हेगेलचा प्रासेद्ध 
त्रिपुटीक्रम ध्या. स्वयंगतीचें ते एंक सुत्र आहे 
दंद्रात्मक असल्यामुळे वस्तूला व तिच्या जावनयानेला 
“वादा?ची उपमा हेगेल देतो. पूर्वपक्ष व उत्तरपक्ष, 
हात हात ' वादे वादे तत्त्वोघः ' होतो, असा 
: नित्याचा अनुभवच आहे. : 

पण स्वयंगतीचचा गाभा न समजल्याकारणानें 
*, पर्यायशब्द योजतांना कसा गोघळ होतो पहा, 
साऱ्या . हेगेलवादाळा गीताप्रणीत कमेयोगापासून 
डार्विनप्रणीत विकासवादापर्यंत'चे ' संस्कारे ! करून 
एकं नर्वेंच दर्शन श्री. पां, वा. गाडगीळांनी 
बनविलेले आहे ( मार्क्सचा भौतिकवाद ? पहा ).' 
त्यांना वाटतं कीं, गतांचा उगम 
: वस्तुच्या पोर्टी वाढणाऱ्या विरोधामुळे होतो 
आतेरेकामुळें स्फोट होतो वगैरे, म्हणजे द्वंद्व हें 


तत्वतः 


त्यांच्या दशनांत कोठेच येत नाहीं, मग त्रिपुटी- 
क्रमाने सूत्रहि बारगळेत व सगळ्या 'विरोघा?चा 
शेवट त्यांच्या मते 'संयोगां'त होतो. प्रा, वऱ्हाड- 
पांडे देखील त्रिपुंटीक्रमाचा रोवट 'समन्वयांत' 
करतात ! 

खरें अर्से आहे की त्रिपुटीक्रम हा 'वाद',. 
£प्रातिवाद?, *सिद्धान्तः अशा स्वरूपाचा आहे., 


म्हणजे त्या प्राक्रियेचें फळ हें “वाद? व 'प्रातिवाद' 


यांच्यातला 'संयोग' किंवा “समन्वय? नसून त्या 
दाघांहून वेगळेंच असतें व तें सिध्दान्तरूपार्ने 'वाद' 
व 'प्रातिवाद' या बीजघटकांचचा अभिभव किंवा 
नार'च करतें, समन्वय कर्रात नाही, 


५ विरोध ? आणि विकास ? या दोन शब्दांनी 


हेगेळ व माक्स यांच्या तत्त्वज्ञानाचे सत्यस्वरूप 
किती विपरीत दिसतें हें पहावयाचे असेल, तर प्रा. 


श्री. व्यं. पुणतांबेकर यांचो. “ विरोधविकासवादाचे : 


तर्कट ? हा लेखहि वान्वण्यासारखा आहि. प्रा 
पुणतांबेकर हे माक्‍सेच्या तत्त्वज्ञानाचे व एकंदरच 
कम्युनिस्ट ध्येयवादा'चे कट्टे विरोधक आहेत. 


त्यांना ' डायलेक्टिक्स ' हे॑एक भयंकर तकेट _ 
वाटतें ! पण ही गोष्ट जमेस घेतली तरी त्यांच्या . 


लेखांचा नीट विचार केला तर अर्से दिसून येत काँ, 
त्यांनीं घेतलेल्या आक्षेपांन्चे मूळ “विरोघ' 


उत्पन्न होणाऱ्या गोंधळांत आहे, समाजाचे किंवा 
प्रत्येकच वस्तूचे ' केवळ दोनच ठोकळ 
विरोधी 
कळ व अवस्था 

असत .नाही 'ः हा. 


एकाच शुद्ध . स्वरूपांत 
त्यांन्चा 


त्याऐवर्जी 


: परस्पराश्रयी आणि परस्परविरोधी * अश्शां 


दृंद्वात्मक बंधनांनी ' युक्त? ( म्हणजे. एकजीव, 


जोडलेळे ) घटक डोळ्यासमोर उभे राहतात. 
तसाच प्रकार ' विकास ? शब्दाचा आहे. “विकासं? 
हा केवळ क्रांते, मरण, नाश, थोडक्यांत .भ्हणजे 


४ ।-अखंड मारत !, दीपावली अंक, १९४९, पाने १७-१९ पहा, 
क 


2 स्डगघ टचेछ निका 
"रढडटच्* ष्ट 


र ८:४2 >: 

फे. & १ “« १ 7 .>2 

अह क 2१-21: य ० 
4८६६194000 5202/250/40000::2:/:140000040223024:242220-:22 


_>*५ 
४१५८०६, 


व “विकास? . 
या दोन मराठी शब्दांमुळे माकधवादासंबंधी साहजिकच - 


भाग बनू शकत नाहींत, केवळ एकचं. 
अक्षिप ध्या. . 


त्याचें मूळ “विरोध? या एकेरी शब्दांत आहें. 
६दूंदू* हा घेतला कीं प्रत्येक वस्तूचे . 


५५०७७४७ ७६६६७.६५ 


- 


क; 


नवभारत 


कम्यूनिस्टांच्या माथी भांडवलदारांनी मतलबी- 
पणानें लादलेले विध्वसंक समजरशात्रुत्व आहे, असा 
मार्क्सचा समाज होता अर्से प्रा, पुणतांबेकर 
मानतात; उलट, ' त्यामधील अवस्थांचा म्हणजे 
-स्थिती*चा, वाढी'चा, प्राक्रेयेचा व त्यांतील अनेक 


रूपांचा विचार !  माक्‍सेवादविरोधी तत्त्व 
करतात असा स्वमत-प्रातिपादनानच्चा आग्रह ते 
घरतात. 


खर॑ असे आहे कीं, समाजाच्या किंवा इतराहि 
वस्तूंच्या फक्त मरणाची कुंडली मांडीत बसणें 
हे॑कोठल्याच तत्त्वज्ञानाचे काम असत नाहीं. 
* समाजाचें मरण? ही गोष्ट कोठल्याहि लोक- 
हितवादी तत्त्वशाच्या, म्हणून माकसेच्याहि 
डोळ्यापुढे नव्हर्ता, भांडवलदारी म्हणजे समाज नव्हे 
तेर समाजाच्ची एक अवस्था आहे. तिचे मरण 
म्हणजे समाजानये मरण नसून तोच समाजाच्या 
सर्वनाशाला टाळण्याचा व खऱ्या अर्थी सर्वोदयाचा 
मागे आहे असा. मोठा उदार ध्येयवाद व 
आझ्यावाद माक्‍संचचा होता. त्याने स्थिाते 
गाते, वाढ ( म्हणजेच वर्धेनगति किंवा ७7०पर००) 
इत्यादी प्राक्रेयांचा विःचार. केलेला आहे, 
एवढा “ कापेटल' * अंथान्चा प्रपंच त्यानें भांडवल- 
दाररींच्या स्थितीचा व वब्धनगतींचा उलगडा 
करण्यासाठीच केला आहे 
- ___..पण, माक्‍्सर्चे (किंबहुना मूळ हेगेलचें ) म्हणणें 
/ अर्से की.प्रत्येंक वस्तूची स्थिति व॒ वर्धेनगाते 
' पहात समाधान मानीत बसर्णे हे चूक आहे 
)" कारण वस्तूच्या स्थितीच्या व वधंनाच्या मार्गेपुरढे 
उत्पात्ते. व नाश यांचीं टॉर्क आहेत'च.. उत्पात्ते 
बर नाश - ही. हेगेल्वी किंबा . मार्क्सची 
!: .आवडतीं कपोलकाल्पेतें आहेत असें प्रा, पुणतांबेकर- 
हा. म्हणणार नाहींत, मग या उतपत्तांची व 
नाशार्‍ची मीमांसा. तत्त्वश्ञांनीं करावयाची का नाहीं.! 

नेमका हाव्वि मीमांसा म्हणजे वर्धनगतीला 
सामावणारी परंतु तिच्यापेक्षा व्यापक आगि 
सत्याला घरून असलेली स्वयंगतीन्वची कल्पना 
सखयगत मध्ये वर्घधनगाति व क्रांति या दोहोंचे स्थान 


आहे, विचार आहे व त्यांत त्यांची परस्पर- त्यांच्या भरीला“ भगवदूगीताकार, गीतारदस्यकार : 
पिक्षता नीट समजण्यासारखी, मांडली गेली. आहे. “ . .  [ पुढील मजकूर पांन ५८ बर बंघावो 
स्ट 


क्रांति ही कांही घटकेघटकेला, केवळ लनिन- 
सारख्या महापुरुषाच्या प्रातभेमुळे किंवा अजस 
असंतोषापुळें घडत नाहीं व घडावैतां येत नाही. 
वर्धेनगतीच्ची शक्‍यता संपण्याच्या . आर्धी . क्रांति 
घडवितां येत नाहीं व संपल्यावर ती थोपावितां येत 
नाही. असा एंक सर्वसाघारण नियम. व ह्या 
नियमाच्या आधाराने क्रांतीची पूवेतयारी व प्रत्यक्ष 
क्रिया पार पाडण्याचे समाजांतील अग्रगामी वगी'च 
कतेव्य असे माक्‍सेर्न सांगेतळें आहे 

प्रा, पुणतांबेकरांना दद्दाची दुहेरी कल्पना जशी 
अपरिचित राहिली आहे तशीच क्रांति व वर्धनगति 


यांची परस्परसापेक्षताहि त्यांच्या नजरेआड राहिली 


आहे. साहाज़ैकच, 'क्रांतिमय? ( म्हणून हिंसामयं 
रक्तमय, इत्यादि ) विकासवाद तो माक्‍सचा विरोध 
विकासवाद, असा त्यांचा गेरसमज झाला असून 
या गेरसंमजा'चें अंशतः तरी कारण “विकास? या 
चुकांच्या पारिभाषिक शब्दांत आहे. 

असाच घोंटाळा माक्‍सच्या वस्तुवादी इतिहास- 
दरानाच्या बाबतींत रूढ झालेल्या परिभांषेमुळें होत 
। आहे. माक्‍्सच्या तत्त्वदशंनाला ।विरोधावेकीसी 
भोततकवाद? म्हणावयार्चे ब मांनवोतिहासविषयक 
मताला “ ऐोतिहासिक भौतिकवाद ! म्हणावयाचे 
हा मराठींत रूढ प्रकार आहे. इग्रर्जांत देखील 
पांडा0ण० ७९१७] हा ठफराटा शब्द 
वापरांत असल्यामुळे व॒ त्याला मराठी पर्याय 


शोधतांना अ्थारेवजी इंग्रजीची बरहुकूम. नक्कल .. 
ऐतिहासिक! : 


केल्यामुळे ह्या गोंधळ झाला आहे, 
नव्हे तर “ इातिहासासंबंधी ? माक्‍सेर्ने वस्तुवादी 
दृष्टीने जे मत सांगतले आहे त्याला 
इहातेहास-दशैन ! 
र्ण फ्रॉड! ). हा पर्याय किती सरळ आहे ! 

अश्या अनेक शब्दांच्या तपशीलांत.. शिरण' 
जरूर आहे. श्री, पां. वा. गाडर्गाळ, श्री.- मानवेंद्र 


रॉय प्रभाते लेखकांनी मासला फावरबाखच्या निव्वळ 


मानवघर्मवादी व बुद्देप्रामाण्यवादी ( 1७०8178 
ह्यात 78२019)४६ ) पायर्रावर मार्गे खेन्वळें आहे 
डाविन, रूसो, टोट्स्टाय, माक्स, फावरबाख आणी 


*->->-> 


 वस्तुवादी. . 
( 0086179118 रणाशिप/6(800 न 


१; १] 


४, ही 


रू 


मव 
9 


यंदा पुणें येथ भरणाऱ्या भारतीय शास्त्रीय 
परिषदेच्या  संख्याशात्र-विभागार्चे अध्यक्षपद 
प्रासिढ हिंदी संख्याशास््रज्ञ डौ. पां. वा. खुखात्मे 
बी, एस्सी,, पीएच.डी,;, डी. एस्ती, ( लंडन), 
एफ्‌. एन्‌. आय., यांना देण्यांत आलें आहे. 
शास्त्रीय जगतांत ज्या थोड्या महाराष्ट्राय 
शात्रज्ञांनां आपल्या कर्तबगारीर्न हिंदुस्थानचा 
प्रात्तेंठा वाढावी आहे अशांपैकींच ते एक 
होत, अर्से मोठ्या अभिमानाने म्हणतां येइल. 

डो. सुखात्म यांचा जन्म २७ जुले १९११ला 
सातारा' जिल्ह्यांतील बुघगांबी झाला. त्यांच 
शालेय शिक्षण पुरणे येथील महाराष्ट्र एज्युकेशन 
सोसायटीच्या हायस्कूलमध्ये झालें, इ, स. १९२३२ 


सालीं गाणित व पदाथविश्ञान हे विषय घेऊन 


ते फग्युसन्‌ कालेजांतून बी.एस्सी. झाले. 
लंडनच्या युनिव्हार्सटी कॉलेजांत प्रो, इं. एस 
पिअरसन्‌ आणि जे. नायमन्‌ यांच्या हाताखाली 
संशोधन करून इ, स.:. १९३५ मध्ये पीएव्च. 
डी.:झाळे व लगेच त्यांनीं रॉथंमस्टेड येथील 
शेतकीविष्रयक : प्रयोगशाळेत आणि पुढे. लंडनच्या 
गार्टनू प्रयोगशाळेत प्रवेद्ष मिळविला, तेथें 


त्यांनी, जगप्रासैद्द संख्याशात्रश्ञ मि, आर. ए. फिशर 


यांच्या हाताखालीं या विषयांत उच्च 


“दर्जाचे : मीठेक संशोधन केले, व यावरच त्यांना 


पुढे, लंडन' विद्यापीठाची डी, एस्सी, हो बहुमाना*ची 
पदवी मिळाली» या विषयांतील लंडन-विद्यापीठा*ची 
ही पदवी ।मिळविलेळे अखिल हिंदुस्थानांत हे एकटेच 
ग्रह्स्थ होत. त्यांच्या संशोधनांतील कांहीं महत्त्वाचा 


,माग शाक्लीय जगतांत विशेष भारदस्त मानिलेल्या 


अशा ठछंडनच्या रायळ  सोसायर्टाच्या नियत- 


* नव. & 


/ 


७०. 


डॉ. मो. वा. चिपळूणकर 
डॉ. पां. वा. सुखात्मे 


नद “ । 


कालिकांत (  फिलॉपताफिकल्‌ ट्रॅझक्शन्स ऑफ दि रर 
रोयळू सोसायटी !, सेरीज ए, १९३८) मागाहून 3 
प्रासद्ध करण्यांत आला, झर) 

हिंदुस्थानला परत झाल्यानंतर ते कानपूरच्या हष 
: इंडियन इनस्टटययूट ऑफ शुगर टेक्नालाजी'मध्यें : . 
संख्याशास्तज्ञ म्हणून इ. स, १९३६ सालीं राहिले, 
इ. स. १९३८ मध्यें कांही दिवस संयुक्तप्रांत 
सरकारच्या 'इंकानामंकू अडव्हायसर'*च सख्याशास्त्ररा 
म्हणून होते. पण लवकरच कलकत्त्याच्या “ आल 
इंडिया इान्सो्टट्यूट ऑफ हायजीन अन्ड पाश््लिक 
हेल्थ !! या संस्थेत दुय्यम प्राध्यापक म्हणून रूजू 
झाले, यानंतर इ, स, १९४० मध्यें * इंपीरिअल 
( हल्ली इंडियन ) कौन्सिल ऑफ अआंग्रिकल्चरल्‌ 
रीसऱचे !! या संस्थेचे प्रथम संख्याशात्रज्ञ॑ वं पुढे 
इ, स. १९४५ त तिचे ' संख्याशास्त्राविधययकः 
सल्लागार झाले, या संस्थेला व प्रांतिक सरकारांना . 
शेतकीविषयक प्रक्नांसंबंधीं मागदशन कररणें* हें 
त्यांचें मुख्य काम होय, या'च पदावरून हिंदुस्थान 
सरकारचे एंक चांचणीतज्जञ -म्हणूनहि ते कामे” 
करतात व यासाठी सरकारूया. वेळेंविळच्या* 
गरजांनुसार 'चांचणी, नमुन्यांचा प्रस्ताव, पहाणी, 
आणि आंखणी, येवर्ढेच नव्हें तर प्रत्यक्ष त्यांची? 
अम्मलबजीवणीहि त्यांना करावी लागते. यांन 
शेवाय निरनिराळ्या विद्यापीठांच्या. पदव्युत्तर” 
संशाघनपरीक्षांना बसणाऱ्या विद्याथ्यीच्या मारी. - 
दशीनासाठी' त्यांनी एक प्रयोगश्याळाहि दिलीस * 
वाळू केली. आहे 

निरनिराळ्या भारतीय व परंदेशी नियतकालिकां» 
तून त्यांनी आजपयंत ४० च वर संशोधनात्मक 
निबंध प्रासेद्द केळे आहेत. पाहिल्यापहिल्यारने त्यांचे 


नवभारत 


. ऑन्‌ स्टीटास्टिक्स /ला हिंदच्या वतीर्ने ते हजर । | 
राहिळे होते. त्याचप्रमार्णे इ. स. १९४८ मर्ध्ये 


संज्ोघंन शुद्ध स्वरूपाच्या विविध विषयांवर शार्ल; 
पण इ. स, १९४० नंतर मात्र * नमुना-पद्धती नें 
गोळा करण्यांत येणाऱ्या शेतकीविषयक माहिती- 


संबंधी आणि प्राणिसंवधेनासंबेधींच अधिक झालें, या. 


ठिकाणीं एक लक्षांत ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्यांनी 
आंखून दिलेल्या '* कोणतेही नमुने निवडण्याच्या 
( 7५0त०ण 8810007 ) पद्धती'नुसार्च हरळी 
हिंदुस्थानांतील मुख्य मुख्य पिकांची अंदार्जी उत्पन्न 
*ठराविण्यांत येत आहेत, 


नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सेस आफ इंडिया? 
आणणि 'इंडियन्‌ अँकडेमी ऑफ सायन्सेस, बंगलोर? 
या दोन्ही संस्थांनी त्यांना आपलें सद्स्य निवडून 
त्यांचा गौरव केला आहे. शिवाय “ इंडिअन 
, सोसायटी ऑफ आग्निकल्वरल स्टटिस्ट्क्स्‌ ? या 
संस्थेच्या नियतकालिकांचे ते एक संपादक आहेत. 


युनोच्या ““ अन्न आगि शेतकी ” या झ्याखेच्या 
:स्टँडिंग अड्‌व्हायजरी कमिटी ऑन्‌ स्टॅटिस्टिक्स “चे 
ते उपाध्यक्ष आहेत. इ. स, १९४७ सारली 
वाशिंग्टन येर्थे मरलेल्या “* इंटरनेशनल कॉन्फरन्स 


'बिरोधविकास नव्हे, दंद्रात्मक॑ स्वयंगाते [. पान ५६ वरून चाढू ] 


 ,.... टिळक, गांधीजी आदींच्या दरशेनांची बेमालूम भेसळ 
:: , करून बनाविलेलें स्वतःचे नवेच. दर्शन'आपल्याकडीळ 
.._ अशालेखकां्नी वाचकांसमोर मांडलेले आढळते 
वी या संस्कृत, म्हणजे संस्कारित, 'माक्‍्छवादा'ची 
:. _ नीट ओळल झाली तरच तदूभव पर्यायशब्दांची 
: रूढ. अंनवस्था उमगेल, त्यासाठी श्री, पा. वा. 
£, ग्राडगीळ प्रश्राते लेखकांर्नीहि संशोधना'ची तयारी 
. ठेवून पुढे यावे व या क्षेत्रांत विचार व 
ळेखन करणाऱ्या नव्या व॒ जुन्या स्वच 
छोकांनी निरमिमानी व सहकार्रा वृत्ताने एकत्र 
येऊन मार्क्सवादाच्या क्षेत्रांत येणाऱ्या पर्यायश्दांचा 


ष्ट 


सिंगापूरला भरलेल्या आम़ेय  आियाच्या 
“स्टॉटिस्टिकळ्‌ कानूफरन्सःला भारतीय प्रातिनि्धींचे.नेते 
म्हणून गेले होते. “ इंटरनॅशनल स्कूल ओन सेन्सस्‌- . - 
अंड स्टाटोस्टक्स !! या संस्थेचे ते इ. स.. १९४९ - 
सालचे डायरेक्टर आहेत. शिवाय अमेरिकेतील... 
आयोवा विद्यार्पाठाचे इ, स. १९५० सांलचे. . 
“ अभ्यागत प्राध्यापक १? म्हणून त्यांची नेमणूक 
झाली आहे. 3. 
अक्या तऱ्हेने, वयानें व बांघ्यार्नेहदि लहानच .. 
असलेल्या या महाराष्ट्रीय शाक्ञशान्ची एवढ्यांतच । ड़ 
सववत्र कीर्ति पसरली आहे. आजच्या जगाला ज्या .. 
जीवनावश्यक गोष्टींची अत्यंत वाण भासत. आहे 
अद्या अन्नंधान्याच्या प्रश्नांशा यांच्या . .विदाषर्तः. 
अलीक/ल संशोधनाचा प्रत्यक्ष संबंध असल्याकारणाने: . 
या आर्णाबार्णांच्या काळांत त्यांच्या. हातून अधिक ' 
उपयुक्त संशोधन. व कार्य होवो आणि त्यांच्या . 
आणि एकंदर भारताच्या कीतीत भर' पडो अर्से. 
आम्ह चितेतो री 


एक समूह नोश्चित ठरवावा, अर्से मला वाट्ते... >. 
विचारांना व मराठी पर्यायशंब्दांना कांटेकोर :अर्थ 
व अभिप्राय नुसते “ रुळण्याच्या प्रवाहांत *-येंतातः- 
अर्से मला प्रथम वाट्त होते, पण माक्‍सवादाच्या'चे- 
नव्हे तर एकंदरच मराठात उतरणाऱ्या. ' तत्तज्ञान; 
इतिहास,कला वगेरे क्षेत्रांतील नव्या मांडणीच्या-बांब-... 
तीत अर्श्या गोष्ट घडत नाही असा अनुभव संवानोंचं .'..:. 
येत असावा. तेव्हां यो एका मयादेत विदिष्टक्षेत्रात - -. 
कांटेकोर ब अर्थवाहक मराठी पांरमाषा. निर्माण . 
व्हावी या दृष्टानें माझ्या सूचना प्रस्तुत लेखांत. मी: . 
मांडल्या आहेत वहा: 


श्री. के. जी. सैविदेन 


स्वतंत्र हिंदुस्थानांतील शास्त्रीय शिक्षण . 


विज्ञान) आणि लोकशाही ह्या आधुनिक 
पू जगांतील दोन प्रचंड शक्ती होत. विज्ञान आणि 
लोकशाही यांचा इतिहासपथ कितीहि 'चढ-उतारांना 
भरलेला -असला, कित्येक वेळां तो भलत्याच दिशेन 
गेलेला जरी दिसत असला, तरी हॅ खरें कीं आपल्या 
आधुनिक युगार्चे आज्ञास्थान विज्ञान व लोकशाही 
हाच होत. मानवाच्या प्रगतीच्या आड र्जी' अनेक 
जुलमी अश्शी सामाजिक आणि राजकीय बंघर्ने येत 
आहेत, त्यांच्यापासून मानवाला मुक्त करून त्याला 
त्याचें मानवोचित मानाचे स्थान प्राप्त करून देणे हे 


.: लोकशाहीचं ध्येय आहे; तर वेड्या समजुती, अज्ञान , 


--आणि -पुराणाप्रियता यांच्या शुखलांपासून मानवाच्या 
मनाची मुक्तता करून निसगोचे नियम व शाक्ति 
यांचे ज्ञानपू्वैक नियमन. करण्याचें आणि त्यांचा 
आपल्या उद्देशपूर्तीकरितां उपयोग. करून घेण्याचें 
- मानवाला सामर्थ्य देणे हे॑ विज्ञानाचे ध्येय आहे. 
विज्ञान आणि लोकशाही ही. परस्परांपासून अगदी 
'. भिन्न किंवा असंबद्ध, अर्शी नादवीत., उलट त्यांच्या 
प्रेरणांमध्ये ब हेतमर्ध्ये फार मोठा सुसंवाद असून 
त्यांचा ' परस्परसंबंघ अत्यंत जिव्हाळ्याचा व 
स्फूतिदायी आहे. 

-. आपले सामाजिक हेतू कोणते, आपल्या 
सामाजिक क्रियांचे उद्दिष्ट काय याचची सुस्पष्ट 
. कल्पना. आपणांस.लोकशार्हावरून येते. लोकशाहा'चा 
असा. दावा. आहे की, सुखी, मंगल कल्यांणमय 


जीवन .( ७७१) म्हणजेच आधघुत्निक 
सुधारणांनीं उपलन्ध करून दिलेल्या भौतिक आणि 
सांस्कृतिक सुखसोयींचा उपभोग, हो केवळ 
थोड्यांचीचच मिरासदारी न रहातां तें जीवन 
सगळ्यांच्याच वांट्याला यावे... लोकशाहीचे हें 
उद्दिष्ट साध्य करायचे एक अत्यंत प्रभावी साघन 
म्हणजेच विज्ञान किंवा शाक्त ह॑ होय. लक्षावधी 
किंवा कोस्यवधी जनतेच्या इच्छा-आकांक्षा पूर्ण 
करून त्यांचे कल्यण करावयाचे त्रीदं लोकशाही 
बाळगते, तर त्याच जनतेला ते मांगल्यमय 
जीवन उपलब्ध करून देण्याचे सामथ्य विज्ञान 
मानवाला देते क 

विज्ञानाचा उपयोग मानवाची निसर्गावरील सत्ता, 
मानवा'च॑उत्पादनसामथ्ये ही वाढावेण्याकारितांचच 
करून घेतला पाहिजे हें अथोत्‌ ग्रहीतचं 
आहे. परंतु या बाबतीताहि सवे विचारतात 
एकवाक्यता दिसून येत नाही, कांहींना असें वाटते 
कीं“ आपण विज्ञानाचा फास्च “ उदोउदो! 
वाळावेला आहे ! या विज्ञानाने आपलें कल्याणं 
तर कांही केलें नाहीच, उलट त्यामुळे माणसा'चा.. 
लोभ मात्र वाढला असून नवनवीन संघर्ष आणि 
दुःखें मात्रे निमाण झाली आहेत. !! आपर्ले जीवन 
साघेपणानें व्यतीत केळे माहिजे, आपल्या वासनांचे . 
नियमन करून आपल्या गरजा कमी केल्या पाहिजेत, 
अशी -या विचारवंतांचा तात्त्विक भूमिका आहे. 


| मुंबई सरकारचे शिक्षणाविषयक सल्लागार श्री, सेयिदेन यांनी 'घांणतप्ळा 1७0०७ मध्यें 
उिद्यंगातीठ तट ए प५'७७ 11ताढ असा एंक लेख लिहिला आहे. त्याचा प्रस्तुत लेख हा संक्षिप्त 


सासंश आहें-लका, सं. 


"श्र 


नवभारत 


इुसरेह्दी कांही विचारवंत असे आहेत काँ, यंत्र-प्रधान 


उद्योगधंदे आणि युर्दे -या द्वारे विज्ञानाने जे 


अमानुष थेमान घाळून अनर्थ माजविला आहे, त्यानें 
ते स्तिमित होऊन गेळे आहेत ! त्यांच म्हणणे असें 


“कीं ““ या भयंकर देत्याऱचे, या भस्मासुरा'चे हे ्जाव- 
'घेणे चाळे पुरे झाले; त्याला आतां ब्रांधून कोंडून 


ठेवा | ?' कांही वषोपूर्वी अमेरिकन विचारवंतांच्या 
एका वजनदार संस्थेर्न असे मत प्रदार्शत केलें होत 
की विज्ञानाला आतां कांही दिवस, निदान दहा वर्षे 
तरी सुटी द्यावी ! आणि हे मत त्यांनी, तो प्रलय- 
काली अणुबॉब पडण्यापूर्वी, प्रदरित केलेलें होते ! 


म्हणूनच प्रश्न अता उभा राहतो कीं हिंदुस्थानर्ने 


विज्ञानाविषयी कोणती व्रात्ति धरावी £ हिंदुस्थानचे 


ब्रीद शात हँ आहे ! हिंदुस्थानला महान्‌ आध्यात्मिक 
संपत्तीचा श्रेष्ठ वारसा आहे. त्यावरच घाला 
घालायला उउद्युक्त झालेल्या विज्ञानाशी हिंदुस्थानने 


-कोणती वृत्ति ठेवावी ? 


विज्ञानाला अजीबात घुडकावून लावणें कोणच्चि 


'मान्य करणार नाहीं, 'फ्लश? पद्धाते,मोटरी, रेडिओ, 
टेलिफोन यांसारख्या मानवाचे श्रम वांचाविणाऱ्या 
आणि सुखसोयी 


ज्या. अनेक युकक्‍्या-प्रयुक्‍यां 


विज्ञानाने उपलब्ध करून दिल्या 


:आहित, त्या नाकारण्यापर्यंत कोणा विराघका'चीं 
“सजल जाइल अर्ल वाटत नाह. पविराधकांन्वा 
* मुख्यतः विराध कोणत्या गोष्टींबद्दल . असेळ तर 
-आर्थिक आगि औद्योगिक क्षेत्रांत आणि युद्धांत 
होणाऱ्या 
*)थेश्ञानाचा उपयोग उद्योगधंद्यांतून दीनांची पिळव- . 
*णूक करण्याकडे आणि युद्धातून अमानुष संहार 


विज्ञानाच्या दुरुपयोगाबद्दल, 


करण्याकडे केला .जात आहे. असा विज्ञानार्‍्चा 


'उपयांग-कला'जावा याला याला अर्थात कार्णानच 
“मान्यता देणार नाहीं, मग प्रश्न असा उपास्थत 


होतो की, वैज्ञानिक प्रगाते आणि विज्ञानाचा 


- दा, डुरुपयोग- यांचा. आविभाज्य असा संबघच आहे. 


काय £ का विज्ञानाचा ह्या दुरुपयोग 'िज्ञानापासून 
पूणपण [भिन्न अद्या कारणपरपरेचा पारपाक आहे ? 


.पविशामाबंद्दळ आपण व्रात्ति कशी ठेवावयाची याचें 
"उत्तर या प्रश्नाच्या उत्तरावस्च अवलंबून रहाणार 
| 


आहे. 


»$७ 


० क्य 


कारण, 


वेशञानार्‍चे मानर्वा जीवनांत नक्का स्थान कोणतें? 
भौतिक विश्वांतील निरानेराळ्या शक्ताच आकलन 
करून धण्याचा आणणि त्यांच्या आपल्या हेतुपूर्ती- 
करतां उपयोग करून घेण्याऱचा मानवा मना'*चा 
वेश्ञान हा एक प्रयत्न होय, हा पराक्रमी प्रयत्न 


करात असतांना मानवी मनार्न सतत व्यासंग, . 


मानसक एकाग्रता, समोर असलेल्या प्रमाणाचे व 
निंगमनांचचे निराम्रही मूल्यमापन, कठोर सत्यंसंशोधन- 
अशा प्रक्रियेने युक्त असें एक विशिष्ट तंत्र निर्माण 
कळ आहे. या वज्ञानिक हाकोनामुळें मानव हा 
ठोकळ अनुमानधक्क्यांच्या, वेडगळ घमंसमजुतींच्या, 
व पुराणमतवादाच्या पळीकडे गेला असून, बुद्धीच्या 
कसोटीला जें पटंत नाहीं, तें स्वीकारावयांचचे नाही 
अशा त्याची प्रव्वात्ते बनली आहे. सतत पारेश्रम 
व चिकाटी यांच्या बळावर मानवाने पदाथविज्ञान, 
रसायन, वनस्पाते, वेद्यक, कृषि वगैरे उपराज्यांनी 
समृद्ध असें विज्ञानाचे वैभवशाली साम्राज्य कमाचिळे 
आहे. कांही वैज्ञानिक या साम्राज्याच्या सामा 
विस्तृत करण्याच्या मार्गे लागळे आंहेत, तर कांही 
या विज्ञानाचा उपयोग मानवजातीच्या व्यावहारिक 
गरजांकारेतां. करीत आहेत. ह्या दोर्न्हही 
वैश्यानेकांची कार्ये परस्परांना पूरक अंतली तरी 
दुसऱ्या प्रकारच्या वेश्शानिकांच्या कायौर्न 'यंत्र- 
विद्येची बेसुमार वाढ झाली असून“ त्यां योगोर्स 
मानवाचे उत्पादनसामर्थ्ये इतर्के कल्पनातीत वाढे 
आहे कीं उलट त्या*चे स्वास्थ्यविधातकंच पारेणांम 
मानवाला भोंवूं लागळे आहेत ! - 
यावरून हें स्पष्ट होईल की, भांडवल्झांहीच्या 
दुष्परिणामांची किंवा. आधुनिक युद्धाच्या 
भाषण संहाराची जबाबदारी नुसत्या विज्ञानावर 
टाकतां येत. नाही, इतर साधनें व. हत्यारें जशी 
तर्सेंच विज्ञान .पण एक साघन आहे. त्याचा 
उपयोग कसा करावयाचचा हें त्या 
योजकावर, त्या योजका'चा वैयक्तिक ब सामाजिक 
हेतु काय आहे यावर अवळंबून आहे 
घरगयुताच उदाहरण द्यायचे तर, विजेचा प्रवाह 
एकऱ्व, पण त्यान दिवे लावायचे की माणसाला 
फांशी (.५००॥/००प७)) द्यायचे की सबंध 
शहराचा सत्यानाश करणाऱा बॉबचा-बार. ::उडवून 


:'साधनाज्या . 


: लोकसत्तची 


स्वतंत्र हिंदुस्थानांतीछ क्षाखरीय शिक्षण 


द्यायचा, ह स्वा शोजकावस्च अवलंबून रहाणार वु 
म्हणूनच जळ-वियुद्यत्रे मोडीत काढून र सिलत) 3) 
केंकून देण्याने किंवा 'जळ-विद्युदू-योजना स्थगित 
करण्यांने काम भागणार नाहीं, ज्यांच्या हाता 
ही विज्ञानदत्त शाक्ते आली आहि त्यांना सामाजिक 
प्रेणणा आहे की नाही; तोौशाक्ते खार्थाकरितां 
वापरायचा त्यांना मोह होऊन त्यांची बुडे भ्रष्ट 
होत आहे काँ काय; हैं पाहण्याकीरतां त्यांच्यावर 
सक्त नजर आहे. वॉ नाही, 
हार्‍च मुख्य प्रश्न आहे. अणुबॉब आणि टी. व्ही. ९. 
योजना ह्या दोन्हींची वाढ अमेरिकेतच झाला; 


-:-. “हिळा, संस्कृतीच्या सळावस्च आला आहे कीं 
काय अदा भात उत्पन्न जाला आहे, तर इुसरा- 


मुळें एका उपेक्षित आणि मागसलेल्या भागांत 
नंदनवन निर्माण होण्यांची शक्‍यता निर्माण झाली 
आहे ! म्हणून हिंदुस्थानांत विज्ञानाचा उपयोग 
करावदाऱचा म्हणजे त्याची उद्दि्टे आपण प्रथमत$ 
निश्चित केळी पाहिजेत. त्या उद्दिष्टांमध्ये अनुक्रम 
आरोग्याचे संवर्धन, दारिद्याचें उच्चाटन, शिक्षण व 
संस्काते यांचा प्रसार यांनाच प्राथम्य दिलें पाहिजे. 


अर्थात्‌ ह्या गोष्टी सोप्या नाहींत. अन्न, वस्र व 
यंत्र वगेरे वस्तूंचे उत्पादन वाढवावर्चे खरे, पण या 
उत्पादनाची सांगड हीं नफेबाजीशीं घातली जातें. 
कोणत्याही औद्योगिक योजनेत ही हाच मोठा 
घोका असतो, ज्या वस्तूंची लोकांना अत्यंत 
निकडीची गरज आहे, त्यांना प्राथम्य न देतां 
भांडवळ घालणारांना आविलंबाने अधिकांत आधिक 
नफा कसा मिळेल याला'च महत्त्व दिलें जातें. हा 
घोका ओळखून हिंदी राष्ट्रीय सरकारनें असा 
आग्रह धरळा पाहिजे की प्रथम गोष्टांनाच प्रथम 
प्राथम्य ( 0एंग्४7 ) मिळाले पाहिज, त्याकारतांच 
विज्ञानाचा पुरेपूर उपयाग करून घेतला पाहिजे; 
पण तो करून घेतांना त्याची फळें बंडे भांडवलवालच 
उपटणार नाहींत याला डोळ्यांत तेळ घाळून जपले 
पाहिजे ! आधुनिक विज्ञानाचे मानवाला एक मोठें 
वरप्रदान मिळालें आहे. विज्ञानाने मानवाला प्राचीन 
युगानुयुगे चाळत आलेल्या दुर्भिक्षाच्या अधकारयुगां- 
तून वेपुल्याच्या आणि संपन्नतेच्या' प्रकाशमय युगांत 
आणून - सोडलें आहे. . "त्यामुळें. परस्परांमधील 


संघर्षीचीं व पिळणुर्कार्चा विषबॉर्जि नष्ट करून समुद 
आणि मांगल्यमय जीवन मानवाला भविष्यकाळांत 
शक्‍य झाळें आहे. कोणी म्हणेल, अन्नाची टंचाई 
व इतर हालअपेष्टा माणसापुढ आज “आ? वासून 
उभ्या असतांना, ही भविष्यकाळची आशा व्यथेच 
नव्हे का ! परंतु सध्यांच्या अनथकारक परिस्थिताला 
कारण विज्ञानाचे वैयथ्ये हे नसून इतस्च कारणें . 
आहेत. नुकतेच अमानुषसंहारकारक अर्से महायु 
होऊन गॅळं आहे. त्या युद्धाने भडकलेली लोकार्ची 
मार्थी अजूनहि शांत झालेली नाहीत. ाष्ट्राराष्ट्रांमर्थ्य 
पुरेशी सादिच्छा व सहकार्य नाही; . व्यामुळ॑ 
सक्लपिपासु रणदेत्य अद्याप जिवंत असून; 
बिचाऱ्या शाताचदाः मंगळ विधायक कार्य मार्गे 
पडलीं आहेत, याउलट, जर जुशक्तीची संहारक 
बाजु टाळण्या'ची प्रेरणा व सुब्ुद्वि माणताल्य झाळी, 
आणि त्या शक्तीच्या विघायक बाजुर्‍चा जर विकास 


' घडवून आणला, तर मानवाच्या उज्ज्वळ भंवि- 


तब्याळा पारावार रह्वाणार नाहीं. 

सरकारनें आपल्या योजनांमध्ये विज्ञानविषयक 
शिक्षणाला मानाचें स्थान दिक पाहिजे> त्याबरोबरच 
आमच्या शास्रश्ञांनी आपली दृष्टि सामाजिक आणि 
विशाळ बनविली. पाहिजे. विज्ञानांत जी कांही 
नवीन भर पडेल तिचा उपयोग मानव्यपूर्ण आणि . 
सामाजिक सत्कार्यांकरितां झाला पाहिजे, ती भांडवल- 
दार-ग्रेष्ठींच्या किंवा लष्करी हुकुमशहांच्या तावर्डीत 
जातां कामा नये, याबद्दळ शास्त्रज्ञांना जागरूक 
राहल पाहिजे, न 


वर एका गोष्टींचा ओझरता उललेख आला आहे; 
परंतु तिचाच पुन्हां प्रामुख्याने निर्देश कर्णे. 
आवश्यक आहे. ती गोष्ट म्हणजे वैज्ञानिक वृत्ते्चि.व 
तंत्राचे महत्व, विज्ञान किंवा शास्र म्हणजे केवळ 
भौतिक उत्पादनाचेंच केवळ तंत्र नव्हे; ती एक 
प्रकास्ची बौद्विक शिस्त आहे, एक विशिष्ट मनो- 
वात्ते आहे, जीवनांतील प्रश्न सोडविण्याचा व्यापक 
असा दृष्टिकोन आहे. खरी शास्त्रीय मनोद्दात्ते हीं 
अंधश्रद्धेच्या, आग्रहाच्या विरुद्ध असते. ,कोणत्याही 
प्रसंगी खऱ्या शास्त्रीय मनोवृत्तीची प्रातिक्रिया विकार- 
वशतेच्या रूपानें प्रकट होत नाही. विकाखंशतेची 
प्रातिक्रिया म्हणजेच आविवेकी पूर्वग्रहदूषित दात्ति, 


/ र हु 


"लड १ गघर[चलछळ क्य 
शट १ 


८] 


> *०2'* 
क. 
धू ् 

_ अर्चा 
की... 
2. 
| 

शु 

- जेव 
>“ 

. 


| शास्रीय मनोव्वाते ही शेवटपर्यंत बाडे- 
वादाचा निमयपणें पुरस्कार करते; राष्ट्रवाद, जाति- 
वाद, वंशवाद यासारख्या सामान्य माणसाला फर्शी 
पाडणाऱ्या घोषवाक्यांचा आणि जुन्या-पुराण्या 
मतांचचा इन्कार करते 

खऱ्या-खऱ्या शास्त्रीय शिक्षणाच्या बाजुर्ने अत्यंत 
न्वा मुद्दा असा आहे कीं, जनतेच्या 
पीळ अविवेकी भीति आणि दुराग्रह नष्ट करून 
तेला सामाजिक आणि आर्थिक प्रक्षांकडे 
रागही आणि  बुद्विवादी भूमिकेवरून 
पहायला शिकवायचे असेळ तर शास्रीय 
चाच अधिकाधिक प्रसार झाला पाहिजे. 
गीय शिक्षण केवळ प्रयोगशाळेच्या चचार भिंती- 


*-“ ण 

न राहतां, त्याने आमचे सव 
व्यापून टाकलें पाहिजे, आमची 
समाजाकडे पाहण्याची वाते शात्राय्या 


रंगाने रंगला पाहिजे, प्रकाशमान झाली पाहिजे. 


“& हिंदी इतिहासांत भर ” ! 


सांगितली ! 
बापूर्नी मला 
बापू म्हणाळे, “ काय आहे १ 


विराम वाढवून घेण्यापुरतीच होय! ? 


£६ मी म्हणार्लो, ' यांत एक स्वल्पविराम कमी पडत आहे ! ? 
“ अशा प्रकारें मी हिंदुस्तानच्या इतिहासांत जर कांही भर घातली असेळ तर ती एवढा स्वल्प- 


नवभारत 


च 


असेहि काही शास्रज्ञ आढळून येतात कां त्यांनी 
आपापल्या विशिष्ट क्षेत्रांत फार थोर कामागिरऱी 
केलेली आहे पण त्या क्षेत्राबाहर मात्र त्यांची दृष्टि 
आवेवेका आणि वटवाधुळाप्रमार्णे आंघळी असते ! 
अशांना शास्त्रीय पडति अवगत झाली असेल; पण 


खरें शात्रीय शिक्षण त्यांना मिळालेले नसतें हे खरे, 


म्हणूनच आपला शास्त्रीय शिक्षणान्चा दृष्टिकोण. 
आमूलाग्र बदलला. पाहिजे. शास्त्रीय शिक्षणानची 
साधनसामुग्री वैपुल्यानें उपलब्ध करून दिली पाहिजे, 
सुप्रासेद्द इंग्लिश हेडमास्तर 0पणता० चे सँडसन* 
यांनी आपल्या शाळेतील शास्त्रीय शिक्षणांत जॅ 
नवीत 'वेतन्य संचारित केळे, त्या चेतन्याऱचा 
शास्त्राय शिक्षणांत संचार झाला पाहिजे, 

जर अस होऊं शकले नाही, तर आपल्या 
शिक्षणाने सामाजिक जीवनाला किंवा मानंबी 
मनाला चेतन्यप्रद प्रेरणा न मिळतां तें 
शिक्षण निर्जीव आणि कुचकामाचें ठरेल ! 


. ९ ६ पृणा2 &ळए 8 डा'९७ 501001-10188(९' ' 09 प. ल. भा पहा 


.- मि. रोजेनाल्ड रेनाल्ड्स्‌ हे डिसेबरांत भरणाऱ्या विश्वशांतता-पारेषदेत भाग घेण्यासाठी हिंदुस्थानांत 
| आले असतां त्यांनीं साबरमती आश्रमाला व गुजरात विद्यापीठाला भेट दिली, इर्विन कराराच्या वेळीं. 
लाडे इविन-( हल्ली हॉलिफॅक्स )-साहेबांना द्यावयाचे पत्र गांधीर्जींनी त्यांच्याजवळ दिले होते. त्यासबधी .. . 
बोलतांना रेनाल्ड्सूनीं पुढील गंमतीची आठवण 'श्री, महांदेवभाई समाजंसेवा-महयाविद्यालया?च्या विद्याथ्यीना 


“ बापूंनी ज॑ पत्र लोड इविनसाहेबांच्या हाती द्यावयासाठीं मजजवळ दिर्ळे त्याबाबत मला तुम्हांला 
कांही सांगावयाचें आहे. तें तुम्हां कोणाला माहीतहि नसेल, ते मी प्रथमच जाहीरपणें सांगणार आहे 
पत्र दिर्ळें व म्हणाले कीं, ' हें पत्र बाचा आणि यांत लिहिलेल्या बाबतीत. तुमचें मन 
निःसंकोचपणें संमति देत असेल तरच तें तुम्ही लॉड इर्विनकडे पोंचतें करा. 


“ मी तें पत्र वाश्वर्ळे आणि बापूंना म्हटलें, * बापू, यांत एके ठिकार्णी बरोबर वाटत नाही. ! 


शै 


““ रिक्षण अने साहित्य '?, ॥डेसें, १९४९.वलून. 


"द्र 


-ऐञर्ञा उ क. उक 
-करगघन चस, 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास सर द्वार 


पंगणकीकत 


. शास्त्रीय संशोधन आणि रशियाचे धोरण 


. भारतीय विज्ञानपारेषदेचचे आधिवेशन भरण्याच्या 
निमित्ताने, आजच्या शास्त्रीय जगांत ज्या एका 
घटनेने खूप खळबळ .उडाली, आरोप-प्रत्यारोप केले 
गेळे तिचा परिचय करून घेर्णे अत्यावश्यक आहे. 
ती म्हणजे लायसेन्का या प्रसिद्ध राशियन “ नव- 
अनुवशशात्र (९7 ७०४०३ )/वादी शास्रज्ञाच्या 
अध्यक्षतेखाली राशेयांत “ लेनिन अरकेडमी आफू्‌ 
आग्रेकल्वरळ सायन्स? या संस्थेने केलेली जाहीर चर्चा 
आणि त्या चर्चैतील प्रभावी मतप्रवाहाच्या अनुरोघार्ने 
राशयन सरकारनें आपले बदललेले घोरण ही हीय. 
यासंबंधी बरीऱ्च माहिती ' सायन्स अन्ड सोसायटी ? 
या त्रैमासिकांच हिंवाळा अंक ( १९४८-४९ ), 
वसंत अंक (१९४९), आणि * मौडन क्‍्वाटेली "चे 
हिंबाळा (१९४८-४९) व वर्षा (१९४९) अंक 
यांमधून आलेला आहे. तिचा सारांश येथे दिला 
आहे. 

-_ था ऐकंदर चर्चेची रीतहि मोठी गमतीची होती, 
आम जनतेच्यासमार शास्त्रीय प्रमेयांची चचा 
करून तेथे निर्णय घेण्याचा एकंद्र प्रकार पाश्चिमिकडील 
संस्कारांनी बद्ध झालेल्या शात्रज्ञांना चमत्कारिकच 
वाटला. या चर्चेच्या निणयावरून राशियन सरकारनें 
जीणमताच्या , मेन्डेळवादी अनुवेशशात्ञश्ञांना व 
सस्थांना दिली जाणारी सरकारी मदत काढून 
घेण्याचें ' ठरविलें. त्यामुळें कित्येक शास्रज्ञांना 


आपल्या नोकऱ्या ग्रमावर्णे भाग पडर्ले, यार्चे वर्णन 


ता न्तध कहीच डकल 


सारसंकलन 


“राशेयन हुकुमशाद्दीचा वखंटा? असे करून, राशैयन 
शास्त्रांनी जुन्या अनुवंशाशात्राविरुद्ध घेतलेले 
आक्षेप ज्या प्रयोगांवर आधारलेले तेचच बनावट: 
होते, खंरे प्रयोग झालेच नाहींत वगेरे खरेखोटे 
आरोपाहि केळे गेळे. राशैयांतलि सर्वन्च कारभारावर 
असणारा ' पोलादी ? पडदा याबाबताहि विशेष 
उजेड पटठ्ठू शकला नाहीं ! आंतरराष्ट्राय महत्त्वाचे 
निर्णय आंतरराष्ट्रीय शात्नज्ञांना पटेपर्यंत ग्रह्मीत न 
घरण्याकडे अजुनपर्यंत प्रवृत्ति असे. ती राशेयानें 
बदलली. फक्त चर्चा जाहीर झाली, प्रयोग प्रत्यक्ष 
पाहावयास कोणतीहि निःपक्षपाती कामेशन .गेलेळें - 
नव्हतें व त्याच्यादेखत कांडी हे प्रयोग झालेले 
नव्हते. तेव्हां अशा पारिस्थितीत पुढें 
आलेल्या माहितीच्या सत्यत्वाबद्दळ शंका येणे 
संभवनीय होतें. परंतु एकंदर वादान्ची माहिती 
गोळा केल्यावर असें वाटतें कीं राशियानें जुन्या व 
नव्या ( विरोधविकासवादी ) अनुवशशास्त्रज्ञांना 
भ्षापल्या शेतकीसंज्ञोधनाच्या प्रचंड योजर्नेत 


' सारखेच साहाय्य केलें होतें. व्हयाव्हेलोव्ह द्वा जुन्या / 


मेन्डेळवादी गटाऱचा प्रमुख होता व मिथ्यूरिन नव्या: : 
माक्‍धेवादी दृष्टीचा प्रमुख होता. पांचचसहा वषीच्या 
अवर्धींत योजनाबद्ध संद्योधनाला आवद्यक ती. विशेष 
प्रगाते व्हयाध्हिलाव्हेंळा करतां आली नाहीं, उलट र 
मिच्यूरिनर्न “ पावसाळी . गव्हांतून हिंवाळी गहूं 
कलमपद्धतीरन निर्माण करून दाखविला, लायसेन्की 
हा मिच्यूरिनच्या “ समग्र पारिस्थिती!च्या दृष्टीचा 
पुरस्क्ता होता. या चर्चेच्या वेळी इजर 


१ लायसेन्कोने मिच्यूरिनःचा ' नव अनुवेशशात्रा*चा सिद्धांत पुढीलप्रमाणें मांडला आहें ! 


, बण ९ 68888 काहा गरा2 0डछयांडाण हीते उ धढ झाए०0१100; टळत. 
पिपड णाला ००"९७9०01१ ४० 18 ॥९'९ता४, 2 वए९०७१९॥७ 0 ९ ठाषटटळणाहणा, 


[..तळटीप पुढील पानावर चालू. 


५3) 


सारसंकळन 


असलेल्या मेन्डेल-मॉर्गन-पंथाच्या राशियन शास्र- 
ज्ञांना आपला प्रभाव पाडतां आला नाहीं. शेवर्टी 
राशरेयन सरकारने आपली मदत बरीन्वशी कमी 
करून .मिच्यूरिनवादी संशोधनाला जास्त साह्य 
दिले. अजूनहि बरेच जुन्या मता'चे शास्त्रज्ञ कामावर 
आहेतच. पण त्यांचे महत्त्व कमी झालेलें आहे 
यांत शंका नाहीं, 
_.__ शास्रीय जगांत जी खळबळ उडाली ती 
लायसेन्कोर्न अनुवंशशास्त्रावर चढविलेल्या हल्ल्यामुळे 
, होय. या जुन्या मताचचा आधार मेन्डेलचा अनुवंशा- 
बद्दलचा सिद्धांत हा होता. त्याचें जे स्पष्टीकरण 
अमेरिकन शास्त्रज्ञ मॉर्गन यानें बऱ्याच वर्षापूर्वी 
दिलेलें होतें यण पुन्हां तसेच माद्रेत झालें होते तंच 
१९४८ सालीं ' जुन्यांःचे अद्ययावत  संश्योधन 
: मानून तो हलला चढविला होता, मुख्य वादार्‍चा 
- मुद्या असा : आनुवंशिकतेला कारण होणारे 
“क्रोमोसोम्स्‌ * हे ्जावाणू * जेन ! नांवाच्या परमाणूंनी 
युक्त असतात. हेजेन्स 'न्यूकुस'च्या बाजूला रांगेने 
असतात. या जेन्सूवर सर्वे आनुवंशिकता आघारलळेली 
असते. पारिस्थतीर्‍चा पारेणाम, जेन्सूची परस्परांवर 
होणारी अतगेत क्रिया (००8००१8 )-ज्याला 


५ जेन इफेक्ट! म्हणतात त्तिचा पारेणाम--- 
वगैरे . पारेणाम क्रांमोसोमच्या इतर भागांवर 
होतात. पण स्वतः 'जेन्स्‌ चा भाग त्या 


सर्वे बाह्य परिणामांपासून आलित्त राहतो. म्हणजेच 
आनुवंशिकता ही एक आगाऊ. निश्चित अशी 
घटना असते. जेम्सच्या संक्रमणांत एखाद्या पिढीतील 


>> 


तळटीप मागील पानावरून चाळू | 


"००66085 1 81 तिटाणाटक्या 1181110 फाशी फाक्कर्ण १॥-४-०१॥॥॥५ ठथाश'७018. 8910१8 
11 [052 ९88९8 एणश'0 ॥॥७ ०'४७॥1७118 त 10 ९1००पण' 1९ ००ळणवाकाञा58 शाला 


व्यक्तींत त्यांचें “ म्यूटेशन ' किंवा परिवतन घटन 
वेगळाच आनुवंशिक छटा दृग्गोन्चर होते हॅ खरे. पण 
याने कारण कोणताहि बाह्य पारेणाम नसतो हें 
निश्चित, आनुवंशिकता हा पूरणपर्णे निसर्गाचा खेळ 
आहे. मनुष्यकृत किंवा मनुष्यज्ञात अश्या कोणत्याहि 
कारणानें त्यांत बदल होत नाही, मेन्डेलवादाचा हा 
पाया आहे. पण याप्रमाणे प्रयोग करतां करतां 
पाश्चात्य शास्रज्ञांना कांही उपांगभूत-ग्रहीतकृत्ये 
मान्य करून नवीन प्रमेये सोडवार्वी लागलीं. 
: जन इफेक्ट 'ला मान्यता हें मूळ सिद्धान्ताला जी. 


मुरड घालावी लागली त्यांचंच उदाहरण. आहे. . 
विशेष म्हणजे अर्से कीं “स्टाफीलोकोकुस ओरीअस? ' 


नांवाच्या जीवाणूंत आकार व गुणधम यांच्यांत फार 
विचित्र फेरबदल प्रयोगाच्या परिणामार्ने झाल्यान्य पुढे 
गेल नांवाच्या प्रयोगकत्योला आढळले, हॅ मोठें गूढ 
होते. पावसाळी गव्हाचा हिंवाळी गहूं पिकरविण्या- 
इतके आश्रर्यकारक हे नक्कीच होते. आणि है 


प्रयोग राशियांत झालेले नव्हते, तर विरोधविकासवाद 


मान्य नसलेल्या पाश्चात्य जगांत घडलेळे होते ! 


चाइझ्मनच्या जुन्या सिद्धांताचा पाठपुरावा :आतां -' 
संशोधक . शाक्ञज्ञ करीत नाहीं>, केवळ.. 
पाठ्यपुस्तकांत असे संदर्भ असल्यावरून: त्यावर - 
भडिमार करणें हें अद्ययावत्‌ दृष्टीच्या शास्त्रीय 


कोणीहि 


जिज्ञासेला विसंगत आहे असें बनहाडे जे, स्ट्न या 
कोलंबिया विद्यापोठांतील शास्रज्ञार्चे म्हणर्णे आहे, 


प्रो, जे, बी, एसू. हाल्डेन या विरोधविकास- 
वादी  प्रोफेसरांचे या ' जेनेटिक्स्‌ ? बाबतीताल 


> 


"७७४ ए९वपा'९ 810 छा'९ 00120१ 1० 9१६७७७ ॥1९1॥86९1ए७९३ (० "1९ छटप) ठळवाण०8& 
०: ए९ 8110107106, एला, (०8 27९8107 07 10550". १6९8४17९6, १०७8 1०७ ८०॥'९३७0॥त 
(० ऐश ॥8एपा'९, ७0९ 7७5प 18 ठा'डछाण8115 07 ट्क) 8७ पाटा ७०कंळ, 
शाला 80 11070 0 16858 तेपी'श'९86त हीण (10९ ॥1000तपा 2 शथाश'छॉग०ा. 11 00९ 
ए७"७ 0 ७0९ 00व फणांला 18 ॥00वणी8त 158 70605९0197 ७९ ७७७ ०पा 0 फशणांला ९ 
लके क ४९१९७७0०01 11858 0०॥॥6, 010 1३586, 00111 0९०७ए56 ०01 15-16९0१5 81 


0९९8प8९ 01 18 कपा, छाण. ७९ वर्षीदा'1॥18९त. ७० 50०१8 : खश ती! 0१ 


४९५९12४, ४९1९811018. 


क 


सांरसंकळन 


'बादासंबघांत राशियाविरुद्ध मत आहे, हे वरवर 
पाहतां विचित्र वाटतें, त्यांनीं एका रोडेयो भाषणांत 
सवसाधारण राशेयन शास्त्रीय दृष्टिकोणाऱचा पाठपुरावा 
केला होता. पण अलीकडच्या एका लेखांत 
( “ मांडन क्वार्टली !/तील ““ इन्‌ डिफेन्स 
आफु जेनेटिक्स *' ) त्यांनी र्से 
स्पष्ट म्हटळें आहे की, “ मी डार्विनवादी 
आहे तसाच. मी मेन्डेलिस्ट-्मार्गन पंथाचाही 
आहे, !? त्यानी पुढे नेःसदिग्धपणें सांगून टाकलें 
आहे की, “ हे लायसेन्कोप्रणीत ' जेनाटिक्स्‌? 
वरील हले शाल्याय मानावयान्ये तर आपणाला 
चाळीस वर्षापूर्वीच्या ' जेनेटिक्स'चा विचार 
करावा लांगेल, वाइझ्मन आतां लुनापुराणा झाला 
आहे हे बहुतेकांना मान्यच आहे. तेव्हां 
लायसन्को-संशोधना'चे तात्त्विक विचाराच्या दृष्टीने 
फायदे मान्य करूनहि या जेनटिक्सबद्दलच्या 
विशिष्ट तपशीलाबाबत मात्र माझ्या व्यवसायावरील 
हे हले अगदी असमथर्नांय आहेत.!' (वॅडिंग्टन्‌ यांनीं 
जान टँग्डन-डेव्हीसकृुत “ रशिया पुट्स्‌ दि 
क्ळाक बॅक !? या पुस्तकांचे * न्यू स्टेट्समन्‌ 
अन्ड नेशन?च्या १५ऑक्टोबर १९४९ च्या अकांत 
पर्रक्षण केळं आहे. त्यांत हे हाल्डेनचे उतारे 
. दिळे आहेत. ) 


वर जी शुद्ध तास्त्विक मुद्‌द्याची गोष्ट आहे, तींच 
हत्वाची आहे.पाश्रवात्य शास्रज्ञ जेन्स्‌विषयक संशोधन 
एखाद्या वेगळ्या काढलेल्या तपशीलाबाबत ग्य्हीत कृत्य 
. मानून करीत असतात, व तेवढ्याच परिस्थितीचा 
विन्चार करून जेन्स्‌ हे पारिस्थतिनिरपेक्ष आहेत 
असा सिद्धांत प्रातेपादीत असतात, उलट, एकंदर 
“समग्र पारीस्थिती*चे घटक विचारांत घेतल्याने 
म्हणजेच अतरगेत प्रातोक्रियांची ( 101९907008 
कत्रा ९००पॉलझ्ची ) योग्य पारीस्थतींत मांडणी 
ल्याने. मिच्यूरिन व इतर विराधविकासवादी 
. शेशेयन प्रयोगकत॑ यांच्या. विनचारसरणीाऱचें फळ 
भ्रत्ययास , येते, , राशयांत झालेल्या प्रयोगामुळे 
त्यांच हे म्हणर्णे अत्यंत सयुक्तिक. वाटते असे 
प्रेना ब लेव्ही हे क्रॅंच शास्रज्ञ मानतात. 
पेंडिंग्टन या इंग्रज. शात्रज्ञानें वर उल्लाखिंलेल्या 
पराक्षणांत असें म्हट्ल॑ आहे की, ' क्रोमोसोमद्वारा 


नव. ९ 


ऱ्ै५. 


न घडणाऱ्या आनुवोशेकतेच्या विभागांत आणि 
्जांवाणु व आनुवंशिक घटक यांमधील परंस्पर- 
संबेघाबाबत हें. रशियन संशोधन नवीन दिह्या. 
दाखविते; परंतु राशेयन संशोधकांनी आंतर- 
राष्ट्रीय मार्गीचा अवलंब न करतां जुन्या झालेल्या 
लिखाणाच्या साहाय्याने हलले चढवले हे 
मात्र गैर वाटल्यावांचून राहत नाहीं '. तसेच 
आपल्या सिद्धांतांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळण्या- 
साठी प्रयोगशाळा खुल्या असाव्या लागतांत, 
प्रयोगांचे नीट बारकाईने त्रयस्थांकडून निरीक्षण 
व्हावें लागते. ते॑ तर सध्यांच्या रारीयन राजवर्टीत: . 
सुतराम्‌ अशक्य झालेळे आहे.आणि पूर्वांचा सिद्धांत 
खोडायला साधन म्हणून पुढे आणलेलें कांही .नवीन 
संशोधन तर पाश्चिमकडीळ बिनविरोधविकासवादी 
शात्तज्ञांना पूर्वीच कळून आलेलें आहे. मॅंडेल 
सिद्धांताला पोटासेद्ठांत जोडून त्यांनी त्या 
नवीन गोष्टचि. स्पष्टाकरण दिलेलें आहे. म्हणूनऱ्या' . 
शास्त्रीय मुदूद्याबाबत आज तर्री विरोंधविकासवादी 
असूनहि राशेयन शास्त्रज्ञांना विरोध करणाऱ्या 

प्रो, हाल्डेन या शास्रज्ञासारखच कोणालाहि. वाटेल 
किंवा वॅडिंग्टनःचें मत अधिक स्वीक्रणीय वाटेल. 


तात्त्विक क्षेत्रांत या चर्चेने जो संघर्ष उतन्न . 


केला आहे तो मोठा विस्मयक्रारक आहे. ' सांग्य- _ . 
शास्त्राच्या उदयापूर्वी ताखिक बेठकीवरून . _ 


वादी 
शास्त्रज्ञांचे कल्पनावादी ( 10९9118 ) किंवा चेतन 
चादा ( शं!७]151) )चे अनुयायी आणि यांत्रिकता- 
वादी किंवा जडवादी असे वर्ग पडत. ' आंतां.. 
शात्नीय संशोधन. हें प्रत्यक्षवादी असल्यामुळें त बहुतेक 


जडवादी-यांत्रिकतावादीच बनलें होते. तोंच या... 


प्रगातिहीन जडवादालळा विरोधविकासी जडवांदाने 
जोरान धक्का दिला आहे, हाल्डेन,बनीळ व लेव्हीःया 
शात्रज्ञत्रयीने इंग्लंडांत विरोधविकास-विर्‍चारसरणी 
प्रसृत केळी; पण त्यांपेक्री हाल्डेनच कांही उत्साही 
शास्त्रज्ञांना, कांही बाबतीत विरोधाविकासी नसून 
अजूनहि * यांत्रिकतावादी 'च वाटतात. | 
लायसेन्कोच्या . अध्यक्षत्वाखालळी .ही - जी 
सुविस्तृत चर्चा झाली तिची . वृत्ते ' प्रवदा-ने 
आठ अंकांतून सविस्तर प्रासेद्र केली; .तिच्या,दोन 
लक्ष टंकमुद्रित प्रती माफक किंमर्तार्ने ;विकायला 


नवभारत 


'ठिवॅल्या, सामान्य लीकांनाहिं त्यांत भाग घेतां आला. 
शाक्मचर्चला असे महत्त इंग्लंड-अमेरिकेतील वृत्तपत्रे 
दैत नाहींत. या चर्चेतील पातळी वोडेंग्टनच्या मतें 
अव्वल शास्त्रीय नव्हती, तर्सेच. चर्चेची “पाळेमिकल 
( वॉग्युद्दात्मक) पद्धति इंग्लिश वाचकाला अठराव्या 
शतकांतील वाटण्याचा संभव आहे. शिवाय तेथे 
जमलेले बहुसंख्य संशोधक टेक्निशिअन्स होते, 
शास्त्रज्ञ संशाधक नव्हते असेहि म्हणण्यांत आलें आहे. 
'परंतुं रशियंन सरकार या संशोधनाला-अगर्दी जुन्या 
- ४ मंडिलवांदी ! व्हाव्हिलोव्हेला-जी मदत देत होते, 
: ती फ्रान्समध्ये शोतकीसाठीं मिळणाऱ्या भदर्तापिक्षां 
*अकितीतरी आधिक आहि असें प्रेना यांनी म्हटलें आहे. 
द्या सर्व प्रकारामुळे जगांताळ इतर राष्ट्रांना विस्मय 
धांटावा व त्यांपैकी कित्येकांनी बिनपुराव्याचे आक्षेप 
ध्यायला सुरूवात करावी हे मनुष्य-सभावाला घरून 
“असलें तरी शास्त्रीय वृत्ताला पोघक नार्ही, ही समग्र 
अवा सुबोध भाषांतररूपार्स 111० छि(प8्०प पप 
' कझळर्टांट्या 8लं2008 या नांवार्ने इंग्रजींत प्रासेद्ध 
“झाली आहे. “ मॉडन काटली च्या १९४९ च्या 
चुंबा>अंकांत फाइफ व ब्रिआन यांनीं या पुस्तकाचे 
पर्राक्षणं केळ असून त्या दोघांना अनुक्रमे ताशविक 
धच तांभ्रिक दोन्ही दृष्टींनी ही चचा प्रतिपक्षाला निरु- 
श्वर करणारी वाटते. वर्डिंग्टनचें मत मात्र असें आहे 
क्की, ही सर्व * चर्चा ! निकृष्ट प्रतीची असून, तेथील 
“छुंकंदर शास्रीय व॑ सांस्कातेक पातळाच्च मागासलेली 
“झाहे, कांहींहि असो. या चर्चेच्या, पुस्तकाच्या व 
'श््यावरील मंडंन-खंडनपर टीकेच्या निमित्तार्ने 
'झाळांच्या क्षेत्रांताहे विरोधविकांसी विन्चारसरणीर्‍चा 
६ व्ंचुप्रवेशा ! भ्हणा किंवा “ मुसल-प्रवेश ' म्हणा, 
आतां क्षाला आहे हे निश्चित, बुद्धिवादी शा्क्ताय 
दृष्टीची दी कसोटीच आहे. 
«छळोकशाही समाजवादाचा पुनजन्म” 
इंग्लंडांत मंजुंर-मंत्रिंमंडळ येऊनं समाजवादी 
प्र कल्याणदर्शी !! सत्ते( शर्णाा'० 8860 ञ्ची 
स्थापना झाली, तेव्हां युरीपांतलि लोकशाही समाज- 
वादाचा एक निश्चित कालखंड सुरू झाला. 
अमेरिकन मजूरजगतांतही या ब्रिटनंप्रणीत''वेळूफेअर 
स्टेट//च्या प्रयोगाची चहा होऊं लागली असून 
“ह्बाहेरून भांडवलदारीच्चा बांळेकिळा वाटणाच्या 


६६ 


असल्या 


अमेरिकेत मज्रसत्ताविराधी मांडवलदारी धोरणाची 
प्राताक्रिया जोरार्ने सुरु झांली आहे, आतां साम्यवार्दी 
युगास्लाव्ह्याबाबत राशेयाच्या संवाधिकारी साम्य- 
वादी सरकारनें जी द्यात्ते प्रकट केली आहे, त्यामुळें 
राशियनछाप कम्युनिझमविषयीं पूर्वीच बाहू 
लागलेली आशंका मूत रूप घेऊं लागली आहे. या 
न्चाळू कालखंडांत युरोपांताल लोकशाह्दी समाजवादाचा 


पुनजेन्मच होत आहे. सनदशीर समाजवादी 
विकासाला मिळणारा वाढता पाठिंबा आणि 


मास्कोसत्ताप्रणीत साम्यवादी आक्रमणाविरुद्ध वाढत 
जाणारी प्राताक्रेया यांमुळे या सनदशीर समाजवादी 
ऱ्वळवळीकडे लक्ष देणें अगत्याचे झाळें आहे. हिंदु- 
स्थानांतहे असा समाजवादी पक्ष सनदशीर . शत 
मागोर्मे सत्तारूढ होण्याचे प्रयत्न कररीत झाहे. 
इंग्लंडांत समाजवादी संमेलनांत हिंदी समाजवादी 
पक्षाचे दोन प्रातिनिधीहि भांग घेणार असल्यांच्ची 
बातमी आहे. अशा वेळी या युरोपीय समाजवादी 
लोकसत्तेचे सध्यां कोणतें स्वरूप आहे ते कळून घेणें 
जरूरीचे आहे. मि. ज्यूलियस ब्रॉन्याल यांनी. 
५ [दि रीबथ्‌ आफ सोडल डेमाक्रती ” या 


“मथळ्या'चा सावेस्तर लेख अमेरिकेतील “।' फोरेन्‌ 


अफेअस ?” नामक त्रैमासिकांत ( जुले १९४९) 
लिहून यार्चे स्पष्ट दिग्द्॒शन केळे आहे. त्यांताळ 
महत्त्वाचा प्रास्ताविक भाग. संक्षेपाने पुढे दिला 
आहे. - 


“: सन॒१९२० मध्ये जेव्हां ब्रिटनर्ने राशियन 
क्रांतीसंबेधांत हस्तक्षेप करावयाचा प्रयत्न केला तेव्हां 
त्यावेळेचे गोदी-कामंगारांचे पुढारी मि. अनेंस्ट « 
बेव्हिन यांनी हा हस्तक्षेप थांबावेण्यांसाठी “ नचळवंळ- 
मंडळे * संघटित केलीं आणि संपाहि घडवून आणले. 
सन १९४८ सालीं ब्रिटिश परराष्ट्रमंत्रिपंदांवर 
आरूढ असलेल्य। त्याच अनेंस्ट बेव्हिननी ब्झंसेल्स- 
तहावर सही केली आणि एका वर्षाने उत्तर 
अटल्मान्टक करारावरहा संही केला. जरी ह्या दोन्ही 
गोष्टी केवळ संरक्षणाच्या दृष्टानिच घड्टून आलेल्या 
तरी त्यांत. राशेयांबरोंबंरच्या युक्षाची 
शक्‍यता भरून राहिलेली आहे, १९२० व॑ १९४९ 


- या दोन्ही सालीं बेव्हिनना ।त्रिटिशा कॉमगार- 


वगाच्या प्रचंड बहुमताचा आणि युरोप-खंडांतील 


हूतेक सव लोकशाही समाजवादी पक्षांचा पूरेपूर 
[ठिंवा होता. 

£: साम्यवादी राशेयाबाबत घडलेला हा वृत्तिमेद 
[ळीकडेच घडलेला आहे. दुसऱ्या युद्धाच्या 
रवाताप्येत लोकशाही समाजाद्यांना सोव्ह्यित 
[निअन ही मोठी क्रांत्रेकारक शकत वाटत 
ती. भांडवलदारी नष्ट केलेलें तें पाहिळें आणि 
कमेव राष्ट्र होते. १९२३ सालीं परत भरलेल्या 
शिंटिस्ट-मजूर इंटरनॅशनलनें मात्र अशी मागणी 
छी की, “दहशतवादी पक्षानेष्ठ सरवीधिकारी सत्ता 
टश करावी आणि जनतेच्या राजकीय स्वातंत्र्याचे 
लोकशाह स्वराज्याचे धोरण अमलांत आणावे,! 
ऐपण राशियन हुकुमशाहकिडे अपरिहार्य म्हणून 
मेच्या दृष्टीर्नच पाहिळें जात असे. 

“ ख्वा देशांत कम्युनिस्ट पक्ष बलवान्‌ नव्हते 
शा ग्रेट ब्रिटन, . सवित्झरलंड आणि 
[स्ट्र्या या देशांतील' समाजवादी चळवळींत 


राशेयाविषयक सहान्‌भाति आतिशय गाढ 
प्री.... हिटलरने राशेयावर स्वारी केली 


वेळी तर सहानुभूतीची ही भावना, मध्यंतरी 
१ झाली होती तरी, पुन्हा उतळली, राशियाच्या 
जयाबद्दळ त्यांना नितांत प्रेम वाटूं लागले आणि 
१४९ सालीं ब्रिटनमध्ये मजूरपक्षार्न सत्ता हाती 
ल्यावर तर अर्से वाहूं लागलें कीं मध्यंतरी 
शहा घडले असलें तरी आतां ब्रिटन व राशिया 
पथ्ये खरी दिलजमाई होईल आणि समाजवादी 
साम्यवादी यांच्यांत कायमर्‍चा समझोता घडेल. 
पु याला तीन वर्षे होतात न होतात तोंच 
एनच्या सोशालिस्ट सरकारनें आणि सोशालिस्ट 
माग घेत असलेल्या फ्रान्स, बेल्ञिअम, हालन्ड 
लक्‍तेंबर्य येथील सरकारांनी ब्रसेल्स तह व उत्तर 
छान्टिकं करार हे घडवून आणले. 

६ या बदलाचे कारण,साम्यवादी राशियाच्या पाय 
एण्याच्या धोरणा'चें आंतरिक स्वरूप १९४७-४८ 
गांत उघड झाले हे. होय,... तोपर्यंत असें 
"ळें नव्हतें कीं कम्युर्नस्ट राशिया आपल्या सत्तेखाली 
ऱ्या देशांना स्वतंत्र आस्तत्व न ठेवतां सोव्हियेत 
त सामील करून घेईल आणि ती राष्ट्रे म्हणजे 
ळ मॉस्कोर्ने नेमलेल्या गव्हनरांच्या ताब्यांतालि 


सारसंकळन 


राशेयन प्रांत बनतीळ,,,! पण तीन बाल्टिक राष्ट्र 

सरळ सोव्हियेत संघांत सामील करून घेतलीं गेरी 
आणि पोलंड, हंगेरी, बल्गोारेया, रुमानिया, 

अल्ब्रेनिया-आणि झेकोस्लोव्हाकियासुद्धां सव राष्ट्रे 

राशरयन अधघिराज्याच्या वसाहती बनल्या ! सत्ता- 

विस्ताराचा या तऱ्हेच्चा अखेरचा पुरावा कम्युनिस्ट 

यूगास्लाव्ह्याबाबतच्या रशियन घोरणार्म उघड़ 

उघड दिला आहे. कांही प्रमाणांत खातंत्र्य टिकबून 

धरण्याचा प्रयत्न करतांच ( कम्युनिस्ट असूनहि ) 

युगोस्ठाडिहया ( रशियाचे ) दुष्मन बनले | 


“ तास्विक व भूतद्यात्मक वित्चारांप्रमार्णेः 
आत्मसंरक्षणाची दृष्टीहि आंतरराष्ट्रीय समाजवाद्री 
लोकशाहीत असतेच असते. समाजवादा लोकांत्वी 
अशी आश्या आहे कीं एकदाचा सामथ्योचा सम- 
तोल्पणा प्रस्थापित झाला आणि समाजवादी 
सत्तासंक्रमणा'चा माग म्हणून ( सनदशीर ) समाज़र 
वादी लोकशाही ्रिटनप्रमार्णेंच इतरत्र यशस्यी झाली 
म्हणजे मग समाजवादी पश्चिम यूरोप आणि 
साम्यवादी पूव यूरोप ( व रशिया ) यांमध्यें सलोखा 
उत्पन्न व्हावयास 'चांगळी बैठक तरी तग्ार झाली. 
असे होईल ?? न 


लाळ पूवेजमनी व्र चान, राष्ट्रवादी! हिंद 

(१ ) “ जर्मनीतील बढ्या राष्ट्रांच्या राजकार. 
णाऱचे फांपे जमन राष्ट्रवादाच्या अनुरोधाने प्रडूत 
आहेत. "डोया पपतक पं या पूर्वजमर्नी[त्रीढू 
सोव्हिओट लष्करी हुकमतीच्या आध्रेकृत मुखपतन्नाने 
जेव्हां असे लिहिळे की, ' नशनल फरेंद र य़ा 
( सरकारी पक्षा )मर्ध्य पितृभूमीचं एकत्व वृ स्वातंत्र्य 
हदयार्शी ब्राळगणाररी सव शाक्ष्तकेंद्रे एकत्रित झाली 
आहेत आणणि जमन जनतेच्या खऱ्या राष्ट्रान 
हितांचे तो पक्ष संरक्षण करूं चाहते. तेब्यं 
खरोखर त्यांतून सोव्हिओेत कायक्रमच स्पश्‍्पर्ण_ 
आंखेलला दिसत होता. वायमार करालखंडांत्र 


: राष्ट्रवादी तिकिट ' उजव्या गठाच्या हाती जाऊं... 


दिलें ही जमन करर्‍्युनिस्टांची मोठी घोडचूक 
झाळा, अस राशेयनांना नेहमी वाटत आलें आहे 
या कारणास्तवच आलूब्रिक्ट्ने गेल्या आमस्टमध्ये 
असें वक्‍तव्य केळे की, समाजवादी एकता पक्षाला 


६७ 


'करतात यावरून त्यांचे हें 


करावयास ...पाहिजे; या कठोर' 


शवभारते 


व्यक्तीच्या पक्षगत सभासद्श्वाकडे लक्ष न देतां 
राष्ट्रवादी वृत्तीच्या प्रत्येक जमनाबरोबर खांद्याला 
खांदा. लावून. अगिकदम करावें लागेल, 
प्रत्येक ज्मनाची इच्छा जमनी एकसंघ व्हावा हीच 
असल आणि त्यानंतर जमनीचचा ताबा घेणाऱ्या 
सेन्याची हकालपट्टी व्हावी असेंच त्याला वाटत 
राह्दील !, १? (“। न्यू स्टेटमन अन्ड नेशन !', १५ 
आक्टो. ४९, जर्मनीसाठी शयत ' हा लेख) 


हिंदी कम्युनिस्ट पक्षानांहि राष्ट्राय चळवळींबाबत 
वर दर्शविलेली घोडचूक केल्याचे त्यांच्यांतील एका 
गटाला पूर्वीच कळून आलें होतें. म्हणून त्यांनीं 
घोरण बदलून राष्ट्रीय इृत्तीला उचळून धरण्याचचा 
कांही दिवस देखावा केला. पण १९४२ च्या 
प्रचंड चळवळीत हा डाव उघडकीस आला 
व' कम्युनिस्ट पक्षाचा राष्ट्रवादी आम. जनतेशी 
अजीबात . संबेंध तुटला. . कदाचित. भविष्यकाली 
वायमर कालखण्डांदील. जमन कम्युनिस्टांप्रमाणेच 
गांधीयुगीन कालखण्डांतील हिंदी कम्युर्नस्टांनाहि 
राशियन कम्युनिस्ट ळोक याबद्दह असाच ठपका 
देतील; निदान या दोन ऐतिहासिक घटनांत 
साम्य तरी विलक्षण आहे. 

(२) “ लाळ चीनमधील कम्युनिस्टांनींहि 
राषट्रीय--मांडवलळदार म्हटल्या जाणाऱ्यांशी' [मिळत 
घेण्याच धोरण खीकारलेलें दिसते. उत्तर भागांत 
आपल्या 'आतिरिक्‍त-कम्युनिस्ट मागीमुळे उद्योग- 
धद्यांचा नाश॒ झाल्याची 'चूक ते आतां मान्य 
घोरण मनापातूनचचे 
असार्वे -अर्से वाटतें, उत्तरेकडच्या चुका पुढे 
राशियनांनीं दुरुस्त केल्या... चिनी सोव्हियेत. 


कारखान्यांतील संयुक्त व्यवस्थापद्धरतार्ने त्यांचे डोळे. 


उघडले, राशेयन व्यवस्थापकांना भांडवलदारांचा 
आपल्याइतंकीचच उत्कृष्ट माहिती असते. पूवी 
( चिनी कम्युनिस्टांच्या व्यवस्थखालीं ) जेर्थ 
मंजूर व व्यवस्थापकवर्ग यांना सारखीच मजुरी मिळे 
तेथ संयुक्त व्यवस्थापकांनी मिन्न भिन्न मजुरी चाळू 
केळी आहे. त्यांनीं आपल्या चिनी भाईंना हें स्पष्ट 


करून दाखायेलें की, प्रथम उत्पादन आणि संपात्ते 


वोढंविलीं पाहिजेत व मगःच त्यांची सारखी वांटणी 
अनुभवांमुळेंच 


खरोखर चिनी आतैसाम्यवाद्यांचें .रूपांतर आर्थिक 
दृष्टीनें तरी बूज्वा ( मध्यमवर्गीय ) भांडवलदारांत 
झालेले आहे. अंतगगत राजकारणांत तर सुधारणा 
त्वरित घडवून आणण्याच्या धोरणाब्राबत त्यांचची 
वात्ते फार सावधागेरांची आहे आणि त्यांचे 
प्रचारक आतिसाम्यवाद्यांना ठपका द्यावया*चा एकहि 
प्रसंग वायां दवर्डात नाहींत. त्यांचे मुख्य लक्ष्य हॅ 


आहे कीं पैश्याच्या मोहाळा बळी न पडणाऱ्या 


सरकारी नोकरांचा वग असणार सरकार मजबूत 


*पायावर टिकवावया'चॅं व राज्यकारभार कसा चालवावा 


ह्याचे नवे घडे घ्यावयास त्यांना सन्न ठेवावयार्चे, *१ 
( “ न्यू स्ट्रेट्स्‌मन अन्ड नेशन, ” ५५ भोक्टो, 


४९. शांघायच्या बातमीदारांचे “। लाल शांघाय * 


नांबानचें बातमीपत्र, ) 


भारताचे महामंत्री पं. नेहरू मतारन समाज- 
वादी आहेत. पण त्यांच्या सरकारचे चाळू घोरण 
लाळ 'चीनमर्धाल घोरणाप्रमाणेच आधिक उत्पादन 
व उत्कृष्ट नोकरवगे निर्माण करून सरकारला 
स्यैये आणण्याचेंच आहे. भारत 
औद्योगिक दृष्टीनें थोडासा जास्त पुढारळेला असला 
तरी *“ आतिसाम्यवादी ! प्रयोग 
निश्चित पुढारळेळा . नाही वं म्हणूनच आपल्या 
सरकारचे _उद्योगधंद्यांच्या वाढि प्रयत्न शास्त्राय 
दृष्टांया समाजवादाळाहि अपरिहार्य वाटतील, परंतु 
नेहरूसरकारचे डाव्या गटांतील र्टाकाकारं या 
प्रयत्नांना “ भांडवलदारघार्जिणी ? . व्रात्ते- म्हणून 
त्यांची हेटाळणी करतात. या ' अतिसाम्यवार्दी ? 


डाव्या गटाला चीनच्या वरील उदाहरणाने योग्य 


तें उत्तर परस्परच दिलें आहे 


लाल पूवेजमनी, लाल चीन व स्वतंत्र भारत 


न्वीनपेक्षां. . 


करण्याएवढा . 


यांमधाळ राजकारणांत व अथंकारणांत आढळून 


येणारी हीं साम्यस्थळे नेहरू-सरकारची बाजू आधिक 


मजबूत बनावेतात यांत दका वाटत नाहीं. मात्र. 


यांतील भेदहि लक्षांत घेण्यासांर्वा आहे. वरील 
दोन्ही राष्ट्रांत साम्यवादी गटाचे प्रभुत्व आहे. 
भारतांतील सरकारांत समाजवादी विचाराऱचे 


नेहरू असले तरी सरकार अजून समाजवांदी पक्षाचे 


नाही, या*चे पारेणाम काय होतील ते खरे 


ष्ट 


"इर्डऊएऊॉ” ” 
६:21: क”. 
“करंजगघर[चछ ज्ञ” 


खरक्षासामितीवर भारताची निवड 


. १९४७ सालीं भारत सरकारच्या प्रातीनिर्घाने 
संयुक्त-राष्ट्रांच्या सुरक्षासामिताविर सभासद निवडून 
येण्यासाठी उमेदवारी केळी, पण त्या वेळीं निवड 
होर्णे फार कठीण झालें, मोठे कूटप्रश्न उभे राहेले 
आणि भारताच्या प्रतिनिधीने उभेदवारी मागें 
घेतल्यामुळेंच ते प्रश्न निकालांत निघाले, या वेळी 
मात्र भारता'चा प्रातिनिधि (दोन वगळून बाकी ) 
सवे संयुक्त-राष्ट्रांच्या मतास निवडून आला 
ही .गोष्ट अभिमानाची आहे. यांत दोकाच' 
नाहीं. पण त्या वेळीं व या वेळा ज्या 
गटांतर्फे हा. निवडणूक लढविली त्यांत मात्र 
फरक आहे; व त्या फरकाच्या प्रकाशांतऱच 
या वेळची भारताची सहजी झालेली निवड 
, स्पष्ट कळूं शकते. त्यावेळीं हिंदी प्रातोनिधी 
' युक्रेन'चा प्रातेस्पर्धी म्हणून होता; म्हणजे पूर्वैकडील 
राष्ट्रांचा प्रतिनिधि म्हणून ती उमेदवारी होती व 
राशेयाच्या वर्तुळांतीळ सव राष्ट्रांचा त्याला स्वाभाविक 
विरोध होता; पण यावेळी भारत ब्रिटिश रार” 
संमूद्ठाचा प्रात्तिनिधि म्हणून उमेदवार होतें व त्या 
नात्याने निवड व्हायला फारशी अडचण उद्‌मवली 
नाही. पण अडचगी कमी कीं जास्त आल्या 
यापेक्षांहि सुरक्षासमितीवर घेण्याइतका विश्वास बहुतेक 
राष्ट्रांना भारतावर दाखविला यांतच त्याचा 
गौरव आहे. पाकिस्तानर्ने या सभासदत्वाबद्दल 
कादरमीरचा प्रश्न चाळू असल्यामुळें जरी भय 
ददीविळ होर्त तरीहि ही निवड बहुमतार् झाली ही 
घंटना अर्भपूण आहे. या विषयावर “ इईंस्टने 
इकॉनशारमैस्ट '? या दिल्लीच्या नियतकाळकाने २८ 
.ऑक्टोबर १९४९ च्या अंकांत स्पष्टोक्तिपूर्णे लेख 
लिहिला आहे. ' त्यांतील महत्त्वाचा . भाग संक्षेपतः . 
,पुढें दिला आंहे $ 

* € वृण ( ब्रिटिश कौमनवेल्थच्या सभासद्त्वा- 
पेक्षांहि ) निराळ्या गोष्टीमुळे भारताच्या या 
निवडीला , महत्व आहेः 'चौनचें कायम सभासदत्व 
वगळल्यास आशियांतील कोणाहि राष्ट्राला अजून- 
पर्येत _या सामितावर.. स्थान मिळाळ नव्ह्ते 
आणि चीनचे हॅ प्रातिनिधित्व अ!शियाच्या दृष्टीने 
नेहमी कमकुवतच 'होते. आतां *“ लाल ?'' चोनला 


ही 


.)] टू 
आशियाच्या . राष्ट्रे .प्रात्रीनाधित्व कराव्रयास - 
मान्यता मिळेल्से वाटत. नाहीं. तेव्हां भारताच्या 
या निवडीमुळे सं, राष्ट्रांनीं जगोच्या या भागांचे 
महत्त्व मान्य केल्याचें श्याबीत होते. कामनंवेल्थच्या 
प्रातानिघित्वाएंवढेंच होहे महत्त्वाचे आहि, 

£ जंगांच्या घडामोडीत भारताला हें जै 
प्रमुख स्थान लाभले आहि त्यामुळें भारताच्या 
सुरक्षा -समितींतील व बाहेरलि परराष्ट्रीय घोरणावर 
पारेणाम घडणारच... आशियांतील मांगसलेल्या 
राष्ट्रांचे वसाहतीच्या रूपानें चालळेळे शोषण थांबविणे 
व कोठल्याही स्वरूपांत आढळणाऱ्या वर्णभेदाला 
विरोध करर्णे त्या दोन गोष्टींबाबत भारताचे 
घोरण  प्रासेद्ध झालेलेंच आहे. . आणि 
खरोखर यामुळेंच हिंदुस्थानळा आशियांतील 
राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्य-व-समतेच्या झगड्यांतील न्यायाचा 
प्रवक्ता म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. इंडोने- 
शियाबाबत दिंछीला जा राष्ट्रपारिषदू ' भरावली 
गेळी त्यामुळें हिंदुस्थानला आशेयाचे नैसर्गिक 
नेतृत्व लाभले व तें सुरक्षासामितींत यापुढेंहि चाळू 
राहण्याचा फार संभव आहे. 

५ संयुक्त राष्ट्रांची वाढती निष्क्रियता व राशेया- 
अमेरिकेतील ' थंडें युळ' यामुळें सुरक्षाताभितांत 
विशेष परिणाम घडवून आणण्याचे प्रसंग हिंदु- 
स्थानला लाभतील अर्से वाटत नाही... परंतु 
हिंदुस्थानची भूमिका त्याच्या सर्वसामान्य , परराष्ट्रीय 
धोरणावरून ठराविली जाईल व हें सुरक्षासमिर्तावरीळ 
सभासदत्व संपल्यावरहि जें कांही महत्त्व त्याबाबत. 
असेल ते कमी व्हावयार्चें कारण नाहीं. 

५: पाकिस्तानर्ने जी भीति प्रदर्शित केली ती अंना- 
ठायी होती. एखादे राष्ट्र सामितावर असतां त्याच्याच 
विनंतीमुळे तमिती पुर्ढ चर्चेला एखादी तक्रार यांवी , 
असा प्रसंग अजूनपर्यंत उद्‌मवला नव्हता हे खरे 
सीरिया व. ईजिप्तचा . संबंध पॅलेस्टाईनशी दुरून 
होता म्हणून ती तुलना योग्य होणार नाहीं, परंतु 
एकतर सभितीची कार्यपद्धतीच अशी आहे की 
कारमीरचा प्रश्न चेला आला असतां सभासद अप- 
णाऱ्या भारताला त्यांत भाग घेतांच्च येणार नाहीं; 
आणि दुरवर म्हणजे आतां विद्वेष मांडावया*चा मुद्दाच 
राहिलेला नार्ही, पणं खरी गोष्ट अर्शी आहे कां, 


ढृ च 


र मा 


स्का 


अ्हास -3--कळ..च.. 32 केळे 


७-१  -.... 
»*७- 
! 


क ६ 


श्व 
॥).। 
इ. 


ह. विकन भ्र 


टच 


ट्ट.” २ 


नवभारत 


सामितीबररील पांच कायम समासदराष्ट्रांच्या मतांप्रमाणें 
महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात; एखाद्या अन्य 
सभासदाची निवड इकडे तिकडे झाली म्हणून त्यांत 
विशेष फरक होत नार्ही. तेव्हां आपली सुरक्षा- 
सामेतावर निवड होणें हदी गोष्ट इतर कोठल्याहि 
गोष्टींपेक्षा. आपल्या जागतिक दजीची निदशंक 
आहे. !! 


सत्याग्रहाने बेबंदशाही कधींच माजणार नाहीं 

श्री, दोकरराव देव यांनीं डिसेबर माहिन्यांत 
दिल्लीहून लिहिलेल १851४09 घ्यावे जवपततांदा 
00ए०पॉहइ०0? या विषयावरील दोन लेख इंग्रजी वर्ते- 
'मानपत्रांतून प्रासेद्ध झाळे आहेत, डॉ.आंबेडकर यांनीं 
सत्याग्रहाच्या मागीला. ((जिवषपपा बा ० 40व'ला ४? 
म्हणून निषिद्ध ठरविळे., त्याबाबत श्री. शंकर- 
राव देव यांनीं आपले विचार वरलि दोन लेखांतून 
प्रकट केले आहेत. त्यांचा सारांश पुढें दिला 
आहेः । 

५: कायदैमंडळांतलि कायीला गांर्घाजींनी जरी 
आपला नैतिक पांठिंबा दिला असला, तरी त्यावर 
गां्घार्जींचा विश्वास कर्धांच नव्हता. त्यांचा विश्वास 


. होता सेंवेद्वारा किंवा सत्याग्रृहद्वारा केलेल्या प्रत्यक्ष 


कायीवर, सत्याम्रह म्हणजे सेवेचा तकशुद्द आणि 
नैसार्गेक पारपाक होय. गांर्घार्जींच्या श्षस्त्रागारांत 


- हिंसाशस्त्राला थारा नव्हता, तरी देखील आधुनिक 
_ काळांतील 'ते एक अत्येत महान्‌ आणि यशस्वी 
क्रांतिकारक ठरले ! मानवाच्या संस्थांपेक्षां मानवाचे 


हृदय आणणि बुद्धि यांवरच त्यांनी आपलें लक्ष्य 
कोंद्रिेत केळे होते. आणि यांतच त्यांच्या यशा*च 
इगित आहे. . 
“गांधीजी जेव्हां दक्षिण आफ्रेकेतून हिंडुस्थानांत 
ह: र) ह री (> "४ ह... (४९- "४ 
आले तेव्हां त्यांनीं दाक्षिण आफ्रिकेतचच निर्मिलेले 


व प्रयोग करून पारखलेळ॑ आपले सत्याग्रहाचे शस्त्र 


बरोबर आणलेंव तें हिंदी जनतेच्या हातीं दिलें.त्यांचा 
सत्याग्रह म्हणजे केवळ निबेलांचा देषग्रस्त निःशस्त्र 
प्रातेकार नव्हता; त्यांचा सत्याग्रह प्रेमांतून उद्‌भूत 
झाला असून, ते एक बलवानांचे संपूर्णपणे सोळा 
आणे नेतिक अर्से शत्न होते. या सत्याग्रहाची पूर्वे- 
तयारी म्हणून त्यांनीं हिंदी जनतेसमोर आपला 


* कार्यक्रमाचा 


र्ट 


विविध रचनात्मक कार्यक्रम ठेवळा, यां रचनात्मक 
कार्यक्रमांतील प्रत्येक कायाच्या मार्गे जनसेवेची 
प्रेममय प्रेरणा होती, या स्चनात्मक कार्यक्रमांत 
समाविष्ट केलेल्या कार्यापैकी अर्स एकही कार्य 
नव्हते कां जे अगदी नवीनच होतें, किंवा ज्याचचा 
उपयाग कर्धी काळीं गांधीजींपूवी कोणी समाज- 
सेवकार्ने केला'च नव्हता ! परंतु गांधीजींचे वैशिष्ट्य 
हे की, ते नुसते तमाजसुधारक नव्हते, ते एक महान्‌ 
राजकीय क्रांतिकारक होते. त्यांचा रचनात्मक 
कार्थक्रम ह्या राजकीय क्रांतीची आणि सामाजिक 
क्रांतीची पूर्वतयारी किंवा साधना होती. लोकांची 
खरी निकडीची. गरज' म्हणजे त्यांना राजकीय़ 
अधिकार पाहिजे होते. आणि गांधीर्जींनी हा 
जनतेची गरज पुरेपूर पूण केळी ! 

“लवकरच आपण बनावैलेली स्वतंत्र भारताची 


लोकशाही घटना अंमलांत येणार आहे. परंतु आपली . 
तिच्यामधून . 


ही लोकशाही नवजात असून 
सर्वाधिकारी झोटिंगशाही निर्माण होण्या*चाहि धोका 
आहि. त्या अनर्थावह भवितव्याची बाजे आपल्या 
राज्यघटनेत आहेत, एवढेंच नव्हे तंर पारोश्थतीहि 
अह्या सर्वाधिकारशाहीला अनुकूल असण्याचा संभव 
आहे. कारण, युद्वाच्या ताणाने अर्थव्यवस्थेला 
तडे पडळे असून त्यांतून सवरीधिकारशाहव्चि विषारी 
जंतु केव्हां फोफावतीळ याचा नेम नाहीं. यावर 
रामबाण उपाय म्हणज डो. आबेडकर यांनी 
म्हटल्याप्रमार्ण आपल्या राजकीय लोकशाहीचे 
सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहींत रूपांतर 
ताबडतोब करणें हा होय, _ 


£: भारताच्या पंतप्रघांनांनीं आपल्या अमेरिकन . 


द :. जरि द जे > 
दोर्‍्यांत अर्से आवजून सांगितले कीं सामाज़ेकं . 
आणणि आर्थिक क्रांति गांधीजींच्या मार्गीन घडवून 


आणून गांधीवादाचं प्रत्यक्ष आचरण हिंदुस्थान करस 
करून दाखवितो याकडे जगाचे डोळे लागले -आंहेत! 
परंतु मला तर वाटतें की आपण जी राज्यघटना 
बनावेळी आहे तिच्यांत गांधीवादा*चा मागमूसहि नाही, 
आपल्या देशांत झाळेलळी शांतिमय राजकीय क्रांति 
जर खरी असेळ, तर आपल्या सामाजिक व 


आर्थक संस्थांवर गांधीजींच्या जावनदृष्टींचा आणी 
स्पष्ट 


ठसा उमटला 


७०७ 


ह 
>>< 


901 


* घडून आलें त्याची कायद्याच्या भार्षेत केलेली 


* त्याकरितां कारथैक्रमाचीचच जरूरी आहे. 


_ शिकवणुकीचा त्य 


१ | सारसंकळन तते 


पाहिजे, प्रादेशिक स्वयंपूर्णतेवर  आघारलळेली 
सहकार्यप्रचान विकेन्द्रित अथेब्यवस्था आणि 
अहिंसक लोकशाहीप्रधान. समाजव्यवस्था हे 
गांधीवादांताळ दोन महत्त्वाचे कार्यक्रम असून 
सर्वोदय हँ त्याचे घ्येय आहे. आपल्या नवींन राज्य- 
घटनेचा भर विकेन्द्रीकरणापेक्षां केन्द्रीकरणावर्च 
आधिक आहि. परंतु याबद्दल दुसऱ्याला दोष 
देण्यांत अर्थ नार्ही. मिरेंबोने म्हटल्याप्रमाणे 
राज्यघटना म्हणजे ज्या लोकांर्नी ती बंनविली 
बस्तास्थाते अशी 


त्यांचा तो आरसा आहे. 

आहे की १५ आगस्ट १९४७ ला 
केवळ  सत्तासंक्रमण झाले; क्रांते नव्हे ! 
राज्यघटना म्हगजे नुसती नोंद, अं कांही 


] 


मांडणी. घटना म्हणजे कार्यक्रम नव्हे. जें 
आज नाहीं पण जें पुढें साध्य करून घ्यायचें आहे 

जर आपण 
मनांत आणलें तर सत्तेचे आणि उत्पादनाचे 
विकेंद्रीकरण हा गांधीजींचा कार्यक्रम आपणांस 
स्वीकारतां येईल व डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी म्हटल्या-. 
प्रमाणे आपण मिळारवैलेल्या खातंत्र्याचें मधुर फळ 
रस्त्यांवरोळ सामान्यांतल्या सामान्य माणसालाहि 
चाखायला मिळेल, 


५ आज कांही सुश विचारवंत आम्हांला असा 
संता देत आहेत कीं, यापुढें सविनय कायदेभंग, 
असहकार आणणि सत्याग्रह यांचा माग हा 
निषिद्ध समजावा, कारण या गाष्टी म्हणजे झुद 
'बेबंदशाहीचें व्याकरण? होत ! परंतु या गोष्टी सदैव 
निषिद्ध समजणे म्हणजे आपल्या राष्ट्रपित्याच्या 
]ग करणें होय! लोकशाईहरनि 
मूळ्भूत तत्व जर कोणतें असेल तर ते व्यक्तीचे 
स्वातंत्र्य, व्यक्तीला आपली सदसद्विंवेकच्चाद्॑ वापर- 
प्यास स्वातंत्र्य हे॑ होय. सत्याग्रह निषिद्ध समजणें 
म्हणजे या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वालाच हरताळ 
फांसर्णे द्ोय, उंलट छोकशार्हान्ची हत्या होऊ नये, 
ती शुद्ध खरूपांत जिवंत राहावी अशी जर इच्छा असेल 
तर त्याला अहिंसक असहकार किंवा सत्याग्रह हच 
एकमेव सोधंन,अंसू शकते. अलीकडेच पं. जवाहॅरेलांल 


नेहरू आपल्या कोलोध्रेया विद्यापीठांतील भाषणांत 
र १७१ 


म्हणाळे $ “ एका मोठ्या बलाढ्य राष्ट्रोविरुद्ध आम्ही 
अटीतर्टाने लढा करून विजय संपादन केला, परंतु 
त्या विजयाचे अत्यंत अर्थपूर्ण मूल्य. जर कशांत 
असेल तर तो लढा आम्ही ज्या पद्धतीन लंढविला 
त्या पद्धतीत आहे. अथात्‌ त्याबद्दलचे श्रेय आमच्या 
प्रातिपक्षाला/हे आहेच, एक अत्यंत दारुण असा 
संघर्ष इतक्या शांततेने मिटावा आणि पाठीमागून 
इतका स्नेह आणि सलोखा निर्माण व्हावा ही गोष्ट 
इतिहासांतं तरी अपूव होय, मी उपदेश करायचे 
घाष्ट्ये करीत नाहीं, परंतु हिंदुस्थानने घडवून 
आणलेल्या आहिंसक 'राजकीय क्रांतीच तंत्र जगापुढे 
असलेले अनेक मोठे प्रश्न सोडावेण्याच्या कार्मी 
उपयोगी पट्ट शकेळ एवर्ढेच मला सु'चवावयाचें 'आहे.! 
पंडितजींच्या उद्गारांवरून हँ स्पष्ट होत की, त्यांच्या 
मनासमोर गांधीर्जी्चिंच क्रांतितंत्र असून त्याचा 
उपयोग आंतरराष्ट्रीय प्रश्न सोडविण्याकरिता करावा 
असे ते सुनचवात आहित. त्यांच्या आत्मचचरित्रांताहि 
त्यांनी स्पष्ट म्हटलें आहे कीं, “ आहिंसक- संग्रामाऱचे 
तंत्र केवळ परकीय. राज्यकत्याविरुद्ध'६च वापरायचचें 
असे नव्हे; उलट आपल्या देशांतच सखकीयांन्ची 
स्वायेलोळपता आणि अत्याचारी प्रदृत्ति यांविरुद्ध 
ते तंत्र वापरणे आधिक सुलभ व अंती सुपरिणामीच 
होईल. ? 

“ म्हणून पारतंत्र्यांत वा स्वातंत्र्यात, गांर्घाजींचे 
तंत्र सारखेच प्रभावी राहील,पाशवी किंवा शारीरिक 
बळाऐवरजी नैतिक बळाऱचाचच उपयोग करणें हां त्या. 
तंत्राचा गाभा आहे. त्या तंत्राच्या योंगानें सामाजिक 
बदल त्वरेने आणि हमखास घडून तर येतोच पण 
तो घडत असतांना बेबंदद्याहीची किंवा सामाजिक 
अव्यवस्थेच्ची भाति बिलकूल रहात नार्ही, 


“: मात्र खरा सत्याग्रह नैतिक आणि सांस्कृतिक 
संपदेने युक्त अश्या अध्यात्मसंपन्न माणसाकडूनच 
होऊं शकतो. सत्याग्रहाचा मुख्य प्रेरफ शाक्त 
म्हणजे मानवाची सेवा आणि समाजाविषर्यी 
प्रेम आणि सदिच्छा, ह्या सेवेचे उत्तम प्रतीक 
म्हणजे रचनात्मक कार्यक्रम होय. या स्वॅनात्मक 
कार्यक्रमाची साधना करणाऱ्या अध्यात्मसंपन्न 
सत्याम्रह्मानें केलेल्या सत्याम्रहार्ने समाजांत बेबंदशाही 
कर्धीच माजणार नाही, उलट पक्षी, सत्याम्रहाच्या . 


नेवैभारत न; 


नांवाखाली जो ।नेःशस्त्र प्रातकार 'चालतो*त्यानेंचच 
अव्यवस्था आणि बेबंद्याही माजते. - 


जगांतीळ मोटारकारखान्यांचे उत्पादन 
लंडन येथील 81६७६ या साप्ताहिकाने तारीख 
१ ऑक्टोबर १९४९ ला एक खास मोटार. 
पुरवणी अक काढला होता. त्याच्या आधारो 
खाली दिलेली माहहती संकलित केली आहे 
जगांताळ सवें मोटारकारखांन्यांचे उत्पादन 
आज वषांकांठी ७५ लाख गाड्या इतर्के आहे. 
यांतील शृंकडा ८० टक्के उत्पादन केवळ 
युनायटेड स्टेट्सचें आहे. बाकीच्या उत्पादनाचा 
ई भाग. मुख्यत्वे त्रिटन, फ्रान्स, कॅनडा, जर्मनी 
व इटलां या देशांचा आहे. या सहा 
' राष्ट्रांसरराज इतर ज्या १५ राष्ट्रांत हा उद्योगधंदा 
थोड्याबहुत प्रमाणावर चालतो, त्यांत ' रशियाचा 
नेंबर पाहिळा लांगरल ब त्याच्या खालोखाल झैकोस्लो- 
व्हौकेया आगि जपान यांचें उत्पादन आहे. 
:._ _ “युद्दकाली या सर्वच राष्ट्रांचे मोटरारचे उत्पादन 
. कमी झालें होते. युद्ध संपल्यानंतर १९४६त 
, केनडानें प्रथम आपले युद्षपूवे उत्पादन गांठले, तर 
ब्रिटन आणि युनायटेड स्टेट्स यांनीं १९४७त 
ु पूवीस्थाति गांठळी, फ्रान्स व इटली यांना तसे 


2 ह गढ. 
> 


रांहिल्यास वास. वंप्रोपूर्वी ग्ांठलेला . ५४ लाख 


गाड्या हा उच्चांक. यंदा अमोरेकेळा सहज मागें 
टाकंतां येईल. अथीत्‌ डॉलर हें दुलंमभ 'चळन 
असल्यामुळें अमेरिकन मोटरींच्ची नियांत * मोठ्या 
प्रमाणावर होणें कठणच आहे. असें असले - तरी 


अंतर्गत बाजारपेठेत मोटरी'चा खप व्यवस्थितपणे 


होत आहे. अमेरिकेच्या उत्पादना*चा 'शॅकडा. ८५ 


इतका भाग तीन मोठ्या कंपन्यांकडे आहे. त्या ... 


म्हणजे जनरल मोटर्स, क्रायस्ठर व फोड, 


अद्याप उत्पादनसाधनांचचा तुटवडा 


ब्रिटनला 


भासत आहे व म्हणूनच ५ लाख मोटरी व .शी > 
लाख मालगाड्या इतकें उत्पादन शक्‍य असून सुद्धां . 


काढतां येत नाहीं. हें उत्पादन मुख्यत्वे ऑस्टिन, 
नफील्ड, फोड, व्हॉक्साल, स्टँडड व रट्सया 
कंपन्यांकडे आहे, तयार होणाऱ्या मालापेर्की निम्मा 
परदेशी बाजारपेठांत खपविला जातो. 

जानेवारी ते जुन १९४९ या सहा महिन्यांचे 
उत्पादन व निर्यातच्चि. आकडे ' खाली' दिले 
आहेत. 

याच कालावर्धींत 
आयात खालीलप्रंमाण झाली 


हिंदुस्थानांत भोटारींचा. 


मोटारी व ट्रक्स' * 


री 4 
८ र , शी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


करण्यास १९४९ पर्यंत थांबार्वे लागले, जमर्नीत ब्रिटन ७३००. 
मात्र अद्यापही उत्पादन युद्धपूर्व उत्पादनाचे ६० युनायटेड स्टेट्स _ ७४०२ 
टक्केच आहे. फ्रान्स री “५५३० 
-.* युनायटेड स्टेट्सला सध्यां उत्पादनसाधर्ने मुबळक कॅनडा र १०६१ 
आहेत. मजूरंपरिस्थाते इल्लींप्रमाणेंच समाधानकारक इटली 3 १४३ 
पृ राष्ट्र उत्पादन निंयीते > 7, आ 
मोटारी व ट्रक्स मोटारा वटरॅक्सं .:. .. 
थुनायटेड स्टेट्स  २९९,९४,२८४ १,६४,१२० शर कडक 
ब्रिटन ३,०१,९१६ १,६४,३३८- ..» कु 
कॅनडा १,४०;११५ १२,६२३. ५ 
_ फ्रान्स १,३४१,६७८ ५४,७५२. 
' जर्मनी, हर ५९,९०३ ६,६५० क 
इटली. ३४,५८६. ७,७२६. हाका 
४.9४, जी 


द 
रा प्राज्ञपाठशाळामडळ, 


